९८ इंग्लंड देशाचा विस्तार.. [ प्रकरण 


वास्को डी गामा* ह्यानें ज्या मुळुखांचा शोध ळावळा, त्या ठिकाणीं पूर्वी 
फार प्राचीन काळापासून अति विस्तृत राष्ट्रे हयात होतीं. तीं राष्ट्रे नाहीशी 
करून त्या ठिकाणीं नवीन अमल सुरू करतां येईल, असें युरोपांतून गेले- 
ह्या नवीन लोकांस वाटलें नाहीं. परंतु कोळंबसाने ज्या मुलुखांचा शोध 
लाविला, त्या ठिकाणीं अशा प्रकारचीं दोनच राज्य होतीं; परंतु ही राज्य 
फारशी मजगूत नव्हती, असे ढोकरच दिसून आळे. कोलंबस ह्यानें य्रो- 
पीयन ष अमेरिकन ठोकांचा जो नवीन संबंध जोडळा, तो फार चमत्का- 
रिक व पक्का असल्यामुळें त्याजपासून पुढें फार निकराचे युद्ध सुरू झालें, 
व जगाच्या इतिहासांत ज्या कांहीं हकीकती अंगावर शहारे येण्यासार.' 
ख्या आहेत, त्यांतच ह्या युद्धाची गणना आहे. हे दोन बरोबरीच्या 
राष्ट्रांत सुरू नव्हतं. ज्याप्रमाणे मेंढराच्याने लांडग्याशी टक्कर देण कधीं 
व्हावयाचे नाहीं, त्याप्रमाणंच युरोपांतीळ राष्ट्रांशी सामना करणें ह्या 
अमेरिकेंतील रानटी लोकांच्या हातून घडण्यासारखे नव्हतं. पेरु सारख्या 
देशांत लोकसंख्या जास होती व राज्यव्यवस्थाही सुरळीत चाळली होती. 
तरीसुद्धा तेथील लोकांच्यानी युरोपियन लोकांपुढे टिकाव धरवला नाहीं. 
सर्व प्रदेश निकला गेळा. तेथोळ राजवराण्यांचा समूळ नाश झाला. 
सव लोक गुलाम होऊन युरोधियन लोकांच्या ताब्यांत आठे. जिकडे 
जिकडे युरोपियन लोक गेळे, तिकडच्या मूळच्या सर्वे लोकांचा नेहमी 
पराजयच होत चाळा, व जय मिळालेल्या ठोकांनों हस्तगत झालेल्या 
मुलुवाची मर्जीप्रमाणे वांटशी केळी. हिंदुस्थानांत परकीय लोक आठे 
होते; तरी त्यांनी आपळें शोये हिंदुस्थानांतील लोकांपुढे एकदम प्रगट 
केले नाही. हळु हळु ते वर्ड होत गेठे. परंतु अमेरिकेंत तसें 
झालें नाही. ज्याप्रमाणे पारधी ढोक हरणावर एकाएकीं हला 
* टीप -न्पानष्धूपहा, ||| णि 


तिसरं. ] इंग्लिश साम्राज्य, र्र्‌ 
करून त्याचा पाठलागं करितात, त्याप्रमाणेंच यूरोपियन लोकांनी अमे- 
रिकेतोल मूळच्या रहिवाशांची शिकार करून, त्यांचो अगदी दाणा- 
दाण करून सोडली. अशीच स्थिति चहुंकडे झाली. अमेरिकेंत त्या वेळी 
असलेल्या देशांचे दोन विभाग करतां येतील. मध्य अमेरिका आणि 
दक्षिण अमेरिका; त्यांतील बहुतेक प्रदेश स्पेन आणि पोर्चैगाल यांचे वां- 
टणीस आले; व उत्तर अमेरिकेंतील प्रदेश इंग्लंडचे वांट्यास आले. 
मेक्सिको, पेरू व दक्षिण अमेरिकेंतील दुसरे कित्येक देश ह्यांत लोक- 
संख्या इतर प्रदेशांप्रमाणं थोडी नव्हती. तरी यूरोपेयन लोकांशीं ताडून 
पाहतां ती अगदी निमेल होती, असे झणण्यास हरकत नार्ही. 
त्यांची गणना लाखांनी होत असे. मनुष्ये प्रथम अगदीं रानटी असतात, 
शेतकी करून उपजीविका करण्याची त्यांच्या अंगीं शक्ति येणें हणजे 
बरीच सुधारणा समजावयाची. तर इतकया सुधारणेस ते ढोक येऊन 
पोंचले होते. त्यांच्यांत शहरें वगेरे स्थापन झालीं होतीं. परंतु उत्तर 
अमेरिकेंतील युनायटेड स्टेट्स आणि कानडा ह्यांजमध्ये मोडणाऱ्या 
मुलुखांत जे लोक राहत असत, ते वरीळ लोकांच्या मानाने फारच रानटी 
होते. “ शिला पर्वत  ( रोकी माऊन्टन ) नांवाची उत्तर अमेरिकेंत 
दक्षिणोत्तर एक पर्वताची मोठी ओळ आहे. तिच्या पूर्वेकडील संस्था- 
नांची मूळची लोकसंख्या अमेरिकेचा शोध लागल्यानंतर तीन लाखां- 
पेक्षां कधीही जास्त नव्हती, ह्यापेक्षा कमीच होती, असा अजमास 
आहे. ह्मणून स्पेन देशचे लोक दक्षिण अमेरिकेंत तेथें मूळ असलेल्या 
लोकांतच जाऊन राहिले. परंतु उत्तर अमेरिकेत तर इंग्रज लोकांनीं 
मूळचे लोकांस अगदींच नाहींसें करून टाकिले. जसजसे ते पश्चिमेकडे 
वसाहती करीत गेळे, तसतसे मूळचे ढोकांस ते पश्चिमेकडे जास्त इट- 


१०० इंग्टंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


वीत चालले. अशा प्रकारें त्या मूळच्या लोकांशीं आपलें मिश्रण होण्याचा 
प्रसंग तेथील यूरोपियन लोकांना कधींच आला नाहीं. 

अखेरीस सुदैर्वेकरून वास्को डि गामा आणि कोलंबस ह्या उभय- 
तांनी शोध लावलेले मुख्य मुख्य प्रदेश इंग्रजांकडेसच आठे. इकडे सर्व 
हिंदुस्थान देश त्यांचे ताब्यांत आला. पाश्चिमेकडे अमेरिकेंतील त्यांच्या 
वसाहतींमुळे एक मोठेंच नवीन राज्य स्थापन झालें. ह्या नवीन वसाहत 
केलेल्या प्रांतांत मजबूत हाणण्यासारखीं मूळची राज्ये मुळींच नव्हतीं, 
व त्यांतूनही इंग्रजांनी ज्या प्रांतांत वसाहती केल्या ते प्रांत तर बहुतेक 
अंशीं ओसाड होते. अलीकडे आस्टेलिया नांवाचे जें मोठें महाद्वीप 
इंग्रजांचे ताब्यांत आळे आहे त्याचीही पूवी अशीच स्थिति होती. ही 
गोष्ट फार महत्वाची आहे, हे पुढें कळून येईल. 


वर सांगण्यांत आठच आहे कीं, “ इंग्डडंचे साम्राज्य ' ह्या 
शहांचा अर्थ इंग्रज लोक जातीने पुष्कळ ठिकाणीं पसरळे, इतकाच नसून, 
त्यांचा अंमलही त्या ठिकाणी पसरला, असा आहे. असं आहे तरी, 
ह्या विस्तृत राज्याचा विचार कारितांना इंग्रज लोक जातीनें पुष्कळ 
पसरले, हीही गोष्ट फार महत्वाची आहे. जेव्हा एखाद्या राष्ट्रांतील लोक 
परमुलखांत जाऊन पसरळे असतांही, त्या ठिकाणीं मूळ देशाचा अंमल 
सुरू होत नाहीं, तेव्हां नीतिमत्ता व बुद्धिमत्ता यांचे संबंधाने पसरलेल्या 
लोकांचें वजन जरी अतोनात वाढतें, तरी राष्ट्रीय सत्ता व शक्ति वाढली, 
असं होत नाहीं. त्यास उदाहरण ग्रीक लोकांचें वर देण्यांत आढेंच 
आहे. परंतु एखाद्या राष्ट्रांतील लोकांचा अंमळ जेव्हां परक्या ठिकाणीं 
' वाढतो, तेव्हां निराळाच प्रकार दृष्टोत्पत्तीस येतो. हा अंमळ मुद्दाम 
. घडवून आणलेला असल्यामुळें त्यास बराच. अपाय होण्याचा संभव 


तिसरे. ] इंग्लिश साम्राज्य. (० 
असतों. पुष्कळ राष्ट्रे विस्तृत झालीं हणजे त्यांची बहूतकरून अशीच 
स्थिति होते. ह्मणजे त्यांजला जास्त संकटे उत्पन्न होतात. हिंदुस्था- 
नांतील इंग्रजी राज्याची स॒द्धां अशीच . स्थिति आहे, असें हझ्णण्यास 
हरकत नाहीं. हिंदुस्थानांत इंग्रजांचा अंमल जरी मजबूद आहे तरी 
तद्देशीय लोकसंख्येच्या मानानं, इंग्रजांची लोकसंख्या, समुद्रांत थब, 
ह्या प्रमाणांत आहे. एका राष्ट्राचे लोक जेव्हां दुसर्‍या ठिकाणीं राहण्यास 
जातात, तेव्हां बहुधा असे घडतं कीं, त्या नवीन मुळुखांत जे दुसरें 
लोक राहणारे असतात, त्यांस जरी त्यांनी जिकिळें असलें, तरी त्यांचा 
समूळ नाश करणें अगर त्यांस समूळ त्या प्रदेशांतून काढून लावणे 
फार कुठीण असतें. असें जेव्हां घडून येतें तेव्हां नवीन स्थापलेल्या 
अंमलास फार मोठे धोके प्राप्त होतात. वसाहत केलेल्या मुलुखांत मूळचे 
निरनिराळ्या जातीचे लोक राहत असतात, त्या सर्वाचे एकीकरण होणें 
शक्‍य नसते. त्याजमुळें राज्याला निरंतर भीति असते. इंग्रजी राज्याचे 
हु सुदेवच समजे पाहिजे कीं, हीं वरील सेकटे त्याजवर फारशी येण्या- 
सारखीं नाहीत, अशा प्रकारचा त्याचा विस्तार आहे. कारण त्यांनी 
कबजांत आणिलेले प्रांत पूर्वी बहुतेक ओसाड होते, ह्मणून त्यांस पाहिजे. 
तिकडे वसाहत करण्यास मोकळीक सांपडली. जो कोणी नवीन प्रांतांत 
वसाहत करण्याची इच्छा धरी, त्यास पाहिजे तितकी जागा सांपडे; व 
मूळचे रहिवाशी लोक इतके निःसत्व असत कीं, इंग्रज लोक अगदीं 
शांततेने जरी त्या ठिकाणीं येऊन राहूं ठागळे असते, तरी त्यांच्याशी 
ह्यांस टिकाव धरतां आढळा नसता. मग इंग्रज लोक केवळ युद्धाची तयारी 


करून त्यांजबरोबर सामना करण्यासच आले असते, तर त्या बिचा- 
ऱयांचें काय झालं असते, हं सहज समजत आहे. 


हें आमचें वरील झणणें एकंदरीने खरें आहे. पुरातनची महाराष्ट 


१न्र्‌ इग्ठंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


अगंदी निःसत्व असत. कर्से तरी करून भिन्न जातींचे लोकांस एकवट 
करून तीं स्थापन झालेलीं असत; तशी इंग्लिश साम्राज्याची स्थिति नस- 
ल्यामुळें त्यास पूर्वीच्या प्रमाणं भीति नाहीं. केव्हां केव्हां असे उदगार 
निघतात कीं, इंग्लिश साम्राज्यांत एकी अशी बिलकूल नाहीं; साधारण 
प्रयत्नाने सुद्धां त्याचा भंग होईल. अशा लिहिण्याचा हेतु काय असावा, 
तो आपण पुढें पाहू; तरी आमचे असे हणणे आहे कीं, पुष्कळ महाराष्ट्र 
अगर प्रजासत्ताक राज्यं, ह्यांच्या ठिकाणीं जी मजबुदी सामान्यतः नसते, 
ती मजबदी ह्या इंग्लिश राज्यांत आहे. उदाहरणाथ, आस्ट्याच्या 
राज्यास ही भीति आहे; कारण त्यांत जमेन, स्लाव, माग्यार वगेरे भिन्न 
जातीचे लोक राहतात. स्वित्झळेडच्या प्रजासत्ताक राज्यांत तीन निर- 
निराळ्या भाषा चाटू आहेत; परंतु इंग्ढडचे राज्य जिकडे तिकडे एक- 
जातीय आहे, असें ह्णण्यास चिता नाही. 

तथापि ह्या हाणण्यास बरेच अपवाद आहेत. वर जे चार ब्रिटिश 
राज्याचे मुख्य भाग सांगितले, त्यांपेकी एकासच हणजे आस्ट्ेलिया- 
सच ही वरील गोष्ट वर सांगितल्याप्रमाणे अक्षरशः लागू पडेल. मनुष्य- 
जातीसंबंधीं शाखत्ररीत्या जे शोध लागले आहेत, त्यांत आस्टेलियन लोक 
इतके हलक्या प्रतींत गणळे आहेत कीं, त्यांजकडून कोणासही बिल्कुल 
उपद्रव होण्याचा सेभव नाहीं. परंतु ह्याच भागांत न्यू झीलंड नांवाच्या 
बेटाची गणना आह्मी केलेली आहे. ह्या बेटाच्या उत्तर भागांत मावरी 
हणून लोक राहतात; ज्याप्रमाणे गेल्या शतकांत ग्रेट ब्रिटनच्या उत्तर 
भागांतील हायलंडर लोकांनीं इंग्रजांस बराच त्रास दिला, त्याचप्रमाणे 
हे मावरी लोक अटून ते अगदी तुच्छ मानण्यालायक आहेत, असं नाही 
तथापि त्यांची एकंदर संख्या ४ ० हजारांहून जास्त नसन तीही दिवसेदिव- 
श्व जारीने कमी होत चालली आहे. आतां दुसऱ्या भागाचा झणजे मुख्यर्त्व- 


तिसरे. ] इंग्लिश साम्राज्य, १०३१ 


करून उत्तर अमेरिकेंतील कानडा नांवाखाली मोडत असलेल्या वसा- 
हतींचा विचार करूं लागठें हणजे अते दिसते कीं, ह्या वसाहतीपैकीं 
मुख्यमुख्यतरी आरंभीं इंग्रजांनी वसविलेल्या नव्हत्या. जे फ्रच ठोक 
प्रथम वसाहत करण्यास तिकडे गेले, त्यांनीं हे प्रांत जिकून आपल्या 
ताब्यांत आणिलेळे होते. एका राज्यांत भिन्न भिन्न जातीचे लोक राहत 
असल्यामुळें त्याजवर येणारी संकटं जीं वर सांगण्यांत आलीं, तीं 
कानडामध्ये प्रथमारंभीं जबरदस्त होतीं. कानडापकां जो मुलूख प्रथम 
फ्रेंचांचे ताब्यांत होता, त्यास पुढें खालचा कानडा ( लोअर कानडा ) 
असें नांव मिळाळें; व त्या ठिकाणीं इंग्रजांचे राज्य स्थापन झाल्यापासून 
त्यासच क्केब्रेक प्रांत असे नांद देण्यांत आठें आहे. ह्या प्रांताची लोक- 
संख्या समारे १५ लक्ष आहे, व कानडांतील सव राज्याची लोकसंख्या 
४५ लाखांपेक्षा जास्त नाही. हे ४५ लाख लोक प्राटेस्टंट धर्माचे इंग्रज 
असून वरील पंधरा लाख क्‍्याथोलिक धमाचे करच आहेत. अशी मित्र 
जातीची व मिक्न धमोची लोकसंख्या कानडामध्ये असल्यामुळें नुक- 
तींच ह्या प्रांतावर कांही संकट आठी होतीं. आसर्ट्िया आणि रशिया 
यथे ज्याप्रमाणे आपसांत कज्जे भांडणे नेहमीं सुरू असतात, त्याच 
प्रमाणे कानडामध्ये सुरू होती. हीच्या व्हिक्टोरीया राणीच्या कार- 
कौर्दींच्या आरंभी कानडा प्रांतांत बंड" झालें, त॑ सर्वास माहीत आहे. हं 
बंड स्वतंत्रता मिळविण्याचे उद्देशानं लोकांनी केले, असं प्रथमारभी दिसते 
खरे; तरी ह्या बंडाचे मूळ कारण, हा जातिभेदाचा तंटा, हेंच होय. कारण 


कानडांतील येडः--कानडा, हा उत्तर अमेरिकेंतील प्रांत मळचा फेंचांचा 
पासन तो त्यांच्याच ताब्यांत आहे. पण पुढें भांडणे सुरू झाठी, कारण जरी जलम 
बगेरे इंग्रजांनी काहीं कळा नव्हता, तरी तो मांत इंमजांच्या उपधोगाकारेतां होता, अते 
समजले जाई; त्याप्रमाणे हंमज ठोक तिकडे जाऊन राहू लागठे, थोडेच . दवसांनी 


१०४ इंग्हँड देशाचा विस्तार [ प्रकरण 


पुढें ह्या बंडाची हकीकत लिहितांना ठोंडे डरहाम यांनीं खालीं लिहिल्या- 
प्रमाणे लिहून ठेविळें आहे. “ मळा वाटलें होते की, ह्या बंडांत लोक 
सरकारावर उठतील; परंतु तसं न होतां एकाच राज्यांतील दोन जातीचे 
लोक आपसांत भांडूं लागळे. बेड झाळें तं सरकाराकडून कांही हक्क मिळ- 


इंग्रजांचा भरणा घराच जाला. तेव्हां त्यांचे व फरेचांचे वाद होऊन वेमनस्ये, ब तंटे सुरू 
झाले; तेव्हां त्यांचे निवारणार्थ छोटे पिटट मत्सद्दी ह्यांनी १७९१ त एक चिल पसार 
करून घेतठें; त्याभमाणें सव प्रदेशाचे उत्तर व दुसिण कानडा असे दोन भाग कर- 
ण्यांत आले ब एकांत इंप्रज ब दुसऱ्यांत फेंच, असे राहण्याचही भेद्‌ केले. हं करणें 
भगदीं चकीचे आहे, असें फाक्स यानं सांगितठे, त्याच हणणे असं की, दोन्ही लो. 
कांना एकमेकांशीं मिळून राहण्याची संवय लावून देणे, हें दर आहे; परंतु त्याचे सांगणे 
कोणीं ऐेकेलें नाहीं. पिटूचा कायदा भांडणं बंद करण्यासाठी केला होता खरा, पण 
त्यामळे उलट तीं बाढळींच, कारण त्या कायद्याप्रमाणे ते ठोक अगदींच मित 
झाले, होतां होतां दोन्ही लोकांची सरकाराविरुद्ध गाऱ्हाणी गेळी. सन १८३१ 
त त्यांना अनुकूळ अशी कांही देणगी देण्यांत आली, परंतु तिनें त्यांचे 
. समाधान झालें नाही. त्यांनी जास्तच मागण्या केल्या. नवीन गव्हर्नर 
नेमठे, त्यांना, आपणास त्या मागण्या देऊं नये असा हुकूम आहे, ही गुप गोष्ट 
सर्वांस पक्त केली. पुढें ५८३७ त र्सेळ साहेयाने कांही एक कायदा काढःटा, पण 
त्यांततुद्राँ कांही तडजाइड निघाली नाहीं. तेव्हां त्या सालच्या नोव्हेंबर माहेन्यांत 
बहुतेक चंड उद्भवले. परंतु ते बंद पडलें. पढे १८३८ च्या जानेवारीत रसेलनें दुसरी 
एक कल्पना काढळी. ती क्षशी की, कानडाची राज्यब्यवस्था मोडून राज्यपूज एका 
मुख्य गव्हर्नर ब हाय कामिशनर यांच्या हातांत यावे. द्या जागेला लाड डऱ्यामची 
नेमणूक झालीं. हा लोकपक्षाचा, हुशार, पण ह्णेळ तसें करणारा मनुष्य हाता. त्याने 
लोकांवर सक्तीने जेमल चालविला. आणि थोडासा जो अधिकार त्याला दिठेठा न- 
व्हता, लोही त्याने वापरला. तेव्हां त्याला परत येण्याविषयीं हुकूम गेला. सर जान 
कोळबोर्न हाजला त्याच्या जागीं नेमे. डन्छयाम परत येतो तोंच पन्हा बंडाची 
चिन्हे उद्भवली. परंत ती कोठबोनंने मोडन टाकिठीं. पुढे कां्रे तरी व्यवस्था ताबड- 
तोंब करणें जरूर पडडं, त्याप्रमाणे इऱ्हामच्या रिपोर्टाबरन एक कायदाचा मसुदा 
।_ तयार्‌ करण्यांत आल. त्यांतील मुख्य तत्वें ह्मगजे दोन जातीचा वेमनस्यें मोडावी 
-_ दोन्ही प्रांत एक कराब, राज्यरीतीची मुडतस्वें मोडू नयेत, राज्पब्यबस्था गेरकायदे- 
शीर असूं नय, व फेंचांचें अज्ञान दूर करावें, अर्शी होती. हें बिळ पास झाल्यापासून 
सभ शांतता माहे. 


तिसरें] _____ इंग्लिश साम्राज्य रै" 
वून घेण्याकरितां नव्हे, तर आपसांतील तंट्यामुळें झाले.” तथापि हली 
कानडांतीळ मूळचे ढोक कमी कमी होत असून तेथीळ इंग्रज लोकांशी 
मिळून जात अहित. आणि प्रजेच्या मतानें त्यांच्या कल्याणाच्या 
पुष्कळ गोष्टी सरकारांनी केल्यामुळें लोकांचीं मनं ही शांत होऊन 
त्यांच्यांत स्नेहभाव उत्पन्न होत आहे. 

ब्रिटिश राज्याचा वेस्ट इंडियन हणून तिसरा भाग आहे; त्या 
ठिकाणीं पुद्धां जातिभेदाचे तंटे बरेच आहेत. इंग्लंडच्या बाहेरील इंग्रज 
राज्याच्या इतिहासांत स्मरणीय असा एक विलक्षण प्रकार ह्याच भागांत 
आढळून येतो. तो सिद्धी ( नाग्रो ) लोकांचा गुलामांचा व्यापार होय. 
कोलंबसाने अमेरिकेचा शोध लावला, त्याचाच जणं हा पारिणाम असावा. 
हा व्यापार बराच चाळू असल्याचें प्रथम येथेंच दिसून आलें. जोपर्यंत 
हा गुलामांचा व्यापार सुरू होता, तोंपर्यंत हे जातिभेदाचे तंटे सुरू 
नव्हते. कारण ज्या ठिकाणीं गुलामगिरीचा वास पूर्णपणें आहे, त्या ठिका- 
णीं लोकांच्या मनांत स्वजातित्वाच वारंही असण्याचा संभव नाहीं. तसेंच 
गुलामगिरीप्रत पावलेल्या लोकांनी बंड करणे, व गुलाम नसून कितीही 
कमजोर असलेल्या लोकांनीं बंड करणें, ह्या दोहोत फार अंतर आहे. 
परंतु गुलामांचा व्यापार जेव्हां बंद करण्यांत आला, तेव्हां गुलाम अस- 
लेळे लोक मोकळे झाले. त्यांच्या निरानेराळ्या जातीप्रमाणे त्यांचा रंग 
पालटून त्यांचे आपसांतील भेद स्पष्ट होऊं ढागळे व असे लोक आतां 
स्वतंत्र होऊन इतर ळोकांबरोबर आपले हक्कांविषयीं भांडूं लागले, 
हणजे मात्र ह्या जातिभेदाचे तंटे फार पुढें येऊं लागतील. प्रस्तुतच्या 
वेस्ट इंडियन भागांत निदान हली तरी ह्या अडचणी फारशा आलेल्या 
माहींत. कारण, नवीन वसविठेळे प्रांत लहान लहान बेटें असून एकमेकां- 
पासून पुष्कळ अंतरावर आहेत, ह्मणून परस्परांत ' स्नेहभाव फारसा नाहीं. 

डू . 


(०१ इंग्ढंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


आतां चंबथा माग जो दलिण आश्तिकेंतील मुलूख, त्यामध्ये हा 
जतिभेदाचा तंटा फारच मोठा आहे. येथें संकटोद्धव होण्याचा संमव 
दुप्पर आहे. कारण, हे प्रांत एकामागून दुसर्‍याने असे दोन वेळ. 
निकले गेळे आहेत. प्रथम ह्या प्रांतांत डच लोकांनी जाऊन तेथीळ 
लोकांस जिंकून त्यांच्यांत वसाहती केल्या व नंतर डच वसाहती इंग 
जांनी मिकून घेतल्या. एवढ्यावरून कानडाप्रमाणंच आफ्रिकेतील वसा- 
हतीची स्थिति आहे, असे प्रथम दशेनी वाटेल; कारण कानडा प्रांतांत 
प्रथम फ्रेच लोक जाऊन राहिठे, व नंतर तो प्रांत इंग्रजांनी जिंकून घेतला; 
परंतु कानडा व दल्षिण आफ्रिकेंतील प्रांत ह्यांत दोन भेद आहेत, ते 
असे. कानडा प्रांतांतीळ मूळचे लोक हळू हळू कमी होऊन गोरे लो. 
कांत मिळून गेले, त्याप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेतील मूळचे लोक नवीन 
वसाहत करणाऱ्या गोरे लोकांपेक्षा संख्येनं कमी कमी होत न जातां 
वाढतच जात आहेत, व त्यांच्यांत जे ऐक्य व सुधारणा करण्याची शक्ति 
दिसते, तशी अमेरिकेतील मूळच्या लोकांत बिलकूळ नव्हती. इ. स. 
(८७५ च्या खानेसुमारीवरून असं दिसते कीं, केप कालनी येथील 
होकांची एकंदर संख्या त्या वेळी सुमारे साडेसात लाख होती. ह्यापैकी सुमारें 
दोन हिस्से तेथीळ राहणाऱ्या लोकांचे व एक हिस्सा वसाहत करणाऱ्या 
युरोपियन लोकांचा होता. हे मूळचे लोक वसाहत करणार्‍्यांमध्येंच रहात 
असून त्यांच्याशिवाय आणखी पुष्कळ लोक नित्यशः मध्य आफ्रिकेच्या 
ओसाड प्रदेशांत इतके वाढत आहेत कीं, त्यांची गणतिच कारितां 
येणार नाहीं. दुसरा भेद असा आहे कीं, कानडामध्ये वसाहत कर- 
_ शाऱ्या इंग्रज लोकांची संख्या इतकी सत्वर वाढली कीं, पूर्वी वसाहत 
केढेळे फरेच त्यांच्यापुढे कांहींच नव्हते. हाणून थोड्याच वेळांत कानडा 
देशाची सर्वे व्यवस्था इंग्रजी तऱ्हेची होऊन त्यांत फेंचांचें नांवही राहिलें. 





वितर॑, ] इंग्लिश साम्राज्य १०७ 


नाहीं. सन १८९८ ह्या वषी फ्रेंचांनी ने कानडा देशांत बंड केलें, तं 
केवळ मरतां मरतां हात पाय हालविणाऱर्‍्या माणसासारिख होते. त्यांत 
खरोखर शौय बिलकूल नव्हते. परंतु तशी स्थिति दक्षिण आपफ्रिकेची 
नाहीं. मूळचे वसाहत करणारे डच ढोक आहेत तसे असून इंग्रजांचा 
भरणा वाढावा तसा न वाढल्यामुळे त्यांची छाष डच लोकांवर 
अद्यापि बसली नाहीं, हणून कानडापेक्षां त्या टिकाणी इंग्रजी अमलाख 
जास्त अपाय आहे, ह्यांत संशय नाहीं | 

इंग्रजांचे साम्राज्य जातित्वाचेसंबंधाने बहुतांशी एकवट व अभिन्न 
आहे, असं ह्णण्यास जे कांही अपवाद ह्मणून होते, त्यांचें येथपर्यंत 
कथन झाले; तरी ह्या क्षुद्यक अपवादांवरून वरील सामान्योक्तीस फारसा 
बाध येत नाहीं. ग्रेट निटनमध्येसुद्धां वेल्स, स्काट्लंड, ऐलेड असे भेद 
असून मूळचे सेल्ट्स नांवाचे लोक अद्यापि हयात आहेत, व त्यांच्या 
भाषाही इतक्या भिन्न आहेत कीं, प्रत्यक्ष इंग्रज लाकांसही त्या बिळकूळ 
समजत नाहींत. असं असतांही जर सवे ग्रेट त्रिटनभर स्वजातित्व पूर्ण- 
ष्ण वसत आहे, असे आपण मानता, तर एवढ्या विस्तृत इंम्लिश 
राज्यांतही थोडेसे फ्रेंच अथवा डच लोक अथवा थोडेसे काफर किंवा 
मावरी लोक असले हणून सवे राष्ट्राचे स्वजातित्व नष्ट झाले, असे हण- 
ण्यास कांही कारण नाहीं 

अक्शा प्रकारचे एकीकरण ञिटिश अमलांत वसत आहे. ह्या 
गोष्टीचे महत्व आझ्यांस ह्या अमलाच्या चिरस्थाइकतेचा विचार करतांना 
कळून येईल. ज्या गोष्टीच्या योगाने होक एके ठिकाणीं बद्ध राहून 
एकसरकारानुरक्त होतात, अशा गोष्टी तीन आहेत. त्या ह्याः--- 
समानजातित्व, समानधमेत्व, व समानाथित्व वसत असणे. ह्या संव 
गोष्टी कमीजास्त प्रमाणाने समकाळीं अगर मिज्ञकाळीं एका ठिकाणीं 


(०८ इंड देशाचा विस्तार. [प्रकरण 


राहूं शकतील. आतां इंग्ठंडचे एवढें विस्तृत राज्य फार दिवस न टिकतां 
छवकरच ल्यास जाईल, असें जेव्हां कोणी हणतात, तेव्हां ह्या ह्मणण्याचे 
कारण ते असे दाखावितात कीं, ह्या सवे राज्यांत वरील तीन गोष्टींपैकी 
तिसरी गोष्ट झणजे समानार्थित्व बिलकूल वसत नाहीं. ते असे ह्ण- 
तात, “ आस्ट्रया व न्यू झीलंड कोणीकडे व इंग्ढंड कोणीकडे. एक आहे 
मकर वृत्ताचे दल्षिणेस व दुसरें आहे उत्तर अक्षांश ५०" च्याही पली- 
कडे. तेव्हां ह्या उभयतांचे नफानुकसान कधीही समान असू शकणार 
. नाही. इतक्‍या अतरावर असलेले निरनिराळे लोक एका अमलाखालीं 
राहणं अशक्‍य आहे, अर्से कोण ह्मणणार नाहीं £ ” ह्या हझणण्यांत बरंच 
तथ्य असले पाहिजे; कारण ह्यास प्रत्यक्ष दाखलाही घडून आलेला आहे. 
गेल्य शतकांत अंमेरिकेतीठ इंग्डिश लोक इंग्लंडापासून स्वतंत्र झाले, 
ह्याचे कारण त्यांच्याशी मिळून राहणं त्यांस फायदेशीर वाटले नाहीं, हे 
होय. म्हणून ही गोष्ट जरी पुष्कळ महत्वाची आहे तरी भिन्न लोक एक- 
वट करण्यास लागणाऱ्या ज्या दुसर्‍या दोन गोष्टी त्यांचा न्रिटिश साम्रा- 
ज्यांत अभाव नाहीं, इतकेंच नाहीं, तर त्या सुरल्षितपणं त्यांत वसत 
आहेत. पुरातन काळी भिन्न जातीच्या भिन्न धमीच्या लोकांना जल्माने 
एकवट करून स्थापन केलेलीं राज्यसुद्धां कित्येक शतकेपर्यंत बिनधोक 
चाळत होतीं; मग हं त्रिटिश साम्राज्य तर ह्या असल्या जुलमाने एकवट 
केलेल्या राष्ट्रांपेकीं खच्रीत नाहीं. ह्या राज्यांत घडून येत असलेले एकी- 
करण फार हढ आहे. जिकडे तिकडे एक जात आहे, एक धर्म आहे आणे 
जरी जातिधर्माचे ग्रॉथे अभंग नाहीत, तरी ते फार मजबूद असून आति- 
शयच मोठी जेव्हां एखादी त्यांजवर ताण येऊन बसेल, तेव्हांच त्यांचा 
भंग होण्याचा संभव आहे 


“ वसाहती '? ब त्या मिळून झालेले “ साम्राज्य '* या दोन्ही 


तिसरे. ] इंग्लिश साम्राज्य, ्न्र्‌ 


शब्दांचा अथ फार संदिग्ध असल्यामुळें इंग्रजांचे वसाहतीनीं झालेळे 
साम्राज्य कोणत्या स्थितीत आहे, ह्याचा इतका वेळ आह्यांस विचार कर- 
ण्याची जरूर पडली. आ्रौक किवा रोमन लोक ह्यांचे वेळेस ज्या वसाहती 
होत असत, तशा प्रकारच्या ह्या हलींच्या वसाहती नाहीत. त्या वेळेस 
जीं महाराष्ट असत, तशा प्रकारचे हे इंग्ठिश राज्य नाहीं. इंग्लिश सा- 
म्राज्य ह्याचा अथे सामान्य अथोप्रमाणे नसून त्यांत एक विशिष्ट अथ 
आहे. ह्मणून त्याच्या चिरस्थायिकतेचा विचार कारितांना ह्या वर्रील 
गोष्टीचे महत्व आपण पक्क लक्षांत ठेविळें पाहिजे. 

पुरातन काळीं स्थिति कशी होती व हली कशी आहे, हें नीट 
समजावे हणून अमेरिकेंत जीं कित्येक नवीन साम्राज्ये स्थापन झालीं, 
त्या सर्वांचा विचार करणं, आह्यांस भाग पडले. ह्या नर्वांन उद्भवलेल्या 
साम्राज्यांतच इंग्लिश साम्राज्याचीही गणना आहे. आही मार्ग सांगि- 
तठेल्या अठराव्या शतकांतील इंग्डिश राज्यनीतीचा खरोखरी कल कोणी- 
कडे व कसा होता, हे पूर्णपणें कोणी समजत नाहींत. सर्व असें मानीत 
आले आहेत कीं, अठराव्या शतकांत अमेरिका आणि एशिया इकडे 
इंग्लंडचा फारसा संबंध नव्हता. सर्व भानगडी फक्त युरोपांतच चालू 
होत्या. इंग्लंड देशाचे महत्व आपण कमी मानतो असं नाही, परंतु विस्तृत 
इंग्लिश साम्राज्याचे महत्व आपण खर्चात कमी मानतो, ह्यांत संशय 
नाही. परंतु ही चुकीची कल्पना केवळ इंग्लिश राज्यासच लागू आहे 
असं नाहीं; तर अठराव्या शतकांत फ्रान्स, पोर्चगाल, स्पेन आणि 
हाळंड इत्यादि राष्ट्रांची अमेरिकेंत सत्ता होती, हेंही बहुतेक विसरून 
गेल्यासारखसेंच दिसते. | | 

हणून सतराव्या आणि अठराव्या शतकांत युरोपीयन राष्ट्रांचा 
जो कांहीं विशेष फेरबदल झाला, तो ह्या वरील गोष्टींत आहे.  भमेरि. 


११ ___ इंग्लंड देशाचा विस्तार [ प्रकरण 


कंत वरील पांचही युरोपीयन राष्ट्रांचा अंमल ह्या वेळी सुरू होता. सत- 
राव्या शतकाचे पूर्वी अशी स्थिति होण्यास नुकताच प्रारंम होव होता; 
आणि अठराव्या शतकानंतर ह्या स्थितीची समाप्तिही झाली. कोलंब- 
साने अमेरिका खंड शोधून काढल्यामुळें असंख्य व अमयांद असे परिणाम 
घडून आले. तरी ते घडून येण्याचा क्रम अतिशयच मंद गतीने चालला 
होता. हाणून अमेरिकेंत आपल्यास वांटा असावा, असें वरील राष्ट्रांपैकी 
प्रत्येकास वाटूं लागलें. परंतु अशी गोष्ट केवळ मनांत येण्यासच सर्व 
सोळांव॑ शतक निघून गेले. बहुतेक सोळावे शतकाचे अखेरीपर्यंत हॉळंड 
देश मुळीं स्वतंत्र स्थितीतच नव्हता; मग अथोतूच ह्या देशाच्या पर- 
मुलखांत वसाहती असणे बिलकूळ संभवत नाही. तसंच, इंग्लंड आणि 
फ्रान्स ह्यांच्याही इतर ठिकाणीं वसाहती नव्हत्या. उत्तर अमेरिकेंत 
वसाहती करण्याचे फ्रेंच लोकांनी पूवीच बेत चालविले होते; ह्यास प्रमाण 
कारोलिना हें नांवच होय. फ्रान्सचा राजा नववा चालंस ह्याच्यावेळीं ही 
वसाहत केलेली असल्यामुळे, त्याचेच नांवावरून त्या वसाहतीचे नांव 
पडलें असून, ते आजपर्यंत चालत आहे. तरी फछॉरिडामध्ये जे स्पेन देशचे 
ठोक राहत होते, त्यांनी फ्रेंचांचे बेत सिद्धीस जाऊं दिले नाहींत. ह्या 
ठिकाणाच्याच आसपास सर वाल्टर राले ह्याने जी वसाहत स्थापिली 
होती, तीही लवकरच नाहींशी होऊन तिचा मार्गे मागमूसही राहिला 
नाहीं. ह्यावरून सोळाव्या शतकांत पोर्चेगल, स्पेन, वगेरे ज्या राष्ट्ां- 
कडून अमेरिकेचा 'शोध लागला होता, त्यांचेच ताब्यांत बहुतकरून ते 
खंड राहिलें. स्पेनची दृष्टि अमेरिकेवर होती; व पोचुगालची दृष्टि एशि- 
याकडे होती. अखेरीस इ. स. १९८० या वर्षी उभय राष्ट्रांचा तह 
. ठरला. हा तह, ६९८ वर्षेपर्यंत चालळा. डच लोकांनीही इ. स. 
_ १९९५ पासून १९०२९ हणजे सुमारे सात वर्षेपर्यंत अमेरिकेंत वसाहती 


तितर. ] इंस्छिश साम्राज्य नप 


करण्याचे प्रयत्न केले. त्यांचे पाठीमागून सतरावे शतकाचे आरंभीच 
हझणजे पहिला जेम्स राजा इंग्लंडांत राज्य करीत असतां, तं कृत्य इंग्लंड 
आणि फ्रान्स ह्यांनी तडीस नेण्याचे मनावर घेतलें. 

नवीन वसाहती करण्याकरितां ह्या पांच राष्ट्राची जी हो झटापट 
सुरू जाहली, ती १९ वे शतकांत थांबठी. ती थांबण्यास दोन कारणें 
झालीं. एक तर अमेरिकेंत वसाहत करणाऱ्या लोकांनीं मूळ राष्ट्रपासून 
स्वतंत्र होण्याविषयी लढाया केल्या. आणि दुसरं, इंग्रज लोकांनीं पुष्कळ 
मुळूव जिकून आपले ताब्यांत घेतले. शंभर वषोची लढाई ह्मणून पूर्वी 
सांगण्यांत आलीच आहे. तिच्या योगानें फ्रान्सच्या ताब्यांतील प्रांत 
इंग्लंडचे ताब्यांत आले होते. त्याचप्रमाणं हालंड देशाच्या ताब्यांतील्ही 
बहुतेक प्रांत इंग्ठंडचे ताब्यांत गेले. केपू आफ्‌ गुड होप* आणि डेमेरा- 
रारा1 हे त्यांचे प्रांत इंग्लंडचे ताब्यांत आले. . तरी जावा नांवाचे एक मोर्टे 
बेट अजून हालंडचे ताब्यांत आहे. हे बेट ल्हान नाहीं. ह्याची लोकसंख्या 
सुमारे एक कोट, नव्वद लाख होती. स्पेन आणि पोचुंगाल ह्यांचे ताब्यांतीळ 
ठिकाणे गेल्यास अजून फार काळ गेला नाहीं. तीं गेठी त्यावेळचे लोक 
अद्यापि आपणांमध्ये जिवंत आहेत. एखाद्या गोष्टीचं महत्व दोन त- 
ऱ्हेने गणळें जाईल. एक ती गोष्ट घडतांना झाठेल्या चळवळीवरून, व 
दुसरी त्या गोष्टीपासून झालेल्या पुढील पारेणामांवरून. वरील ठिकाणें सवे 
राष्ट्रांच्या ताब्यांतून जात चालली, ह्या गोष्टीचे महत्व जर वरील दुसऱ्या 
तऱ्हेने पाहूं गेळं, तर जगाच्या इतिहासांत ते अतोनातच आहे, असं झ- 
शावे लागतं. कारण दसल्षिण व मध्य अमेरिका ह्यांस जें स्वतंत्र स्वरूष 
पुढें प्राप्त झाले, त्याचा आरंभ ह्या वेळीं जाहला. ही गोष्ट ह्या शतकाच्या 


वििशशंऑऑऑशुअ्ब॒ाआा॒॒ाजजआजजखआजजजख.._3 अकर. ब 








* केपू आफ्‌ गुडू होपः--आफिकेचा दुस्षिण बिंदु, 
1 इेमेरारा:--देसिण भमेरिकेंनील एक मांत. 


११२ [प्रकरण 


विसाव्या वर्षीचे सुमारास घडून आठी. नेपोलियन ह्याने स्पेन आणि पोर्च 
गाल यांजवर स्वाऱ्या केल्यामुळें, त्या देशांत बेरड सुरू झालीं. हांच बंडे 
त्या देशांच्या ताब्यांतील प्रदेश जाण्यास कारण झाठीं. हणून नेपोलियन 
ह्याच्या कृत्यांचा एक मोठा पारिणाम असा झाला कीं, स्पेन, आणि 
पोचेगाळ यांचा पर मुळुखांत पाडाव होऊन दक्षिण अमेरिकेस स्वातंच्य 
प्राप्त झाले. 

ह्या भयंकर घडामोडीचे खर स्वरूप थोड्यांसच माहीत आहे. 
ह्या घडामोडींच्या योगाने पाश्चिम युरोपांतील इंग्ठंडशिवाय करून 
बाकीच्या राष्ट्रांचा व अमेरिकेचा अथा्थी संबंध तुटला. हे आमचे हणण 
ठोकळ मानाचे आहे; अगदीं तंतोतंतच उतरेळ असें नाहीं. , कारण 
अद्यापिही स्पेनच्या ताब्यांत क्यूबा, पोर्टोरिको वगेरे बेटें आहेत; आफ़ि- 
का खंडांत पोचेंगालचे कांही प्रांत आहेत; उत्तर आफ्रिकेत फ्रान्सच्या 
नवीन वसाहती हल्लीं स्थापन होत आहेत. तथापि ह्या चार राष्ट्रांची 
हांची जगामध्ये स्थिति पूर्वीपेक्षा अगदी भिन्न होऊन गेठी आहे. 
ज्याप्रमाणे कोलंबसाने समुद्रांतरी सफर करण्याचे पूर्वा ह्या राष्ट्रांची 
मयांदा युरोपास सोडून गेठी नव्हती, तद्वतच ती फिरून झाल्यासारखीच 
आहे. हे जं महदेतर पडल तं प्रचारांत हली सहज समजण्यासारखे 
आहे. नुकतीच स्पेन देशाला दुःस्थाते प्राप्त जाहली होती. तेथील 
लोकांनी बुर्बा* घराण्यांतील राजांस हांकून दिले, व प्रजासत्ताक राज्य 
स्थापन करून त्याचा अनुभव घेऊं लागले. त्या देशांत ही गोष्ट जरी 
फार महत्वाची होती, तरी ती इतकी सुलभ रीतीनं घडून आली कीं, इतर 





इ. स. १८६८ या वर्षा बर्बा घराण्यांतळी स्पेनची राणी इक्ाबेला हिच्या 
' जुलुमी भेमलाला त्रासून लोकांनीं बंड करून तिला गार्दावरून काढून टाकिले. झा- 
. प्रमाण बुषा घराण्याचा शेबट झाला. पदें तेथें प्रजासत्ताक राज्य स्थापन काठे, 


तिशरें1 इस्टर झाल्ाज्य एरर 


तष्टांस ती फारशी समजठीही नाहीं. होच गोष्ट जर सतरांव्या अगर अठ- 
शब्या शतकांत घडून आली असती, तर तिचे परिणाम सर्व जगास माहीत 
झाळे असते; दिण धुवापासून तो उत्तर धुवापर्यंत जे जे ह्मणून देश आहेत, 
त्या सवीत ह्या गोष्टीपासून जिकडे तिकडे दंगे सुरू झाळे असते. तसंच 
अठीकडे नुकत्याच ज्या घडामोडी* फ्रान्समध्ये झाल्या, त्याच जर १८ 
व्या शतकांत घडल्या असत्या, तर सेट ठोरेन्स, उत्तर अमेरिकंतीळ मोठी 
सरोवरं आणि मिसिसिप्पी ह्या सवीस धका बसला असता. तसेच त्यांचे 
योगाने दल्षिण हिंदुस्थानांतील संस्थानांतील संस्थानिक राजे ह्यांची हर्छी- 
च्याहून कांहीं निराळीच स्थिति आज असती; गंगथडीचीही कांहीं चम- 
त्कारिक स्थाते आज दिसती; अथोत्‌ सवे हिंदुस्थान देश आज आहे 
ह्याहूनं आपल्यास अगदी मिन्ञ दिसला असता; परंतु द्या सवे घडामोडी 
फक्त फान्सांतच चाळू होत्या. इतर ठिकाणीं त्यांना बरें वाईट हझणणारे 
लोक होते, परंतु कोणाच्याही स्वाथोशी त्यांचा संबंध न झाल्यामुळें इतर 
ठिकाणीं त्यांचे पारेणाम घडून आले नाहींत. 

* ह्या ठिकाणी इ. स. १८७० सालच्या फ़ान्स व ज*नी यांजमधीठ प्रसिद्ध, 
मयेकर युद्राचा उललुख असावा असं दिसते, व हाच उलेख आणसा कित्येक ठिकाणी 
असल्यामुळे, त्याची थोडक्यांत हकीकत दुतों. | 

१८७० चा फेंचांचा मोड झाला तो फ़ांको-जर्मन युद्धांत झाला. हँ युद्ध उत्पन 
होण्याचें बाह्य मळ स्पेनच्या गादीच्या वारसासंबंधाचा जो नेटा्‌ जव होता, तै 
होय, परंतु यट्राचे खरोखरी कारण फान्साचा त्या येळचा प्रतिरांजा नेपोलियन . 
ह्याची केवळ स्वार्थपरता हें होय, त्याच्या झमठाला ठोक कंटाळले हेते. रैन्य- 


ब जै वया ते 


पदां त्याचे विरुद्ध फितलेडें होते. लोकांस स्वातंत्र्यसंबंधाच्या सवलती देऊच त्यां 
ना संतोषावण्याचा त्याचा मयत्न जेव्हां निफळ झाला, तेव्हां सैन्यास बाहेरील य॒- 
ह्वूःची लाळूच दाखवून त्यास तूर्त आपल्या पक्षाचे करुन घ्यावं, ब लढायांत जय 
मिळाले हणजे रून्य आपल्यावर बहल होईल आणि मग, आपले पद्‌ निधास्त होईड, 
भशी कल्पर्ना रचून त्याने स्पेनच्या गादीच्या वारसासंधंधानें भशियाशीं म्रथम सांडण 
उकरुन काढलें, स्पेनचा पंतमधान जनरल प्रिम हयार्ने एक उमेदुबार निवडून काढला. 
शका हा जावी त्माला अठुकूलता होती. तो प्रगियोच्या राजाची लांबची चँर्ब- 
१0 ५ ढी 





११३ इंग्लंड देशाचा विस्तार, [प्रकरण 

ह्यावरून आह्यांस असें दिसते कीं, सतराव्या व विशेषेकरून अठ- 
राव्या शतकांत अमेरिकेचा व युरोपांतील पांच पश्चिम राष्ट्रांचा काहीएक 
विशिष्ट संबंध जडला होता; ह्मणून ज्या कांहीं लढाया आणि तह वगैरे 
ह्या प्रांतांत झाळे, ते घडवून आणण्यास हाच संबंध कारणीभूत झाला 
भ्षपून, त्या काळांत युरोपियन राष्ट्रांचे जे परस्परव्यवहार चालू होते, 
त्यांचेही कारण अंशतः हाच संबंध होय. ह्मणून त्या वेळच्या लढाया, 
तह व युरोपीय राष्ट्रांचे इतर व्यवहार पूर्णपणे समजण्यास ह्या संबंधाची 
चांगळी भाहिती असली पाहिजे. मागीळ भागांत सांगितलेंच आहे कीं, 
फक्त युरोपखंडच ध्यानःत घेऊन त्याच्याबोहर दृष्टि न फेकली, तर 
वरील काळांतील इंग्ठंड आणि फ्रान्सच्या युद्धपवाचें पूण स्वरूप आप- 
णांस समजणार नाहीं. ते समजण्यास सर्वे जग अवलोकनांत घेतले पाहिजे; 


टॅकॉशरशिणणण भाण कणी शी णी टी टी 0” णा? पशीणाषणणाणण र शणणणाण १” १ ककतेथशणणाणण पण?ॉ१ि?र्कि?णिण 


धी होता खरा, परंतु त्याचा फ्रान्सा्शी निकट संबंध होता. असें असूनसुद्धा प्रशियाची 
त्याजला असलेली अनुकूळता केबळ स्वाथपर आहे, त्यांत राजाचा स्वराज्य- 
वृद्दीचा हेत आहे, असा प्रशियावर आरोप घालून त्यानें त्याजबरोबर लढाई करण्याची 
तारी चालविली आणि लढाईचा हेतु प्रकट केला. हें करण्यांत तो अगदीं फसला. 
त्याला अशी खात्री होती कीं. स्वतःचे सन्य आपल्यास पूर्णपणें अनुकूल आहे, ब 
प्रशियाच्या बिरुद्ध जमनीचा घादशाहा आपल्यास पूर्ण कुमक करील. परंतु ह्या दोन्ही 
गोष्टी खोट्या होत्या. त्याचें शुन्य तयार नव्हते, ब जर्मनी त्याच्या प्रातिकूल होता, 
ह्याममाणे चकीच्या माहितीनें त्यानें आपलें सैन्य प्रशिया व जर्मनी ह्या दृशांमध्ये घा. 
सले, यथे रणकंदनास प्रारंभ झाला. प्रारंभ झाल्यापासून नेपोलियनचा मोडच होत 
गेला, त्याचा परिगाम असा झाला कीं, त्याजला फेंचांनी पद्भ्र्ट केळे. तो पदुन्नष्ट 
झाला, लोकांनी राज्यसूबर आपले हातांत घेतलें, तथापि युद्धाभ्ने जो एकदां मडकला 
होता, तो कांही केल्यानें विज्षेचना. ह्या वेळीं इंग्लडचें राज्यसूञ्ञ धि आनरेबल मि. 
ग्लाड्स्टन ह्यांचे हातीं होते. प्रधानमंडळानें ह्या युद्धांत अगदी उदासोनतेचे स्वरुप 
घेतलेठें होते, तथापि युद्धाभरे बिझबिण्यासाठी त्यानें मध्यंतरी बराच प्रयत्न 
केला, पण तो सिद्टीस गेला नाही. तरच फ्रेंच गृहस्थ मोशो थिवसं, हांनीही 
हम ह करूम तर| मोडण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही निर्फठ झाला, ब रण 


तिसरे ] इेस्िश साम्राज्य. १४ 


दोन भव्य जगद्राष्टेंच एक वेळ एथ्वीभर झगडत होतीं, व तीं केवळ युरोपी- 
यच होतीं असं नाहीं. त्याचप्रमाणे वरील दोन शतकांच्या हालंड, पोर्चे- 
गाळ आणि स्पेन ह्यांच्या इतिहासांचा विचार कारेतांना तीं राष्ट्रं झमणजे 
केवळ युरोपीय अशीच न समजतां इतर महाद्वीपांतही त्यांचा विस्तार 
त्यावेळीं पुष्कळ झाला होता, हो गोष्ट विसरतां कामा नये. हणून ह्या 
ठिकाणी हेही सांगणं जरूर आहे कीं, त्यावेळची ती स्थिते आता. 








माजतच चाले. शेगटी होतां होतां शनी खुद्द पारिस शहरावरच चाल केली, बं 
शहरास वेढा देऊन षसले. राजधानीरक्षणार्थ फरेंचांचा मेळा फारच जमला. मोठया 
आमिमानी ब शूर सरदारांनी स्वतः तलवारी हार्ती धरिल्या, पण त्यांना प्रशियन 
मुत्सद्दी ब अतिहुशार्‌ ब प्रसिद्ध बीर व्हान मोल्ट्के हांच्याशी सामना धराबयाचा 
होता., ह्या वीराने अशी कांही मोहीम रचली, अशो कांही दुशषता ठेवढी ब अशी 
कॉही मर्दुमकी केळी की, त्याच्या पुढें एकंद्र फेंच बीरांचा पाड काय लागणार ! सन 
१८७१ तारिख १२ जानेवारीपासून तो तहत ता. १९ पर्यंत सात दिवस फेंचांचा 
सारखा पराजयच होत गेला. सातवे दिवशीं पारिसच्या लोकांर्नी शेबटळा प्रयत्न केठा; 
पण बिचाऱ्यांना त्यांतही यश आले नाही. त्यांचा धान्याचा, पाण्याचा, वेर- 
शीचा, दारुगोळ्याचा, एकंद्र सव जिनस्तांचा सांठा संपला, शहर बाहरून बेढलेरठे, 
सेव्हां सामुग्री मिळते कशी ! उघडच दुष्काळानें लोकांची देना उडूं लागली. तेव्हां 
नाइलाजाने त्यांनी यद्द सोडलें ब शत्रस ते शण आले. पुढें मार्चच्या तिसऱ्या 
तारखत्त तहनामा झाळा. त्यांतील शती फारच कडक होत्या पण कातात काय! 
क्रचांना त्या कबूल कराव्याच लागल्या, येणेंममा्णे लढाई तर संपठी, पण फ़ान्सम- 
धील अंतस्थ स्थिति अतिशय भयंकर होती. ती सुधारेप्यत बरेच दिवस. गेले ब 
फ्रेबांचे हाल फार झाले. ही लढाई केबळ नपोलियनच्या अप्पळपोढेपणाने ब मूर्सपगानें 
सुरू झाली ब तिजमुळें केच ळोकांना अतिशय हाल भोगावे लागळे, हाबदल सर्वेच 
राष्टांना फार बाईट बाटठें. हे युद्ध खरे, पण तें नुततें सवा वर्षेच चाललें, (१८७०- .' 
७१9 ), परंतु त्याचें मोठें पयेबसान झालें ते हे की, फान्सची बादशाही .पूर्णपणें नाहीं- 
शी झाळी. इतक्या भयंकर गोषी फ्रान्स देशांत घडत असताही इतर सर्ब राष्ट्रें डदा- 
श्वान असल्यामुळें यांचे परिणाम इतर युरोपीय व्यवहारांवर फारसे घडले नाहीत. तरी 
सर्वोची चित्ते फ्रान्सच्या स्थितीकडे फार तटस्थ लागून राहिळी होती. अठराव्या शत- . 
कांत तर ह्याच बद्धाचे परिणाम सर्व जगतास भोंवळे असते. परंतु एकुणिसाच्या एत- 
कांत सर्यज्ञ शांतता झाठी असल्यामुळें ह्या युद्धांत इतर्‌ रास पढण्याचें कारण नमते. 


११६ इंग्लंड देशाचा विस्तार [ प्रकरण - 


अगदी नाहींशी झाली आहे. स्पेनचा विस्तार व बहुतेक पोरचेगाळ आणि 
हाड ह्यांचा विखार फ्रान्सच्याप्रमार्णच नष्ट झाला आहे, व इंग्लंडचा 
मात्र कायम आहे. हणजे रंग्टंडच्या राज्यास इंग्लिश साम्राज्य अते 
आज झ्णतां येइल. ह्यावरून ह्या इंग्लिश साम्राज्याची ऐतिहासिक 
दृष्ट्या काय स्थिति आहे, ती उघड होईल. महासागरांतरी अफाट 
भूमीचा नूतन शोध, राजकीय विषयासंबंधानं पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या कल्प- 
नांचा समकालीन विकास, आणि तदुत्पक्न युरोपखंडाची विशिष्टावस्था, 
ह्या सर्व गोष्टींचा चमत्कारिक रीत्या मिलाफ होऊन जी कित्येक राष्ट्र 
अतीव विस्तारानवित झाठी, त्या सवीपैकीं एतत्कालपर्यंत हयात राहिलेले 
असे हे एकच इंग्लिश साम्राज्य एथ्वीभर पसरलेळें आहे. ह्या सर्व 
राष्ट्रांची अशी स्थिति होण्याचे कारण कांहीना कांही संकटें त्यांस येत 
ग्रेलीं हं होय. इंग्टिशांनी अशा संकटांपासून आपला बचाव केला, हणून 
ते निभावले; तरी ह्या संकटांचा थोडाबहुत पारिणाम* इंग्लिश महाराष्ट्रा- 
वरही घडलेला. आहे, व इतक्या अनुभवांती ह्यापुढे तरी कोणतेही संकट 
आळे असतां तं पार पाडतां येईल, अशा प्रकारे हीच्या राज्यपद्धतीं- 
तीळ दोष काढून टाकून ती सुधारतां येइल किंवा नाहीं, हाच आतां मुख्य 
_ प्रश्न इंग्लिश ोकांनी विचारणीय आहे. 











युनास<ड स्टेट्स नांबाचा देश इंग्छंडचे ताळ्यांतून जाऊन स्वतंञ हाळा, 
शक शोषट्टींला रेस येथे आहे 


अनय] प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्थिति. ११७ 
प्रकरण चवथे. 
प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्थिति. 

पूर्वी असे सांगण्यांत आलें आहे की, ग्रीक लोकांच्या वेळची 
वसाहती करण्याची पद्धत व हह्ठींची पद्धत ह्यांचे साम्य पाहूं गेळं असतां 
पूर्वीच्या पद्धतीस नैसर्गिक असें हणतां येईल. तथापि हीची पद्धतही 
थोडीबहत नेसर्गिक आहे. राज्य ह्या शब्दाची ग्रीक लोकांची कल्पना 
फारच आकुंचित होती. त्यांस असं वाटे की, एका राज्यांत लोकसंख्या 
जास्त वाढली असतां, कांही लोकांनीं इतर प्रांतांत जाऊन नवीन स्वतंत्र 
राज्य स्थापन करावे. ग्रीक लोक असं मानीत होते तरी, हीच्या 
पद्धतीप्रमाणे एकाच राज्याचा विस्तार पाहिजे तितका होणे, ह्या कल्पर्नत 
भैसर्गिकत्व बिलकूल नाही, असे मानण्याची जरूरच आहे कीं काय ! 
एका झाडावरून पिकलेळें फळ खाली पडून त्यापासून दुसरं झाड उत्पन्न 
होणे, हं स्वाभाविक आहे. परंतु त्याचप्रमाणे एखाद्या फळापासून झाड 
उगवून त्याला शेकडा फांद्या व हजारों पाने येणें, हीही गोष्ट स्वाभावि- 
कच आहे. एशियामायनरच्या पश्चिम किनाऱ्यावर प्राचीन काळीं ग्रीक 
ळोकांचे मायूलट्स्‌ नांवाचे एक फार प्रसिद्ध शहर होतें. 
छोकांनीं दुसरीकडे जाऊंन नवीन शहरे वसविठीं, व त्या नवीन ठिकाणीं 
ते स्वतंत्रतेने राहूं हागळे, ही गोष्ट वरील झाडाच्या पहिल्या उपमेप्रमाणे 
स्वाभाविक आहे. तद्वतच इंग्लंडचे लहानसे राज्य सर्व एथ्वीभर विस्तृत 
होऊन त्याचें एकच मोठें साम्राज्य बनणं हंही वरील दुसऱ्या उपमेप्रमाणें 
नेार्गकच आहे 

असं आहे. तरी इंग्लंडच्या नवीन पद्धतींत कांही अस्वाभाविक: 





शट इग्लंड देशाचा विस्तार [ प्रकरण 


त्वही आहे. सुमार शंभर वर्षांपूर्वी अमेरिकेत जाऊन वसाहत केलेडे 
इंग्रज लोक इंग्लंडपासून स्वतंत्र झाले व त्याचप्रमाणे पुढं कांही दिवसांनी 
स्पेन आणि पोचुगाल ह्यांच्या वसाहतीतील लोकांनीही मूळ देशाच्या- 
विरुद्ध बेड केळे, त्या सर्वांचे कारण त्या पद्धतींत कांही अस्वाभाविकत्व 
होते, हे होय. 

खरोखरी गोष्ट अशी आहे कीं, ' देशविस्तार ' अगर ' देशवृद्धि ' 
हा शब्द सकृदर्शनीं फार साथा व सुलभ दिसतो. तरी त्यांतील अथाची 
खरी कल्पना थोडक्यांसच आहे. 

ह्या अर्थाच्या स्पष्टीकरणाथ, इंग्लंडचे राज्याचा अमयांद विस्तार 
झाला, ह्मणजे त्याजपुळें इंग्लंडच्या राज्यव्यवस्थंत फरक पडला किंवा 
नाहीं, ह्याचा आपण विचार करूं. वसाहतींपासून फायदा काय? असा 
प्रश्न केलेला पुष्कळ वेळां ऐकण्यांत येतो. वरप्रमाणें मूळच्या राज्य- 
व्यवस्थेत फरक पडल्याशिवाय जर एकच राष्ट्र पाहिजे तितका विस्तार 
पावलें, तर हा वरील प्रश्न करण्याचं कोणास प्रयोजन पडळे नसत; कारण, 
अशा विस्तारानं कोणाचे नुकसान न होतां फायदाच झाला असता. 
अशा प्रकारचा विस्तार होणं हीच्या काळांत शक्य आहे की नाहीं, 
हा प्रश्न निराळा. तथापि शक्‍य असेल तर तो इष्ट आहे, ह्यांत संशय 
नाही. 

पृथ्वीच्या पाठीवर ओसाड असलेला मुलूख, जे लोक आपल्या 
ताब्यांत घेतात, त्यांस ती इतकी नवीन संपत्तिच मिळाली, अस आरंभीं 
समजून आपण पुढें चालूं. संपात्ते ह्या शब्दाचा ह्या ठिकाणी अथे फार 
'ब्यापक समजला पाहिजे. लिओन व आरेगान झणून स्पेन देशांत दोन 
' वरगणे आहेत. त्यांतूनच सोळाव्या शतकाच्या आरंमीं स्पेन देशचे 
झोक प्रथमतः अमेरिकेत वसाहती करण्याकरितां गेळे. क्षणून त्या 


भवर्थे ] प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्यात. ११९ 


ळोकांस “ कोलंबस ह्याने नवीन जग उत्पन्न करून दिलें ' असे शब्द 
त्याच्या थडग्यावर लिहिलेळे होते, ते अक्षरशः खरे झाले. कांहीं लोकांना 
त्याने खरोखरच अतोनात स्थावर मिळकत मिळवून दिली आहे. आतां 
हो एवढी मिळकत मिळाल्याने पुण्कळ गरीब लोक श्रीमंत व्हावे खरे, 
परंतु ते श्रीमंत झाळे नसतीळ तर, व गर्राब लोक सुखी झाले नसतील. 
तर, त्याचा दोष त्या संपत्तीकडे नाहीं. तिचा विभाग व विनियोग हे 
योग्य न झाल्याने अथवा तिची व्यवस्था बरोबर न राहिल्याने गरीब लोक 
श्रीमंत झाळे नसतील. कोलंबसाच्या शोधाने युरोपीय राष्ट्रास इतकी 
अतोनात संपात्ते प्राप्त झाली की, तिच्या योगान युरोपांतील प्रत्येक गरीब 
मनुष्य सहज मोठा जमीनदार होऊन बसला असता. 

परंतु ही सवे संपात्ते लोकांच्या ताब्यांत येऊन त्यांस तिचा 
उपयोग करतां येण्यास एका गोष्टीची जरूर होती. सरकाराकडून माल- 
मत्तेचें संरक्षण होईल तरच ती लोकांच्या उपयोगीं पडूं शकेल, झणून 
अमेरिकेंतील जमिनी निभयपणं लोकांच्या उपयोगास येण्यापूर्वी तेथे 
कांही तरी सरकारी अंमळ असण्याची जरूर होती. वसाहत करणारांचें 
सरकाराकडून संरक्षण न झाले, तर त्यांस त्या ठिकाणच्या मूळच्या 
रहिवाशांकडून अगर इतर परकीय वसाहत करणारांकडून त्रास पोंच- 
ल्याशिवाय राहणार नाहीं. बरें, युरोपप्रमाणच अमेरिकेंत राज्ये 
स्थापन होऊन जिकडे तिकड चांगला बंदोबस्त झाला, अशी कल्पना 
' करूं; झणज अथोतूच यरोपांतल्याप्रमाणंच अमेरिकेंत मालमत्तेचा उप- 
भोग लोकांस निर्भयपणे घेतां येईळ असं झाळें असतां, युरोपांत ज्या 
गरीब लोकांस आपली उपजीविका करणे कठिण पडते, आणि लोक; 
सेल्या फार असल्यामुळें राहण्यास धड जागाही. मिळत नाही, वे 





(९०. 
कक्त अमेरिकेंत गेळे झणजे पुरं. त्यांस पाहिजे तितकी स्वस्त अमीन 
मिळेड, आणि ते सहम एकदम श्रीमंत होतील 

ह्यावरून परथ्वीवरील ओसाड मुलखांत कांहीतरी सरकारी अंमल 
अपैणें किती इष्ट आहे, हें सहज ध्यानांत येईल. परंतु ह॑ सरकार झणजे 
इंग्रज सरकारच असले पाहिजे, असतं मानण्यास कांही कारण नाहीं. कारण, 
युरोपांतील इतर राष्ट्रांच्या वसाहतीत अगर अमेरिकेंतील मूळच्या स्वतंत्र 
राज्यांत इंग्रज लोकांस जाऊन राहतां येईल, तर मग इंग्रजांच्याच वसा- 
हती अमेरिकत असण्यांत विशेष फायदा काय बरं आहे 

हा प्रश्न थोडासा चमत्कारिक आहे, व इंग्ळंडच्या लोकांची एक 
विशिष्ट समजत कायम आहे, ती नसती तर हा प्रश्न त्या देशांत कोणी 
विचारिढाही नसता. बहतेक इंग्रज लोकांना अस वाटते की, आपण 
आपल्याच देशबांधवांशीं मिळून राहवे. जे कायदे, जो धर्म, व ज्या 
संस्था त्यांचे वाडवडीळ पूवीपार पाळीत आढे, तींच सवे आपण पुर्ढे 
चालू ठेवावी. ह्मणून परकीय भाषा बोलणाऱ्या लोकांमध्ये आपण एकदम 
जाऊन राहणे झणजे आपण होऊन आपल्यास बुद्धःचा संकटांत घालून 
घेण्यासारखे आहे. अशी समजूत इंग्रजांची आहे यांत संशय नाही. 
कारण, आपल्यास नेहमीं आढळन येतच आहे कीं, अमेरिकेंत जाऊन 
राहण्यास त्यांस जरी पाहिजे तितकी मोकळीक आहे, तरी प्रतिवषी 
फारसे इंम्रज लोक तेथें जाऊन राहत नाहीत. परकीय तर खरीच, परंतु 
तेथे पुष्कळ नवीन राज्ये स्थापन झाली अघून, राज्यव्यवस्थाही चांगली 
चाळू आहे. नेझील, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिकेंतीळ प्रजासत्ताक राज्य, 
वगेरे ठिकाणी पाहिजे तितकी वियुठळ जागा असतांही इंग्रज लोक तिकडे 
राहण्यास जात नाहींत. वसाहती अत्यंत उपयोगाच्या आहेत व अने- 
रिकेंतील एवढी अफाट मालमत्ता आपल्या आटोक्यांत आणण्यास वसा- 





चवथे.] प्राचीन काळच्या वसाहतींची त्यिति. शूर 


हती करण्याशिवाय दुसरे साधनच नाहीं, असें सर्व इंग्रज लोकॉस- 
वाटलें असते. परंतु अमेरिकेंत इंग्रजांचींच स्वतंत्र संस्थाने स्थापन झाली 
असल्यामुळें, इतर सवे इंग्लिश प्रजेस ह्या संस्थानांचा खतःच्या वसाहती 
सारखाच उपयोग करून घेतां येतो. कारण इंग्रज लोक तेथें जाऊन राहिले 
अपस्ततां, त्यांस कोणतीही अडचण पडण्यासारखी नाहीं. त्यांची माषा तेर्थे 
चाढू आहे, त्यांच्या रीतीभाती, व त्यांच्या संस्थाही तेथें कायम आहेत. 
हल्लीं ह्या स्वतंत्र संस्थानांचे ऐक्य वृद्धि पावत असल्यामुळें, तीं इतकीं भर- 
भराटीस आलीं आहेत व त्यांजबद्दळ सर्व इंग्रज लोकांस इतका अभिमान 
वाटत आहे कीं, त्या आनंदाच्या भरांत आपल्यास कित्येक गोष्टीचे 
स्मरणही राहत नाही. हीं संस्थाने केवळ सतःच्या वसाहतीसारसीच 
त्यांस वाटण्याचे कारण, तीं मूळ इंग्रजांनींच स्थापिळेलीं आहेत, व ह्मणून 
त्यांचा इंग्लंडशीं एक विशिष्ट संबंध जडलेला आहे. परंतु हा संबंध 
सामान्य नियमास अनुसरून नाही, तर अपवादिक आहे. ह्मणून वसा- 
हतीच्या उपयुक्ततबद्दळ सामान्यतः विचार करितांना या स्वतंत्र 
संस्थानांकडे लक्ष दिलें तर घोंटाळा मात्र होईल, सबब ह्या गोष्टीकडे 
आपण दुलेक्ष करूनच चालले पाहिजे 
ह्मणून सामान्यतः विचार केला असतां वसाहती असणें ह्णने 
राष्ट्राची इतकी संपात्ति वाढाविण्यासारखंच आहे. ज्यांना जमीन नसते 
त्यांस ती मिळते; आणि जे गरीब असतात, त्यांस संपत्ति मिळून ते स- 
घन होतात. ही तर अगदी साधी गोष्ट आहे. परंतु ती साधी आहे 
असें समजूनच आपण तिकडे दुलेक्ष करितो. एकरा राज्यांत लोकसेख्या 
फार वाढल्यामुळें त्यांस तेथें राहण्यास धड जागाही मिळेनाशी झाल्याची 
उदाहरणें इतिहासांत पुष्कळ सांपडतील. पुष्कळ लोकांनी स्वराज्यांत 


जागा न मिळाल्यामुळे स्वराज्याची सीमा उछ्ंपून जाऊन पलीकडच्या 
१६ 








श्र _ इंग्लड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


राष्ट्रांवर झुंडीच्या झुंडी मिळून हल्ला करावा, व कधी कधी पर राज्यांत 
त्यांस जमीनी आणि संपत्ति हीं विपुल मिळावी, अशीं पुष्कळ उदाहरणे 
घडून आलीं आहेत. इंग्लंडचीही बहुतेक अशीच स्थिति आहे. हली 
युरोपीय इंग्रजी राज्यांत जागेची जितकी दाटी झाली आहे, तिच्या 
अर्ध्यानेंही पूर्वी दुसर्‍या कोणत्याही राज्यांत गदी झाली नसेल. हल्लीची 
इंग्लंड देशांतली वस्ती हणजे, निदान युरोपांत तरी अशी पूर्वी कर्थी 
कोणास माहीत नव्हती. आपल्या देशांत फारच गर्दी होत चालली. 
आहे, असें ते नेहमी हणत आले आटत, व हलींची लोकसंख्येची 
वाढही बहुतेक कायमसारखीच असल्यामुळे आणखी सुमार ९० वर्षांनीं 
आपली काय भयंकर स्थिति होईल, याचा ते विचार करूं लागतात. 
ते असें हणतात की, आपला मुट्ख १,२०,००० चौरस मेळ 'आहे; 
तो कांही वाढला नाही. हलींच त्यांत लोकसंख्या अगदीं दाट आहे. 
तिची वाढही इतकी जलद आहे कीं, सुमारें ७० वषात लोकसंख्या 
' हृंष्पट होत आहे. ह्यावरून आपली कशी स्थिति होणार बरें? अशा 
गोष्टी ते मनांत आणतात, त्यावरून हं उघड दिसते की, वसाहतींच्या 
योगानें जो नवीन मुलूख इंग्ठंडचे ताब्यांत आला आहे, तो तर, हा वि- 
चार करितांना, ते मुळींच सोडून देतात. काय, इंग्ठंड देश फक्त १,२०- 
०५०० चौरस मेल इतकाच आहे? छे: ही गोष्ट खरी नाही. व्हिक्टोरेया 
राणीसाहेबांच्या अमलाखाली अगणित मुलूख आहे. हिंदुस्थानांत वसा- 
हत करण्यास जागा नाही, हणून तो देश वजा केला तरी राणी सर- 
कारच्या. अमलाखाली जो मुलूख आहे, तो अमोरिकेतील संयुक्त संस्था- 
नांच्याहीपेक्षां फार जास्त आहे. युनायटेडू स्टेट्साविषयीं लोक असे 
' नेहमीं हणतात की, तेथें वस्ती दाट नाही, व परकीय वसाहत करणा- 
*य्यांस पाहिन तितकी आगा रिकामी आहे. परतु याहीपेसां जास्त 


चवथे. ] प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्थिति. १२३ 
मुळूख इंग्ठंडचे ताब्यांत आहे. झणजे ही सामान्य गोष्ट नाही. आतां 
मूळ इंग्लंड देशांत फारच दाट वस्ती आहे खरी, तरी दाटी झालेल्या 
लोकांस पर मुलखांत राहण्यास जागा मिळावी हणून गाथ अंगर टका 
मन लोकांप्रमाणं शेजारच्या राज्यांवर हला करण्याचें इंग्रजांस प्रयोजन 
नाही. ह्या कामी मोठमोठी सकट अगर अडचणी येण्यासारख्या 
नाहींत; कारण कानडा, दक्षिण आफ्रिका आणि आस्टेलिया येथं इंग्रमी 
भाषा सुरू आहे, इंग्रजी धर्मे चाळू आहे, इंग्रजी कायदे अमलांत आहेत. 
अशा ठिकाणीं जाऊन वसाहत करण्याचाच काय तो अवकाश असतो 
इंग्लंडचे परगणे डारसेट शायर आणि वुईल्ट शायर येथे जर लोक अ- 
गदीं भिकारी झाळे असतील, तर आस्टेलिया येथे बिनमाळकीची अतो- 
नात सैपात्ते रिकामी आहे, तेथ त्यांसी जावे. एका ठिकाणीं जर लोकां- 
जवळ संपात्ति मुळींच नाही, तर दुसऱ्या ठिकाणी संपत्तीचा उपभोग 
घेण्यास लोकही नाहीत. असं असूनही ह्या दोनही गोष्टींचा एकसमया- 
वच्छेदेकरून विचार न करितां आपल्या इतक्या लोकसंख्येचे आतां 
पुढं काय होईल, ह्याजबद्दळ ते विनाकारण किकिर करीत बसतात. 
बरे, वसाहतींची गोष्ट निघाठी, हणजे त्यांजपासून आपल्यास काय 
फायदा आहे ? असेही पनः ह्णण्यास ते तयारच » 
असं होण्याचें कारण अंशतः त्या लोकांची विचारसरणीच होव; 
आणि अंशतः असंही खरं आहे की, वसाहती हणजे इंग्लिश राष्ट्राचा 
व इंग्रमा राज्याचाच एक भाग आहे, असे ते बिल्कूळ मानीत नाहीत. 
ह्या वसाहती इंग्ंडचे ताब्यांत आहेत, असं ते भीत भीत मानतात खरं, 
तरी त्या इंम्रजी राज्याचे बाहेर आहेत, असं ते समजत असल्यामुळे, जे 
लोक इंग्लंडांतून त्या ठिकाणी राहण्यास गेले, ते जणू काय इंग्लंडाला मुक- 
हेच, असं त्यांस वाटते. वसाहती करण्याकरितां फार ठोक बाहेर- जाळं 





१२९४ इंड देशाचा विलार [अकरम 


छामले, तर त्से लोकांनीं न करण्याविषयी त्यांस उपदेश चालू असतात. 
ह्यावरूनही त्यांची वरील समजूत व्यक्त होते. ते उपदेश असे अस- 
तात की, बाहेर राहण्यास जाणें ही गोष्ट वसाहत करणाऱ्यांच्या जरी 
फायद्याची आहे, तरी इंग्ठंड देशास अपायकारक आहे; कारण, उत्तम, 
मजबूत व प्रसगीं उपयोगी पडणारे असे लोक इंग्डंडांतून नाहींसे होतील. 
“ नाहीसे होतील '! असे हाणण्याचे कारण परक्या ठिकाणीं जाऊन 
राहिल्यावरही ते लोक इंग्रजी बाण्याचेच कायम राहतील, व पाहिजे 
तेव्हां इंग्लिश राष्ट्राच्या संरक्षणास उपयोगी पडतील, हं ते विसरून जा- 
तात. आतां युनायटेड स्टेटसमध्ये वसाहतीविषयीं जे विचार चाठू आ- 
हेत, त्यांजवरून असें दिसते की, पश्चिमेकडे पुष्कळ मुलूख ओसाड 
असल्यामुळें तेथील ठोक तिकडे वसाहती करीत चालले आहेत, व प्रसंगा- 
नुसार नवीन संस्थानेही स्थार्पीात आहेत. तरी ही गोष्ट ह्मणजे एकंदर 
राज्याच्या बळकर्टीस हानिकारक आहे, असं तेथें कोणासही वाटत नाहीं. 
एकंदर शक्तीतून तितकी शक्ति कमी झाली, असं ते लोक बिलकूल मानीत 
नसून उलट शक्ति वाढविण्याचेंच हे अत्युत्तम साधन आहे, असे ते 
मानतात. हेच विचार इंग्लंडांतील इंग्रज लोकांच्या विचारांशीं ताडून 
पाहिळे असतां इंग्रजांचे विचार किती कोते दिसतात बरें ! 

ह्यावरून इंग्लंडचे राज्य अद्यापि वाढलं आहे, असं ह्मणतां येत 
नाही, अठराव्या शतकांत इंग्रजांचे राज्य विस्तार पावलें, असं म॑ वारंवार 
सांगण्यांत येत आहे, त्यांत थोडीशी अतिशयोक्ति आहे. राज्यविस्तार 
झाला, हणजे इंग्लंडच्या विस्तृत राज्याचा पाया घातला गेला खरा, तरी. 
ते विस्तृत राज्य ह्या पायापासून तयार व्हावयाचे आहे. अशा प्रकारचं 
राज्य विस्तृत करण्याचा उद्देश आरंभीं कोणाच्या मनांत नव्हता, व तो 
घडून आश्यावरही ऱ्याचे खरें स्वरूप पुढें पुष्कळ वेळपर्यंत कोणास कळून 


दवर्धे. ] प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्थिति. १२९ 


आलें नाही. वसाहती हणजे मूळ राज्याचीच वृद्धि आहे, हें कोणास 
खरें वाटेना. त्या मूळ देशापासून विभक्त आहेत, असें. लोकांस वारे, 
झणून पुन्हः असा प्रश्न विचारणे भाग पडत आहे कीं, त्या वेळी छो” 
कांच्या मनांत ' वसाहत ! ह्याचा कोणता अथे बरोबर अवगत होता £ 

वर असे सांगण्यांत आलं आहे कीं, सोळाव्या शतकामध्ये युरो- 
पांतून अमेरिकेंत वसाहती करितां स्वभावतः फारसे लोक जात नव्हते; 
युरोपांत त्या वेळीं वस्ती दाट झाली नव्हती, हणून जास्त जागेची अव- 
इयकता त्यावेळीं वाटली नव्हती. ह्यामुळें वसाहतीचं ज॑ खरं स्वरूव 
( ह्मणजे एकाच राज्याचा विस्तार ) आपणांस आज वाटत आहे, तै 
त्या वेळच्या लोकांस माहीत असण्याचे कारण नव्हतं; उलट त्यावेळच्या 
मुत्सदी वगेरे लोकांस अशी पंचाईत पडत असे कीं, ह्या नवीन शोध 
लागलेल्या व लागत असलेल्या जमिनीचा काय उपयोग करतां येईल £ 
सेबाशियन केबट* ह्यास अमेरिकेकडे जाण्याविषयीं सातव्या हेन्ीने/ 
उत्तेजन दिळें. परंतु जेव्हां तो मसाळे वगेरे परत आणीनासा झाला, 
तेव्हां त्याजकडे राजाचं लक्ष सहजच कमी झालें. तेव्हां तो इंग्लंड देश 
सोडून स्पेन देशास जाऊन मिळाला. वसाहतींपासून फायदा होण्यासाठीं 
त्यांचे मूळ देशाकडून संरक्षण व्हावे लागे, असं मार्गे सांगण्यांत आले 
आहे. तर तेंच धोरण लक्षांत ठेऊन वसाहती ह्मणजे केवळ संपत्ति असा 


* सेयाशियन केबटः-हागहृत्थ मळचा जिनोआ येथाल एका घराण्यातला असून 
हंग्टंड देशांत जन्मळा होता. इ. स. १४५७ ह्या वषी इंग्लंडांतत गलबते घेऊन तो 
अमरिकेच्या शोधास निघाला. कोलंबसानें थोड्या वर्षापूर्वी ममेरिकेच्या आस- 
पासच्या बेटांचा शोध लाविला सरा, परंतु केबट ह्यानें न्यू फाउंडूलंडू बगेरे. उतरे. 
कडील थेटांचा शोध ठाबला व खुद अमोरकेच्या महाट्टीपावबर प्रथमतः, उतरळेला 
छझसा हाच गहृस्थ होय. त्या बेळीं दर्योदर्दापणामर्ध्ये दंग्लंडची फारशी सरशी नसल्या- 
मुळें, केवट हाच्या रुत्यास इंग्लंढाकडून व्हावी तशी मदुत झाली नाही 

1. लंडचा राजा सातबा हेन्री“ १०८५-१५०६ ) 





र्र __ दंग्ढंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


सर्व समज होऊन सव राष्ट्रास संपत्तीची जरूर असल्यामुळें पर मुळुखांतून 
ती .संपात्ते, व्यापार अगर दुसऱ्या कोणत्या तरी साधनाने, यरोपांत 
आणणें, ह्या पलीकडे वसाहतींचा उपयोग लोकांस वाटत नसे. यरोपीय 
राष्ट्रांची सुधारणा ह्या वसाहतीत सुरू करून त्या भरभराटीस आणणे 
ही गोष्ट कोणाच्याही मनांत येत नव्हती. अर्थात मूळ देशाचा फायदा 
करणे हाच सर्वांचा मुख्य उद्देश, वसाहतींचे कल्याण करणं हा नव्हे. 

आरंभीं ज्या देशांतीळ राजकीय संस्था प्रगल्भ देस आलेल्या 
नसतां तेथीळ लोकांसी दुसरीकडील अफाट व ओसाड अशा मुठुखांत 
जाऊन स्वतंत्रपणे राहणें, ह्या पद्धतीस आझीं नेर्सागक असं नांव वर 
दिं आहे. ही पद्धत व सोळाव्या शतकांतील वसाहत करण्याची पद्धत 
ह्या दोहोत एक कांहीं चमत्कारिक फरक आहे. स्वतंत्र राजाच्या 
कडक अमलाखाली लहानशा दाट वस्तीच्या देशांत पुष्कळ दिवस 
राहिल्याने कंटाळून अवचित शोध लागलेल्या सुसंपत्न दूर प्रदेशांत यूरोपीय 
छोक जाऊन राहूं लागले; ही पद्धत प्राचीन पद्धतीहून फार भिन्न आहे. 
प्राचीन काळीं नवीन वसाहत करण्याच्या कामांत मूळ सरकारचे कांहीं 
एक अंग नसे. जे लोक परमुलुखांत जाऊन राहात, तेच वसाहती कर- 
ण्याचे सर्वे काम स्वतःच्या मुखत्यारीवर करीत, व त्या ठिकाणीं स्वतंत्र 
राज्यही स्थापन करीत. परंतु सोळाव्या शतकांत जे लोक वसाहती 
करण्यासाठीं अमेरिकेंत गेले, ते सवतः पाहिजे ती गोष्ट करण्यास मुख- 
त्यार नसून सर्वे काम मूळ सरकारच्या हुकुमाने होत असे. बाहेर गेलेल्या 
लोकांवर देखरेख ठेवणें, प्रसंगीं त्यांस मदत करणे, वसाहत झाल्यावर 
ती आपल्या ताब्यांत घेणे, ह्या सर्व गोष्टी मूळ सरकाराकडून व्हावयाच्या 
' असे करण्यांत त्या सरकारचा हेतु वसाहतींपासून आपल्यास फायदा करून 
घ्यावयाचा हाच असे. पूर्वीच्या पद्धतींत नवीन मुलखांत लोक गेल्याने त्यांचे 


चवर्थे.] प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्थिति. १२ञं 


मूळ देशाशी नाते तुटल्यासारखे होत असे; हलींच्या पद्धतींत ते नाते कायम 
राहते. एखाद्या राष्ट्रांन नवीन जमीन आपल्या ताब्यांत आणिली ह्मणजे त्यांत 
केवळ स्वतःचा फायदा पाहिला असं होईल. परंतु बाहेर ठिकाणीं गेले- 
ल्या मनुष्याशीं स्वतःच नातं सुद्धां कायम राखण्याचा प्रयत्न राष्ट्राने हली- 
च्या पद्धतीत केला असल्यामुळें त्याची दाष्टि केवळ स्वतःच्या फायद्याकडेस 
नाहीं, अस प्रथमतः कोणास वाटेल, तर तसं नाही. हं नात कायम राखळे 
जाण्याचे कारण बाहेर गेलेल्या लोकांचें कल्याण करणे नव्हे, तर नार्त 
कायम राहिल्यानं आपला सर्व प्रकारचा ताबा त्यांजवर बसावा, व त्यांज- 
पासून सर्वस्वी आपला फायदा व्हावा, हें होय. यावरून नवीन वसाहतींच्या 
संबंधाने लोकांचे मनांत दोन समज एकांतएक मिसळून गेलेले होते, अस 
दिसतें. स्पेनच्या लोकांनीं जेव्हां प्रथम अमेरिकेंत वसाहत केटी, तेव्हां हो 
नवीन वसाहत ह्मणजे, स्पेनचे राज्य यूरोपांत आहे, तसंच आणखी थोडें 
अमेरिकेंत जास्त वाढलें असा समज झाळा. परंतु एकच राज्य इतक्या दूर 
अंतरावर असणे त्या वेळीं कोणास शक्‍य वाटत नव्हते. ह्मणून हा अथे 
जरी स्वाभाविक होता, तरी खरा प्रकार तसा घडून येत नसल्यामुळें वसा- 
हत हणजे ' ताब्यांतीळ मुलुख ' असा अर्थ होऊं लागला. ( अर्थातच 
या समजांत मूळ देशांतीळ लोकांचे व वसाहत करणाऱ्यांचे हक सारखे 
नाहीत. ) बर, हा दुसरा अर्थ तरी अगदी नवीनच उत्पन्न झाला होता 
असें नाही. एकाच राजाचे ताब्यांत टूर अंतरावर समुद्राचे पलीकडे 
मुलुख असणे, सोळाव्या शतकांचे पूर्वीपासून ह्मणजे, मध्ययुगापासून 
लोकांस अवगत होतें. भूमध्यसमुद्राचे पूर्वेकडील क्‍्यांडिया बेट व्हेनीस 
येथील राजाचे ताब्यांत होते. तसेंच आडरिआरिक* समुद्रांतही आणखी 


णा गणाच्या 





$ ह्य समुद्र इटली आणि थाल्कन द्वीपकल्प, यांजमेध्ये आहे. 


पुष्कळ ठिकाणे व्हेनिसचे ताब्यांत होती. इंडिझ* नामक नर्बीन वसा- 
हत केलेल्या बेटांत स्पेनच्या लोकांची राजकीय सभा स्थापन झाली, त्या 
वेळीं त्यांच्यासमोर ह व्हेनिसरचें उदाहरण असावें असेच वाटते. वसा- 
हत याचा व्हेनीत येथीळ लोकांनीं केलेला अर्थ केवळ स्वाथे व व्यापार 
इतकयापुरताच होता. व्हेनिसचे जे प्रजासत्ताक राज्य होतें त्याचाच एक 
भाग त्या वसाहती, असं व्हेनिशियन लोक बिलकूळ मार्नीत नव्हते; इत- 
केंच नाही तर हे बाहेरील प्रदेश ह्मणजे राज्याचे एकंदर संपत्तीचा समीव 
प्राणिषटित एक भागच, असे ते मानीत असत. यावरून वसाहती- 
संबंधी ह्या वरील दोन प्रकारच्या कल्पना अगदीं मुळांतच मिळत आहेत. 
ह्ींची वसाहत करण्याची पद्धत मूळ स्पेनच्या लोकांनीं सुरू केली व 
त्यांत उत्तरोत्तर कमीजास्त फेरफार करून तीच यूरोपांतील इतर' राष्ट्रांनी 
उचलली; तीही वरप्रमाणं दोन वरुद्ध समजांचा एकत्र संयोग होऊन 
उत्पन्न झाली आहे. 

वसाहतीपासून फायदा काय ह्मणून जेव्हां आपण विचारतो, तेव्हां 
हा वरील दुसरा अथे थोडाबहुत स्पष्ट विचारणाराच्या मनांत असतोच 
प्रश्न विचारणारा वसाहत शब्दाचा अथ एकाच राष्ट्राचा इतर ठिकाणीं 
विस्तार इतकाच समजत नाही, तर वसाहत ह्मणजे त्या राष्ट्राच्या ताब्यां- 
तील ( जशी इतर संपात्ति तसाच ) प्रदेश, असा अर्थ त्याच्या मनांत 
असतो. हा अर्थ नसता तर वरील प्रश्न विचारण्याचे प्रयोजनच पडलं 
नसते. कानेवाळ अगर केंट वगैरे इंग्ठंड देशाचे परगणे आपण आपल्या 

















मळ. क. क 


* अमारकेच्या पवस अटलांटिक महासागरांत कोलंबसानं ह. स. १५९२ या 
वर्षो प्रथम शोध लाविलला जी बेटें आहेत, त्यांस बेस्ट इंडीत़् अशी संज्ञा आहे, 
यांत क्यूबा, हृंटी,जमेका बगर कित्येक घटांचा समावेश होतो. कयल्रंकस यास मदत 
स्पन देशाकडून झाठी असल्यामुळें, हापकी बहुतेक बेटे स्पेनच्याच ताब्यांत 
आहेत, | 


ववथे.] प्राचीन काळच्या वसाहतीची स्थिति. पर्शे 
ताब्यांत ठेवावे किंवा नाही; असा प्रश्न कधी कोणी विचारणारच नाहीं; 
ततच या दोन परमण्यांपासून होणारें उत्पन्न तेथें लागणाऱ्या ख्ची- 
पेक्षां जास्त आहे किवा नाहीं, याचाही विचार कोणी करीत नाही. एका 
राष्ट्राच्या सजातीय भागांच्या एकीकरणाची बंधने नफ्यातोट्यावर 
अवलंअजून नसतात. जशी एका कुटुंबाची माणसे एकत्र राहण्यास नात्याची 
बंधने बलवत्‌ असतात, तद्वतच एका राष्ट्राचे निरनिराळे भाग परस्पर 
सख्यत्वांन एका अंमलाखाली राहण्यास लागणारी बंधने मजबूद 
असतात. वसाहतीचा अर्थ एकाच राष्ट्राचा दुसऱ्या ठिकाणीं विस्तार, 
इतकाच केवळ समजला गेला असता, तर वरील कौटुंबिक बंधने वसाह- 
तींसही, लागू झालीं असतीं. इंग्लंडच्या सर्व विस्तृत राज्याचा अर्थ 
याचप्रमाणें समजला गेला असता, तर कानडा व आस्टेल्िया हे दोन 
प्रांत इंग्रज लोकांस केवळ केंट आणि कानेवाल यांप्रमाणे वाटले असते. 
परंतु एकवार जर हा अथे लोकांच्या मनांतून गेला, हणजे जे लोक 
दूरदेशी वसाहत करण्यास गेले ते पूर्वीच्या लोकांस मुकळे, असें एकदां 
सर्व समजूं हागळे, हणजे लागलेच त्यांचें पूर्वळोकांशीं नाते निराळेच 
बनलं हाणून समजावें. आतां हं नवीन उत्पन्न झालेळें नाते दोन प्रका- 
रचे असूं शकेळ. एक तर पूवीच्या औक लोकांच्या वेळचे ह्मणजे ज्या- 
प्रमाणे मुळें मोठीं झालीं झणजे लयन वगेरे करून बापापासून वेगळी 
होऊन दूर जाऊन राहतात, व दोघांचा कुटुंबसेबेंध तुटून जातो त्याच- 
प्रमाण वसाहतीची स्थिति असूं शकेल. ह्मणजे वसाहती मूळ देशा- 
पासून स्वतंत्र होतील. अशी स्थिति ग्रीक लोकांचे वेळीं होती. दुसरे 
नाते हणजे हष्ठीचे. आपण असे पाहतो की, मुलें जरी दुसऱ्या 
ठिकाणी जाऊं लागलीं, तरी मूळचा सेंबंध सर्वथेव तुटत नाहीं; तर त्वा 
संबेधास थोडेसं निराळें स्वरूप मात्र प्राप्त होते. हा भळचा संर्बध न 





तोडण्याविषयीं अलीकडच्या राज्यकत्यांनी चांगळी काळजी घेतली 
आहे. हा संबंध केवळ स्वाथीवर अवलंबून आहे. ह्मणूनच वसाहतीं- 
पासून फायदा काय, ह्मणून जेव्हां प्रश्न विचारला जातो, तेव्हां त्याच 
उत्तर असत दिले प्राहिनजे की, ज्याप्रमार्ण कोणा एकाच्या ताब्यांत कांहीं 
मालमत्ता असंत व तिजपासून त्यास उत्पन्न मिळत असतें, अगर कांही 
यैसा ताब्यांत असून त्याजपासून व्याजाचे वगैरे उत्पन्न त्यास होते, 
त्याचप्रमाण वसाहतींपासून मूळ राष्ट्रास कांहीं तरी फायदा होत आहे 
आतां अशा प्रकारच्या दोन देशांचे सख्यत्व या वरील स्वाथीवर 
अवलंबून राहण्यास एका गोष्टीची जरूर आहे. ती ही की, उभय राष्ट्रांचा 
स्वार्थ एकाच गोष्टींत असला पाहिजे. प्रत्येक व्यवहारांत उभयतांचा 
फायदा असला ह्मणजे दोन देश कांही नातें नसतांही एकमेकांशी 
सख्यत्वाने असतात. यास प्रत्यंतरेंही पुष्कळ आहेत. एऐक्यत्वाने राह- 
ण्यांत उभयतांचे कल्याण असते. आरिट्या आणि हंगेरी ऐक्यत्वांने 
राहण्याचे कारण हंद्र. स्विस कानफिडरेशन नांवाच्या स्वित्झळैडांतील 
प्रजासत्ताक राज्यांत फ्रेच, जर्मन आणि इटालियन अशा भेज्ञ मिज्ञ 
राष्ट्रांचे मुलूख असतांही ते सर्व याच कारणामुळे एकत्र राहतात. 
इंग्रज लोकांच्या वसाहतीपासून इंग्ठंडास फायदा आहे, ह्मणजे जर 
त्या वसाहती स्वतंत्र झाल्या, तर इंग्लंडाचे नुकसान होईल, इतकेंच केव- 
ळ इंग्रज लोकांस वाटून उपयोग नाहीं; तर वसाहतीतील लोकांसही 
असे वाटले पाहिने की, इंग्लंडपासून आपल्यास फायदा आहे, व इंग्लं- 
डशी आपला संबंध तुटेल तर आपले नुकसान होईल. असे जर उभय 
पक्षा वाटत असेल, तर मात्र इंग्लंड आणि इंग्लंडच्या वसाहती यांचा 
हैंबंध वर दाखविलेल्या उदाहरणाप्रमाण राहील. अलीकडे वाफेच्या 
वाहनाची व विजेच्या तारायंत्राची युक्ति निघाल्यामुळे दोन देशांमधील . 





चवर्थे.] प्राचीन काळच्या, बरसाहतीची स्थिति १११ 


अंतर. कितीही मोठे असले, तरी त्याची कांहीच गणना नाहीशी झा- 
ठीं आहे. ह्मणून मूळ देश व त्यांच्या वसाहती एकमेकांपासून कितीही 
दूर असल्या तरी वर निर्दिष्ट केलेल्या उभय पक्षी स्वाथीचा समज 
उभयतांमर्घ्ये कायम असणे बिलकूल अशक्‍य नाहीं. परंतु अमेरिकेचा 
शोध लागल्यानंतर कित्येक वर्षेपर्यत असा उभय पक्षी स्वार्थाचा स- 
मज कायम राहणे कठीण होते. या बाबतींत अट्लांटीक महासागर हा 
इतका मोठा प्रचंड अडथळा होता कीं, अमेरिकेंतील व यूरोपांतील लोकां- 
नीं परस्परांच्या उपयोगीं पडणे दुरापास्त होतें, ह्मणून पूवीची वसाहत 
करण्याची जी पद्धत सामान्यतः चालू होती तिचा उभय राष्ट्रांच्या स्वा- 
थोशी फारसा संबंध नव्हता. | 
वसाहतीचा मळ देशाशी राजकीय संबंध असूं शकणार नाही, 
अशी स्थिति अलीकडील आरंभींच्या वसाहतींची होती, असें सांगण्यांत 
येतं. परंतु ह॑ह्मणणे सर्वथेव खरं आहे, असं आपण मानतां नये. 
उदाहरणार्थ, लोकांत असा समज आहे कीं, अमेरिकेंतील वसाहती 
इग्ढंडपासून विभक्त होण्याचें कारण इंग्लंडच होय. केवळ खार्थावरच 
लक्ष देऊन अमेरिकेंतील लोकांचा व्यापार इंग्लंडने बंद केला व ह्या नुक- 
सानींबद्दल त्यांस दुसरा कोणताही फायदा त्यांनीं होऊं दिला नाहीं. 
परंतु ही गोष्ट खरी नाहीं. इंग्ठंड आणि अमेरिका यांजमध्ये पूर्वापार 
दळणवळण सुरू असून उभयतां एकमेकांच्या उपयोगी पडत असत. 
व्यापारसंबंधी जरी कांही हक इंग्ठंडानें आपल्या ताब्यांत ठेविले होते, 
तरी त्याच्या मोबदल्यांत इंग्लंडकडून वसाहतीचे संरक्षण केलं जात होतें 
गेल्या शतकांत जेव्हां अमेरिकेशी तंटे सुरू झाले तेव्हां भांडणाची सुरवात 
प्रथमतः इंग्ठंडकडून झाली नसून अमेरिकेतील लोकांकडूनच झाली. पररा 
हु्शी दोम मोठ्या लढाया. इंग्रजांस कराव्या. लागल्याचे... कारण केवळं व: 





११२ इंग्डंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


वसाहतीच होय, व शेवर्टी सर्वे संबंध तोडून टाकण्यास प्रथम प्रवृत्ति 
इंग्ढंडकडून झाळी नसून वसाहतीनींच तो तोडण्यास इंग्ठंडास भाग 
पाडले. इंग्ठंडकडून वसाहतींवर कर बसविले गेले, ते त्यांच्या संबं 
धान इंग्ठंडास झालेला खचे भरून काढण्याकारतांच बसविले होते. 
इंग्रज लोकांनींच अमेरिकेतील फ्रेंच सत्तेचा मोड करून आपल्या वसा- 
हतीस स्वतंत्र होण्याची सांधे आपल्या हातानें आणून दिली व त्याज- 
बद्दल त्यांस पुढे पस्तावा झाला हंही साहजिकच आहे. 

_ ही जी वसाहत करण्याची पद्धत आरंभी सुरू हाती, तीतही 
वसाहतींचा मूळ देशाशी संबंध कांहीं अंशीं जिंकलेल्या मुळुखासारखा होता. 
यासंबंधाने सामान्यतः जी भाषा वापरण्यांत येते, तिजवरून वरील समज 
व्यक्त होतो. बोलतांना आपण ' इंग्लंडचे ताब्यांतील मुलूख, ' “ स्पेनचे 
ताब्यांतीळ मुळूख ' असे बोलतो. आतां एक लोक दुसर्‍याचे ताब्यां- 
तील आहेत, असें आपण ह्मणतों, तेव्हां त्याचा बरोबर अथे काय आहे, 
ह्याचा विचार केला पाहिजे. वरील बोलण्यांत गुळामगिरीचा थांडासा 
अथे गर्भित असलेला दिसतो. ह्मणजे ताब्यांतील लोक, याचा अर्थ 
जर, दोन्ही एकाच राजाच्या अमलाखालीं असळेठे लोक, इतकाच केला, 
तर तो अगदी गेर होईल. ह्मणून वसाहत ह्मणजे “ मूळ देशाच्या 
फायद्याकारेतां स्थापन केलेली दोलत '! असा समज वर्रील शब्द 
बोलणारांच्या मनांत मूळारंभी गर्मित असलाच पाहिजे, यांत 
संशय नाही. | 
___ स्पेन देश व त्यांच्या वसाहती यांचा जो संबंध होता तो इतर 
राष्ट्रास केवळ कित्त्यासारखा झाला असावा. हा कित्ता खालीं लिहिल्या- 
भ्रमागे होता. वसाहतीतील मूळचे रहिवाशी लोक अगदीं गुलामाप्रमा्णे 
झेळन बसले होते. मकसिको देशांत पूर्वी जे. ल्हान लहान राजे होते, 


'चवर्थे ] प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्थिति. (३३ 


तेच पुढें स्पेन कडून तेथील कामदार नेमण्यांत आल्यामुळें त्यांजकडून 
कांहीं ठिकाणीं तेथील लोकांवर हवातसा जटूम होऊन त्यांस पाहिजे ती 
कार्म करणे भाग पडे. इतर ठिकाणीं श्रमाचे ओझें दुःसह होऊन 
मूळची लोकसंख्या कमी कमी होऊन शेवटीं नाहींशी झाल्यामुळें त्यांचे 
ठिकाणीं दुसरे सिद्दी लोक येऊन राहत. स्पेनकडून अंमळ होणें तो 
केवळ जबरीचा होत असे. वसाहतींकडून अव्याहत उत्पन्न स्पेन 
देशास चाळू असे. राज्यव्यवस्था अगदी फसवणुकीची होती. एका- 
वर दुसरा अंमलदार, अशी केवळ यांत्रिक व्यवस्था सतत चालू होती. 
या व्यवस्थेने वसाहत करणारे लोकांवर अंमल कांही अंशीं पाद्री लोकां- 
चाच असून कांही अंशीं तेर्थाळ मूळच्याच लोकांचा होता; व प्रसंगी 
उपयोगी पडावे हणून या लोकांस बाह्यतः तरी चांगळी वागणुक मिळत 
अस. अशा प्रकारचा स्पेनने घातलेला हा कित्ता होता. इंग्छंडच्या 
ज्या नवीन वसाहती अमेरिकेत झाल्या, त्यांस हा कित्ता बिलकुल लागू 
होण्यासारखा नव्हता. कारण, वसाहतींकडून इंग्लंडास वसुल येत नसे. 
त्या ठिकाणी मूळचे रहिवाशी लोक नव्हते व सोन्यारुप्याच्या खाणीही 
नव्हत्या. तथापि ज्या किच््यापासून फायदा होतो असें एकवार दिसून 
आले, तो कित्ता विसरून जाणे इतर राष्ट्रांस शक्‍य नव्हते. इ. स. 
१६९३ या वर्षी इंग्डंडच्या दुसर्‍या चाळेस राजाने वरील कित्त्याचे अनु- 
करण करण्याचा आग्रह धरिला होता. असं होतां होतां वसाहत 
झणजे ताब्यांतील मुळूख, असें ठाम मत एकवार सर्वार्चे होऊन चुकले 
एक लोक, दुसऱ्याची मालमत्ता आहे, त्यांच्या श्रमाचे फळ दुस- 
र्‍्यांस मिळालें पाहिभे, व ते मिळण्याचे कारण दुसर्‍यांकडून त्या लोकांना 
कांही फायदा होत आहे, हे नव्हे, तर त्यांस जिंकण्याचा किंवा दुसख 
एखादा हक्क त्यांजवर दुसर्‍यांस प्राप्त झाला आहे, हे होय. अश्या प्रका- 


(पक इंग्लंड देशाचा विस्तार [ प्रकरण 


रचा समज असणें, हे मुळांतच रानटीपणार्चे योतक आहे. ज्या ठिकार्णी 
एक लोक. जिंकले. गेल्यामुळेंच त्यांजवर स्पष्टपणें दुसऱ्याचा ताबा सुरू 
झाला आहे, त्या ठिकाणीसुद्धा तो ताबा फार दिवस कायम ठेवणे, हे 
अगदीं गैर असून, केवळ रानटी लोकांसच शोभण्याजोगे आहे. उदाह- 
रणा्थ, हिंदुस्थान देश जरी इंग्रज लोकांनीं स्वपराक्रमानं [जाकिला असला, 
तरी केवळ. स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकारेतां तो त्यांनी आपल्या ताब्यांत 
ठेवणें अशक्‍य जाहे; व ते तो तसा ठेवीतही नाहीत. हिंदुस्थानापासून 
इंग्लंडास खंडणी मिळत. नाही.. बरें, इंग्लिश भांडवलाचा फायदेशीर 
रीतीनं हिंदुस्थानांत खप होत आहे, असेंही नाही. केवळ स्वाथोकरितां 
जुर एखाद्या बाबतींत इंग्रज लोकांकडून हिंदुस्थानचे नुकसान झालें, तर 
त्याजबद्दल राज्यकत्यास मोठी शरम वाटते. जिकिलेल्या देशास जर 
ही वरील पद्धत लावतां येत नाही, तर.ती वसाहतीस लागू करणं, हे 
त्याहीपेक्षा वाहेट होय. कारण, असें करणें हणजे जे आपले देशबंधु 
आहेत, ज्यांच्याशी आपला हाडामासाचा निकट संबंध आहे, त्यांसच 
जिंकिलेल्या शरंप्रमाणे वागवि्णे असं होईल. निंकिलेल्या शत्रूसही अशी 
वागणूक हल्लींच्या सुधारलेल्या राष्ट्रांकडून मिळत नाही. प्राचीन काळच्या 
लोकांनीं वसाहती करतेवेळी हें वरील तत्व त्या पद्धतींत समजून उमजून 
शिरू दिळें नसावें असे वाटते. परंतु सोळाव्या शतकापासून जिकिलेल्या 
देशास तरी हँ तत्व लावण्यास कोणास शंका वाटेनाशी झाळी. स्पेनच्या 
वसाहती कांही अंशीं जिकिठेल्या मुढुखासारख्याच असल्यामुळे, हे वरील 
रानटीपणार्च तत्व न समजतां व उद्देश नसतां स्पेन देशाने घातलेल्या 
पद्धतीत सहज शिरून गेलें. आरंभीं त॑ गुप्त असून कोणाचे दृष्टोत्पत्तीस 
फारसें आलें नाही; तरी पुढे त्यामुळे वसाहत करण्याची सर्वे पद्धत 
भगदीं बिघडून गेठी. - इतर युरोपियन राष्ट्रे, हाळंड, फ्रान्स, इंग्लंड वगेरे, 


 अवधे.]  प्राचान काळच्या वसाहतीची स्थिति (र्क 


स्पेनच्यामागून सुमारें एक शतकार्ने वसाहती करूं लागली. तेव्हा 
अर्थातूच स्पेनने घालून दिळेळा कित्ता या इतर राष्ट्रांनी चाढू ठेविला. 

फ्रान्स वगेरे वरील कांही राष्ट्रांच्या संबंधाने त्या वरील पद्धतीचा 
परिणाम असा झाला कीं, मूळ राष्ट्राकडून वसाहतींवर फार कडक व 
जुळमाचा अंमळ होऊं लागला. कानडामध्ये जे फ्रच लोक वसाहत 
करून राहिले होते, त्यांस राकडो कडक नियम पाळावे लागत असतं; 
व जर ते फ्रान्स देश सोडून अमेरिकेंत वसाहत करण्यास गेले नसंते तर" 
त्यांस हे कडक नियम पाळावे लागले नसते. इंग्लंडच्या संबंधाने अशी 
एखादी विशेष गोष्ट घडून आलेली नाही. व्यापाराच्या कित्येक बाबी- 
मध्यें मात्र वसाहत करणार्‍्यांस कांही अडथळे सोसावे लागत. परं- 
तु याच्यापळीकडे दुसरे कांही एक नव्हते. वसाहतीकरितां अमेरिकेत 
गेलेल्या इंग्रज लोकांनी आपले मूळच राष्ट्रीयत्व कायम ठेविले होतें. 
ह्मणून इंग्ठंडांतील लोकांस जे हक्क होते, तेच आपल्यास असण्याविषयीं 
ते नेहमी भांडत असत. मेरिव्हेळ साहेबानं अस लिहिले आहे की, हछींची 
क्ाउन कालनी* झणून जो वसाहतींचा एक प्रकार आहे तो प्रथमारंभी 
मुळींच प्रचारांत नव्हता. क्राऊन कौलनीमध्ये राज्यकारभार पाहणारी. 


-न्पप्णापचा "पि शीय 0? >नमनाना >याला 





* उंम्ठंडच्या ताळ्यांतील मदेशांचा इंग्लंडच्या राजनीतीशी जो संबंध आहे. 
त्यास अनुसरून अशा सवं भदेशांचे सरकारी रीतीनें तीन बर्ग केले जातात. पहिला 
काउन काळनीझू, हणजे ज्यांत वसाहतोकरितां कायदे वगेरे करण्याचा स्व अधिकार 
इृग्टंडचे हातांत असून तेथूनच अंमलदार नेमळे जाऊन ते बसाहतींबर अंमल बजा- . 
बितात. ज्या वसाहर्तात लोकनियुक्त सभा राज्य चालविण्यासाठी स्थापन झाल्या 
असून कायदेकासु बंगेरे सवे याच सभेकडून केठे जात असतात ब शेवटचे अनुमो- 
दुन देण्याचा नांवाचा हक्क व अंमलदार बगैरे नेमण्याचा सर्ब अधिकार मळ देशाचा 
असतो त्या सर्वे बसाहती दुसऱ्या बर्गोत येतात. तिसर्‍या बर्गोतल्या बस!इृतींस बरच्या- 
पेक्षां इतकाच फरक असतो कीं, एक गव्हनर माञ मूळ देशाकडून नेमला जात असूज 
थाकी सर्व आधिकारी नेमणे बंगेरेचें काम बसाहतींतल्या लोकनियक्त सर्भाफडेसचं 
सोपलेठें असते. 


1: हेंग्हंड देशाचा विस्तार [ प्रकरण 


छोकनियुक्त मंडळी नसून सर्व कारभार मूळ सरकाराने नेमलेल्या अधि- 
कार्‍्यांच्या हातांत असतो. आरंभीं वसाहती करण्यास सुरवात झाली, 
त्यावेळीं लोकनियुक्त राज्य करणारी मंडळी मुद्दाम विधियुक्त स्थापन कर- 
ण्याचा परिपाठ नव्हता; परंतु लोकनियुक्तवेर्थ तत्व इंग्रज लोकांच्या 
अंगीं पूर्णपणे बिजून गेठें असल्यामुळें, ज्या ज्या ठिकाणीं ते जात, त्या 
त्या ठिकाणी राज्यकारभार पाहण्याकरिता अशा प्रकारच्या मंडळ्या 
आपोआप स्थापन होत असत. उदाहरणार्थ, हचिन्सन ह्याने वसाहतीं- 
चा आरंभीचा इतिहास लिहून ठेविला आहे. तो इ. स. १६१९ या 
वर्षांच्या हकीकतींत असें लिहितो कीं, “ ह्या वर्षो व्ह्जीनिया प्रांतांत 
गांबगल्ना लोकनियुक्त प्रतिनिधींची एक सभा नवीन स्थापन झाली. !? 
त्यावेळी वसाहतीच्या कारभारांत मूळ सरकाराकडून हात घातला जाणें 
फारसे शक्‍य नव्हते, ह्मणून त्या सरकारावर जुलमीपणाचा दोषारोप 
होण्याजोगा नव्हता. तात्पर्य, वसाहतीतील लोकांस इतकी मोकळीक त्या 
_ वेळीं होती कीं, कांही वसाहती व विशेषेकरून इंग्लंडच्या वसाहती तर 
आरंभापासूनच बहुतेक कामांत स्वतंत्र राज्याप्रमाणे पूर्ण मोकळीक भो- 
गीत होत्या, असें ह्मणण्यास हरकत नाही. इ. स. १९६५ चे सुमारास 
मासाच्युसेटसू प्रांतांत वसाहत करणारे लोक इंग्ठंड्शी आपला वस्तुतः 
संबंध बिलकूल नाहीं असं मार्नात असत. १९६५ हं वर्षे हणजे त्या 
वेळीं वसाहतींस प्रारंभ झाल्यापासून फक्त चाळीस वर्षे झालीं होतीं, 
व त्यानंतर अमोरेकेतीळ वसाहती इंग्ढंडपासून स्वतत्न होण्यास शंभराहून 
. आधैक वर्षे लागलीं. त्या मासाच्युसेट्स्‌ प्रांतांत जो मुख्य सुभेदार 
__. होता त्याने ह्याप्रमाणोशिहून ठेविठें आहे. *“ येथील लोक असें हझण- 
तात कीं, जोपर्यंत सनदेत ठरल्याप्रमागें एकंदर सोन्या रुप्याचा > हिस्सा 


रज 





आझी इंग्ठंडास देत आहो, तोंपर्यंत इंग्ठंडच्या राजाचा आमच्या- 
वर सम्यपणाच्या वतनारिवाय दुसरा कोणताही हक नाही. /* 
यावरून इंग्रजांची आरंभीची वसाहत करण्याची पद्धत मुळींच 
सदोष नव्हती. ज्या खेष्टी अमेरिकेंतील वसाहत करणाऱ्यांस दुःसह 
झाल्यामुळें ते स्वतंत्र झाले, त्या गोष्टी खऱ्या होत्या, तरी त्या इतक्या क्षु्ठक 
होत्या कीं, त्यांपासून जसे विलक्षण परिणाम घडून आले तसे त्याचे- 
पूर्वी अगर त्याचेनेतर कधीही घडून आले नाहीत. वसाहतींच्या कार- 
भारांत इंग्लंडची नजर उत्तरोत्तर जास्त खोळ जाऊं लागली, हणून अमे- 
रिकेतील वसाहतींस त्रास झाला असं नाही; तर जें थोडें बहुत मूळ 
राष्ट्रांचे अग वसाहतींच्या कारभारांत होते, तेच अगदीं दुष्टपणाचे असल्या- 
मुळे दुःसह झाले होते. इंग्ठडची मागणी अगदीं थोडी होती खरी, 
तरी ती अयोग्य होती. व्यापाराशिवाय दुसऱ्या हरएक बाबतीत वसा- 
हतीस पाहिजे ती मोकळीक इंग्लंडकडून होती. परंतु व्यापाराचे संबं- 
धांत इंग्लंडच्या व्यापाऱ्यांचा मात्र फायदा व्हावा हणून वसाहतीवर जबर 
ओशझ्ले इंग्ढंडकडून लादण्यांत आलें. ह्या लहानशा गोष्टीमुळे इंग्लंडाचं 


*बसाहतोसंबंधी कागद पर्नांचें बारथॅक टांचण (क्यालेंडर आफ स्टेट पेपस्‌ कलो- 
नियल्‌) डिसेंबर सन १६६५, हांत तो आणखी असें लिहितो:--ते हणतात कीं, लटा- 
पर्टीमध्यें आह्यो कशी तरी सात वर्षे सहज लोटू आणि सात बर्षे संपतांच कांहींतरी 
फरक झालाच पाहिज. इतकेंच नाही, तर कित्येक असेंही म्हणतात कीं, इृ्ठी डच 
लोकांशी चालू असलेल्या लढाईचा काय परिणाम होईल, हें कोण सांग शकेल ! या 
ळोकांचा राज्यकारभार पाहणारी मंडळी आहे, तिच्या अनमतानें यांनी क्रामवेळ . 
यास हत्यारांचा यगेरे पुरवढा केळा. करामबेलच्या हातांत इंग्छंडची राज्यससा अस- 
ल्यामुळें 'अशा कित्येक रुत्यांनी तुम्ही इग्ठंडपासून स्वतंञ आहां ' असा जाहीरनामा 
त्याजपासून युक्तीने मिळविण्याची त्यांनीं पुः्कळ खटपट केली. बुइन्सोळ नामक एका 


गृहस्थाचे मार्फत त्यांनी क्रामवेलळजबळ हे सर्ब बोलणें लायेलें होते. हष्डी ते आप. 


ल्यास स्वतंत्र मानित्तात ब उघडपणे तसं हणतातही. गं. कै 
_ १८ 


(ऐश्‍्ट इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


'वसाहतींशी नाते विपरीत दिसू लाग. वसाहती झणजे ताब्यांतील 
मालमत्ता आहे. जे इंग्रज लोक इंग्लंडांत आहेत त्यांच्या फायद्यासाठी 
त्या मालमत्तेचा पाहिजे तसा उपयोग कारितां येईल, असा इंग्लिश लोक 
हक सांगू लागले. हा हक किती बरें अयोग्य आहे ! गुलामावर धन्याचा 
जो हक्क असतो, तशाच प्रकारचा जरी हा हक्क बहुतेक अंशीं नसेल, 
तरी निदान कुळावर जो जमनीच्या मालकाचा हक्क असतो तितका तरी 
हा खचीत आहे. कित्येक जमीनदार लोक आपल्या जमीनी कुळास 
पूणपणे सोडून देतात, व ते आपला सारा वसुल होण्यापछीकडे कुळांशी 
कांहीच संबंध ठेवित नाहींत. ह्यांत कुळाला मालकाकडून दुसरें कांहीं मिळालें 
नाहीं, तरी जमीनीचा पूर्ण उपयोग मिळतो; परंतु वसाहतींचे नाते याहूनही 

चमत्कारिक आहे. मासाच्यूसेट्स येथील वसाहत करणारा अते ह्मणेळकी, 
: आमच्या उद्योगावर असा सतत हक्क इंग्ठंडचे लोकांनी सांगण्यास, त्यांनीं 

आहझ्यांवर असे काय उपकार केळे आहेतः? ज्या जमीनी पहिल्या जेम्स 

राजाच्या मालकीच्या नसून त्याने कधी पाहिल्याही नव्हत्या, त्यांजबद्द- 
लच्या सनदा त्या राजाने आह्यांस देऊन त्यांचा उपयोग करण्याची पूर्ण 
परवानगीही दिठी. त्या राजानं आह्यांस त्या सनदाकरून दिल्या 
नसत्या, तरी ह्या जमिनी बिनहरकत आह्यांस वापरतां आल्या असत्या. ! 
यावरून ही जुनी पद्धत दोन विरुद्ध समजुतीचे एके ठिकाणी कांहीं 

एक अयुक्त संमेलन होऊन उत्पन्न झाली होती, ह॑ उघड होते. वसाहत कर- 
णारे लोक आपलेच जातभाई आहेत, त्यांस आपले सारखेंच वागाविठे पाहिजे, 

असा इंग्छंडचा समज कायर असूनही, त्यांजवर जो अंमल होत होता, तो 

इतर जिकलेल्या तद्देशीय इंडियन लोकांवर होत असे, तशा प्रकारचा होता. 

' बरे याप्रमाणे जिकलेल्या लोकांसारखा त्यांजवर अंमल होत असतांही, 
त्यांस इतकी स्वतंत्रता दिठिळी होती कीं, त्यांस सहज बंड करतां आलें. 


_ चवथे] प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्थिति. ९२९. 


वसाहतीविषयीं हा चमत्कारिक व मिश्रित समज कसा प्रचारांत 
येत गेला, हं आह्यीं इतका वेळ सांगितठें. एकदां हा समज इंग्रजांचे 
मनांत शिरला असतां, तो कां कायम राहिला व त्याच्या ठिकाणीं 
दुसरा चांगला समज कां उत्पन्न झाला नाहीं, हं समजणे फारसे कर्ठीण: 
नाहीं. त्या वेळच्या जगत्स्थितींप्रमाणे इंग्रजांनी जर आपण होऊन 
ही वसाहत करण्याची पद्धत सुधारण्याचे मनांत आणिलें असते, तर 
तस करण्यास त्यांना मुख्य व साधा मार्ग हटला ह्मणजे वसाहतीला 
पूर्णपणें स्वतंत्र होऊ देणे, हाच होता. वसाहती जेव्हां मूळ देशा- 
पासून पृष्कळ अंतरावर असतात व त्यामळे उभयतांचे हितानहित 
अगदीं निराळें असते, तेव्हां मुलगे व मुली यांनीं मोठीं झाल्यावर आई 
बापांस सोडून जाणे, व वसाहतीनी मूळ देशापासून स्वतंत्र होणे, या 
दोहोंत पुष्कळ साम्य आहे. अशी स्थिति असल्यावर दोन्ही देश एक 
हणून राहणें, व मूळ देशाचा वसाहतीवर अधिकार कायम असणे; या- 
गोष्टीस जागा राहिळी नसती, व मग ग्रीक लोकांचीच पद्धत फार युक्त 
झाली असती. कारण त्या पद्धतींत वसाहतीस पाहिजे ती स्वतंत्रता 
मिळून, पुन्हः उभयतांचे सतत सख्य कायम राही. सराव्या शतकामध्ये 
इंग्लंडच्या वसाहती साधारणतः फार दूर असल्यामुळें त्यांचें इंग्लंडशीं 
सख्य राहणेच शक्‍य नव्हते. ही गोष्ट इतकी खरी आहे कीं, 
इंग्टेंडच्या वसाहती आरंभीच स्वतंत्र न होतां इंग्लंडचे ताब्यांत इतके 
दिवस कशा राहिल्या, हेंच समजण्यास कठीण आहे. परंतु असें 
होण्याचे हणजे वसाहती अगोदरच स्वतंत्र न॒ होण्याचे कारण, 
आमच्या मते अर्से आहे कीं, उत्तर अमेरिकेंत सतराव्या शतकाचे 
शेवटी फ्रेंच ठोकांची सत्ता हळूहळ वाढतच चाळली होती. कसाहती- 
संबेर्धे इंग्ठंड आगि फरान्स यांची एकदां स्पष्टपणे लढाई जंपल्यानंतर, 


१४०९ इंग्ठंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


बसाहतीरचे इंग्लंडशी सख्यत्व पूर्वीपेक्षांही थोडेसे जास्त हद झाले; 
आणि आह्ांस असेही वाटते कीं, इ. स. १७९९ या वर्षी कानडा प्रांत 
जर क्रेंचांकडून इंग्रजांनी जिकून घेतला नसता, व फ्रेंचांशी चाळू अस- 
लेल युद्ध समाप्त न होतां, जास्तच वाढत गळ अस्ते, तर अमेरिकेंतील 
वसाहतींनीं स्वतंत्रतेचा जाहिरनामाही” हावला नसता व त्यांचा इंग्लं- 
डाशी संबध न तुटतां उलट जास्त दृढ झाला असता. परंतु खरोखर 
प्रकार निराळाच घडून आला. मूळारंभी उभयतांच्या सख्यत्वाची 
जरूर मुळीच [दिसून आली नाहीं. पुढें कांही वेळपर्यंत ही अरूर 
फारच दिसून आळी, व पुनः एकाएकी सर्वे वजन एकदम नाहींसे होऊन 
सर्व ग्रंथी तुटले. याचा परिणाम असा झाला कीं, वसाहतींनी स्वतं- 
तता मिळविण्याची कल्पना जोरावत जाऊन वसाहतींच्या संबंधांत सुधा- 
रणा करण्याचे एकीकडेसच राहून गेलं 

अशी स्थिति असतां पूर्वी चाढू असलेली पद्धतच कायम ठेवणें 
जरूर होते; कारण त्यांत जर थोडासा फरक करण्याचा कोणीं प्रयत्न 
केला असता, तर असलेली पद्धतही एकदम नाहींशी झाली असती. 
व्यापार संबंधीचे हक जरी अन्यायाचे होते, तरी ते पूवीपासून चालत 
आले असल्यामुळें केवळ हट्ट धरून ते तसेच चालू ठेवणें त्या वेळच्या 
मुत्सद्यांस बरें वाटले. कारण दोघांसही हितावह असा एखादा फरक 
चालू पद्धतींत करणें, कोणास शक्‍य वाटले नाहीं. 

कदाचित्‌ अशा प्रकारचा थोडासा फरक करूनही उभयतांस 
सोइस्कर अशी वसाहती राखण्याची पद्धत स्पष्टपणें कोणाच्या ध्यानांत 
येणारी नव्हती. वर आह्मी सांगितलेंच आहे कीं, वसाहती ह्मणजे 
नातक धोका लोककला बहा शहाने आगी हार अता 

* टीप.--1 पान ५७ पहा शिया 


श्ववथं ] प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्थिति. १४१ 


लेळे स्थळ, जेणेकरून अतिशय महत्वाचं भ॑ आपले स्वजातित्व ते 
सोडल्याशिवाय स्वदेशांतील गर्दीमुळे वैतागलेल्या लोकांस दुसऱ्या 
ओसाड ठिकाणीं स्वस्थपणे जाऊन राहतां येते. परंतु शंभर वर्षांपूर्वी ही 
कल्पना इंग्रज लोकांच्या मनांत कशी बरं यावी? इंग्लंडांत त्या वेळीं 
फाजील लोकसंख्या झाळी नव्हती. अमेरिकेतील लढाई सुरू झाली, 
त्या वेळीं सव ग्रेट ब्रिटनमध्ये मिळून एक कोट वोस लक्षांपेक्षां जास्त 
ळोक नव्हते. आणि जरी त्या वेळीसुद्धा इंग्लंडपेक्षां अमेरिकेत 
राहणें जास्त फायदेशीर व सुखाच झाळ॑ असते, तरी स्वदेशप्रीति, 
पूर्वापार चालत आलेला परिपाठ, पर मुलखांत जाऊन राहण्याची नाखुषी 
आणि भीति, हीं सर्व तेथे गेल्यापासून होणाऱ्या फायद्यांच्या मानाने 
फारच अतोनात होतीं. अमेरिकेमध्ये वसाहत करण्यास जे लोक हल्लीं 
नित्यशाः असंख्य जात असल्याचे आपण पाहतां, ते त्या जमिनीचा 
शोध लागल्यापासून असेच जाऊं लागले आहेत, अथवा निदान इंग्ले 
डच्या वसाहती स्थाईक झाल्यापासून तरी आजपर्यंत ते तसेच सारखे 
जात आहेत, असे आपण बिलकूल समजतां नये. इ. स. १८१५ त 
तह" झाला,. त्यानंतर वसाहतींत लोक जाऊन राहण्यास सुरवात झाली. 
आरंभोची वसाहत करण्याची पद्धत चाळू असतां देशस्थिति कांही अंशी 
निराळी होती. इंग्रजांनीं स्थापलेल्या नवीन वसाहतींची जी आपणास 
माहिती आहे, तिजवरून ही स्थिति चांगढी व्यक्त होईल. इ. स. 
१६२० या वर्षी या वसाहती स्थापन झाल्यापासनइ. स १६९० या वर्षी 
खँग पालमेट्ची| सभा झाली तोंपर्यंत, झणने सुमारें वीस वर्षे इंग्ठंडातून 


हिम अड ण्ाळय 





कच 





_ * टीप--हॅ पान ७५ पहा 


_ र षि लोंग पार्लमेंट: --पाठेमेंट झणजे काय हें वाचकांना माहीत असेलच 
तो शबद इतका बहुक्षत झालेला आहे. 'निरानिराळ्या बेळी ह पालमेंखहा निर 


(फे ___ हृंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


पुष्कळ लोक अमेरिकेंत जाऊन राहत होते. परंतु यास एक विशेष 
कारण होतें. इंग्डंडांत त्या वेळीं धमसंबंधाने बराच जुलूम चाळू होता. 
हणून प्यारेटन, त्राऊन, इंडिपेंडेंट वगरे पंथाचे लोकांस जो जुलूम इंग्लं 
डांत राहिल्याने सोसावा लागे, तो अमेरिकेंत गेल्यानं चुकत नस. ठग 


हटला 7 शीत तण णळकयाकाचककळ क्क पणी? णी ?0ी?0??0?0१?0”२थेण?0??0प??२७ण?0?0१0?0?20ी0१?2?१?८?20?ी?02?१े२शीण२णेणणप??0?0ी?प?0१?ण?0१?ण”?१?१00ण णा" 


निराळी नांबें पडलेलीं आहेत. उदाहरणाथ, “ म्याड, ” “ गुड, '' “झाडल्ड, ” 
“ शाट, ” इत्यादि, त्याजप्रमाणे हॅ “लाँग” नांव होय. पाहेळा चाठेस इंग्लंडच्या 
गादीवा इ. स. १९५५ त बसला ब १७४९ पेर्येत त्यानें राज्य केळे. तो जलमी 
होता. तो पार्लमेंटची पर्वा करीत नसे. पेशात्ताठी पार्लमेंट जमबी. परंत पॉलं- 
मंटच्या परबानगीशिबायही तो ळोकांगासून पेसे काढित असे. तो जेव्हां जुलम करूं 
लागला, तेव्हां पालेमेटानें ठराव केळा कीं, राजानं जूम बंद करून लोकांचीं गाऱ्हा- 
णी ऐकिल्याशिवाय त्याला पेसे द्यावयाचे नाहीत. मग पालमेंट्ची सभा भरवाबी ब 
ती लागलीच बरखास्त करावी असें त्यानें मांडले. त्यान तिसरें पालमेंट १६२८ त मर- 
षिलें, तें आपला हृट्ट धरून बसलें, तसं ह्याने ते बरखास्त केलें. मग १६२९ पासून 
तों १९४० पर्यंत त्यानें पालमेंटची समाच भरविली नाही. ह्या मदतीत त्याचा मुख्य 
अमात्य सर टामस बटूवर्थ, अल्‌ आफू स्ट्राफड, हा होता. ह्या मुद्तींत त्यानें फारच 
जुलूम केला. पुढें ५१६४० त त्यार्ने पालेमेंट सभा भरबिळी. पुन्हां पालमेंटाचा 
पाडा पूवांचा होता तो होताच. तही पालमेंट त्यानें तीन आठवड्यानेंच बरखास्त 
केळे, ह्या पार्ठमेन्टाला “ शार " अशी संज्ञा झाहे. पढें त्यानें शेवटली पालेमन्टची 
सभा बलाबिली. ह्या पार्ठमन्टालाच “ लांग ” ह्मणजे दीर्घ अशो संज्ञा आहे, राजा- 
च्या अमदानींतलें ह्यानंतरच पालमेंट १९६० त भरलं. तेव्हां लांग पार्लमेंट बीस बर्ष 
बसलें असें साधारणपणे लोक मानतात. परंतु हें पालमेंट १९५२-५३ त क्रामबेल 
यानें बरसास्त केळे, नंतर त्यानें आपल्याला राज्याचा “ प्रोटेक्टर ” नेमून घेऊन 
आपल्याच नांबानें १६५८ पर्यंत राज्य केले. असो, त्या पार्लमेंटानें प्रथम असा 
ठराव केला कीं, “ ह्या पालमेंटाच्या संमतीशिवाय आपणाला कोणी बरसास्त कर- 
णार नाईहीं.'' पुढ त्यांना स्ट्राफर्ड ब लॉड ह्यांचवर खटला सुरू केला. स्ट्राफर्ड याला फांशी 
दिलें, ब ळॉड याला चार वर्षे कैदेंत ठेवून पुढें त्यालाही फांशी दिलें. चालसनें जीं कांहीं 
नबीन कोट स्थापिली हाता तीं मोडून टाकिळीं. सन १६४९ मध्यें “ ग्रांड रेमा- 
न्सट्रून्स ” हणून एक पत्रक पिम यानें पा्लमेंटाकडून काढबिठें. तेव्हांपासून 
शजा ब प्रजा हयंच्यांत तंटा सुरू झाला. त्याचा अंत १९४६ त जव्हां राजाला फांशी 
ळें तेव्हां झाला. ह्या पाळमेंटाचे पुढारी पांच होते. त्यांचा नांबें येणें प्रमाणे हातः-- 
पम, हाम्डन, हेजलरिग, ह्ाठिस, आणि स्टोड, लढाई सुरू झाली ती नऊ वर्षे चा 


चवथे ] प्राचीन काळच्या वसाहतींची स्थिति. १४४ 


पालेमेंटची सभा झाल्याबरोबर वसाहतींत लोक * जाऊन राहिनातसे झाले. 
आणि पुढें सुमारें १०० वर्षेपर्यंत अमेरिकेंत जाऊन वसाहत करणाऱ्यांची 
संख्या इतकी कमी झाली की, या संख्येपेत्तां वसाहती सोडून जाणाऱ्यां- 
चीच संख्या अतोनात मोठी होती.* _ 

अशा प्रकारची त्या वेळची स्थिति असल्यामुळे जरी तेव्हां 
वसाहती होत्या, तरी त्यांस विस्तृत ब्रिटिश राज्य, असं हणतां 
आले नसते. था विस्तृत साम्राज्याचा पाया मात्र या सतराव्या व 
अठराव्या शतकांत घातला गेला. अमेरिकेंतील ओसाड प्रदेशांत वस्ती 
होणें व इतर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांचा त्या ठिकाणीं अंमल नाहींसा. होणे, ह्या 


लली. राजाच्या पक्षाला 'काव्हेलियर? ब प्रजेच्या पक्षाला 'रोंड हेड' अशी संज्ञा होती, 
पालमेंटाच्या तर्फेनें अळ आफ एसेक्स, अलं आफ मांचस्टर, सर थामस फेअर 
फाक्स, व आलिव्हर क्रामबेल हे होते. ह्या सव काळभर्‌ क्रामवेल हाच राजा होता. 
ह्या पार्लमेंटाने टाएनषियलळ कायदा ह्मणून एक फार महत्वाचा कायदा पालेमेंटाच्या 
बेठकीबद्वठचा कळा. ता पुढे १७१ त बदुळून सेप्टेियळ कायदा पास झाला. 
त्याप्रमाणें पार्लमेंटाच्या धेठकीची मुदत तीन वर्षांची सात वर्षे करण्यांत आली. ह्या 
पार्लमेंटामध्य प्रेस्विटारियन ब प्यारेटन नामक काल्व्हिननें स्थापठेल्या पंथाचे फार 
कडक धमंमतांचे लोक होते ब ह्यांची राजकीय मतं राजत्बालळा फारच विरुद्ध अर्शी 
होतीं. ह्या एकंद्र वीस वर्षांना, ब विशेषकरून १७५२ पाखून तो. १६५८ पर्येतच्या 
काळाला ' प्यूरिट्न अंमळ * अशी संज्ञा आहे, कारण ह्या बेळीं प्यूरिटन धर्मी 
क्रास्वेळकडंच सर्ब आधिकार हाता. 

% हिल्हूथ यांच्या इतिहासांत खाळीळ हकीगत लिहिलेली आहे.--“ इ. स. 
१६४० नंतर अमेरिकेत इंग्लिश राज्याची वृद्धि झाढी खरी तरी केलली बसाहत 
सोडून देऊन दुसरीकडे जाणारे लोकच जास्त होते, इतके कीं, सुमारें २०० वर्षांत 
सर्व उत्तर अमेरिकेमर ब बहुतेक सर्व पृथ्वीमर्‌ इंग्रज ठोक पसरून गेठे. १६९० चे 
पूर्वी जे लोक वसाहतीकरितां अमरिकेंत आठे त्यांची संख्या सुमारे २५ हजार 
होती, ब ह्लींची युनायटेड स्टेट्सची जी लोकसंख्या आहे, तिचा निदान एक चतु- 
थोश तरी या मूळच्या २५००० ढोकांपासून उत्तन झाठेला आहे. ” (ग्र, क.) . 


(४४ _ इेग्लड देशाचा विस्तार. [प्रकरण 


परंतु या साधनीभूत द्व्यांस एकवट करणारी कल्पना. त्या वेळीं कोणास 
माहित नसल्यामुळें, तीं द्रव्ये विस्कळींत राहिली. एक गोष्ट मात्र, हीं 
द्रव्ये एके ठिकाणीं करण्यास, घडून आली होती. . वसाहतींचा व इंग्लं 
डचा निकट संबेध असून इंग्ढंडांतील कित्येक गोष्टी वसाहत करणाऱ्यां- 
बरोबर दूर देशी जात होत्या. तसेच लढाई केल्याशिवाय इंग्ठंडापासून 
आपल्यास विभक्त होतां येणार नाही, ह्या गोष्टीही वसाहतींना त्या वेळी 
पूर्णपणें अवगत होत्या. 

अठराव्या शतकांतील इंग्लिश वसाहतींच्या स्थितीची जी ही 
हकीकत आह्मी दिटी, तीच इतर राष्ट्रांच्या वसाहतीसही लागू आहे. 
विस्तूत स्पेन, विस्तृत पो्चेगाल, विस्तृत फ्रान्स, आणि विस्तृत हाळंड, हीं 
सवे साम्राज्ये विस्तृत इंग्लंड प्रमाणेच पथगवयवेक्य-विरहित करांत्रेम व 


निर्जीव इमारतीसारखी होतीं 

हीं सव साम्राज्ये अशी होती ह्णनच फार दिवस टिकली 
नाहीत. इंग्लंडचे साम्राज्यही वरच्याप्रमाणंच थोडेदिवस टिकेल, असे. 
आरंभीं वाटलं होते. इतकेंच नव्हे तर इतर राज्यांपेक्षांही ह लवकर 
ल्यास जाईल असा संभव होता. इ. स. १७७६ या वर्षी अमेरिकन 
वसाहतींकडून जो स्वतंत्रतेचा जाहिरनामा” प्रसिद्ध झाला, त्याच्या 
योगाने इंग्लिश साम्राज्यास फार मोठा धक्का बसला, इतकेंच नाहीं, तर 
वसाहतींकडून मूळ राज्यास जे अपाय घडले त्यांपेकी हा पहिला होय. 

राज्यकत्यांच्या अंगीं कितीही शहाणपण असतें तरी, हा 
अपाय घडूं न देणें त्यांच्या शक्तीत नव्हते. पाहिली वसाहती करण्याची 
पद्धत दोषयुक्त होती, हे जरी त्यांस दिसून आलें, तरी ती सोडून देऊन 
' दुसरी पद्धत राज्यकत्यीनीं सुरू केली नाहीं. ज्या कारणांच्या योगाने. 





*-ाण्न्शा वडाली 
'म्यडयनााळे) ० दट. कटकट कळ, 


क टीप.--]| पान ५? पहा 





शवे. ] प्राचीन कोळंच्या वॅताहतीची स्थिति हि... 


प्रथमतः इंग्लंडादि राष्ट्रांचा विस्तार होऊं रागरा, त्यांच कारणांनी व 
त्याच पद्धतीवर अमेरिकेमध्ये नवीन संत्र राडे उत्पन्न होऊं लागलीं. 
आपणास आलिल्या अनुभवापासून इंग्रज ढोक जास्त शहाणे न होतां 
उलट जास्त निराश मात्र झाले. पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे वसाहती 
आपल्या ताब्यांत ठेवणें दुर्वे आहे, अस जरी त्यांस आढळून आलें, तरी 
ती पद्धत बदंलली पाहिजे, हे त्यांस समजले नाही. उलट ह्या वसाहती 
केव्हां तरी आपल्या ताब्यांतून जाणारच, एवढें मात्र ते पूर्णपर्णे सम- 
जत असत 

पुढे या शतकाच्या चाळिसाव्या वर्षी व्यापारावर असलेले सर्व 
प्रतिबंध काढून टाकण्याचे “झवी टरेड' नांवाचे सर्वसंमत तत्व अमलांत आलें. 
व्यापारावर असलेली प्रत्येक हरकत ज्याप्रमाणे काढून टाकण्यांत आली, 
त्याचप्रमाणं प्रथमची वसाहती करण्याची पद्धतही लोकांस अमान्य हो- 
ऊन ती बंद पाडण्यांत आली. तरी असे होतांना लोकांचा असा समज 
झाला कीं, वसाहतीपासून कांही एक उपयोग नसून त्या जितक्या लवकर 
स्वतंत्र होतील, [तितक्या चांगल्या; आणि जर जगाची सर्व साधारण 
स्थिति सतराव्या व अठराव्या शतकाप्रमाणेंच एकुणिसाव्या शतकांतही 
कायम राहिली असती, तर हा वरील मह खरा होण्याचाही उघड संमव 
होता. त्यावेळी इंग्रजांस असे वाटे की, ज्यापाराच्या फायचाशिवाय 
वसाहतींचा आपल्यास दुसरा कोणताही उपयोग नाही. जेव्हां हा न्या- 
पाराचा मक्ता नाहीसा झाला, तेव्हा अर्थातच मग दुसरा कांहीं फायदा 
रांहिला नाही 

पुढे कांहीं दिवसपर्यंत शांतता होती. अखिल साम्राज्य एकंबंटे 
करूंन ठेवण्याची बंधने जरी फार शिथिल झाली होतीं, तरी ती. शातता 
असेल्यांमुळें टिकली, सर्व गोष्टी यावळी अनुकूल' असल्यामुळे कोणतेही 

१९ | र 


१ इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


स्रकट आठे असतां, त्याचें निवारण करण्यास सर्वेस्वाभाविक बंधन मज- 
बूद होते. इंग्छिश लोक जरी सर्व जगभर पसरले होते, तरी त्या 
सर्वांस असे वाटे की, आपण एका हाडामासाचे व एका धर्माचे आहो. 
आपणां सर्वांचा इतिहास एकच असून भाषा व ग्रथ वगैरे एकच आहेत. 
जोपर्यत वसाहती अगर मूळ देश यांपैकीं कोणांसही फारसा मोठा तोटा 
सोसावा लागत नव्हता, तोंपर्यंत हे वर निर्दिष्ट बंधन सर्व राष्ट्र एकीभूत 
. ठेवण्यास समथ होते. अशा प्रकारची शांतता असठी म्हणजे, एकंदर 
राष््राविषयीं व वसाहतीविषयीं लोकांचे अह कांहीं निराळेच होतात. 
कारण हल्लीचे काळांत राजकीय बाबतीत दोन देशांमधील अंतर वाफ 
व वीज यांचे योगाने अगदीं नाहींसारखे झालें आहे. 

गेल्या शतकांत मूळ देश व वसाहती यांमधील व परस्पर वसा- 
हतींमधील अंतर फार मोठें असल्यामुळे इंग्लंडचे विस्तृत राज्य ह॑वरील 
खऱ्या अर्थी त्यावेळीं असूं शकले नसते. परंतु हा अंतराचा अडथळा 
आतां बिल्कुल राहिला नाही. शाख्त्रांतरी नवीन शोध लागल्यामुळें 
राजकीय व्यवहारांना एक विलक्षण स्वरूप प्राप्त झालं आहे. हे शोध 
झगजे वाफ आगि वीज. ह्या दोन अजब शक्ती नवीनच कळून आल्या- 
मुळे, इंग्हंडच्या वसाहतीचे स्वरूप कसे बदलत आहे, तें विचारपूर्वक 
पाहिळें पाहिजे. इंग्रज लोकांच्या मनांत पूर्वी आपले राज्य जिकडे 
तिकडे विस्तृत होईल, अशी कांही एक भव्य कल्पना होती. ती 
कल्पना खरोखरी घडून येणे, या दोन शक्तींच्या योगाने शक्‍य होते 
शक्‍य असूनही हदली असें होणे बहुतेक जरूरीचे आहे, असे वाटतें. 
एवढे अफाट राज्य एकचक्री राखतां येईल, इतकंच प्रथमतः शक्‍य 
_ वाटलें. प्राचीन काळी अशा प्रकारचें विस्तृत राज्य एकवट व सुरल्िव 
. राहण्यास ते राज्यव्यवस्थेच्या . संबंधाने. कमी प्रतीर्चे असले पा- 


'वेवथ, ] प्राचांन काळच्या वसाहतींची स्थिति. १४७ 
हिभे होते. ह्मणजे त्याजवर होत असलेला अंमळ केवळ जुलमी 
असला पाहिजे होता. स्पेनर्चे विस्तृत राज्य इंग्लंडच्या विस्तृत 
राज्यापेक्षा जास्त टिकले, यार्च कारण स्पेनमध्ये अंमल जुलमी होता. 
परंतु इंग्रज लोकांस पालमेंट सभेसंबंधी स्वतंत्रतेची गोडी लागली असून 
तीच गोडी राज्य फाटण्यास कारण झाली. अशा प्रकारची स्वतंत्रता 
त्यावेळी लोकांस विशेष मिळणे शक्‍य नव्हते; जुलमी राज्य मात्र शक्‍य 
होते. त्याचवेळी जर पारलेमेंटसंबंधी स्वतंत्रता सवे लोकांस देणे शक्‍य 
वाटलें असते, तर सर्वे तंटा लवकरच मिटला असता. परंतु हे शक्‍य 
वाटलें नाही. ते कां शक्‍य वाटले नाही, हे बक नामक विख्यात ग्रंथ- 
काराने आपल्या ग्रंथांत सुरेख रीतीने लिहून ठेविळें आहे. अमेरिके- 
सारख्या अंतरावरून लोकांचे प्रतिनिधी पालेमेंट सभत बसण्यास येणें, 
हे किती अयुक्त आहे, हे त्याने दाखविलें आहे. ही कल्पनाच अत्यंत 
अनुचित आहे. असे आहे तरी हल्लीं ही कल्पना अनुचित वाटेनाशी 
झाली आहे. तरी बारोकसारिक गोष्टीमध्ये हळीही कित्यक अडथळे या 
व्यवस्थेस येणार नाहीत, असें नाही. ज्या वसाहती इंग्रज लोकांपासून 
स्वतंत्र झाल्या, त्यांनीं स्वतंत्र प्रजासत्ताक राज्य कर्स स्थापन करावे, हे 
स्वतःच्या उदाहरणावरून लोकांस दाखवून दिलें आहे. दूर देशांतील 
अफाट प्रदेश पुष्कळ ठिकाणीं अगदीं विरळ वस्तीचे व तेही नवीन 
वसाहत केलेळे असे असून त्यांत वसाहती करणारे नवे लोक पूर्वींच्या 
लोकांशीं सख्यत्वाने वागतात आणि सर्वांस ही पार्लमेटसंबंधी स्वतंत्रता 
पूर्णपणे मिळते, हे सर्वे त्यांनीं लोकांस प्रयोगरूपाने करून दाखविले, 
प्रथम जेव्हां इंग्डेडांतून वसाहती करण्यास सुरूवात झाली, तेव्हां जो 
प्रश्न फार कठीणसा वाटला होता, तो या वसाहतींनीं अगदी सोपे रीतीने 
उघड सोडवून दाखविला आहे. यूनायूटेडू स्टेटसमध्ये पश्चिमिकडीळ 


१ इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 
औसाड प्रदेशांत हमेश नवीन वसाहती होत आहेत. अटलांटिक महा- 
सागराचे किनाऱ्यावरील लहानशा वसाहत केलेल्या पट्टींतून लोक पश्चिमे- 
कडे जात जात पासिफिक महासागरापर्यंत सर्वे प्रदेशांत वसाहती 
करीत आहेत. हं ढळढळीत उदाहरण त्यांनीं स्वतः करून दाखविलें 
आहे. बरें इतर्के असूनही ह्या पश्चिमेकडील बसाहतींवर सवे देशाच्या 
हिताकरितां कर वगैरे बसविणे शक्‍य आहे किंवा नाहीं व प्रत्येक असामी 
स्वतंत्रता मागण्यास उतावीळ होईल कीं काय, अशा प्रकारचे प्रश्न 
युनायटेड स्टेटसमध्ये कोणासही अवघड वाटत नाहीत. सर्व लोक फार 
सुखाने नांदत आहेत. हेच प्रश्न पूर्वी इंग्लंडांत इंग्रज लोकांस फार गहन 
आतां वर्रल दोन शक्तींच्या योगाने जी गोष्ट शक्‍य हाणून वाटली, 
त्री गत शतकापेक्षां ह्या शतकांत फारच जरूरीची झाली आहे. ज्या 
शक्तीच्या योगाने पूवी राजकीय एकीकरण शक्‍य झाले, त्याच शक्तीच्या 
योगाने पूर्वी सुरलषित नसलेली राष्ट ही कमी प्रतीची होण्याचा सेभव 
आहे,. ह्मणजे. त्यांचें पुष्कळ महत्व कमी होणार आहे. युनायटेड 
स्टेटस आणि रशिया हीं राष्ट्रं जर आणखी ५० वर्षेपर्यंत, आहेत अशी 
अव्याहत चालली, तर ५० वषीनंतर फ्रान्स, जमनी वगैरे प्राचीन राष्ट्रांचा 
झ्हास होत जाऊन तीं अगदी हलक्या प्रतीची होतील. जर इंग्रज ठोक 
आपे राज्य पिट साहेबाचे वेळीं होतं तेवढं फक्त युरोपांतच आहे, असें 
समजून स्वस्थ राहतील, तर इंग्लिश राज्याचीही वरममा्णच स्थिति 
होईल. हीची इंग्लिश साम्राज्याची स्थिति अशी आहे कीं; सर्वे 
पृथ्दीमर लहान मोठ्या वसाहती, बेटें वगैरे ठिकठिकाणी पसरली 
आहेत. त्या सवीत निरनिराळया जातींचे ठोक राहतात. सहजरीत्या 
सवे मिळून राणी सरकारचा. अंमळ कूळ करतात. झपून हे एकीकर 








चवथे. ] प्राचीन काळच्या वसाहतींची १४९ 


णाचे मजबूद बेधन आहे, असें बिल्कुल नाहीं. ही स्थिति अशीच 
राहील, तर वर निर्दिष्ट नवीन तऱ्हेची मजबूद पायाची जीं साम्राज्ये 
आहेत, त्यांच्यापुढे ह्या इंग्लिश साम्राज्याचा निभाव लागणे कठीण दि- 
सर्ते. इंग्लिश साम्राज्य हणून ज॑ आपण हणतो, ते कात्रिम इमारती- 
सारखे नसून, हिंदुस्थान देश वजा केला असतां, बाकीच्यास साम्राज्य 
हु नांवही शोभणार नाहीं; तर हे एकच राष्ट्र आहे, असं हटलं अस- 
तां चाठेल.* हे एक अफाट इंग्लिश राष्ट्र आहे, ह्मणजे तं इतक पसस्ले 
आहे कीं, वाफ आणि वीज यांचा शोध लागण्यापूर्वी, निरनिराळ्या 
भागांमधील अंतर फार मोठें असल्यामुळें, त्याच्यापुढे धर्माची आणि 
जातीचीं बंधने कांहीच टिकली नसती. ह्मणन हा अंतररूपी अडथळ| 
वाफ आणि वीज यांच्या योगाने नाहीसा होतांच युनायटेड स्टेट्स, राशिय 
वगैरे सारखी साम्राज्ये अतोनात अंतरावरही सुरक्षितपणे नांदू ळागर्ल 
अहित. तसेंच इंग्लिश साम्राज्यही खरोखरी मजबूद आहे, असं हळूहळू 
आपणांस वाटूं लागलें आहे. मजबूद अशा ज्या कांही राजकीय संस्थ 
असतील, त्यांतच आतां या इंग्लिश साम्राज्याची गणना होत जाईल 
आणि जरी युनायटेड स्टेट्सपेक्षां या साम्राज्याची मजबुदी जास्त नसळी, 
तरी राशीयापेक्षां ती खचित जास्त आहे. कारण, रागीयांत तर भिन्न 
भिन्न जातींचे व धर्माचे लोक राहत आहेत. स्लाव, जर्मन, टर्कोसम. 
आमीनियन, ग्रोकू, ख्रिश्चन, काथोलिक, प्राटेस्टंटू, मुसलमन आणि बोड, 

असे नानातऱ्हेचे लोक रारीयांत वास करीत आहेत 


किट राना 

* या ठिकाणी रा आणि साम्याज्य बाचा विरोध दाखविण्यांत येत आहे 
रांत रकजातीयः लोकांचा माज समावेश हातो. साम्याज्यांत जरी' एकचक्ती सज्य 
असतें तरी, त्यांत राहणारे ळोक रकसातीय असलेच पाहिजेत; असें नाही 


१५८ इग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


प्रकरण पांचव. 





अमेरिकेचा" युरोपावर परिणाम. 


अठराव्या शतकामध्ये इंग्लिश साम्राज्याचा सवे व्यवसाय फ्रान्स- 
च्या साम्राज्याचा पाडाव करून स्वतःची सत्ता स्थापन करण्याकडे 
चालला होता. एवढी गोष्ट ध्यानांत घेतली ह्मणजे त्यावेळच्या इंग्लं 
डच्या इतिहासांतील सर्व गोष्टींचा मेळ सुरेख बसतो. त्यावेळची सर्वे 
युद्धे आणि भांडणें हीं सवे एकाच प्रकारचीं व एकाच उद्देशाकरितां 
होती, हे सवे मागील एका प्रकरणी उघड करून दाखविण्यांत आलं आहे. 
तर्सच सतराव्या आणि अठराव्या शतकांत केवळ इंग्लंड आणि फ़रान्स 
यांच्याच नाहीं, तर स्पेन, पोचेगळ, हालंड, या सर्वाच्या वसाहती अमे- 
रिकेंत होत्या, हेही सांगण्यांत आलंच आहे. एवढी गोष्ट नेहमीं ध्यानांत 
धरली पाहिजे कीं, त्यावेळीं हीं राष्ट्रं फक्त य॒रोपांतच समावेश झालेलीं 
नव्हतीं, तर त्यांचा पुष्कळ विस्तार युरोपाच्या बाहेरही होता. तीं 
जगद्राष्टेंच होतीं असं झटले तरी चालेल. त्या सवोमध्ये एक मोठा तंटा 
सतत चाल होता. तो तंटा केवळ यरोपखंड लक्षांत घेऊन चाललें तर 
नीट समजावयाचा नाहीं, तर हा तंटा अमेरिकेंतील जमीनीच्या मालकी- 
विषयी होता. 

ही गोष्ट एकदां उघडपणे लक्षांत घेतली ह्मणजे या सवे राष्ट्राच्या 
त्यावेळच्या इतिहासास एक प्रकारचे स्वख्पैक्य प्राप्त होते. त्यांच्या- 





_____ * ग्रंथकाराने '“ नबीन सांपडठेठीं सर्व द्वीपे ” अशा शब्दांचा उपये!ग केला 
आहे. सर्मोत अमेरिका हेंच मोर्ढे असल्यामुळें शकददुमीलतेस्तब त्या सर्वास अमे- 
शिविर असेच हया पुस्तकांत हेणण्यांत आलें आहे. 


पांचर्वे. ] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम, १५१ 


मधील सर्व युद्धे आणि तह या सर्वांचा. उलगडा एकाच गोष्टीने होतो. 
आतां प्रस्तुत भागांत आह्यांस असे दाखविणे आहे कीं, वरील राष्ट्रांचा 
अमेरिकेशी संबंध घडून आल्यामुळें त्यांच्या आपसांत चालू असलेल्या 
राजकीय व्यवहारांत अंतर पडत चाललें, इतकेंच नाहीं, तर. प्रत्येक 
राष्ट्राच्या स्वतःच्या अंतर्व्येवस्थेतही फरक पडत चालला. याच अनु- 
रोधाने, मध्य युगानंतर इंग्ठंडच्या अलीकडील स्थितीचे थोडक्यांत खरूप 
काय ह्मणून कोणीं विचारिळें असतां त्यास असे सांगतां येईल कीं, 
इंग्ढंड देशाचा हळुहळु विस्तार होत असून ते एक जगत्साम्राज्य बनत 
आहे. क 

सुमारे तीस ( २० ) वषीच्या अंतराने दोन गोष्टी युरोपांत घडून 
आल्या. एक अमेरिकेचा शोध आणि दुसरी खिस्ती धर्मसुधारणा." 
आणखी दुसर्‍या दोन गोष्टी याच सुमारास घडल्या त्या ह्या:---ुर्क 


४५४४४ शश शशश हशी 0७0 ती) 0 0 ७ शी शीक] ण हत ७ शश 0] ती 00 च 00 क ७ 0७) 0७ 00 ७ ह त ध?0? ण 0७१00१ 0३0 0७ तश शी शत शशी ती000000001022221022200222210002शाटम-तटललनच्लल 


* धर्मसधारणा--_हा शब्द्‌ फार व्यापक आहे. हांत पुष्कळ गाचा समा. 
येश होतो. तमोयुगानंतरच्या काळाला हा शब्द्‌ ठोकळ मानानें ळागेलठ, अकरा- 
व्या शतकानंतर ह्या सुधारणेत आरंभ झाला. व्यापार बाढ लागला, शेतकी ब 
कला सुधारत चालल्या. बियोज्जीबन होऊं ळागडें, एकंद्रीनें समाज सधारत चा- 
लळा. झा सर्व सुधारणेंत धर्मसंस्थापनेची सुरवात साळी. ही तमोयगाच्या शेब- 
टल्या कांहों शतकांत थोडथोडी होऊ ठागढी होती. बाराव्या शतकापर्यंत साधा- 
रणपर्णे स्थापेत धमोविरुट्ध प्रातपादून झणण्यासांरखें नव्हतें. पण बारावे शतक 
लागल्याबरोबर नानाविध धरमंबिरुद्ध मतें जिकडे तिकडे पसरल चालली. त्यांचा. 
कळस, पंधरान्या एतकाच्या शेवटापासून तों बहुतेक सर्ब सोळाव्या शतकभर शाला, 
सातव्या हेनरीपासून तो एलिझाबेथ राणीची कारकीर्द पुरू होईपर्यंत ही धर्मतुघारणा 
अतिशय जारीने चाळू होती. ह्या काळांत छळ व जुलुम फार झाला. राजा 
मुख्य स्थापित धममांनुयावी ब ताह्वरुद्रमतमरतिपाद€ हांपेकी अनुकर्मे एका. किंबा 
दुसऱ्या षर्गांचा असेल त्याभ्रमाणे एकमेकांवर छळ व जुलूम फार झोत अस. ह्या 
धर्म्रुधार थेचे मूळ बीज हझटढें हणजे पोपच्या ब मिलुक बरे धर्मोपदेशक षगो- 
च्या अमलाचा, तसेंच धर्मसंयंथीं मो त्यार्नो लोकांवर जळूम चालविला होता, त्याचा 
लोकांना कंटाळा आला होता व त्या दोघांचाही अंमळ 'झगारूम . थावा, त्थापित 


१.९९ इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 
ळोकांनीं पूर्वेकडील रोमन राष्ट्र निकल्यामुळें यूरोपांतील लोकांचा पूर्वमहा- 
ड्रीपा्शी व्यवहार बंद पडला, आणि दुसरी यूरोपांतील मोठमोठ्या 
राष्ट्रांनी आपलीं विस्कळित राज्ये एकऊत्राखाठी जमवून आपली शक्ति 
प्रबळ केली. या दोन गोष्टींशी पहिल्या दोन गोष्टींचा संयोग झाल्याने 
मध्य युगाची* समाति होऊन अर्वाचीन कालास सुरुवात झाली. वर ज्या 
प्रथम दोन गोष्टी घडल्या झगून सांगण्यांत आलें, त्यांपैकी दुसरीचा 








डड वी शा 





घे जो त्यांनो भ्र केठा होता, त्याचो पुनः संस्थापना करावी अशी सवभ उत्कट 
इच्छा झाली हें हाय. हें मळ ठोक ह्येते. मयत्नांचा हेतु चांगला होता. परंत 
त्या प्रयत्नांत मार्थफिकू्पणाही फार होता. जेबढ धमसुधारक झाले तेवढ अति दृढ 
मताचे, फार निश्वयो. फारच मा्थाफेळू, कधीं सबलस न करणारे, अते होते. त्या 
काळांत सोठे सुधारक हणजे वुदवाकुफ, ल्यद्र, क्रान्मर, लाटिमर, काल्बिन, रिडठे, 
नामक होते. ह्या बेळीं व हानंतर ख्रिसाधर्मोत ढंग पुष्कळ झाले त्या धमोच मख्य 
पंथ हाटळे हणजे क्याथोठिक, प्राटेस्टट, आंग्लिकन, प्रेस्थिटोरेयन, केकर, मेथोडि- 
स्ट, प्यूरिटन, इंडिपडेंट वगेरे आणखी पुष्कळ आहेत. 

* मध्य युग (घि मिडल एजिस ):--जगाच्या व बिशेषेकरून यरोपाच्या ऐति- 
हासिक कालाचे तीन भाग केलले आहेत-एक प्राचीन काळ, दुसरा मध्य काळ, तिसरा 
आअर्थाचीन काळ, ह्या मध्यकाळच्या मर्यादा ठराबेण्याचें फार कठण आहे, परंत 
ठोकळ मानाने पाहतां पांचव्या शतकापासून तों पंधराव्या शतकापर्यंत हा काठ ठर- 
बिता येइल. परंतु हतिहासाची सरणी अबिच्छित्त ठवाबयाची हणजे ह्या मर्यादेत 
थोडासा फरक करावा लागेल. तो असाः--पॉचव्या शतकाच्या समाप्तीपूर्वी थोर्डी 
र्थे सर्ब पाश्यिम युरोपभर पसरलेले बादशाही राज्य उतोकडीळल व्हांडाल्स वगेरे लो. 
फॉनी स्वाऱ्या करून बिष्वस करून टाकळे, त्याबेळीं प्राचीन इतिहासाची समाति 
झाळी, असे ह्मणावें लागेल; आणि नबीन कालठास हणजे मध्य कालास प्रारंम झाला 
तो, रोमर्शी घहुत काळ संथंघध असलेली सेलिवन फॉक्स नांवाच्या लोकांची एक 
जर्मनींतीठ जात होती, तिचा राजा झोव्हिस ईं. स. ४९८६ च्या सुमारास 
जेव्हां गाल ( फ्रांसचे पूर्वीचे नांव ) मध्ये स्वारी करून आळा आणि तेथोल सेमिंयस- 
नांबाच्या राजाचा सोइतान्स येथे पराभव करून आपली स्थापना केली, तेव्हा झाला, 
असें समजावें लागेलळ, अवांचीन कालाचा प्रारभ बरोबर ठरबितां येतो. कान्सा- 
_ शा राजा आढेया चार्लस हा गादींबर सन १९८३ त बसला. तो १५९८ ल 

मरण पाला. त्याने १४९५ च्या सुमारास इटाठीमधील नेपल्सघर स्वारी करून 


पांचवे, ] अमेरिकेचा युरींपांवर परिणापॅ. १५१ 


झणजे धर्मपुधारणेचा परिणाम फारच त्वरेने सर्वीसमक्ष घडून आला; 
व तो इतिहासांत फार चित्तवेधक होता. सुमार ५० वर्षेपर्यंत हाड्प- 
बर्ग' घराणें व धर्मसुधारणा यांची निकराची झटापट चाळू होती. प्रथ- 
मतः ही झटापट जर्मनींत चालू होती. नंतर फ्रान्स देश तींत सामीलं 
झाला. पुढे हे तंटे हालंड देशांत चाड होऊन त्यांत कधी कधीं फ्रेंच 
लोकांचे अंग असन कधी कधीं इंग्रजांचेंही अंग असे. इकडे अशा 
गोष्टी युरोपांत चाळू असतां त्याच वेळीं अमेरिकेंतील वसाहतीचे काम 
हळूहळू सुरूच होते. जोपयंत युरोपांतील विषयांकडे लोकांचे लक्ष 
असते, तोंपर्यंत अमेरिकेचे महत्व आरंभीं फारसे कळून येत 
नाही, कॉटेझाः' आणि फपिझारो यांनीं जे पराक्रम केले, 
त्यांचा युरोपांतील घडामोडीशों फारसा संबंध असल्याचं कोणास कळून 


ते राज्य जिकिले. नेपल्सच राज्य नश झाल, त्याचवरोबर प्राच्य बादशाहीचा अंत 
झाला, तेव्हांयासन ह्या अवाघीन कालास प्नारंम झाला. रुरोपस्थ मख्य राजाीया 
परस्पर स्नेहभाव !केवा वैरभाव ठेवून ठऱ्यें करण्यास प्रारम ह्या खारीत खुर 
झाला. असे संघच आजपर्यंत आपले देखत चाळू आहेत. युरोपस्थ इतिहासाचा 
माग काढूं लागलें तर ह्याचें मूळ ह्या स्वारीच्या बळी सांपडत. ह्या स्वारीच्या पू- 
बींचा काल अगदों निराळा भासूं लागतो. आणि ह्या स्वारीपासून तो तहत आज< 
पर्यंतचा काळ एकस्रूजी भासतो. ह्या स्वारीपाखून इटाठी व फरान्स यांच्या हति- 
हासाची समते हाते, आणि मध्यकालाचा इतर देशांचा जो इतिहास आहे त्याच्या 
समाप्तीच्या वृत्तांतार्शी समकालीन वृत्तांत ह्या स्वारीचा होय. हणजे मध्यकालाच्या 
ऐतेहासिक मयादा इ. स १५४८६ व इ. स. १ ४९५ हणजे पाश्चिमात्य ऐेमन बादुशा< 
हीची समाप्ति ब प्राच्य रोमन बादशाहीची समाप्ते ह्या होत अर्से झाल. 

% हाढसतर्ग या नांबाचा एक मोडकळीस आलेला किल्ला स्वित्तठड देशांत 
आर्‌ नदीचे कांठी आहे. तेथ राहत असलेल्या एका घराण्यापासन जर्मनी, स्पेन, 
आणि आड्ट्या येथील राजबराण्यांची उत्पात आहे, हणून हाळसूबर्ग घराणें 
यांत बरीड तीनही देशांतील राजघराण्यांचा समाबेश होतो. 

॥ टीप.---*पान ८८ पहा. 

" ह टीप.--*ँ पान ८५ पहा. 
२ 


१५४ 'म्ढंड देशाचा विस्तार [प्रकरण 


येत नाही. सोळाव्या शतकाचे अंती फ्रान्सीस ड्रेक* >आणि त्याचे 
साथीदार हे मध्य अमेरिकेतील स्पेन लोकांच्या वसाहतींवर हल्ला करूं 
लागल्यामुळें इंग्ढंडावर एकवार मोठी स्वारी करण्याचे स्पानिश लोकांच्या 
मनांत आठे. हा वेळपर्यंत, हणे स्पानिश आरमेडार्चा इंग्लंडावर 
हत्ठा झाला तोंपर्यंत, अमेरिकेंतील व्यवहारांचा पारेणाम युरोपावर स्पष्ट- 
पणें घडून येत असल्याचें दिसून येत नाही. 


कका यधणणप पीप?” ५ ण प” 


* सर फ्रान्सिस हेक.-(१५३९-१५९५) हा एका धर्मबेड्या प्रोटेस्टंट पेथी 
गहस्थाचा मुलगा होता. तो खुष्कीबर ब समुद्रावर मोठा शूर ब धीट सरदार होता. 
त्यानें सर जॉन हाकिन्सबरोबर समद्रावर बऱ्याच सफरो करून ऐलेडमध्यें एसेक्स- 
बरोबरही फार शूरत्वाची कामें केळी. त्यांबहवूळ एसेक्सानें एलिझाबेथ राणीकडून 
_ त्याचा गोरब करविला. त्यानें अमेरिकेंतील स्पेनच्या वगेरे वसाहतींना फारच त्रास 
दिला. १५८८ तील स्पानिश आरमाराच्या पराभवांत ह्याने आडमिरल लाडे हा- 
बर्ड ह्यास मदत केलो होती. १५८९ त तो पार्लमेंराचा सभासद झाला. 
1. स्पानंश आर्मेडा (१५८८), मेरी, स्काटूलंडाची राणी, मरण्यापूर्वा तिनें एक 
मृल्युपत्न केलें. त्यांत तिने इंग्लंडच्या गादीचा आपला हक्क स्पेनचा राजा दुसरा 
फ्रिठिप याच्या मुलाला देऊन ठेवला होता, स्पेनच्या राजाला एलित्वाबेथ राणीचाही 
फार राग आला होता, कारण को तिनें त्याच्याशी लघ लावण्याचे नाकचूल कलें 
होतें; इंग्लंडांत तिनें प्राटेस्टंट धर्म स्थापिला होता, ब स्पेन हें काथोलिक राष्ट्र होले; 
आणि तिनें नेदलंडांतील प्राटेस्टंट लोकांना स्पेनच्या विरुद्ध कुमक केली होती. ए- 
लिझ्तायेथ राणाच्या अशा छत्यासाठी तिला शिक्षा करावी अशी फिलि- 
पाळा फार इच्छा झाली. तेव्हां त्याने एक मोठे आरमार तयार केल, ब 
त्याला “ अजिक्य आरमार ” असें नांब दिलें. ह्या आरमारानिशी इंग्डडवर स्वारी 
करण्याचा त्यानें निश्यय केला. हें आरमार अवाढव्य होते, ह्ॅणजे तसे लढाऊ 
आरमार त्या काळपर्यंत कोठल्याही दुशांत तयार झालेले नव्हते. त्या आरमारांत 
१३२ तारबें हाती. त्यांवर बीस हजार शिपाई होते ब आठ हजार खलाशी होते. 
इंग्लंडाला जाण्याच्या वाटेबर नेदुर्लेडाच्या एका बंद्रावर त्यावेळचा विरूयात योद्धा 
' डयूक आफ पार्मा हाच्या हताखाठळी ४०,००० मनुष्यांची कमक आरमारावर 
येणार होती. | भन त 
य ह्या स्वारीळा तोंड देण्याला इंग्ळडांतील सर्ब प्रकारचे लोक उठले. हा वेळ- 
पा्यतो क्‍्याथोलिक ब प्रोटेस्टंट ह्या मित्र घर्मी ळोकांची अतिशय मांडामांडी चाळळी 


बाषव र अमेरिकेचा युरांपावर परिणाम १५६ 

परंतु यौ काळापासून पुढें युरोपांतील सर्व घडामोडींची दोन मुख्य 
कारणें दिसून येतात तीं हीं:--धर्मसुधारणा आणि अमेरिका. ह्यांपैकी 
पाहिल्या कारणाचा हणजे धर्मसुधारणेचा जोर उत्तरोत्तर कमी कमी 
होत गेळा, व अमेरिकेचे वजन त्याच प्रमाणार्ने जास्त वाढत गेलें. सत 
राव्या शतकाची विशेष गोष्ट हटली हणजे ही आहे कीं, हा क 


हाती. परत परकीय राजाची स्वारी येणारी अस कळतांच त्यांच टघापण एकदम 
गेडे, ब सवीची जट जमली. प्र येकानें जात, भेद वगेरे काँश्री न पाहतां लढाईची 
तयारी केलो. त्यामुळे राणीची शाक्ते बाढळी, तिने राञदिवत्त मेहनत करून देशाच्या 
रक्षणासाठी तयारी केळी. ळंडनच्या दालिणेस बीस मेलांवर थेम्स नदीच्या डाव्या 
बाजूच्या किनाऱ्याबर टिलबरी नामक एक बंद्र आहे, त्या ठिकाणी अळं आफू 
लीस्टर हा फोर्जीनि्शी दाखळ झाला. एलिज्तावथनें त्या फोजेची पहाणी केळी, व 
अमिप्रानानें पुढील वाक्य हाटठेः--“ मी जरी जातीची बाई आहें ब त्यासंबंधानें 
माती शरीरशाक्ते जरी निबळ आहे, तथापि माक हृद्य राजपुरुषाचं आहे, ब तेसुद् 
बारीक सारीक राजपुरुषाचें नव्हे, तर इंग्लंडच्या राजपुरुषाचें आहे. ” असो. इंग्लि- 
शांचे आरमार लहानसे होतें. त्यांत फक्त ८० तारवे होतीं, आणि त्यांतील ५० तर 
हल्लों आपण जीं लहान लहान वाफेची तारव पहाता त्यांच्या आकाराची असतील 
नसतील. त्यांतील अतिशय ४ मोठीं तारबें स्पानिश आरमारांतील अतिशय लहान 
तारबांच्या जोडीला आली असती, परंत इंग्रजी तारवे चांगलीं बांधठेली, इठकी ब 
ह्मणून जलदी हळावतां येण्यासारखी हाती. त्यांबरालळ सठाशी फार शूर, निश्चयी ब 
अभिमानी असे होत. त्यांत लार्ड हॉबड, रोमन कक्‍्याथालेक, हा प्रमुस होता ब त्याचे 
हाताखालीं इफ, फरेंबिशर, व हॉकिन्स असे फारच धीट खलाशी होते. 

हे स्पानिश आरमार जेव्हां प्रिमथ बंदरांतून दिखूं लागले, तेव्हां लॉड हॅवर्डने 
आपळे छोटेखानी आरमार समृद्रांत घातले. स्पांनेश तारवे अबजड असल्या कार- 
णाने त्यांना लवकर हालता येत नाहीं हें हॉमडच्या घ्यानांत आल्याबरोबर त्याने 
आपली लहान लहान तारबें त्या मोठमोठया तारबांच्या मध्यें घाळून त्यांचें नुकसान 
करण्याचा घाट घातला, स्पानिश तारवे इतकीं उंच होतो का. त्यांच्या तोफांचे गोळे. 
शजूच्या डोकीवरून निघून जात, त्यातळें शजळा त्यापासून कांही. अपाय होत नसे. 
आणखी स्पानेश तारवांच्या बाजू इतक्या कांग्री रुंद होत्या कीं, इंभज लोकांच्या 
तोफांना नेम चांगळा सांपडे, अशा पकारचे ते स्पानिश आरमार क्याडे येथें येऊन 
थडकर्डे, पण तेथपर्यंत येहपर्वेतच त्यांसा कितीतरी ठढावें छागळें, ब त्यांच्या कित्येक 
लारबांचा फडशा उडाला. त्यानें क्याळेपाधून कांही अतराषर नांगर टाकिळा ब 








स इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


दोभही कारणें एकसारखी चाळू होती. यास उदाहरण, क्रामवेलच्या 
वतैनावरून दिसून येतं. ते असे कीं, स्पेनबरोबर युद्ध करण्याचे 
त्याचे दोन उद्देश होते. पहिला उद्देश क्‍्याथोलिक धर्माचा पाडाव 
करगे हा होता, अपा दिसतो. परंतु त्याच्याच अंतर्गत खरोखरचा 
छेंद्रेश अमेरिकेंतील मुळुख स्पेनच्या ताब्यांतून आपल्या ताब्यांत आणणे. 
हौ होता. बरें, या लढाईचा परिणाम ही तसाच झाला. जमेका बेट 
इग्रंजांस मिळालें. हीं वरीळ दोन कारणें सारखी चालू होतीं, याचें 








छाबिळी, ती भरतीबरोबर स्पानिश तारवांकडे गेलीं. तीं जळतीं तारवे पाहून स्वा- 
निश आरमारांत अगदी गोंधळ उडन गेला. हा घाट चांगला सिद्धीस गेला, कारण तीं 
जंळती तारबें पाहतांच स्पानिअर्ड लोकांनी भीतीने आपठे नांग बर उंचलले, 
कझाणि समृद्रांत तारबें घालं लागळे. परंत इेग्लिशांनी आपलें आरमार अगदीं जबळ 
आणून मिडाबिलें होते, तेव्हा स्पानिश लोकांना दुसरे कांही न करतां लढच सुरू 
फराबी लागटी. ही लढाई फार आणीबाणीची साठी, त्यांत स्पाभिशांदी तीन 
मोठाली तारबें इंग्लिशांनी बुहबून टाकिडी, आणि दुसरीं तीन किनाऱ्यावर हापटली. 
९५,००० स्पानिअ्ई प्राणास मुक. स्पानिअडे लोकांना आतां इंग्डिश आखातांतन जा- 
कयास मार्ग राहिला ना. तेव्हां त्यांनी उत्तृसमद्वाकडे वाट धारी, व आकंनी बेटांना 
घठता घालून स्वदेशी जाऊं लागळे, जातांना एका मोठ्या बादुळानें त्यांना गाठळे, 
त्यांत त्यांची अतिशय तारवे बडाळी. एवढ्या प्रचंड स्पानिश आरमारापेकी शेवटी 
- रहता राहतां ५० मोडकी तोडकीं तारवे शिष्लक रा/हिटी, ती ब त्यांबरील आजारी, 
थकटेलीं, मतयला टेकडेलीं माणते कशीतरी ही दुःखाची बातो कळविण्यात स्वदेशी 
परत गेली. यणेप्रमाणे दुसऱ्या फिडिपाच्या अभिनानानं इंग्लंडवर केठेल्या स्वारीचा 
शेयट झाला, ह्या जगाच्या स्मरणार्थ एढिझाबेथ राणीने एक ठेव लिहून ठेविळला 
आहे, तो असाः--“ इंशरपेने वादुळ सुरू झाडे व त्या आरमाराची दाणादाण 
उडाला 
* क्रामोलचें स्पेनवरोभर य॒दूः--9६५६ साळी क्रामवेलचा मानस बाद 
देशांमध्ये आपला देश श्र करण्याचा होता. युरोपांतील प्राटेस्टेट राज्यांत श्रेशतता ।निळ- 
बाबयाचा त्यचा विचार होता. भाण जेव्हां सेव्हायचा थ्यूफ तरवारीच्या जोरावर 
झालपाईन सिडीतल्या प्राटेस्टंटींना धर्म बदुळण्यास लावे लागला, तेव्हांत्या प्राटेस्टंटां- 
श्या कामवेलाने त्याच हनूने पक्ष उचाळेला. आणि फेंच प्रधान माझारिन झाच्याशी 


पाचवं]. अमेरिकेचा यरोपावर परिणाम. १५७ 


आणलीही प्रत्यंतर आहे. इ. स. १६७२ या वर्षी हालंड देशावर 
हला करण्याकरितां इंग्लंड व फ्रान्स एकत्र झाले.* या वेळी इंग्हंड व हालंड 
या दोन प्राटेस्टंट धर्मी राष्ट्रांचा कलह चालला. शाफ्टस्बरी हणून क्राम- 
वेळचीच राज्यपद्धत संमत असठेडा मृत्सदी त्यावेळीं होता, त्याचीच संमात्रि- 
विशेष करून या लढाईस होती, कारण या उभय राष्ट्रांची नवीन मुल 
मिळण्याविषगीं खटपट चाल होती. परंतु सतरावे शतक समाप्त होतांच: 
धर्मसुधारणेचे वजन राजकीय प्रकरणांत अगडीं कमी झाल्यासारखं दिसून 


७ ह आळ. 


. येते;व अठराव्या शतकांत विशेष महत्व कायत अमेरिकेचेंच दि रं लागत. 
याच कारणामुळे व्यापार वाहून तत्संबेर्धीचें चमत्कारिक स्वरूप या शत 


तह करणयाचे नाकारळे, एडित्तावेथच्या मत्तयाच्या राजनीतीप्रनाणें ह्याचे मत स्पेन 
हे राज्य यरायपांताल कथालिक राषटांत प्रमस होतें. तेव्हा माझारीनती जट फररण्याचा. 
निश्यय त्याने केळा, तो फ्रान्साला मदूत करण्यासाठी नव्हे, तर स्पातश कोंट' च्या. 
विरुद्ध जाण्यासाठी कडा. त्याच्या उद्द्शाप्रमाणे त्यानें तजयीजही केडी होती. च्ठेक 
हा आरमार घेऊन फिरत होता. ततेंच गुमपणें एक मोठे आरमार वेस्ट इंडीज घे- 
ण्याताठी पाठवडेळ होते. पण त्याला जय कांही झाला नाही, उऊट पूर्ण पाडाव झा- 
छा. असे दिस नय म्हणून त्या आरमाराने जातां जाता. जमेकाब घट घेतले. असा 
निफळ जरी त्याचा हा ग॒प्त प्रयत्न ताळा, तरी त्यानें उद्योग सोडिला नाही. जभेका बेट 
त्य नें बसाजेळें, पुढ नोव्हेंबरमध्ये फ्रान्सबरोबर तह केडा, खेतशो प्रसिद्गरण लढाई 
करण्याचे ठराविठ, व त्यासाठों लढाऊ गळचतें मरिग्य्‌ ब बठक ह्यांच्या हाताखाली दो. 
ि % हू, स. १९७० या वर्षी इंग्लंडचा राजा दुमरा चस ब फान्सचा राजा. 
सादावा लई यांजमर्ध्ये तह काला, त्याळा * डोव्हरचा तह * अर्षते नांव आहे, यांत 
कसे ठरळे की, उभयतांनी मिळून हालंडचरोषर लढाडं सुरू करावी. हॉलंड देण प़ाटे- 
स्टेट-धर्मी होता, व इंग्डेड दृणही जरी माटेस्टंट घर्वीच होता, तरी राजा चालत हा 
मनांत नेहनो क्याथोलिक अते. वरोळ तह गप्तपर्गे ताळा होता. हाठंडमध्ये क्य ये- 
जिक धत सुरू कराया अतं ह्या दोघांतीं ठराबिळे, ततच हॉलंडचे ताज्यांत अनेरिके- 
कडे वगेरे पुष्कठ मुळुद होता, तो आपल्याकडे घेण्याचा लईचा इरादा होता, ब 
त्याका न्यू झी<ड व दालेग अमेरिकेंतीड कित्येक प्रदेश इंग्लंडला मिळवून देण्याचें 
लहून बचन- दूड, हो ठढाई कांढहा बळ चालली. इ. स. १५७२ या घर्षा निकारार्चे 


चुद्ध हाळंड्रांत झालें. त्यांत हालंडचा मोड झाला, पढें ही लढाई संपली 


१५८ इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 
कास प्राप्त झाडे आहे. धर्मसंबंधींचे तटे कितीही मोठे होते, तरी ते 
स्व मार्गे पडून त्यांच्या ठिकाणीं वसाहतींसंबंधी मोठा प्रश्न सर्वांपुढे 
आला, व याच प्रश्नांत पुण्कळांचें ऐहिक हितानहित गुंतून गेलें. 

याप्रमाणे अमेरिकेले वजन युरोपावर पडूं लागलें. परंतु याचा 
अर्थ काय £ वस्ती नसलेला अफाट प्रदेश अमेरिका, ह्याचा परिणाम 
यरोपीय राष्ट्रांवर दोन रीतीनं होऊं शकेल. प्रथमत; राजकीय व्यवहारां- 
वर हणजे युरोपीय राष्ट्रांच्या राज्यपद्धतीवर पारेणाम घडूं शकेल, कारण 
बिनमालकीचा एवढा मोठा प्रदेश मोठ्या तंत्वास कारण होईल. इतका 
वेळ जो आह्मी विचार केला, तो याच बाबतीचा, हणजे बिनमालकीचा 
एवढा मोठा प्रदेश सवीसमोर आल्यामळे कसकशा लढाया सुरू झाल्या, 
ह्याजबद्दल केला. अठराव्या शतकांतल्या बहुतेक लढाया व विशेषकरून 
इंग्लंड आणि फ्रान्स यांजमधोळ त्या वेळच्या मोठमोठ्या लढाया, या 
सववीर्चे मूळ कारण हा प्रदेशच होय. परंतु याशिवाय अमोरेके- 
संबंधी दुसरा एक परिणाम घडून येणार आहे. हा परिणाम युरोपीय 
लोकांवर घडणारा आहे. त्यांच्या धंद्यांत व व्यावहारिक चाटीत फरक 
पडेल. तसच त्यांच्या औद्योगिक व अ्थशासत्रसवथी वागणुकींतही फेर- 
फार होत जाईल. ह्मणून इंग्ंडचा विस्तार हणून जेव्हां आपण ह्मणतां, 
तेव्हां त्यांत इंग्छंडच्या अंतव्येवस्थत बदल होणें असाही अथ आहे. 

इंग्लंड देश हली मोठा दर्यावर्दी आहे. त्याच्या वसाहती 
पुष्कळ आहेत. इंग्रज लोक मोठे उद्योगी आहेत. सर्व लोक जिकडे 
तिकडे असे मानतात कीं, इंग्लंड देश पूर्वापार असाच चालत आला आहे 
वं इंग्रज लोकांचा स्वभाव असा आहे की, वरच्याहून दुसरी तऱ्हा त्यांस 


९ च्च 


' सागणे अशक्य आहे. ह्या समजुतींत प्रमाद आहे, व रूकर्ट* नांवाच्या 
* रूफटं-एक जर्मन कवि ( ५७८८-१८६७ ) 


प्रांचव. ] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम. १५४ 


गृहस्थाने एक काविता केली आहे, त्यांत ल्याने अशा प्रकारच्या प्रमा- 
दार्चे सुरेख वर्णन केळें आहे. एक देवता दर पांचशे वर्षांनीं एथ्वीवर 
एकाच ठिकाणी येत असे. त्या ठिकाणी केव्हां तिळा अरण्य दिसे, 
केव्हां शहर दिते, केव्हां समुद्र दिघे. प्रत्येक वेळेप्त जे तिला 
दिसे त्याच्या उत्पत्तीविषयीं ती तेथील लोकांस प्रश्न करी व तिला 
एकच उत्तर मिळे का, अत्ताच प्रकार सतत चाळू आहे. ह्मणजे 
ज॑ ज त्या लोकांच्या समोर असे, तंच नेहमींचे आहे, असें त्यांस वाटे; 
तर अशा प्रकारचा मनाचा ग्रह असणे, हणजे इतिहासाकडे केवळ 
दुलेक्ष करणे होय. जे आपण पुष्कळ दिवस पहात आहो, तंच सतत 
सृष्टिक्रमांत पूर्वापार चालू आहे, हा चुकीचा समज इंग्रज लोकांच्या बुद्धि- 
वैचितर्यांचे वर्णन करण्यामध्ये हढ झाळेळा दिसतो. इंग्रज लोक हली 
आहित त्याहून निराळे होऊं शकले असते, इतकेंच नाहीं, तर ते पूर्वी- 
सुद्धां अगदी नेराळेच होते, असे मानणं लोकांस इतके अवघड वाटत 
की, शोध करून खरें काय तें ठरविण्यापूर्वीच आपण पूर्वापार एकसार- 
खेच असण्याचे कारण काय ? याचा ते शोध करूं लागतात. इंग्रज 
लोकांचे पूर्वज चांचे लोक असून ते समुद्रावर भटकत असत, हे बहुश्रुत 
आहे. त्याचप्रमाणं हलींचे इंग्रज लोकही मोठे प्रवास करणोरे व श्रम 
करणारे असून नवीन ठिकाणीं जाऊन राहण्यास मोठे तत्पर आहेत. 
त्यांस अंत वाटते की, आपल्याचकारेतां इंश्वरानं समुद्र उत्पन्न केल 
आहे, व त्या धोपट मार्गावरून पाहिजे तिकडे फिरून आपण निरनिराळी 
राष्ट्र काबीज करून त्यांत आपली वसाहत करण्यास कांही हरकत. 
नाही. असें जरी सर्व इंग्रज लोकांस वाटते, तरी एलिझाबेथ राणीच्या 
वेळेपासूनच इंग्रज लोक व्यापारांत व दयोवर्दापणांत पुढें सरसावूं लागळे, 

इंग्रज लोकांचा देश . समुद्ववलयवेषित आहे... लाच्या पश्चिमेस 


ऐड्ण  इंग्हंड देशाचा विस्तार. [प्रकरण 


व उत्तरस अफाट अटलांटिक महासागर पसरला आहे. यावरून 
क्रोगास असं सहज वाटणार आहे की, सृष्टस्थिर्ताला अनुसरूनच इंग्रज 
लहोक मूळपासून द्यावदो असळे पाहिजेत. प्रथम इंग्लिश द्वोपांत हे 
छोक गल्भैतांतनच आले. शेवटे समुद्रावर फिरणार्‍या लोकांनाच त्यांस 
जिकिळ, तथापि इंग्डंडचो स्थिति नाथे देशासारखो नाहो. नावे .देशांत 
'शतकोला उपयुक्त जमोन फारच थोडी आहे. ह्मणून उपजोविकेकरितां 
लोकांस समद्राशोवाय दुसर साधन नाही. एछांटाजनेट* घराण्यांतले 
राजे इग्लडावर राज्य कर्रात असतां दयांवदोपणांत इंग्रज लोक प्रत्रीण 
, नव्हते. त्यावेळी त्यांस दयावदो हे विदवाषण शोभलं असते किंवा नाही 
याचो शंकाच आहे. कधीकधी लढाइच्या प्रसंगी इंग्रज लोकांचें 
बरेंच मोठें आरमार संपुद्रपीठावर लढावयास आठेळ दृष्टीस पडे, परतु 
लढाइ संपून तह हातांच आरमारहो ग॒प्त होई. इंग्लिश खाडीत चांचे 
लोकांनो बरीच पुंडाई माजविल्याचे आपण वाचतो. यावरून स्पेन 
देशाच्या किनाऱ्याजवळीळ समुद्रावरसुद्धां इंग्रज ळोकांस आपला अंमल 
पूर्णपणें बजावतां येत नव्हता असं उघड होतें. मध्ययुगांतरी जशी 
कोणत्याही राष्ट्राची कायमचा फोज नव्हती, तद्वतच इटलीतील कित्येक 
नगरसंस्थानेखेरोज करून, इतर कोणत्याही राष्ट्राचे कायमचे आरमार 
नव्हतं, असं कित्येक ठिकाणीं लिहिलेले आहे, ते यथार्थ आहे. त्या 
वेळी आरमार वरचेवर मोडलं जात असे. जेव्हां एखादा लढाईचा 
प्रसंग यई, तेव्हां व्यापारी लोकांच्या खासगी गलबतांसच तेवढ्या वळे- 
पुरते सरकारी परवाने देऊन लढाईस बोलावून घेण्याची चाल असे. 
व्यापारी लोक आपलीं गलबत लढाईला पाठविण्याचे खुषीने कबूळ करीत 


ह्याचे कारण ह कीं लढाइला गेल्याने शात्रंचीं गलबते लटण्याची त्यांस 
ह घराणें 9 1५४---१ ४८५ पर्यंत राज्य करीत हात १ ौ 


पांचर्वे. ] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम. 1.31 
सावि येई, इतकेंच नाही, तर पुढें चांचेपणाचा धंदा चाळविण्याची चां- 
गली सोय त्यांस मिळे. ऐटाजनेट* राजांच्या वेळेस जरी इंग्र लोकांचा 
ळढाईकडे अठीकडच्यापेक्षां जास्त कळ होता, तरी त्या वेळेत लढाई 
समुद्रावर न कारेतां जमीनीवरच करण्याचा त्यांचा विशष परिपाठ असे 
त्या वेळच्या इंग्लिश सेन्यानं न पराक्रम केठे आहेत, त्यांच्यापुढे इंग्लिश 
आरमारांचे पराक्रम अगदी झांकून जात असत. केसी, पायट्यिसा 
वगेरे ठिकाणच्या जमीनीवरील लढायांची आपणां सर्वास चांगली आठवण 
आहे. परंतु स्ल्यूम्‌ वगेरे ठिकाणच्या£ समुद्रांतील लढाया कोणा- 
च्याही स्मरणांत नाहात. 

* वास्तविक पाहूं गेठें असतां, हे उवड आहे कीं, दयोवर्दीपणांत 
इंग्रज लोकांचा पुढारीपणा त्यांस वाटतो त्यांपेक्षांफार अलीकडचा आहे. 
सतराव्या शतकांत इंग्रज ळोकांच्या आपआपसांत कित्येक लढाया झाल्या 
तेव्हांपासून व राबट ढ्ठेक याच्या वेळेपासून इंग्लंडचे नांव 'दयीवर्दी- 
पणांत पुढें येऊं लागळें. क्रूसेड्स हणून जीं प्राचीन काळीं धर्मयुद्ध 
झाली, त्या युद्धांनंतर भूमध्य समुद्रांत इंग्रजांचे आरमार नित्रालटरच्या सामद्र- 
घुनोतून स्पनच्या पूव किनाऱ्यापर्यंत ब्ठेकडे साहेबाने नेळ, त्या. 





"ण0*0/णापएणण0000 0000 0000000 00 22५५०८--०८0५॥-४५०८/॥७ 0 ७0”नपो करील टन कत “भयरी 


टीप पान १९० पहा. 
१ टीप--* पान 3५ पहा 


४. इ. स. १३३८, शृंभर वर्षाच्या युद्दांतील फ्रेचांबरोबरची समद्राबरील लढाई 
इंग्ठडचा तिसरा एडवड [बजयी झाला. 


$ राबटे बेक ( १५५८--१६'५७ ) हा इंग्लंडचा मोठा शूर, धीट असा सं- 
छाशी ब आरमारावरेथा हुशार योड्टा होता. त्यानें पाठमेंटच्या पक्षाने पहिल्या 


चालस राजाच्या कारकारदातोल राजा व प्रजा ह्यांच्यामधील यद्वांत पष्कळ लढाया 


मारल्या ब प्रिस रुपटं याला बऱ्याच सामन्यांत जेर कले, त्याबदूड पालनेंटनें त्यास 
पुष्कळ बल्लास ब शाबासकी दिली 


११२ इंग्डंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


वेळेस तो प्रिन्स रूपट' याचा पाठलाग करीत होता. फ्रान्सिस 
ड्वेक,' रिचर्ड ग्रेनव्हीळ,? आणि जान हाकिन्स$ वगरे ब्छेकच्या पूर्वीचेही 
दयोवर्दी योद्धे आहेत; तरी एलिझाबेथ राणीचे आरमार बाल्यावस्थेंतच होत, 
व त्या वेळचे योद्धेही चांचे किंवा समुद्रचोर यापेक्षां जास्त नव्हते. ट्यूडर 
घराण्यांतील राजांच्या पूर्वी इंग्लिश आरमार केवळ गर्भातच होतें, असे 
म्हटलें तरी चालेल. पांचव्या हेन्रीची लहानशी कारकीदे खेरीजकरून 
पंधराव्या शतकांतील इंग्लिरा आरमाराच्या इतिहासांत कांहीच तथ्य 





इंग्ठंडचा राजा पहिला जेल्स हाची मळगी ऐएडठिताबेथ होती. हा पहिल्या चालं- 
सच्या राज्यांतील राजा व प्रजा हांमधील युद्ठांत होता. हा राजाच्या पक्षाचा होता. 
तो शूर ब धाडशी होता, पण फारच आविचारी होता. त्याच्या अबिचारामळें पोहल्या 
चालसर्चे १६४४ त माश्टेनमूरच्या लढांईूत समूळ नुकसान झालें. त्याला राबर्ट ब्ठेक 
द्यार्ने फार जेरोस आणठें. तो दुसर्‍या चाळंसच्या राज्यांतील डच लोकांपरोबरच्या 
युद्धांत होता. त्यानें आपल्या आयुष्याचे शेवटचे दिवस तत्वज्ञानाच्या विषयांत, 
रसायन शाखांचे प्रयोग करण्यांत, तसेंच शिल्पकामांत घालवले, 


॥ टीप पान १५४ पहा. 


४: सर रिचर्ड ग्रेनव्हीलळ (१५४०-१५९१) हा शूर इंग्लिश सरदार होता. त्यानें 
हंगेरीमधील बादुशाही सेन्यांत तुर्कीच्या विरुद्ध लढाई कळी, व परत आल्यावर ऐय- 
छेड जिंकण्यांत त्यानें मदत केळी. १५८५ त त्यानं अमेरिकेवर स्वारी करण्याचे 
काम घेतलें. १५५१ त त्याला एक स्पानिश आरमार ठलटण्याचें काम सांगितलेले 
होते. पश्चिमेच्या बेटांवर गेल्यावर एक जबरदस्त स्पानिश आरमार त्याजबर पाठवले. 
तें पोंचल्याबर अडमिरल हावडं हा समद्रांत आपलें आरमार घेऊन गेला. परंतु प्रेन- 
व्हील हा आजाऱ्यांना बर घेण्यासाठीं पाठीमार्ग राहिला, इतक्यांत त्याच्याभाबतीं 
स्पानिश आरमाराने गराडा घातला. त्यानें आपल्या तारवाचा बचाव करण्याकारितां 
पराकाधेची शथे केली. परंतु त्याला जखम झाल्यानें तो मरण पाबला. 


8 हाकिन्स, सर जॉन:--- (१५२०-१५५५ ) हा फार शूर खलाशी ब 
आरमारी योदा एझःचेथच्या कारकीदीत होता. त्यानें आफ्रिका, गिनी, बेस्ट 
'डेहीज बगेरे ठिकाणीं सफरी केल्या. त्याचीं समुद्रांतील शूर छत्ये हाकल्यूटच्या सफरीच्या 


वृत्तांत सांगितलेली आहेत. त्यानें स्पानेश आरमारांची दाणादाण उडबिण्यांत फार 


पांचवे. ] __ अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम. श्दश 


नाहीं. त्यापूवीहा कांही. आरमार असले तर निरुपयुक्तता हे त्याच 
साधारण स्वरूप असून त्याजकडून पराक्रम घडले असं अगदी विरळाच. 
याप्रमाणे आरमाराचा इतिहास शोधीत पाठीमागें जातां असं कळते कीं; 
कायम आरमाराची कल्पना प्रथम पहिल्या एडवर्ड राजास सुचली... 


दयावर्दीपणांतच काय, परंतु समुद्रांतरी नवीन जमिनीचा शोध 
लावणे वगेरे इतर सर्वे प्रकारच्या सामुद्रिक व्यवहारांत इंग्लंड देशाची 
चळवळ अगदी अलीकडचीच आहे. पंधराव्या आणिं सोळाव्या शत- 
कांत जी अपरिमित नवीन जमीन दृष्टोत्पत्तीस कित्येकांनी आणिली, त्यांत 
इंग्लंडचे अंग नव्हत, असं नाहीं. तरी पण त्यांत पुढारीपणा आपला 
आहे" असे त्यांनीं हणणे केवळ धाडस होईल. या कामांत इंग्रजांची 
तरतरी आरंभीं थोडी जास्त होती. इंग्ठंडांतील ब्रिस्टल शहराहून एक . 
गलबत निघाले तेच अमेरिकेच्या महाद्वीपास प्रथम लागळे. ह्मणजे 
कोलंबसाच्याही पूर्वी सुमारे एक वष इंग्लिश खलाशांनींच खुद्द अमेरिके- 
वर प्रथम पाऊल ठेविडं. तेव्हां त्यामुळे या कामांत स्पेन देशाशी इंग्लं- 
डची स्पर्धा चाळ होईल असा सुमार दिसत होता. येथे कदाचित्‌ कोणी 
अपे हणतील कीं, वरील ब्रिस्टल येथून निवाळेल्या गलबताचा कप्तान केबर 
हा जातीनं इंग्रज नव्हता, मग इंग्रजांस प्रथम अमेरिका सांपडली असे करस 
हणतां येइल ? यास इतकेंच उत्तर आहे कीं, कोलंबसहीं स्पेन देशाचा राह- 
णारा नव्हता. तथापि स्पेनदेशांतून त्यास मदत मिळाली असल्यामुळे, त्याचे 
पराक्रम जसे स्पेनचे असे हटले जातात, तद्वतच केबट यास. मदत इंग्छंडां- 


पन नर, 








क टा“ 








अभ 


श्रम केले. त्याबह्दूळ त्याला नाईट किताब मिळाला. तो सर फ्राशिस ड्रेक हाचा आम 
हाता ब त्याचेबराबर १५९७ त स्पेसच्या बेस्ट इंडीसू बसाहलीबर. स्वारी घेऊन 


गेला होता. पण ती संपविण्यापू्वी तो मरण पाबळा, त्यानें सलाशासाठी एकः 
दवाखाना चाथम मक्कामी बांधडा होता. 


१६४ इंग्लंड देशाचा विस्तार [ प्रकरण 


तून मिळाली असल्यामुळें, त्याच्या कृत्यांचे भूषण इंग्लंडासच आहे.* 
याप्रमाणे जरी इंग्रजांची सुरुवात बरीच तारीफ करण्याजोगी दिसत 
होती तरी ते लवकरच मार्गे पडळे. इंग्छेंडचा राजा सातवा हेन्री हा 
पैश्याचा मोठा चिकट होता. *अशा कामांत त्यानं पेसे खच केले नाहींत, 
हं शाहणपण नव्हे. आठवा हेन्री राजा तर धर्मसुधारणेच्या चक्रांत 
सांपडला होता, हाणून दुसऱ्या विषयांकडे लक्ष देण्यास त्यास सवड 
झाली नाही. नवीन जमिनीचा शोध लावणारे जे आरंभींचे गृहस्थ 
प्रसिद्ध आहेत, त्यांत इंग्रेचांचं नांव नाही. कोलंबस मरण पावल्यानंतर 
पन्नास वर्षेपर्यंत फ्रॉबिशर,* फ्रान्सिस डेक! यांचा समुद्रास पायही 
लागळा नव्हता. समुद्रावर लढाया मारणं, नवीन जमिनीचा शोध लावणे 
व त्या ठिकाणी वसाहत करणे या गोष्टीमध्ये पुढारी हणून जी राष्ट्र नावा- 
- जलेली आहेत, त्यांजमध्यें इंग्छंडची गणना. स्पानिश आरमेडाच्या पूर्वी 
ह्मणजे इसवी सन १९८८ चे पूर्वी होत नसे. स्पेनचे नांव तरी पुढें 
येण्यास स्पेन लोकांचीं कृत्य कारण नसून नशीबच कारण आहे. कारण 
केवळ त्यांच्या नशीबानंच कोलंबस त्यांजकडे आला. खरोखरी या कामांत 
पुढारीपणा पोर्चुगीज लोकांचा होता. कोलंबस त्यांच्याआड आला 


* जान केबट नांवाचा एक इटालियन जातीचा गहस्थ व्हेनीत येथोळ राहू- 
णारा होता. बिस्टठ शहरांत येऊन राहज्यावर त्यास सेबाशियन नांवाचा एक मुलगा 
झाळा, हाच मुडगा पुढें ब्रिस्टल येथून इंग्रजांचे एक गलबत घेऊन प्रथम अमेरिकेंत 
गेला, थावरून अमेरिकेचा शोध प्रथम इंग्रजांनीं लाबला असे हणतां येईल. तरी 
पण पुराव्यावरून ही गोष सिद्ध होत नाही. हृळवाल्ड याच्या ग्रथांतीठ सेबाशियन 
केबढ याजवबरीळ विवेचन पहा ग्र.क 

__ " मार्टिन फ्राबिशर एक प्रासिद्ध हंग्ठिश खठाशी. ह्यानें इ. स. १५५२ पासून 
नवीन परदेश शोधण्याचे कामांत ब्रांच महत्कत्ये केळो. हा स्पानिश आरमाराचे वेळेस 
 दैग्टिशांकडे ठढत होता | 
-_ पं टीप-* पान १५५७ पहा, 














पांचर्वे. ] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम. १३५ 


नसता, तर त्यांनींच पुढील सरव लौकिक मिळविला असता. बरे ज्या गोष्टी 
घडून आल्या त्याच घेऊन चाललें, तरी कोलंबसाचेविरुद्ध पोर्चुगीझ 
लोकांस असे ह्मणतां येईल कीं, हिंदुस्थान सांपडण्याच्या उदेशानं जर 
कोलंबस निवाला होता, तर त्याचा रस्ता चुकून त्यास हिंदुस्थान सांपड- 
लही नाहीं. परंतु पोर्घगीझ होकच रस्ता न चुकतां. हिंदुस्थानांत प्रथमतः 
आले.* याप्रमाणे पहिल्या वगोत जीं राष्ट्र आहेत, त्यांत इंग्लंडची 
गणना नसून त्याच्या खाळच्या पायरीमध्ये इंग्लंड व तसेच फ्रान्स हे देश 
येतात. येथेसुद्धां इंग्ढंडचे नांव फ्रान्सच्यापूवी घाळतां येईळ कीं काय 
याचा संशय आहे. ह्या संशयाचा निकाल लावणें इतिहासांच्या दुर्बो. 
धतेमुळे,अववबड आहे. ज्या त्या देशाच्या इतिहासकारांना आपआपल्य 
लोकांची कृत्यं अतिशयोक्तीने वर्णन केलीं आहेत. पुढें जव्हां दयोवर्दी 
पणांत इंग्रेजांचेंच वर्चस्व सवत्र कबूल झालें, तेव्हां ते हिरावून घेण्यार 
कोणी एवाद्या राष्ट्राने प्रयत्त केला असतां, त्यांस त्वेष यावा. परं 
आपलें वचेस्व आहे, अशी खात्री असल्याशिवाय त्वेष तरी कसा येईल 
स्पेन देशाने हे वचेस्व उत्तम रीतीने सुमारें १ ०० वर्षेपयंत उपभोगिल्या 
नंतर त्यांच्याशीं स्पर्धा करण्याचें इंग्रेन लोक धाडस करूं लागले व ९ 
मिळत नसतांही त्याजकरितां झटून उद्योग करण्यांतच त्यांस समाधा' 








* आणखीही कोणी या संबंधांत कोलंबसच्या तर्फे असें हणतील, कीं रस्ता 
न चकतां हिंदुस्थान सांपडण्यापेक्षां रस्ता चकून अमेरिका सांपडणेंच जास्त प्रशंसनीय 
आहे. अशा हगण्यासही पो्चुंगाघत लोकांस असें उत्तर देतां येईल की, आपण दोनही 
रतत्ये केळी, हिंदुस्थानास दुसरी सफर करण्याकरितां हणन जेव्हां गलबते: हाकारुन 
पोघुंगीझ लोक लिस्बन शहराडून निघाले, तेव्हां त्यांस बाहील देश लागला. त्या 
वेळी अमेरिका सांपडून फक्त आठच वर्षे झालीं होती, व कोलंबस जर त्या वेळी 
मुळी जन्मास आठेळा नसता, तर अमेरिकेंतील बाझील देश त्यांनी प्रथम शोधून 
काढल्यामुळे अमेरिका प्रथम पोचुंगीज्ष लोकांसच सांपडळी, असें हणतां आलें असतें. 


(गमं.क. ) 


(६६ इंग्डड देशाचा विखार. [ प्रकरण . 
वाटत असे. सतराव्या शतकाचे शेवटीं अमेरिकेचा बराच भाग स्पेनच्या 
अमलाखाली आला. हिंदी महासागरांतून पोचेगीझ अंमलदार हिंदुस्थांनां- 
तीळ पोचुंगीझ मुळुवाचा कारभार करण्यास येऊं लागले. स्पेन देशांतील 
पाद्री लोक जपान वगैरे दूर देशी जाऊं लागले. जे प्रदेश पूर्वीच्या कवीस 
केवळ काल्पानिक असे वाटत, त्याच प्रदेशांत एक पोचेगाळ देशांतलळा 
प्रसिद्ध कवि* सोळा वर्षेपर्यंत जाऊन राहिला. त्या ठिकाणी त्यार्ने एक 
मोठें वोररसप्रधान काव्य ठिहिळें. इतक्या सव गोष्टी घडून आल्या तरी 
दयावदीपणांत इंग्रेन लोक अगदीं नवशिके असून त्यावेळीं त्यांच्या वसा- 
हतीही मुळींच नव्हत्या. 

इतका वेळ दयोवदीपणाविषयी इंग्रज लोकांचा इतिहास सांगण्यांत 
आला. आतां त्यांचे कळाकोशल्य आणि व्यापार यांविषयी विचार 
करूं. या विषयांसेअधीही आपणांस अंत आढळून येईल की, त्यांत जो 
एवढा मोठा जय इंग्रजांस प्राप्त झाला, तो कांह अंतस्थ कुशलतेचा स्वभाव- 
सिद्ध पारेणाम हणून झाला नाही. प्रथ्वीवर असे कांहीं देश आहेत कीं, 
त्यांमध्ये कित्येक जिन्नस अतोनात उत्पन्न होतात. अशा देशांशी इंग्लं- 
डचा एक विशिष्ट संबंध घडून आला असल्यामुळे वरील गोष्टींत इंग्रज 
लोक इतके प्रवीण झाळे आहेत. त्या देशांत लोकसंख्या विरळ असून 
जमीन सुपीक व विपुळ असल्पापुळें उत्पन्न चांग होते, परंतु जे जिन्नस 
त्या देशांत उत्पन्न होतात, त्यांपासून उपयोगाच्या वस्तु, कारागिरीनें 
तयार करण्यास तेर्थाळ लोकांस सवड नाही. कारण, त्यांचा सवे वेळ 
उत्पन्न करण्यांत जात असल्यामुळें कारागिरीचे काम करण्यास कोणी 
लोकच मिळत नाहीत. परंतु कारागिराचें काम करण्यास सवड आहे, 


* ह्या मागाचे असरीस कमान्स नांबाच्या कबीचा उल्लेख आहे, तोच हा 
' साबा, । 


पांचवे. ] अमोरकेचा युरोपावर पारिणाम. १६७ 


अशी लोकसंख्या इंग्डंडांत पुष्कळ आहे; व कारागेरीच्या उपयोगाचे 
उत्तम साधन दगडी कोळपा, हाही तेथ्रे विपुळ सांपडतो, हणून अमेरि- 
केचा कापूस व आस्टेठिमा येथील लोकर हे पदार्थ, उपयोगाचे जिद्लस 
तयार होण्याकारेतां इंग्डंडांत येतात. हा व्यापारपुद्धां अगदी अली- 
कडचाच आहे. अठराव्या शतकाच्या उत्तराधात यांबिक कला जस- 
जशी वाढत गेळी, तसतसं कोळशाचही महत्व वाडठे. अमेरिकेचा शोध 
लागेपर्यंत आरंभीं जिञसच उत्पन्न होत नव्डये. बरं, पण अमोरिकेचा 
शोध लागल्यावरही सुमारे २९ ० वपेयर्यीत आगगाडी चाळू नसल्यामुळें 
तेथें होत असलेल्या उत्पन्नाचा उपप्रोग करतां येत नसे. तेव्हां यावरून 
हें उवड, होतें की, कारागिरामध्ये इंग्रज लोकांचा पुढारीपणा फारच 
अठीकडचा अहि. करागिरोसंबंधाने फ्रांटामनेट राजांच्या वेळी इंग्ल- 
डची स्थिति ह्ळींच्यापेक्षां फारच भिन्न होती. त्यावेळी कारागिरीचीं कामें 
होत नव्हती, अते नाहीं, परंतु त्या वेळो इंस्ठिश राष्टाचा हलींच्या- 
प्रमाणे उद्योग सपाऱ्याने चालत नव्हता. कोणतीही गोष्ट प्रत्यक्ष करून 
दाखविण्यामध्ये ते त्या वेळीं फारसे कुशळ नव्हते. पंधराव्या शतका- 
मध्ये एका ग्रेथकारांने त्यांनाबिषयीं अस लिहून ठेविळें आहे कीं, “ इंग्रज 
लोक फार श्रम पडले तरी थकत नसल्यामुळे त्यांचे बहुतेक जीवित्व 
धार्मिक व शद्ध आहे. '' त्यावेळी इंग्रन लोकांची उपजोविका मुख्यत 

करून फांडसेबरोबर' चालत असलेल्या व्यापारावर होत असे. इग्ळ 


. -जापपीकपशीपीणाणी चीप 








क ही गोष्ट फार्टेस्क साहेबाने लिहिळी असून तिचा उतारा कनिरहाम यानें 
आपल्या “ इंग्रज लोकांचा उद्योग ब व्यापार यांची बाद ” या ग्रंथांत घेतला आहे, 
“ इंग्रज लोक सुस आणि पारमार्थिक अरून पंधराव्या शतकामध्ये त्यांची स्थिति 
बिलक्षण गांग्रढळ होती. त्यांच्या अंत:करणांत कोटेबिक ममतेचा ळेशही नसे. 
गार्डिनररुत पास्टन लेटस, पुरक ८, एस्ता. पञ ९> पहा. ग्र. क. 

४. फुंडर्स हा फ्रास्स दुशाचा एक प्रांत बेळजियम देशाला ळागलेला आहे. 

, क 


डांत॑ लॉकर उत्पन्न होत असून ती छांडसंमध्य जाऊन तेथे तिची वसखें 
बनतात. हल्लीं आस्टेलिया आणि वेस्ट रायडिंग* यांचा जो संबंध 
आहे, तोच संबंध पूर्वी इंग्लंड आणि छांडर्स यांचा होता. हलली ज्या- 
प्रमाणे सिडने शहर आहे, त्याप्रमाणे त्या वेळीं लंडन होतें. चेटा 
आणि बूजीसा ही त्यावेळी, हीच्या ठीड्स$ आणि ब्राडूफडे$ या शह- 
रांप्रमाण होतीं. 

ही इंग्ढंडची स्थिति एडिझाबेथ राणीच्या कारकॉर्दीपर्यंत अशीच 
राहिळी. परंतु जेव्हां दयोवर्दोपणांत इंग्हंडचे पाऊल पुढें पडत चालल, 
तेव्हांच कारागिरीच्या संअंधानं हे इंग्रम लोक पुढे सरसाऊं लागले. 
हाळंड आणि स्पेन यांच्यामध्ये जी धरमसंबंधीं मोठी लढाई झाली,.तिच्या- 
योगाने फ़ांडसे येथील कारागिरीचा व्यापार अगदीं बुडाळा. तेथील 
कारागीर लोक इंग्ढडांत येऊन राहिले, आणि तेथे नाविच्‌ प्रांतांत जो 
मोठा उद्योग पूर्वीपासून चालू होता, त्यास या नवीन कारागिरांनी बरीच 
ऊर्जित देशा आणिळी. याप्रमाणं इंग्लिश कारागिरींच्या इतिहासांत 
: नाविच्‌ येथील कारागिरोचा काल ' हून प्रथमारंभीं प्रसिद्ध आहे. 
सवे सतराव्या शतकांत कारागिरी नाविच्‌ येथेंच चाळू होती. या वेळची 
विशेष गोष्ट अशी आहे की, इंग्ठेंडांत जेवदी लांकर उत्पन्न होत असे, 
तेवढ्याचींच ते वस्त्रे स्वतःपुरती तयार करीत असत. ज्याप्रमाणे आरंभी 


टाटा टकल पापा स 





पाप टाटा" ण नशील प ककटटली-ल याण नट 





नेर क 5 $ 13 र रघ ञ > ञ_ टा, व हि ऱ्ञझ स ये 
इग्ठंडांतीळ याक नांबाच्या परगण्याचे तीन माग केळे आहेत. त्या प्रत्ये-. 
कास रायडिंग ह्मणतात. त्यांतीळ पाश्विमेकडील भागास बेस्ट रायडिंग ह्मणतात. 

1 सिडने-आस्ट्रेलिया बेटाचे चार भाग आहेत. त्यांपैकीं न्यू साउथ बेल्स 
यांचें मुख्य शहर तिडने आहे. येथील बंदुर फार चांगठें असून व्यापार फार झपा- 
य्थाचा चालतो. 

1. घट आणि बजीस ही दोन शहरें बेलाजियम देशांत आहेत. पूर्वीया 
हिकार्णा मोठा व्यापार चालत असे, 

& ढोड्स्‌ आणि बडकड हो दोन शहर इंग्ठडांत आहेत. 


चांचरवे.] शनोतिर्या वुरौगावर परिणाम शर 


इंग्हंड देशांत जिन्ञस उत्पन्न मात्र हीत असे व तो तयार होण्या- 
करितां दुसरीकडे जात असे, व ज्याप्रमाणे ही जिव्स बिलकुल उत्पन्न 
होत नून कारागिरीचा मात्र व्यापार चालतो, त्याप्रमाणे सतराव्या शत- 
कांत नव्हतं. त्यावेळीं दोनही गोष्टी तेथेच होत असत. जेवढे उत्पन्न 
होईल, तेवढ्याचेच जिन्नस तेथें तयार होत असत. 
इतकें कारागिरोसंबंधाने झाले. परंतु हलींची इंग्लडची भर- 

भराटी फक्त कारागेरींतच आहे असें नाहो. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या 
ठिकाणीं माल नेण्याआणण्याचा इंग्लंडचा व्यापार सर्व जगाशी पुरू आहे, 
हणूनच देवघेव फार असून इंग्हंड देश सर्व प्रकारच्या व्यापारांचें मध्य- 
स्थान झाळे आहे. हा माल नेण्याआणण्याचा व्यापार इंग्लंडाकडेसच 
येण्याचे, कारण, त्या देशाचा दर्यावर्दींपणांत पुढारीपणा हें होय. हणन 
जर दयांवदींपणांत इंग्डेंड देश मध्य कालामध्ये पुढारी नव्हता, तर या 
व्पापारांतही तो पुढारी नव्हता, हें उबड आहे. त्या काटी एका ठिकाणा- 
हून दुसऱ्या ठिकाणीं माळ वगेरे मुळींच जात येत नसे. कारण हा 
माळ जाण्यायेण्याचा मुख्य रस्ता समुद्रावरून होता. अमेरिकेचा शोध 
लागेपर्यंत हा रस्ता कोणास माहीत नव्हता. त्यावेळीं इटली व जर्मनी 
वभेरे मध्य युरोपांतील देशांतलीं मोठमोठी शहरे, व्यापाराची मख्य स्थाने 
असत. पेधराव्या शतकांतील मोठे उद्योगी व्यापारी झटले ह्मणजे 
झारेन्स येथील मोडेसाय*, आग्सबगगे येथील फगर्सा, जिनोआ येथील 
सेंट जाजे! नांवाच्या ब्यांकेचे उत्पादक वगैरे होते. | 

* माडसाय नांबाचे एक घराणें इटलीतील फुरेन्स शहरीं फार प्राचीन काळा- 
पासून नांबाजलले होते. 

1 जर्मनीतील बव्हारेया प्रांतांत आग्सबर्ग हणून एक मोठें शहर आहे. त्या 
ठिकाणीं फ़गर नांबाचे एक घराणें पूर्बा फार प्रसिद्धीस आलेलें होतें. त्याचा म्‌ळ 
पुरुष जान फगर हणून कोडी होता. उद्योग ब व्यापार यांचे योगानें त्यानें अतो- 
खात द्रव्य संपादून कल. . 

$. सेंट जाजं नांवाची पेढी जिमोआ शहरी ह. स. १४०७ या बर्षी स्थाप< 
श्यांत्‌ गा अदून सर्व युरोपांत फार प्रसिद्ध व जनी अशी होच पेढी हुती. 





(७५ इग्ठंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


मध्य यंगांत व्यापाराचे संबंधाने इंग्टंडचं पाऊंठ फार पुढे नव्हते, 
इतकेंच नाही, तर उल्ट फार मार्गच होतें. त्या वेळच्या व्यापाराने 
भरमरारटीस आलेल्या देशांतून इंग्लंडची फार नाचक्की होत असावी. ज्या- 
प्रमाणे जमनीची व फरान्साचीसुद्धां व्यापाराची पद्धत व हुंडीच्या देव- 
घेवीची व्यवस्था हीं इंग्लिश लोकांस अगदीं अडाणी अशीं वाटतात, त्याच- 
प्रमाणे मध्य युगांत इटालियन लोकांस इंग्ठंडच्या संबंधाने वाटत असे." 
मोठमोठ्या शहरांत इटाठळियन लोकांचें त्या वेळचे ते उच्च प्रतीचे राहणे, 
दूरदूरच्या प्रदेशांशी व्यापाराचे संबंधाचे त्यांचें दळणवळण, प्रत्येक गोष्ट 
तरतरीने करण्याची त्या वेळची त्यांची शेली, या सर्व गोष्टी मनांत आणून 
इंग्लंड आणि फ्रान्स यांची ते लोक रानटी देशांत गणना कर्रात , असत. 
हे देश केवळ शेतकींत गुंतळे असून, त्या वेळच्या सुधारलेल्या कल्पनांचे 
त्यांस वारंही लागले नव्हतं. 

पुढं एक मोठी घडामोड झाली. इटळी आणि जर्मनी अगदीं मार्गे 
पडत चालले. व्यापाराचे मध्यस्थान दुसरीकडेस जात चाललं. तरी इटली 
व जमेनी यांच्यामागून भरभराटी झाली, ती इंग्लंडची नव्हे, तर हाठंड 
देशाची. सतराव्या शतकांत बहुतेक काळपर्यंत जगाचा सव माल नेण्या- 
आणण्याचा व्यापार डच लोकांच्या हातांत होता. हालंडचे राजधानी 
शहर आमस्टेडोम हं सवे घडामोडीचे मुख्य स्थान होते. ऑलिव्हर 
क्रामबेळच्या वेळेस व दुसऱ्या चालंस राजाच्या कारकीदींच्या आरंभीं 
इंग्लंडचा सव तंटा हालंडबरोबर चालला होता. पुढें सतराव्या शतकाच्या 
शेवटी शेवटी हालंडही मार्गे पडत चाललें. त्या वेळपर्यंत इंग्लंडची व्यापा- 
रांचे कामांत मुळीच प्रसिद्धि नव्हती 

याप्रमाणे वर सांगितठेल्या सर्वे गोष्टी एकदम ध्यानांत घेतल्या 
हणजे अते दिसून येतं की, इंग्ठंड देश जो आज दग्नीवदीपणांत, व्यापा- 


पांचवं. ] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम. १७१ 


रांत आणि उद्योगांत अगदी अग्रगण्य दिसत आहे, तो अलीकडेच असा 
झालेला आहे. अठराव्या शतकाचे पूर्वी अग्रगण्यता इंग्ठंडांत मुळींच 
दृष्टोत्पत्तोस येत नव्हती. सतराव्या शतकांतही अग्रगण्यता इंग्रजांस 
प्राप्त होण्याचा सुमार मात्र दिसत होता. हं महत्व इंग्छंडास प्राप्त हो- 
ण्यास सुरवात केव्हां झाली, असा प्रश्न विचारला असतां, त्याच उत्तर 
अगदी उधड आहे. ही सुरवात एलिझाबेथ राणांच्या वेळेपासून झाली. 
ह्या वेळेपासून अमेरिकेचे वजन युरोपावर पडूं लागळें. यावरून 
एक विदीष गोष्ट अशी उघड दिसते कीं, हलीची इंग्लंडची उच्च स्थिति ब 
इंग्रजांचे एक विशिष्ट महत्व यांस मूळ कारण अमेरिकाच होय. नार्वे 
येथील* दर्यावर्दी लोक इंग्रजांचे पूर्वज होते, हणून हलीचे इंग्रज लोक दर्या- 
वर्दी झाले, असें नाहीं. तसेंच प्रथमचे आंग्लो-साक्‍्सन लोकांची उद्यो- 
गाकडे विशेष प्रवृत्ति होती, हणून ह्ींचें कळाकोशल्य आणि व्यापार 
वाढला असं नाहीं; तर याचे कारण कांहीं निराळेंच आहे. हें कारण 
घडून येण्यापूर्वी पुष्कळ काळपर्यंत इंग्रज लोक शेतकींत गुंतठे असून धन- 
गरी बाण्याचे होते. त्यांस पूर्वा लढाईची अभिरुचि होती, परंतु समुद्रा- 
वर पराक्रम करण्याची ते पवो करीत नसत. | 
कारळे रिटर* नांवाचा एक भूगोलतच्वेत्ता झाळा. त्यार्ने एखाद्या 
देशाच्या भूगोलिक सृष्टस्थितीवरून तथा सुधारणेचे तीन पर्याय बांधले 
आहेत. पहिला सरित्तटीन, हणजे नदीसंबंधीचा; दुसरा औपड्टीपक 
हणजे लहान लहान समुद्रसंबंधीचा; आणि तिसरा महाव्यिक हणजे 
महासागरसंबंधीचा. याच पर्यायक्रमानं देशाची सुधारणा बदळत जाते, 


शभ 


% हा एक अवाचीन काळचा बिरूयात भूगोलवेत्ता बर्लिन येथें होऊन गेला 
तो इ. स, १७७९ या वर्षी जन्मला असून १८५९ या श्चर्षा मृत्यु पाबळा, भूगोठ- 
शासखाची तुधाऱणा प्रथमत; यागेच केली, 


१७२ इंग्ढंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


असं वरील गृहस्थाचे हणणे आहे. अमेरिकेचा शोध लागल्याने जे 
फेरफार घडून आले, त्यांचे योगाने सुधारणेसंबंधीचे हे मत प्रचारांत आलें 
असावे; कारण, अमेरिकेचा शोध लागल्यानंतरच युरोपीय सुधारणा वरील 
दुसरा पर्याय सोडून तिसऱ्या पर्यायांत गेी. त्या वेळपर्यंत सव व्यापार 
फक्त भूमध्य समुद्रांत चालत असे. महासागर हा रहदारीचा रस्ता नसून, 
उलट देशाची मर्यादा हणून मानला जात असे. युरोपाच्या उत्तरेस जे 
ल्हान लहान समुद्र आहेत त्यांच्यातून थोडेबहुत दळणवळण पूवी चाळू 
होते; व इटली, जमनी, डेन्माकं वगैरे देशांतील कित्येक हान्स* या नांवान 
प्रसिद्ध असलेल्या शहरांचा व्यापार ह्याच मागोने सुरू होता. तरी पण 
व्यापाराचे व हरएक प्रकारच्या सुधारणेचे त्या वेळचे मूळ धर'भूमध्य 
समुद्र होता. ह्मणजे मध्य काळांतील लोकांचे व्यवहार प्राचीन काळच्या 
व्यवहारांशीं इतकी साम्यता पावतात कीं, इटली देशास स्वभावतःच समु- 
दराचा फायदा पुष्कळ असल्यामुळें दोनही काळांत आल्प्स पवताच्या 
पश्चिमेकडील देशांपेक्षा इटाठीचेच वचेस्व सर्वांत जास्त असे. जरी 
मध्ययुगांत इंग्ठंड आणि फ़रान्स यांची वर्चस्वपणा मिळविण्याकडे बरीच 
प्रवृत्ति होत होती, तरी इटालियन लोकांस हे देश बरेच. रानटी वाटत 
असून बुद्धिमत्तेनेही आपल्यापेक्षा त्यांस ते कमी प्रतीचे मार्नात असत. 
याचें कारण अस कीं, जरी इंग्ठंड आणि फ्रान्स यांस समुद्राचा फायदा 
घेतां येण्यासारखा होता, तरी समुद्राचा उपयोग त्यांनीं न केल्यामुळें 
हृ्ठी हान्स शहरे हणून जो प्रसिद्ध आहेत, तीं बेमेन, हांच, श्यूबेग, हीं होत. 
हान्स हा शब्द पूया समाज या अथी योजला जात असे. यापूर्वी या समाजांत 
पुष्कळ दुशांताळ व्यापाऱ्यांचा समविश होत असे. डेन्माक, जमंनी, इटली, बगेरे 


देशांतील व्यापारी वरील नांबानें प्रासिदय्‌ असत, व त्यांचाच व्यापार झपात्याचा 
होता. हृक्ली बर लिहिडेल्या तीनच शहरास हें नांघ ळाबण्यांत प्रेते, 


पांचवं,] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम. श्ड्र 


त्यांची स्थिति समुद्रकिनारा नसलेल्या भूमध्यगत देशासारखीच राहिला. 
इटालियन लोकांस भमध्य समुद्राचा मोठा फायदा मिळत होता. 
छारेन्स* शहरच सव महत्व लांकरीच्या कपड्यावर होतें. व्हेनीस,* 
पीसा*आणि जिनोवा यांच्या ताब्यांत पुष्कळ प्रांत होते. त्यांशीं 
ब परमुलुखाशीही त्यांचा व्यापार उत्तम चालत असल्यामुळे तीं शहरे 
नेहमीं फार भरभराटींत असत. त्या वेळी इंग्ठंड आगि फ़रान्स या देशां- 
मध्ये जहागोरदारी'बलवत्तर वाढून ते सुस्त बनले होते. अथेन्स आणि 








% ठो सर्व शह इटली दुशांत आहेत. 

१ फ्यूडळ सिश्‍्टिम;-- आपले इकडील जह'गीरदारीप्रमाणें युरोपातील कि- 
त्येक दुश्युंत रक लष्करी व्यवस्था सुरू होती, तिळा फ्यझाटझम हणत सब देशांतील 
जाभिनीची मालकी देशाच्या राजाकडे असावयाचीं. त्याने त्या जमीनीचे बिभाग 
फरून ते देशांतील बलाढ्य लोकांना वांटून यावयाचे. ह्या जमीनीबद्दळ सारा वगेरे 
त्यांना कांही यावा लागत नसे. फक्त त्यांनीं राजाला इतर्के बचन द्यावयाचें असे 
की, “ आह्या लढाहच्या प्रसंगी राजाला रणामध्ये आमच्या आश्रेतांनिशी मदत 
करूं. '' अशा घचनावर ठेवलेल्या जमिनांना * फॉफ ! ही संज्ञा होती. 

जे बलाढय जभीनदार अतत त्यांना आपल्या जामिसनी एकट्यांना संमाळ- 
बतना, तेव्हां ते त्यांच तुकडे पाडून ते दुसऱ्यांस दुत. ह्या पोटजमीनदारांना मोठया 
जमीनदारांबरोबर बरच्यासारख्याच शर्ती कराव्या लागत, हांचहून आणखी छोटे 
जमीनदारांनाही त्याच शर्ती पाळाव्या लागत. ह्गजे ह्या पद्धतीस एसाया वृक्षाची 
उउमा शांभड. त्याला जसा एक जाड बुंधा, पुढे फार्‌ मोठया फांदया, पुढ त्यांटून घारी 
थारक फांदया आणि शेबटी पाने असतात, त्याप्रमाणें ही पदत होतो. ही पद्टन रोम 
यादुणही नाहीशी झाल्यापासन थोडथोडी पडत गेढी, ता जर्मनी, फ्रान्स बगेरे 
देशांत सुरू झाडी. ती इंग्लंडांत नामन विजयाच्या पूर्दीतुद्धां कांही भित्न स्व. 
रूपानें बसत होती. नामन बिजयानंतर मात्र फ़ान्साच्या पद्धतीप्रमाणे सुर झाली. 
ही पद्दूत सुमारें ? राव्या शतकाच्या प्रारंभाठा मोडूं लागळी, त चोदान्या शतकांत 
अगदी मोडली, '“* फ्यूडइल तिस्टिम ” प्रमाण लढाई करणे ईं प्रत्येकाचे कतन्यच 
होते ती कतेन्यता पुढ नाहीशी झाडी. पण क्तब्यताब'द्दे जरी नाशी झाली, 
तरी' लढाऊ जोम कायम राहिला, आणि लढणे ही क्राडा झाली. केबळ होला” 
शातर बलाढय ळोक आपले पद्रो लष्करी लोक ठेवू लागले. त्या लोकांचा एकभेका- 
सरार्ठी जीवास जीव देऊन लढण्याचा पण असे, झा ठहाऊ टोळयांचा पुढे फार भाड 


१७४ इंग्हंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


कारिंथ*, येथील सुधारलेल्या राष्ट्रांशी जशी थेसळी आणि मासिडोनिया 
यांची पूर्वी तुलना होत नसे, तशीच इटालींतील भरमराटीस आलेल्या 
नगरराष्ट्रांशा फ्रान्स आगि इंग्लंड यांचीही तुलना होण्यासारखी नव्हती. 

___ कोलंबस आणि पोचुंगीझ लोक हे हो सवे स्थिति तत्काळ बद- 
ळून टाकण्यास कारण झाले. व्यापाराचा चलनमा्गे भूमध्य समुद्र 
होता. तो बदलुन त्यांचे ठिकाणी त्यांनीं अटलांटिक महासागर खुला 
केला. त्याच वेळीं इट्ठी देश मार्गे पडला, व आणखी संकटे त्या 
देशावर आल्यामुळें त्या वेळच्या घडामोडींचा कार्यकारणभाव पुष्कळ 
अस्पष्ट भासतो. राजकोय संबंधानंही इटली देश सहजरीत्या त्याच 
वेळीं खालीं आला. आल्पप्त्‌ पवतावरून परकीय लोकांनीं इटलीवर 
स्वाऱ्या केल्या. फ्रान्स आणि स्पेन यांच्यांत लढाई जुंपून तिचे सम- 
रांगणही इटली देशच झाला. त्यामुळें तो देश हतवीय॑ होऊन त्याचे 
विभाग झाले. सव लोक गुलाम होऊन परकीयांचे ताब्यांत गेले. हे 
ज इटलीचं महत्व एकवार नष्ट झाल, तं पुन्हां त्यास कधीही प्राप्त 
झाले नाही. अशा प्रकारचें संकट येण्याचे उघड कारण परकीयांच्या 
स्वाऱ्या होत. यांजमळें इतर लहानमहान फेरफार त्यावेळीं काय होत 
होते, इकडे कोणाचे लक्ष जात नाहीं. इतर कारणे तंच कार्य घडविण्या- 
विषयी त्याच वेळी सुरू होती, हागून, जरी त्यावेळी इटली देशा- 
बर बाहेरून कोणीं स्वाऱ्या केल्या नसत्या, तरी तो देश त्याच वेळीं 


ण ह हणण खिळा ८ सकल टक ब्टयटओ रप 0१७ 0७ 








हाऊ लागला, हणून त्या आजचाद्‌ नाह'शा करण्यावंषयी कामन्स समन अज कळा 
हाता, पुढ ह्याच टांव्यामुळ आपहांत बखड हाऊ लागळे, होतां होतां “वास आफ 
॥ध राझाज " हणून ज आपसांत य॒द्ू झाले, तयांत बलाढय ळोफांचा समळ विध्बेस 
झाला, ह्या वराळ काळाठा “शुंब्हलजी एज हणजे 'सरदारी बाण्याचा काळ अरे 
-खॉंब्र आह 


सोस देशांतीठ धळ, 


पांचवे. ] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम. १७५ 


खालीं आल्याशिवाय राहिला नसता... ज्या गुप्त झऱ्यांतून इटली देशास 
शक्ति आणि सिद्धि यांचा सतत पुरवठा होत असे, तो अमेरिकेचा 
शोध लागल्यामुळें आटून गेळा. हल्लीं इंग्डंडांतील केंट परगण्यामध्य 
कांहीं बंदरे अशी आहेत, कीं ज्या ठिकाणीं पूर्वी उत्तम समुद्रकिनारा 
होता, त्या ठिकाणीं ही समुद्र पुष्कळ मार्ग हटला आहे. त्या बंदरां- 
प्रमाणेच इटळीची स्थिति झाळी, अर्ण हझटळे असतां चिता नाहीं. जरी 
कोणी परकीय शत्र आल्पस परवेत ओलांडून आळे नसते, तरी ज्या नग- 
रांत पूवी चळवळ व धामधूम होती, त्या ठिकाणीं शांतता आगे उदास- 
पणा जिकडे तिकडे पसरलाच असता. याचे कारण भूमध्य समुद्र मार्ग 
हटला न्स नाही, तर अगदी होमरच्या वेळेपासून जी योग्यता त्या समु- 
द्रास प्राप्त झाळी होती, ती आतां नाहींशी झाली. भूमध्य समुद्र 
हणजे सवे इतिहासांत मुख्य समुद्र इतकेंच नाही, तर याशिवाय दुसरा 
समुद्र इतिहासांत नाहीच. भूमध्य समुद्र ह्मणजे सवे माणसांच्या दळण- 
वळणाचा व सुधारणेचा मार्गे, तो आतां बंद झाला. आटलांटि महा- 
सागरांतून व्यापार चाळू होतांच तुक लोक समुद्रावर फार प्रबल झाले, 
व त्यांनीं भूमध्य समुद्रांतीळ सवे व्यापार अगदी धुवून टाकिला. रांके 
आपल्या इतिहासांत असें हणतो कीं, नवीन प्रदेशांचा शोध लागल्या- 
मुळें बासिलोना येथील व्यापारास फारसा धक्का बसला नाही. तो इ. 
स. १९५२९ या वर्षापासून झपाट्याने बुडत जाण्याचे कारण बार्बोरोशा 
था नांवाच्या दोन श्र तुर्क सरदारांनी समुद्रावर मोठमोठे जय मिळवि- 
ल्यामुळें तुके डोक फार प्रबल झाले, व फ्रेंचांचा साटैमनबरोबर तह 
होऊन बार्बरी' संस्थानाची स्थापना झाली. या गोष्टींमुळे, भूमध्य 


* इदलीतील एक शहर. शय्या 
गडा ! बाथरी स्टेट्स हणून उत्तरआफ्रिकेंत कांह संस्थानें आहेत, त्यांत आडंजी> 
रिया, मोरोको, टिपोळी आणि ट्यूनिस इत्यांदेकांचा समाबेश होला. 


समुद्रांतीठ मूळच्या व्यापारास मोठा. धक्का असला. ह्या गोष्टी इतक्या 
उघड घडून आल्या कीं, युरोपाच्या सुधारणेचा वर सांगितलेला दुसखे 
पर्याय येथेच संपून तिसऱ्या महाब्थिक पर्यायास स्पष्टपणें सुरुवात 
झाली, जणुंकाय ईश्वरी संकेतच असे घडवून आणण्याचा होता, असं येथे 
निःसंशय वाटणारे आहे. 
या सर्व गोष्टींचा एक मोठा पारेणाम असा झाला की, सवे घडा- 
मोडीरचें आणि बुद्धिमत्तेचे मुख्य स्थान जे पूर्वी युरोपाच्या मध्यभागी होते, 
त॑ आतां त्याच्या पाश्चिमेकडे जाऊं ळागळे. सवे सुधारणा जमंनी आणि 
इटली या देशांतून पश्चिमेकडे जात आहे. ती कोणत्या ठिकाणीं स्थाईक 
होईल, याचा नेम नाही. तरी ती जास्त पाश्चिमेकडेसच स्थाइक होण्याचा 
संभव आहे. सोळाव्या शतकांत ज्या कित्येक गोष्टी घडल्या, त्यांजहून 
ही गोष्ट किती भिन्न आहे, ती पहा. त्या शतकाच्या आरंभीं जगांतील 
सर्व कुशलता इटली अगर जर्मनी यांत वास करीत असे. अवार्चान 
कलाकीशल्याचा अति भरभराटीचा काल इटलीत गेला आहे. या कलेत 
इटलीशीं स्पधा करणारे कोणी असतीळ तर ते जमन कारागीर होत. 
कारण, मिकेळ आंजेळो ह्मणून जा इटलीमध्ये अत्युत्तम कारागीर होऊन 
गेळा, त्याससुद्धां जमन कारागिरांचे कसब केवळ टाकाऊ वाटलेले नाहीं. 
इतकें होत असतां धर्मसुधारणा ही प्रथमतः जमनींतच होऊं लागली. 
अशा प्रकारें जर्मनी, इटली वगेरे देशांतून विद्या व कला यांस ऊर्जित 
दशा येऊन धर्म वगेरेंची सुधारणा चाळली असतां फ्रेंच आणि इंग्रज हे 
लीक त्या गोष्टी आपल्यास संमत आहेत, इतकें मानण्यांतच आपल्यास 
कृतकृत्य समजत. यावरून ते या कामांत पुढारी तर नव्हतेच; उलटे 
उद्गासीन मात्र हाते. परंतु सोळाव्या शतकाच्या उत्तर भागांत सुधारणा 
हळू पश्चिमेकडे जांत आहे, असा भास होऊं लागतो. इटली आणि 





बॉचर्वे. ] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम _ १७७ 


अर्मनी यांची प्रथम सुधारणेच्या बांवतीत बरीच स्पर्धा होऊन नेतर ते 
ड्रोनही देश मार्गे हटले व हळुहळु असें दिसू लागलं की, मोठमोठ्या 
गोष्टी दुसऱ्याच देशांत घडून येत आहेत. असें होतां होतां सर्वे बुद्धि- 
मत्ता आणि महत्व हीं मध्यभागांतून निघून जाऊन पश्चिमेकडील दर्यावदी 
देशांत मात्र दिसून येऊं लागलीं. 
हे पश्चिमेकडील देश हणजे जे अमेरिकेच्या मालकाबिद्दल झगडत 
होते, तेच होत. भूमध्य समुद्राचे संबंधाने प्राचीन काळीं प्रीस आणि 
इटली यांची जी स्थिति होती तीच स्थिति अट्लार्टक महासागराचे संबं- 
धान स्पेन, पोचेगाल, फ्रान्स, हालंड आणि इंग्लंड यांची यावेळी झाली. 
बरीळ प्राचीन राष्ट्रांप्रमाणे याही राष्ट्रांची सर्व गोष्टींत कुशलता दृष्टोत्पत्तीस 
येते. नवीन देश मिंकून वसाहत करण्याचे व न्यापार वाढविण्याचे 
मोठमोठे बेत जे पूवी अगदीं गांवढळ व एकाच तर्‍हेचे असे दिसत असतत, 
ते आतां कांहीं निराळेच रीतीने बदलत आहेत, असें दस लागले. या 
गोष्टीचा इंग्लिश राष्ट्रावर काय पारेणाम झाला, हे वर सांगण्यांत ऑँटंचे 
आहे. हालंड देशावरही अशाच प्रकारचा विलक्षण पारेणाम फार त्व॑- 
रित घडून आला. हालंड देशाचा अगदीं बढतीचा काळ ह्मणजे सत- 
राव्या शतकार्चे पूवीर्धे. त्या देशाची अशी भरभराटी होण्याचे कारण 
काय त॑ आतां आपण पाहूं. 
पूर्वी हालंड देशाच्या प्रजासत्ताक राज्यांत मोडत असठेले व हह्ठीही 
तेथील राज्यांत मोडणारे सांत परगणे आहेत. ससल प्रदेश, 
ीझ, झणून ज्या देशांस संज्ञा आहे, त्यांत या सात. परभण्यांचा 
समावेश होऊनही आणखी बेल्जियमच्या राज्यांत मोडणारे सर्व प्रांत 
त्यांत येत असत. या सखल प्रदेशांतील सर्व लोकांनीं स्पेनचा राजा 
दुसरा फिलिप याचे विरुद्ध बंड केलें. या बंडाचे 'वेळी हल्ठी बॅल्नियमधे 
२१३ | हि 


श्ण्ट इंग्ढंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


रॉज्याखाली मोडत असलेले प्रांत, बरेच चांगल्या स्थितींत होते. त्या 
भ्रांतांत कारागिर्रीचे धंदे सपाट्याने चालले होते. ज्याप्रमाणे हली लांका- 
शायर* किंवा वेस्ट रायडिंग यांची व्यापाराचे कामांत मरभराटी आहे, 
_ त्याचप्रमाणं मध्ययुगांत ह्या प्रांतांची होती. हलीं हाळंडच्या अमला- 
खालीं मोडणारे जे प्रांत आहेत, ते त्या वेळीं फारसे पुढ आलेले 
नव्हते. ते समुद्रकांठी असून तेथील बहुतेक लोक मासे धरून विक- 
ण्याचा धंदा करीत असत. वर जै स्पेनच्याविरुद्ध बेड झालें हणन 
सांगण्यांत आले, त्याचा पारेणाम असा झाला कीं, बेल्नियममधले प्रांत 
स्पेनच्या ताब्यांत राहिले व त्यांस पुढे“ स्पेनच्या ताब्यांतले सखल 
प्रदेश !' असं नांव पडले. परंतु हालंडखालीं मोडणारे प्रांतांचा पुष्कळ 
दिवसपर्यंत स्पॅनिश लोकांबरोबर निकराचा झगडा चालला होता, तरी कांहीच 
'निकाळ लागेना. शोवर स्पॅनिश लोकांना त्यांस आपल्या ताब्यांतून सोडून 
देणें भाग पडले, तेव्हां ते स्वतंत्र झाले. परंतु ही लढाई चाळू असतां 
बेल्जियमच्या प्रदेशांतील लोकांचे धंदे, उद्योग बुडाले. त्याच वेळी 
छांडसेमधील फ़ेमिश नांवाचे कारागीर लोक स्वदेश सोडून निघाले ते फि 
रत फिरत इंग्ढंडांत येऊन स्थाईक झाले; व त्या ठिकाणीं त्यांनी लोकरीची 
थर तयार करण्याचे कारखाने काढले. परंतु हालंडचे अंमलाखाली जे 
प्रदेश होते, ते आरंभीं गरीब स्थितींत असतांही लढाईमध्ये बरेच सांवरळे, 
आणि लढाई संपण्याचेपूर्वीच त्या ठिकाणीं सर्व जगामध्ये मोठा असा 
घडामोडीचा व्यापार चाळू लागला. असे होण्याचे कारण काय बरें 
असाव? उघड आहे की, ते समुद्रकांठचे प्रदेश होत. आणि समुद्रां- 
तून अमेरिकेकडे जाण्याचा मोठा रस्ता त्यांच्या अगदी दाराशी होता. 


क॑ हृग्ळंड देशांत उत्तरकडे एक परगणा आहे. त्यांत कोळशाच्या मोठमोठ्या 
खाणी असल्यामळें व्यापार सपाट्याचा चाठतो. येथे सर्व प्रकारचे कापसार्चे कापड 
तयार होत असतं 
॥' बेस्ट रायडिंग, याकशायर परगण्याचा एक भाग, यांतहा कोळशाच्या 
मह्षाणी आहेत. येथें लोंकराचें कापड तयार झेतें 


प्रांचवें ] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम १७९ 


इंग्रज लोकांच्या अगोदरपासून ते समुद्रावरील व्यवहारांत प्रबीण झाले 
असल्यामुळें त्यांच्यापूर्वीच ते ह्लौकिकास आठे. स्पेनबरोबर जी त्यांची 
लढाई झाली, तिजमुळें त्यांचे नुकसान न होतां उलटा फायदा झाला 
कारण स्पेन देशाचे पुष्कळ प्रांत अमेरिकेत होते. त्यांत वस्ती अगदी 
थोडी होती. परकीय हला आला असतां त्यांत बिलकूल मजुती के- 
लेली नव्हता. तेव्हां सहज त्या प्रदेशांवर हला करण्यास हालंडच्या 
लोकांस संधी मिळाली. हालंड देश अगदी नापीक, तेथील लोकवस्ती 
फार थोडी व मुळपासून अगदी कंगाल. अशी स्थिति असतां स्पॅनिश 
लोकांबरोबर ते टकर देऊं शकले. इतकेंच नाही, तर उलटा त्यांजवर 
त्यांनी आपला पगडा बसविला. इतके करूनही लढाई चाळू असतांच 
त्यांनी अमेरिकेकडे जाऊन तेथे मोठमोठ्या वसाहती वसविल्या, व. पूर्व 
महाद्वीपांतही पुष्कळ वसाहती स्थापन केल्या. या सवे गोष्टी पाहून 
सवे जगतांतील राष्ट्रांस विलक्षण आश्चये वाटल असेल. शिवाय, स्प 
प्रकारची सुधारणा समुद्रमागाने पूर्वेकडील प्रदेशांतून पश्चिभकडे जात 
चालली होती, ती या वेळी हालंड देशाइतकी दुसरी कोठे दिसत नव्हती. 
याप्रमाणे व्यापारामध्ये जसे हे हालंडचे लोक या वेळी प्रवीण झाले, तसेच 
विद्वत्तनेही त्या वेळी ते फार वारिष्ठ होते.  लिप्पियस,* स्कालिगरां 
डेकार्टस* वगेरे तत्ववत्ते पुढे येण्यास हेच लोक कारण झाले, व ग्रोटि- 
अस", पाएट हेन, व्हान टांपाः वगेरे विख्यात पुरुष हालंडांतच प्रासि- 
द्धीस आले. 
लिप्तियत्त (१५४५७-१%०६ ); डेकार्ट्--( १५५६-! ६५० ); ग्रोंटियस 

(१५८३-१६४५ ) हे तीन हालंड दुंशांत फार मोठे तःबबेत्ते होते | 

)' जोसफ जस्टस स्कालिगर (_१५८३-१९५० ); पाएट हेन (१५८०० 
१४५५ ) हे फार पिद्टान गहस्थ हाते. ह्यांचाही उद्य हालंडांतच जाला, 

1 व्हान ट्रॉप ( १५९७-१६५३ ) हा इच लोकांचा फार प्रसिद्ध नावाडी 
होता, बरील महान पुरुषांच्या काठावरून हालंड देशाची य़ा बेळी कशी मरमराठी 
झेती, हें सहज कळून येईल. 





साय डड 


१ इग्लंड देशाचा विस्तार. __ [अकरण 


. अमेरिकेचे वजन युरोपांतील देशावर पडल्याचं हे एक फारच 
विठलण व चोख उदाहरण आहे. त्याच गोष्टीमुळे इंग्लंड देशावर 
जितके जबरदस्त परिणाम घडून आले, तितके हालंडमध्ये घडले नाहीत, 
यांच कारण हालंड देशाच्या राजनीतीचा पाया फार आकुंचित होता व 
तो मोठा होण्यास हालंडमध्ये जागाच नव्हती. हे परिणाम हालंडमध्यें 
थोडेच दिवस टिकले, तरी फार त्वारेत घडून आले असल्यामुळें, त्यांचें 
कारण नवीन भूमीचा शोध लागणे हे अगदीं स्पष्टपणें सर्वास दिसण्या- 
लोग आहे. 

अश्या प्रकारचें अमेरिकेचे वजन युरोपावर पडत चाललें. हे 
वजन त्या वेळच्या लढाया आणि तह यांमध्ये दिसून येतें इतकेंच केवळ 
नाहीं, तर युरोपांतीळ पाश्चिमात्य राष्ट्रांची संपत्ति वाढली व त्यांचें मूळ 
. श्‍बरूप अगदीं बदटून गेलें, या गोष्टींनींही त॑ चांगलें व्यक्त होत आहे. 
पृष्कळ वेळां असे घडत की, एखादे मोठें साहसारचे कृत्य जेव्हां कांहीं 
राष्ट्र करुं लागतात, तेव्हांच त्यांची सुधारणा वाढत जाते, व ती कायमची 
होण्यास त्या राष्ट्रांना पुष्कळ पिढ्यांपर्यंत श्रम करावे लागतात. युरोप 
आणि एशिया यांजमध्यें प्राचीन काळीं मोठी लढाई जुंपून तिचा परिणाम 
आस देशाची ऊर्जित कळा हा होय. त्याच प्रकारची कूसेड्सू* नांवाची 

% धरमयुदू.-ख्रित्तांची पाबेभ्र भामे जरुसलेम तुकी लोकांच्या हातांत होती. ले 
महमदाचे अनुयायी होते, ब ते ख्रिस्ताचा ह्ूंष करीत. ख्रित्ती लोक आपला प्रम तेथें 
जन्मला ब मेला अस नानीत, हणून त्या भूमीच्या दुशंना थे जात असत. ज्या पबिन्न 
थडग्याख्षाली ख्रित्ताठा प्रला आहे असा समज होता, तें त्यांना फार मिप होते. 
सेव्हां त्वा थडग्याच्या दुशनास ते जात. परंतु तुर्क लोक त्या याजकरूंचा फार छळ 
- "करात. फौटर धि हर्निट ह्या नांवाचा एक याजकळ युतेपांत पत आडा ब आपडे 

, झल कसे झाले ते सांगू लागला, त्याच्या वृत्तांतानें प्रत्येकाच्या मनांत जरुसठेन 


- हुक लोकांच्या हातांतूक सोडदिण्याची इप्या उत्पक्च साली, पोपरने त्या इं्ष्येस मर 
._ 'दिळी, जे युद्ठास गेळे त्यांनी झापल्या हाच्या बाहूवर. तांबा कूस धारण केळा, 


म्ध्ययुगांत झाळेलीं धर्मयुद्धे होत. अमेरिका खंडाच्या मालकीविषयी ह्या 
अलीकडच्या दोन तीन शतकांतळे युरोपीय राष्ट्रांचे तटेही याच वर्गातळे 
आहेत. जी उन्नतावस्था या राष्ट्रांस पूवी माहीत नव्हती, ती त्यांस 
प्राप्त होण्याची उत्तम साधनें त्यांस मिळण्याचे हंच मुख्य कारण होर्ते, 
व याच तंट्यामध्ये इंग्ठंडास जयप्राप्ति झाल्यामुळें तो देश आजकाळ 
इतका वैभवोचतेस जाऊन पोंचळा आहे 

पंच महाराष्टांची एकमेकांवर वरचढपणा मिळण्याविषयीं जी झटा- 
पट फार दिवसपर्यंत चालली होती, तिची समाप्ति होऊन शेवटी इंग्लंडास 
जय मिळण्याची कोणतीं मोठीं कारणे झाली, हं सांगून हा भाग संपवाव- 
याचा आहे. या पांच राष्ट्रांपेकीं स्पेन आणि पोचुगाल हीं दोनही इतरां- 
पेक्षां स्वोद्योगांत एक शतक पुढे होती, आणि हालंडसुद्धां इंग्ठंडच्या 
पुढेच होते. नंतर सुमार शंभर वर्षेपर्यंत फ्रान्स आणि इंग्लंड यांचें वैम- 

नस्य चाढू होते. दोघांकडे लढाईची तयारी बहुतेक सारखीच होती. 

' तरी शेवर्टी या पांच राष्ट्रांपेकी शक्तिमान व सर्वात वरचढ असे इंग्हिश 
महाराष्ट्र ठरठे. हली इंग्लंडच्याच ताब्यांत वसाहती फार आहेत. 

प्रथम एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे की, हालंड आणि पोचे- 
गाळ हे दोनही देश फार लहान असल्यामुळें मोठ्या कृत्यास जरूर लाग- 








हणून त्या युद्राठा “ होली बार” अथवा “ कूतेड ” हणजे धर्मयुद्ध अशी संज्ञा आहे 
ह्या यद्वास सुरवात इग्कडचा राजा बुडल्यम हाच्या राज्यांन झाळी. पाहिलें सुड 

०९६ त झाडे, जेरुसलमला जाऊन पोहबेपर्यत सन्याच फार हाल झाले. तेथे 
पोंचल्याबर पांब आठवडे वेढा घाळून बसल्यावर जर्सलेम हस्तगत ताळे. ले 
ख्रिस्ता लोकांच्या हाती १३८७ प४त र.हिळे. पुढे दुतर्‍्या हेन्तीच्या राज्यांत दुसरें 
घमयुदू झालें. त्यांत हेन्राचें अंग बंच होते. तिसरे ध-यद्टध पहिल्या (रिचडच्या 
कारकीदात झाळे, पुढें तिसर्‍या हेन्रीच्या बेळेपर्यंत धनयुद्धाची इष्या कायम होती. 
'छा घर्मयुद्धांचे परिणाम पुष्कळ बाइट झाले. त्यांत राजे ठोकांना त्या यंदाच्या 
'मांबारने कर्‌ पुष्कळ बसावेण्यास सोय झाली. 


१८९ रॅंग्लंड देशाचा विस्तार [प्रकरण 


शारी सामुग्री त्यांमपा्शी नव्हती. हाठंडचा मोड. होण्याची कारणें उघड 
असून तीं वर कित्येक वेळां दाखविण्यांतही आलीं आहेत.. स्पेनबरोबर 
सुमार ८० वर्षेपर्यंत जी हाळंडची लढाई चालली होती, तिजपासून हालं- 
डला किती फायदा झाला, हे नुकतेच सांगण्यांत. आठें.. परंतु ही संपतांच 
हालंडची व इंग्लंडची समुद्रावर लढाई जुंपली, व लागलीच फ्रान्सबरोबरही 
हालंडची लढाई चाळू झाठी. ही दुसरी लढाई सुमारे ९० वर्षेपर्यंत सुरू 
होती. समुद्रांतरी इंग्लंडसारख्या सत्ताधीश राष्ट्राशीं टकर मारण्याचे 
घाडस हाठंडच्या शक्तीबाहेरचे होते, हणूनच हाळंड देश खालीं आला. 
अठराव्या शतकाच्या आरंभी हालंडच्या शक्तीचा ऱ्हास होत आहे, हे 
व्यक्त होऊं लागळें. युट्ेक्ट* येथीळ तहाचे वेळीं तर हालंड्स लोकांनीं 
आपली हत्यारे खालींच ठेविली. जरी त्यावेळीं हालंडचाच जय झाला, 
' हरी त्याची शक्ति जी एकवार मोडली, ती पुन्हां त्यास प्राप्त झाली नाहीं. 
___ पोचुंगीझ लोकांवर दुसरेच अरिष्ट आठे. आरंभापासन आपल्या- 
जवळ सामुग्री फार थोडी आहे, हे त्यांत माहीत होते. तरी सामथ्यी- 
नुरूप फक्त आमिकेच्या उत्तर किनाऱ्यावर वसाहती करण्याने त्यांची 
तृप्ति न होतां, त्यांनीं शक्तीच्याबाहेरील प्रचंड कृत्यास हात घातला, हे 
ह्यांचे दुर्भाग्य होय. इ० सन १९५८० या वर्षी पोर्चंगीझ लोकांस एवढा 
मोठा अपजय प्राप्त झाला कीं पूर्वी कोणाही युरोपीय राष्ट्रास असा प्राप्त 
झाला नसेल. पोर्चुगाठच्या वसाहती सर्व जगभर पसरल्या असून मोठ- 
मोटी व्यापाराची ठाणीही पुष्कळ होतीं, तरी त्यांची व्यवस्था बरोबर न 
राहिल्यामुळे, तो देश स्पेनच्या अमलाखाली आला. साठ वर्षेपर्यंत 
पोर्चगीझ लोक स्पेनच्या ताब्यांत होते. त्यावेळी पोर्चगीझ लोकांच्या 
. थसाहतीही स्पेनच्या ताब्यांत आल्या. त्यांजवर डच लोकांस सहज 


श्रांचरवे. ] अमेरिकेचा युरोपावर परिणाम. (त्पै. 
हल्ठा करितां येऊन, पोर्चुगीझ लोकांचें मोठें नुकसान झालें. याप्रमाणे 
पोचुंगालचें नुकसान होत असतां स्पेन लोकांस मोठा आनंद वाटत असे. 
याजबद्दळ पोर्मुगीझ ग्रंथकार स्पानिश लोकांस मोठें दूषण देतात, कारण 
स्पेनच्या चुकांबद्दल पोचेगीझ लोकांना प्रायश्चित्त भोगावे लागलं. इ० 
स० १९६४० या वर्षा पोचुंगालमध्ये सवे लोकांनी स्पेनच्या अंमठास त्रासून 
बंड कलं, आणि जगांझा वंशांतील पुरुषास राज्यपद देऊन नवीन राज्य- 
स्थापना केली. हे वंड होण्याचें मुख्य कारण वसाहतींसंबंधीं पोर्चुगालचे 
अतोनात नुकसान झालें, हं होय. तरी एकवार झाळेळं नुकसान पूनः 
कधीं भरून आले नाही. त्यांनीं केलेलं बंडही त्यांस अपायकारकच 
झाले. , बंड करण्यासाठीं त्यांना इंग्लंडची मदत घ्यावी लागली. त्याज- 
बद्दल मुंबई बेट त्यांनी इंग्रजांस दिलें. हे एक त्यांचें नुकसानच झालें 
बरे, नवीन राज्य स्थापन झाले, तं पूर्वीसारखे बळकट कधींही झाले नाहीं. 
प्रिन्स हेन्री,* बार्थलोमो डि ओझ, वासकोडिगामा,7 माजेल 


“णा 0 0७0) 0) 00) 0] 00000 चाळक यननकचळमहाडाडचा मामी, 


* प्रिन्स हेन्री (93५४--१५७० ) पोरचंगालच्या राजघराष्यांतील एक पुरुष 
होता. तो गादीचा मालक नव्हता. तरी त्यानं स्वदृशाकारतां अतोनात श्रमब 
उद्योग केले आहेत. नाव्हिंगेटर हझगज नावाडी हे त्यास एक टोपण नांब असे. नोका- 
नयन कठेस पथम अलन ह्यानेंच दूळे, ब पोचंगाल देशांत बघशाळा प्रथमतः त्याजें 
, स्थापिळी. या बेधशाळेत घेतलेल्या वेधांचा इतर राष्ट्रास पड फारच उपयोव झला, 

1 बाथळोमा डि आजे हा एक पोचगाल देशांत फार शूर खलाशी हाता. इ. 
स. १४८७ यां वर्षा तो ञाफ्रिकेच्या दासिण बिदूस प्रद'सेंगा घालुन परत स्वदेशी 
आला. त्या भशिराजवळ प्यास एक मोठें तुफान लागलें, हाणूत * तुफानाचे भुशीर*! 
(केप आफ स्टाम्सं ) असे त्यानें त्यास नांब दिर्ठे. परंतु त्या वेळच्या पोरचुगाल- 
'च्या राजाचा सर्व हेतु हिंदुस्थान देश शोधून काढण्याचा अमल्यामळे आफ्रिकेचा 
दुसिण बिंदु सांपडल्यानें हा त्याचा हेतु ट्ढ होऊन सफल होण्याची अशा दिसूं ला. 
गली, ह्णूत त्यानें त्या भुशिरास * चांगल्या आशेचं भशीर ', 'केप भाफ गुड होप * 
असें नांब दिलें | | 

र! टीप,--* पान १५ पहा, 


१८४ इंग्लंड देशांचा विस्तार. [ प्रकरण 


हेन्स,* आणि कामोन्स, इत्यादि ज्या मंडळीची युरोपौच्या इतिहासांत 
विलक्षण कीर्ति आहे, ती पूर्वीच्या राज्यांत होऊन गेळी. ह्या नबीन 
राज्यांत तशी मंडळी उदयास आली नाहीं. 

या ठिकाणीं हे सांगितलें पाहिजे की, या गोष्टी घडून येण्यांतही 
अमेरिकेचं वजन युरोपावर पडलें आहे. हाळंड देशाची ऊर्जितावस्था व 
ञ्यापारवाद्धि यांचें कारण जसें अभेरिका ह्मणून वर सांगण्यांत आले आहे 
त्याचप्रमाणे पुढे कित्येक व्षीनीं झालेल्या पोर्चैगाल येथील राज्यक्रांतीचेही 
थोडंबहुत कारण या नर्वान वसाहतीच होत 


हाळंड आणि पोचुंगाल यांजाविषयीं विवेचन झाले. आतां स्पेन 
आणि फ़ान्स यांचा पराजय होण्याचें कारण एकच आहे, असें कधीही 
हणतां येणार नाही. तथापि ज्या कारणाचे योगाने दोनही देश खाली 
येण्यास बरीच मदत झाली, असे एक मुख्य कारण सांगतां येईल. 
स्पेनच्या वसाहती त्यांचे ताब्यांतून गेल्यास फार दिवस झाले 
नाहीत. इंग्ठंडच्या वसाहती अमेरिकेंत स्थापन होण्यापूर्वी शंभर वर्षे 
स्पेनच्या वसाहती अमेरिकेंत स्थापन झाल्या. परंतु इंग्डंडंच्या वसा- 
हती स्वतंत्र झाल्या. नंतर ९ ० वर्षेपर्यंत स्पेनच्या वसाहती त्यांचे ता- 
ड्यांत होत्या, हणून इंग्लंडची आणि स्पेनची तुलना केली असतां. 
इतकाच फरक दिसतो कीं, इंग्रज लोकांसारखे स्पौनेश लोकांनीं नवीन वसा. 
* माजेल हेन्स:-<हा पोचुगाल देशांतठळा एक प्रसिद्द खलाशी असावा | 
1. कामोन्स (१५२ ४---१५७९ ) हा पोर्चुगाल देशांत एक विद्वान कवि होऊन 
गेला, स्वदृशांन लोकांकडून त्यास फार त्रास झाल्यामळें तो इ. स. १५५७ या वर्षी 
हिंदुस्थान'त येऊन गोकें येथ सुमारे १७ बर्वेपर्येत राहिळा. गोवे येथें जे गव्हनर 
थोचेगाठ दुणाहून येत, त्यांच्याशी यार्चे बरेच रख्य मसे. प्रथमतः त्याचे मनांत 


स्वदेशी परत जाण्याचे नष्हतें, परलु पुढ जन्मभूमे पाहण्याची उत्कट इच्छा होऊन 
तो ह. स, १५७० या वर्षी परत पोचगाल देगांत गेळा. 





बांचर्वे, ] अमेरिकेचा युरोषावर परिणाम. १ट्डु 


हती जास्त वाढविण्याचे काम चाळू ठेविठें नाही, व असे होण्याचें कारण 
इतर्केच की, सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधात स्पेनच्या शक्तीचा विलक्षण 
रीतीने ऱ्हास झाला. लोकसंख्या कमी होत जाऊन देशाचा वसूल्सुद्धां 
कमी झाल्यामुळे वसाहत करण्याचीचशी काय, परंतु दुसर्राही एक प्रका 
रची स्पेनची शक्ति मोडून गेली 

फ्रान्स देशाचा ऱ्हास अशा प्रकारचा नाही. एकसारख्या मोठ- 
मोठ्या लढायांत अपयश येत गेल्यामुळे, अथीतच फ्रान्सच्या वसाहती 
त्याच्या ताब्यांतून गेल्या. आणि ळढाईच सर्व नाशास कारण, अर्स 
एकवार समजलें, हणजे मग पुढें आणखी त्या विषयांत जास्त चौकशी 
करीत जाण्याचे कारण नाही, असे कोणास वाटेल, तर अस नाही. मु- 
ळाशी कांहीतरी एक मुख्य कारण असलेच पाहिजे. स्पेन आणि फान्स 
या दोघांचीही एक चुकी झाली. तिच्या योगाने दोघांचेही नुकसान 
झालें. एकाच वेळी पुष्कळ गोष्टी करण्याचे त्यांनी हातीं घेतलं, हो 
दोघांची चक होय 

आतां फ्रान्स व स्पेन यांची त्या वेळची स्थिति व इंग्हंडाची स्थिति 
यांजमध्ये मूळपासून एक भेद असा आहे की, युरोपांतीठ लढायांत पहि 
ल्या दोन राष्ट्रांचे थोडेबहुत अंग सतत असे; परंतु इंग्रज ठोक नेहमीं 
सवांपासून आलेत राहत असत. इंग्लंड देश एक बेट आहे, ह्मणून 
अमेरिका अगर युरोप या दोहोंपासूनही त॑ अगदी वेगळें असून विशे- 
षतः अमेरिकेकडेच त्याचा कळ जास्त आहे. निदान युरोप आणि अमे. 
रिका यांपैकी पाहिजे त्यांत मोडतां येण्यासारखी इंग्लंडची स्थिति आहे. 
स्पेनचीसुद्धां अशीच स्थिति झाठी असती. परंतु इट्ठी देशांत भे जय 
स्पेनच्या लोकांस मिळाले तेच त्यांस विपर्रात झाले. दुसरे, स्पेनच्या व 
| सर्मनीच्या राजांचा लम्नसंबंध जडला, हेसुद्धा स्पेनर्चे दु्देवच होय. 


१८६ इंग्ढंड देशाचा विस्तार, [ प्रकरण 
तिकडे सोळाव्या शतकांत कै अमेरिकेंत वसाहती करण्यांत गुंतले असंतां, 
इकडे युरोप्रांत त्यांची फारच धांदल उडून गेठेढी होतो. जरूर ला- 
गण्यापुरता पैसा वसूल होत नसल्यामुळें त्या देशाचा ऱ्हास होईल असें 
अगोदरच व्यक्त होऊं लागलें होते. पांचवा चार्लस राजा जेव्हां गा- 
दीचा वारसा सोडून गेला, तेव्हां स्पेनच्या तिजोरीचे बहुतेक दिवाळे 
निघाले होते. जरी त्या वेळेस हालंडकडून त्यांस पुष्कळ वसुल येत 
असे, तरी त्यांत फारसा अर्थ नव्हता. परंतु पुढें लवकरच हालंड देश 
स्पेनच्या ताब्यांतून गेला, ह्मणजे सखल प्रदेशांचा गर्राब स्थितींत अस- 
ठेला भाग ( हाळंड ) सखतंत्र झाला व सघन असलेला ( बेल्जिअम ) 
घुळीस मिळाला. फ़ान्सबरोबर पुष्कळ दिवसं स्पॅनिश लोकांनीं , लढाई 
चाळू ठेविली. ऐशी वर्षेपर्यंत हालंडजरोबर लहून पुढें २५ वर्षेपर्यंत 
पोचेंगीज लोकांबरोबर लढाई कायस ठेविली. इतके व्यवसाय जेव्हां 
एकाच्या माथ्यावर येऊन पडले, तेव्हां त्यांजपुढे त्या देशाचा चर झाल्या- 
शिवाय कसा राहील ? सर्वे देशाचे दिवाळें निवून सर्व प्रकारच्या व्यव- 
स्थेस जीणावस्था सहज प्राप्त झाली. अशी हीं अतोनात संकटे येऊन 
त्यांतच स्पॅनिश लोकांत ओद्योगिकतेचा अभाव, केवळ धर्मसंबंधांत एक- 
सारख्या लढाया करण्याने आलेली जीणांवस्था, यांची भर पडली. मग 
-याचा पारेणाम असा झाळा कीं, जो अमोरेकेचा भाग त्यांचे वांट्यास 
आला होता, त्याची व्यवस्था नीट ठेवून त्याजपासून स्वतःचे हित करून 
घेण्याचें त्यांचें सामय्थे राहिलं नाही. 
बरं, फान्सचा उद्देश सिद्धीस गेला नाही, याचे कारण क्रेच लोक 
नेहमी दोन गोष्टी एकाच वेळी करण्यांत गुंतठेठे असत, ह्मणजे युरोपांत सतत 
लढाई चालू ठेवणे, आणि वसाहती करणं. इ. स. १६८८ पासून तो 
१८१५ पर्यंत जीं सांत मोठी युद्धे झाठी हाणून वर सांगितळें आहे, 


पांचवे. । अमेस्किचा युरोपावर परिणाम. | १८७ 


त्यांचा एकमेकांचे संबंधाने विचार केला असअं, त्यांपैकी बहुतेकांचे दोन 
प्रकारचें स्वरूप दिसून येते. इंग्लंड आणि फ़रान्स यांच्या संबंधाने एक 
स्वरूप आणि फ्रान्स व जमनी यांचे संबंधाने दुसरें स्वरूप. याप्रमाणे 
क्रेचांनीं दोन दगडांवर पाय ठेविला, त्यामुळें त्यांचे सहज. नुकसान झाले. 
इंग्हेंडची व्यवस्था बहुतकरून अशी नव्हती. एका वेळेस एकच. गोष्ट 
करण्यास इंग्रज लोक प्रयत्न करतात. ते एकच लढाई चालू ठेवि- 
तात.. परंतु फ्रान्सच्या तर एकाच वेळीं दोन हेतूंकारेतां दोन लढाया 
चालू असत. चाथाम एकदां असे हणाला होता कीं, “ जर्मनींत राहूनच 
मी अमेरिका जिकीन.. '' यावरून फ्रान्साची काय चुकी होत आह, ती 
त्यास उघड कळडी. फ्रान्सचे सेन्य दोहोकडे विभागळे गेळे. चाथा- 
मचे ह्मणण्याचा अथ असा कीं, जमनींत जाऊन तेथील राजा फ्रेडरिक 
याला मदत केली, ह्मणजे फ्रान्सचे सगळें बळ जमेनीशींच लढाई कर- 
ण्यांत खर्व होईल, मग फ्रान्सची जीं ठाणी अमेरिकेंत अहित, त्यांचे 
संरक्षण न झाल्यामुळें तीं आपोआपच इंग्रजांच्या ताब्यांत येता. नेपो- 
डियनचीसुद्धां त्याच प्रकारची चुकी झाठी. अमेरिकेकडे त्यांच लक्ष 
असून युरोपाकडेही होते. इंग्लंडचा पराभव करण्याचा त्याचा . इरादा 
एक; हिंदुस्थानांतील व अमेरिकेतील. ज्या वसाहती त्यांचे ताब्यांतून गेल्या 
होत्या, त्या परत घेण्याचा त्याचा इरादा दुसरा. परंतु शेवर्ट त्यान 
केलें काय ? जर्मनी देश जिकला व रशियावर स्वारी केली. त्यामुळे 
त्याला इतकेंच समाधान वाटलें की, जमनी देश आपल्या स्वाधीन झाल्या- 
च्या योगाने इंग्रजांचा व्यापार बंद करतां येईल आणि रशियांतून कदा- 
चित्‌ हिंदुस्थानांत येण्याचा मार्ग सांपडेल. क 
इंग्छंडचे असे कधी दोन दगडांवर फाय नाहींत. पंधराव्या. शत- 
कामध्यें फ्रान्साशिवाय करून इतर युरोपीय राण्ुंच्या व्यवहारांशीं इंग्डं- 


वा इंग्ठंड देशाचा विस्तार [ म्करण 


ड्या फारसा संबंध नाही, व दुसरे कोणाबरोबर त्यांची एखादी लढाई 
फार दिवस चालू नाहीं. नेपोठियनप्रमार्ण सवे युरोपभर सावभौम बाद- 
शाही मिळविण्याची इंग्लंडाची इच्छा नाहीं, ह्मणून वेस्टफाडियासारख्या 
तहाच्या अटीही त्यांस कबूल कराव्या लागल्या नाहींत. नेपोलियनने सर्व 
_ युरोपमर अशी व्यवस्था चाळू ठेविली कीं, युरोपाशी इंग्लंडचा सवे प्रकारचा 
व्यवहार त्याने बंद केला होता, तरी पण इंग्लंडनेंही अस दाखविलें 
कीं, आपल्यास इतर युरोपाची गरज नाहीं. ह्मणून इंग्ठंडला कोणतीही 
गोष्ट करण्यास पाहिजे तेव्हां मोकळीक असे. व्यापाराचे योगाने त्यांचें 
चित्त अमेरिकेकडे वेधून गेलें. बरेच दिवस गेल्यावर शेवटीं यांतच 
इंग्लंडचा मोठा फायदा झाला. स्पेन आणि फान्स यांप्रमाणे युरोपमध्ये 
आपलें वर्चेस्व राखण्याकडे इंग्लंडने प्रयत्न केठे नाहींत. तर्सेच हाळंड, 
पोचुंगाल व स्पेन यांजप्रमाणे खदेशांतही कोणी प्रबल शत्रु इंग्ढंडास 
नव्हते. हणून वसाहती करण्याचा जो उद्योग इंग्ळंडचा फार धिमेपणारम 
'वाढू होता, तो बंद पाडण्यास अगर सोडून देण्यास कांहीएक अडथळा 
त्यास आलेला नाही. या सवे गोष्टींचा एक परिणाम झाला. जी पांच 
राष्ट्रं अमेरिकेंतील जमिनीच्या माढकीकरितां पुष्कळ दिवस झगडत होतीं, 
त्यांत एकासच सरते शेवरी यता आठे. तं एक राष्ट्र कोणत? वसाहती 
करण्यास आरंभापासून जें झटत होर्ते, ते नव्हे. ज्याचे वैय अगर शो- 
धक शक्ति अगर काम करण्याची शक्ति इतरांपेक्षा जास्ती होती, तै 
नव्हे. तर ज्यास युरोपांतील व्यवहारांपासून, आरंभापासून अगदी 
अलिप्त राहतां आळे, त॑ इंग्लिश राष्ट्र होय. 





सहाव, | व्यापार आणि यद्ध, १८९ 
प्रकरण सहार्वे. 


व्यापार आणि यढ. 

पश्चिम युरोपांतीळ समुद्रकांठच्या पांच राष्ट्रांचा नवीन सांपडले- 
ल्या भूर्मीच्या ताब्याकरितां कलह, हेंच बहुतेक सतराव्या आणि अठ- 
राञ्या शतकांतील युरोपाच्या इतिहासांचे मुरूय स्वरूप होय. जोपर्यंत 
प्रत्येक राष्ट्राचा इतिहास एथक रीतीने पाहिला जातो, तोंपयंत ह्या वरीळ 
सामान्य स्वरूपाकडे आपले लक्ष सहसा जात नाही. | 

प्राचीन काळच्या ग्रीस देशाच्या इतिहासाचा आपण ज्याप्रमाणे 
अभ्यास करतों, त्याप्रमाणेंच युरोपाच्या इतिहासाचा अम्यास केल्यास 
पुष्कळ फायदा होईल. ग्रीसच्या इतिहासांत तीन चार राज्ये नेहमी 
डोळ्यांपुढं असतात. अथेन्स, स्पार्ट, थीब्स, अर्गास तसेच मासीडो- 
निया आणि पारिया. या सर्वीची एकमेकांशीं विचारपूर्वक तुलना क- 
रून सर्वसाधारण घडामोडी कोण कोणत्या होत होत्या, हे कळण्या- 
करितां असं समजले पाहिजे की, ग्रीस देश ह्मणून एकच स्वतंत्र राष्ट 
नव्हतें, पुष्कळ संस्थानांचे एकत्र मिश्रण होतं, हणून हलींच्या प्र- 
घाताप्रमाणे इतिहास लिहिण्याचा असता, तर सवे ग्रीसचाच इतिहास 
एका ठिकाणीं ने लिहितां, अथेन्स, स्पा्टी वगैरे निरानराळ्या संस्थानांचा 
निराळा इतिहास त्यांनी लिहिला पाहिन होता. ज्यांनी ग्रीसच्या इति- 
हासाचा अम्यास केला आहे, त्यांस आमचं असं सांगणे आहे की, ग्रीस 
देशाच्याच इतिहासाची पद्धत त्यांनी युरोपच्या इतिहासास लागू करावी. 
ग्रीस देश ह्मणजे निरनिराळी पुष्कळ संस्थाने एका समुद्रासभोंवती वस- 
हेड होती. त्या समुद्रांत ल्हान ल्हान नेटें पुण्कळ असून समुद्राच्या 


१९७ इंग्लंड देशाचा विस्तार [ प्रकरण 


पलीकडे दुसरे अफाट देश होते. या देशांत. भिन्न. भिन्न जातींचे लोक 
रहात असून त्यांजविषयी ग्रोक लोकांस फारशी माहिती नव्हती. आतां 
ग्रीसचा इतिहास वाचतांना या राष्ट्रांतील प्रत्यकाचा एथक विचार कर- 
ण्याची आह्यांस संवय नमन एकदम सवीचा विचार करण्याचा पाठ 
आहे. हीं जीं ग्रीस देशांत कित्येक नगरसंस्थाने होतीं, त्या सर्वांचे 
एकमेकांशीं निरानेराळ्या तऱ्हेचे व्यवहार घडून जे सवसाधारण परि- 
णाम घडन आले, ते आह्यांस माहीत आहेत. आतां जीं पांच युरोपीय 
राष्ट मागे सांगर्यांय आठी, हणजे स्पेन, पोचुगाल, फ्रान्स, हालंड आणि 
इंग्डंड, हीं सर्व अटलाटेक महासागराच्या ईशान्य किनाऱ्यावर असून, 
त्या महासागरांत जी कांही गस वस्तु होती, तींत त्या सर्वांचा सारखा स्वार्थ 
होता. ग्रीस देशाच्या मानाने ही राष्ट्र फारच मोठी वाटतील. हा 
महासागरही अगदीं अमयाद दिसेळव त्याच्या वसाहती सवे जगभर पसर- 
लेल्या दिसतील, हणून सर्वांना एकदम एका ठिकाणीं मनांत जागा देणे 
कठिण वाटेल; तरी प्रयत्न करून पहा. एकाच नकाशांत सव राष्ट्र 
काढा व हा नकाशा लहान आकाराचा असं द्या. परंतु असं करतांना 
एक गोष्ट लक्षांत ठेविटी पाटिने की, इतिहासदृष्ट्या या सर्वांचा विचार 
करतांना एका पाठीमागून एक गोष घेडनच चालतां नये. एकंदर घड- 
लेल्या गोष्टीतून आपल्या कामापाठीं ज्या नियडन घेगें त्या, एकच तत्व 
घ्यानांत ठेवून, नीट निवडन काढाव्या. काळाच्या क्रमाने त्यांचा क्रम 
लावूं नये. तसेंच एखाद्या गृहस्थाच्या चारेत्राचा आधार घेऊन या गो- 
टींचा क्रम लावूं नये. तर. कार्यकारणभावान्वये ज्यांचा जसा. संबंध 
कर्माजास्त येईळ, तशा क्रमांन या गोष्टींचा विचार करावा.. प्राचीन 
रक लोकांच्या ज्या झटापटी चालू असत, त्यांचा बहुतकरून एकमेकांशीं 
संबंध नव्हता. परंतु. अमोरेकेविषयी या पांच. युरोपीय राष्ट्रांचे कलह 


सहार्वे. ] व्यापार आणि युद्ध १५१ 

ऑक लोकांच्यासारखे नव्हते. त्या सर्वांचा एकमेकांशीं संबंध निकट 
होता. अगोदरच युरोपीय राष्ट्रांचे घोटाळ्यांचे कल्ह सुरू होते, त्यांत 
कालंबसान अमेरिकेचा शोध लावतांच त्यांस निराळें स्वरूप प्राप्त झाले, 
विशेषेकरून वसाहतींचे कळह व धमेसुधारगेचे कलह हे एकमेकांत गुं 
तून गेल्यासारखे झाले. अशा प्रकारे बनठेल्या जाळ्याची एकंदरींत 
शेवटीं फारच गुंतागुंत झाली. ती सोडविण्यात प्रथम अर्घे कठे पाहिजे 
कीं, कोणते तरी डक कारण ध्याये, त्यापासतन उत्पन्न होणारे असे 
जे पारिणाम असतील ते इतरांयालन निळ करून एका ठिकाणीं आणावे. 
अस करतां येण्यासाठी काळाचा क्रम बिळफड ध्यानांत घेतां कामा नथे. 
एकसारखी कालक्रमानुरूप हकोगत सांगत जाण्याची इतिहासाची पद्धत 
फार वाईट आहे. आह्मी सांगितलेल्या पद्धतीनं चाळे असतां, असें दिसेल 
कीं, सोळाव्या, सतराव्या व अठराव्या शतकांत मागील भागांत सांगि- 
तलेलीं दोन मुख्य कारणे सव युरोपभर प्रबळ आहेतशी दिसतात. प्रत्येक 
कारणाचे अस्य परिणाम घडलेडे आहेत. एक धर्मपुमारणा आणि 
दुसरे अमेरिकेचे वजन. या दोन कारणांचा आपण पथक्यणे विचार 
करूं. प्रत्येकाचे काय काय पारिणाम घडठे त पाहू. आगि इतके झाल्या- 
नंतर मग ह्या दोन कारणांचे एकमेकांवर काय पारैणाम घडळे, तं पाहू, 
प्रथम आपण अमेरिकेचे योगानं यरोपांतील पांच राष्ट्रांवर जे पारिगाम घ- 
डले, त्यांचा विचार करूं. ह्या कारणाचा मख्य पारिणाम असा झाला 
कीं, यरोपांतील, पांच राष्टंचे ज्ञान हळहळु वाढत जाऊन त्यांच्या बुद्धीचा 
विकास झाला व त्यांस नवीन व्यापार सुरू करण्याचे उत्तेनन आहे. 
परंतु यापेक्षां जास्त पारेणाम या कारणापासून कां घडावे, हे स्पष्ट समजत 
नाही. वर सांगितळेठे पारेणाम यांच कारणापासून घडले, हे॑मागील 
भागी सांगण्यांत आलें आहे. तेथे अस सांगण्यांत आलें आहे की, प्रो 


ळाव्या शतकामध्ये सुधारणेचे मुरूय स्थान पूर्वेकडून भूमध्य समुद्रांतून 
हळुहळु पश्चिमेकडे आटलांटिक महासागराकडे जात चालले. हणून 
सोळाव्या शतकाचे आरंभी इटली आणि जर्मनी हीं मुख्य चळवळीची 
स्थाने दिसतात. राफेल,* मिकेल आंजिळो' वगेरे चितारी त्या वेळी 
झाठे. आरिओस्टो, माकिआव्हेली,! वगेरे मुत्सद्दी झाले. डूरर,३ 
हडटन्स,॥ आणि टूथर$ वगेरे धर्मसुधारक त्यावेळीं मध्ययुरोपांत झाले. 
तरी सोळाव्या शतकाचे अंती व सतरावे शतक सुरू होतांच ह्या सर्व 
गोष्टींचे स्थळ वायव्येकडे गेले. सव्हांटिस आणि काल्ड्रान। वगैरे 
विद्वान. पुरुष स्पेन देशांत झाले. शेक्सपियर, स्पेन्सर,* आणि 


* राफेल (१४८३-१५९५० ), हा हृटलीमध्यें एक फार प्रतिद्ठ चितारी होऊन 
गेठा. याचें चातुर्य अद्यापि सर्ब टोक बाखाणतात. 

१ निकेल आंजेलो (१४७५-१५६४ ), इटलीतील फारेन्स प्रांतांतठा शेवटचा 
उत्तम चितारी, हाही सर्वज प्रसिद्ध आहे. 
____ ष॑ आरिओस्टो ब माकिआव्हेठी (१४६५-१५२७ ), हे दोन मत्सदी व 
राज्यणशाखकार एकाच बेळीं इटलीत होऊन गेले 

& इरर (१४०१-१५२८ ), हा जर्मनीमध्ये प्रसिद्ध चितारी होता. बराल रा- 
फेल ब हा एकाच पेढी प्रसिद्धीस आठे 

ध॒ हृट्न्स ( १४८८-१५२३> ), जमंनीमध्ये घर्मतुधारणेच्या कामांत एक महा 
शूर पुढारी होता. 

$ लूथर ( १४८५३-१५४६ ). हा एक अतिषिख्यात धर्मे सुधारणारा होता. 
हा फार घेयेबान य बिटक्षण पुरुष होऊन गेला, ख्रिरी धर्म अगदी निरुष्टाबस्थेभत 
आला होला. न्यांतील व्यंगे काढून तो सधारल्याचें चदुनेक श्रय यासच आहे 

९ सव्हांटीत ( १५४५७-१६१६). हा स्पेन देशांत एक नाटककार व कादूंधरी- 
कार होता. डान करिकपतोट नांवाचा याचा सर्वमान्य ग्रंथ फार प्रसिद्द आहे. 

|| काल्ड्रान (१७६००-१६८१), हा सोन दुशांत अतिविर्यात नाटककार होता, 

९ शेक्तपिय( ( १५७४-१६१६ ), हा इंग्लंडांत एक मोठा नाटककार होता. 
याचे गंथ अद्यापे आवालबृद्रांस अतिशय प्रिय आहेत 

५" स्पेन्सर ( १५५५२-१५९९ ), इंग्लंडांतीक एक जुना कबि, हा एडिद्याबेथ 
राणीर्या मेळेस होता, 


सहावे. ] | व्याफर आणि: युद्ू, रडू 


बेकन" वगैरे इम्छंडांत झाले. स्काटेगर! आणि लिपसिअसा व पुढें ग्रोटिअसा 
वगैरे हालंडमध्ये झाले. मांटेन*' आणि कॅझाबॉन$ हे फ्रान्समध्ये झाले. 
फ्रान्सचा चवथा हेन्री, इंग्लंडची राणी एलिझाबेथ व राजा प्रिन्स 
आफ्‌ ऑरेंज! वगेरे त्या वेळचे सत्ताधीश राजे पाश्चिम युरोपांतच उद- 
यास आठे. पुढे हळुहळु तर सर्वेच गोष्टी पाश्चिमेकडेस दिसूं हागतात. 
इटली आणि भूमध्य समुद्र ह्या जणुकाय जुन्या गोष्टी असे वाटू लागतें 
अमेरिका खंडाचा शोध लागल्यामुळें हे वरील पारिणाम घडणे अशक्य 
नाहीं. कारण, ज्याप्रमाणे जगाच्या प्राचीन सुधारणेचे कारण भूमध्य 
समुद्र, असं आपण हणतो, त्याचप्रमाणे ह्या समुद्राचे ठिकाणीं अटलांटिक 

% बेकत ( १५६१ -१ ६२% ). इंग्लंडांत एक महान तत्त्ववेता झाला. अली- 
कडच्या "शतकांतील सर्वे शाखांच्या ऊजितावस्थेचा मूळ भेरक बेकन होय. 

;. टीप.-ारे पान १७९ पहा, 

1 माटेन ( 9१५३३3-१५९२ ), फ़ान्स देशांत एक निबंधकार होता. 

& कॅझाबॉन ( १५५९-११ ४). हा एक महाविद्वान धमंग्रंथकार फ़ान्समध्यें 
होता, धर्मसुधारणेच्या कामांत हा पुढारी होता. 

५ चबथा हेन्री (१५५१३-१%१०). हा फ्रान्स देशचा राजा होता. हा बि- 
द्वान ब मेहनती असून दुमदार होता. इ. स. १५८९ या वर्षी तो फरान्सचा राजा 
झाला. फ्रान्स देशाची पूर्वी अगदी अव्यवस्था झाली होती, ती याने बंद केळी, याते 
देशाचा वसूळ बाढविला, ब तो सुरळीतपणे येऊं लागला. शेतकी, कारागिरी, ब ब्या- 
पार यांस त्यानं ऊजेत कळा आणिली, तसंच फ़ान्स देशाची कीर्ति सर्व देशांत 
त्यानें जागृत ठेविली. यामुळें फ्रान्सच्या इतिहासांत याचे नांव गाजत आहे. इ. स. 
१६१० या वर्षा हेन्री याचा कोणी एका दुष्ट मनुष्याने खुन केल्यावर त्याच्या पाठी- . 
मागून तेरावा ल्डे फ्रान्सचा राजा झाला. . 

$ एलिज्ाबेथ ही इंग्लंडची राणी होती, हिनें इ. स. १५५८ पाखून १६०३ | 
पर्यंत इंग्लेडचें राज्य केठें. इंग्लंडच्या बसाह्तींची प्रथम सुरवात हिच्याच कारकीदीत 
झाली. ही आपटे राज्य फार उत्तम रीतीनें चाळषीत असे. | 

_ | पिन्स आफ ऑरज (१६५०-१७०२ ) हा हालेडमधील एका प्रांताचा 
राजा असून इंग्लंडच्या राजघराण्याशी याचा संबध असल्यामुळें ह, स. १६८८ 
या वर्षी इंग्लंडांत राज्यक्रांले झाल्यावर यासच तिसरा बुहल्यम असे नांबर देऊन 


लाकांनी इंग्लंडचा जा केठे. हाही फार शहाणा व शूर राजा होता, 
२५ | 





रश इंग्लंड देशाचा बित्तार, [ प्रकरण 


महासागर येतांच, हणजे अट्लांटिक महासागराचे दुसरे बाजूस जमीन 
मिळतांच, त्याजपासून प्राचीन काळापेक्षांही मोठमोठे परिणाम घडून येणे 
अशक्‍य नाही. परंतु ह्यापेक्षा दुसरे जास्त पारिणाम याच कारणापासून 
कां घडावे, हें समजणे सोप नाही. हं समजण्याकरितां अमेरिका आणि 
युरोप यांच्यामध्ये. एक विशिष्ट संबंध कोणत्या प्रकारचा जडलेला होता, 
तो समजला पाहिजे. अर्वाचीन वसाहतीची पद्धत कोणत्या प्रकारची 
आहे, याचा आह्मी वर विस्ताराने विचार केला असल्यामुळें वरील वि- 
शिष्ट संबंध कोणत्या प्रकारचा होता, हें समजण्यास कठिण जाणार नाही. 
अमेरिकेच्या योगाने जो परिणाम युरोपावर घडून आला, त्याहून 

भिन्न असा दुसरा कोणता पारेणाम घडून येणे शक्‍य होतें, ह प्रथम पाहूं. 
युरोपामध्ये जशीं हलीं निरनिराळीं शक्तिमान राष्ट्रे अंमळ करीत आहेत, 
तशाच जर राष्ट्रं अमेरिकेंत अंमल करीत असती, तर अमेरिका खंड सांप- 
डल्यापासून काय बरें परिणाम झाळा असता? तसें झाळें असते तर इंग्रज 
लोकांचा जपान अगर चीन देशाशी जसा संबंध आहे, तसाच संबंध 
अमेरिकेशी राहिला असता. चीन देशामध्ये इंग्रजांनी शिरकाव केला 
तेव्हां चिनी लोकांनीं जसे शहाणपणाचे वतन केल, तसंच अमेरिकेंतील 
लोकांनीं केळें असते, व याचा परिणाम एक तर असा झाला असता की, 
युरोप आणि अमेरिका यांजमध्ये मुळींच दळणवळण राहिले नसते; 
अथवा दुसरे कदाचित्‌ हें दळणवळण ठेवण्यास युरोपीयन लोकांनी 
अमेरिकेतील लोकांस भाग पाडण्याचे प्रयत्न केले असते. मग त्या 
प्रयत्नांस यश आलें असतं किंवा नाही, हा निराळा प्रश्र. कदाचित्‌ 
जपानच्या लोकांप्रमाणे अमारकंतील लोक मोकळ्या मनाचे आणि उदार 
:बुद्धीचे असते, तर अमेरिका आणि युरोप यांजमध्यें दळणवळण सहज 
खुरू झालें असते; व उभयतांसही त्याजपासून फायदा होण्याचा संमव 


सहावे. ] व्यारोर आजे युद्ध १९३ 


असता. वरील गोष्टींपैकी कांहीं झालं असते तरी राज्यप्रकरणासंबं- 
धीचे महत्वाचे परिणाम मुळींच घडून आले नसते. कारण, समुद्रातून 
व्यवहार होण्याची साधने त्या वेळीं फार नव्हतीं, हणून युरोपची राज्य- 
कारभाराची पद्धत होती तिचें व अमेरिकेंतील पद्धतीर्चे संमिश्रण झालें 
नसते, व युरोपांतील व अमेरिकेंतील राष्ट्रांचे स्नेहसंबंधही घडून आले 
नसते. दोनही खंडांतील राष्ट्रांत एकमेकांची माहिती राहती व आज- 
काळी जो संबंध इंग्टंड्चा चीन आणि जपान यांच्याशी आहे, तशा 
प्रकारचाच केवळ. या दोन. खंडांतील राष्ट्रांचा संबंध न राहतां सतराव्या 
शतकामर्ध्ये जो संबंध चीन, जपान अथवा हिंदुस्थान व इराण या देशां- 
शीं इंग्लंडचा होता, तशा प्रकारचा वरीढ दोन खंडांचा संबंध असता. ' 
असो, मेक्सिको आणि पेरू शिवायकरून वर कल्पना केलेल्या 
प्रकारची राष्ट अमेरिकेंत नव्हतीं. मेक्सिको आणि पेरू हासुद्धा स्पेन 
देशांतील वसाहत करणाऱ्यांनी तेव्हांच गिळून टाकिठीं. ह्मणून. युरो- 
पांतील राष्ट्रांस आपल्यांत शिरकाव न. होऊं देण्याची शक्ति अमेरिकें- 
तीळ लोकांच्या अंगीं नव्हती. तेव्हां. युरोप खंडांतन पुष्कळ लोक 
अमेरिकेत जाऊन वसाहती करून राहूं लागले 
होच. एक गोष्ट फार महत्वाची आहे. तिजपासून असं समजते 
कीं, अट्लांटिक महासागर केवळ पूर्वीच्या भूमध्य समुद्रासारखाच झाला 
अस नाही, तर कांही अंशी जास्त झाला. भूमध्य समुद्राच्या योगाने 
परकीय लोकांशीं. ग्रीक लोकांचे व्यापार, दळणवळण, विचारविनिमय 
वगैरे सुरू होते खरे, तरी अट्लांटिक महासागराचे योगाने लोकांना देशां- 
तर करण्यास जशी अतोनात सवड सांपडली, तशी भूमध्य समुद्राचे यो- 
गाने श्रीक लोकांस सांपडली नाही. भाचीन काळीं ढोकांकडून देशांतर 
घडत नव्हते अस नाही; तरी पण हल्लींच्या. देशांतराची. व त्या वेळच्या 


देशांतराची मुळींच बरोबरी नाहीं, इतके ह्ठींचे देशांतर जबरदस्त 
जास्त अहि. भूमध्य समुद्राचे पळीकडे प्राचीन काळी मोठमोठी राष्ट्र 
होतीं, हाणून देशांतर करण्यास बरीच अडचण होती. तशांत देशां- 
तराची गोष्ट बरीच खासगी तर्‍हेची असून राजकीय संबंधाची ह्मणतां ये- 
णार नाही. ह्या गोष्टीमुळे राजकीय कारभारांत फेरफार होत नाही, 
अते नाहीं. कित्येक वेळां तो होतोही. उदाहरणाथ, प्यूरिटन* धर्माचे 
छोक अमेरिकेंत न्यू इंग्ढंड नांवाची वसाहत करून जाऊन राहिठे, हणून 
इंग्छंडच्या राज्यकारभारांत बराच घोटाळा झाला. हे जरी खरं आहे, तरी 
हा परिणाम त्या कारणाचा प्रत्यक्ष आहे असें नसून, केवळ अप्रत्यक्षच 
आहे. ह्मणून देशांतर करणें ही गोष्ट फारशी राजकीय संबंधाची नाहीं. 


दुसराही एक प्रकार घडून आला असता. युरोपांतील राज्य- 
कत्याना अमेरिकेंत काय चाले आहे इकडे बिलकूल लक्ष दिलें नसते, 
तर जे लोक वसाहत करून अमोरकत राहिले, त्यांनींच स्वतंत्र राज्ये 
स्थापिली असती. मग अमेरिकेचे वजन युरोपावर फारच थोडं पडलें 
असते. अमेरिका खंड अतिविस्तृत होते; लोकसंख्या फारच विरळ 
होती; हणून तेथें जाऊन वसाहत करणाऱ्यांचे हातून घडलेल्या कृत्यांचे 
मोठमोठे राष्ट्रीय पारिणाम घडले नसते, व युरोपांतील राष्ट्रंरी निर्वेध रा- 
हिलीं असती. ज्याप्रमाणे दक्षिण अमेरिकेतील कित्येक राष्टांचं कांहीच 
वजन युरोपावर पडलें नाहीं, त्याचप्रमाणे सवे अमेरिकेचेंही युरोपावर 
फारसं वजन पडलें नसते. राज्यक्रांतीचे तंटे अमेरिकेंत कितीही माजले 
* ख्रि धर्मातील नबीन सुधारलेठेल्या प्राटेस्टंट शाखेचा एक पंथ आहे. 

या पंथाचे लोकांस इंग्लंडांत नाना तऱ्हुचीं संकर्टे मोगावीं लागल्यामुळें शेबटीं ब्रासून 


त्यांनी स्वदेशत्याग केठा, ब ते अमेरिकेंत जाऊन राहिले, ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे. आ- 
__ लिव्ह क्रामवेल झाच पंथांचा होता. 


सहावे. ] _ च्यापार आणि युड'.. _ १९७ 


असते, .तरी तिकडे कोणीं लक्ष दिलें नसर्ते, व त्यांचे पारेणामही एवढ्या 
अफाट व विरळ लोकसंख्येच्या प्रदेशांत कोठेंच गडप होऊन गेले असते. 
इतका वेळ कित्येक कल्पना गृहित घेऊन त्यांचे काय पारेणाम 
घडून आले अंतंते, याचा विचार करण्यांत आला. आतां खरोखरी 
जो प्रकार घडून आला, तो समजण्यास बरेंच सुलभ पडेल. अमेरिकेचे 
बजन कितीही मोठें जरी युरोपावर घडून आलें, तरी वर सांगितल्याप्रमाणे 
दुसऱ्या कांही गोष्टी घडत्या, तर ते वजन राजकाय प्रकरणावर तसेंच 
घडले पाहिजे होते, असें नाही. परंतु युरोपांतून जे लोक वसाहती- 
कारेतां अमेरिकेंत गेळे, त्यांनी काबीज केलेल्या प्रदेशांवर युरोरपायि राष्ट्रांनी 
आपला हक्क कायम ठेविला, ह्मणून राजकीय प्रकरणावर जबरदस्त नवीन 
जोर येऊन पडलाच. युरोपाथ राष्ट्रांचा अमेरिकेशी निकट संबंध होऊन 
मोठमोठ्या गोष्टा घडून आल्या. आरंभी सांगितलेल्या पांच शक्तिमान 
राष्ट्रांची मूळची अंतःस्थाते आणि त्यांचे स्वार्थ हे अगदी बदळून गेल्याने 
युरोपचे राजकीय व्यवहारही मिन्न झाले. या गोष्टीस आह्मी इतकें 
मोठें महत्व देण्याचं कारण इतकेंच कीं, तिकडे पुष्कळांचें दुर्लक्ष झालेळे 
दिसते, व हीच गोष्ट प्रधान धरून ह्या पुस्तकांतील विषयाचं विवेचन के- 
लेले आहे. विलक्षण राजकीय फेरफारांचें तत्व, हं खरूप धारण करून, 
अमेरिका खंड सतराव्या आणि अठराव्या शतकांत युरोपाच्या बाहेर 
असून युरोपांतच समावेश झालेलें होते. ज्यांत इतिहासाला विषय न 
सांपडे असं एकदेशीय अमेरिका खंड या वेळीं नव्हतं. इतिहासंकारांनीं 
एकसारखे काळजीपूवक लक्ष देत असलें पाहिज. अशाच प्रकारचे 
अमेरिकेचे महत्व या वेळी होते. धर्मसुधारणेचें महत्व व अमेरिकेचे 
महत्व हीं कांही काळपर्यंत सारखी चाळत असून धर्मसुधारणेचे महत्व 
उत्तरोत्तर अगदीं नाहीसे होत गेले, व अठराव्या शतकामध्ये तर युरो 


१९्ट इग्लंड देशाचा विस्तार. [प्रकस्ण 


प्रीय राज्यप्रकरणांत धर्मसुधारणेर्चे. वजन बहुतेक नसल्यासारखे असून 
सर्व वनन अमेरिका खंडाचंच आहे, असं दृष्टोत्पत्तीस येते. 
इतिहासकारांनी वरील शतकांचा इतिहास लिहितांना दोन तान 
गोष्टी विशेष लक्षांत ठेविल्या आहेत. पहिली, धर्मसुधारणा आणि तिचे 
पारिणाम; दुसरी, प्रत्येक देशांतील राजकीय प्रकरणांत फेरफार; व हें 
फेरफार हणजे इंग्छंड देशास प्राप्त झालेी स्वतंत्रता आणि फ्रान्स देशांत 
जुठुमार्च राज्य झाल्यामुळे घडून आलेली राज्यक्रांति; तिसरी, युरोप 
खंडांत वेळोवेळी जीं राजघराणी पराक्रमी. व सत्ताधीश होत गेलीं, त्यांज- 
विषयीं कच्ची हकीगत इतिहासकारांनी लिहिली आहे; जसे, आस्त्ां- 
तील. राजघराणे, बुर्बो। नांवाचे राजघराणे, आणि नेपोलैयन, या 
वरील दोन चार गोष्टींची जणुं काय एक चौकटच करून तिजमध्ये इतर 
सर्व ल्हान लहान गोष्टी इतिहासकारांनी गोंवून दिल्या आहेत. परंतु 
ही चौकट अगदीं अपुरी आहे; व अगदीं एकदेशीय ह्मणजे युरोपीय आहेः 
इतर मोठमोठ्या पुष्कळ गोष्टी घडून आल्या. त्यांस या चौकटींत जागा. 
मिळालेली नाहीं; व ज्या गोष्टास जागा मिळालेली नाहीं अशी एक गोष्ट 
इतर सवीपेक्षां कदाचित्‌ जास्त महत्वाची आहे. निदान ज्या इतर गोष्टीं- 
विषयीं त्यांनी हकीकत लिहिली आहे, त्यांपेक्षां जास्त कालपर्यंत ती घडून 
येत होती. प्रत्येक गोष्टीचा युरोपच्या संबंधानें एथक विचार करूं ला- 
गर्ल ह्मणजे ती सर्वेथेव खरी दिसते. धर्मांची सुधारणा झाली, या नात्याने. 


वि्््ाविडुडअाब तळी 





* आरस्ट्रयाचें घराणें.--ह्या घराण्याचें नांब हाप्सूचर्ग घराणे. इ. स. १२७६ 
या बर्षी हाप्सवर्ग येथील रुडोल्फानें आशिया देश जिंकला. तेव्हांपासून ह. स. १८०६ 
पर्यंत ह्या हाप्स्‌वर्ग घराण्याकडेतरच माखियाचें राज्प होते. ह्या घराण्यांत पराक्रमी 
पुरुष निपजले असून त्यांजपासून युरोपच्या राजकीय व्यवहारांत बराच घोटाळ$ 
झाला होता. 


| टीप.--* पान «७ पहा. 


सहावे. ] व्यापार आशि युड. १९९ 
विचार केला असतां, युरोप हं एक मोठें पाद्री देऊळ आणि साम्राज्यच 
आहे, असे दिसते, व या साम्राज्याच्या पोटांत निरनिराळी लहान लहान 
पुष्कळ राज्ये आहेत, व त्या महादेवळांत प्रत्येक राज्याची निरनिराळीं 
ल्हान लहान देवळें आहेत. मुत्सही या नात्याने विचार केला असतां, 
युरोप झणजे एक राष्ट्रसमुदाय आहे व त्यांतील राहणाऱ्या लोकांस दि 
वसेंदिवस जास्त अधिकार व स्वतंत्रता मिळत आहे, असं दिसते. राष्ट्रांचे 
परस्परांशी व्यवहार जाणण्याच्या उद्देशाने पाहिलें असतां, युरोप एक 
राष्ट्रसमुदाय आहे; हीं राष्ट्रे एकमेकांशी आपआपली समतोलता मोठ्या 
कष्टाने राखीत आहेत; कदाचित्‌ एखाद्याचा जोर थोडा कमीजास्त होतांच 
ही समतोलता एकदम नाहींशी होईल असे वाटतं. परंतु इतका सर्व 
प्रकारचा विचार केला तरी तो अपूणे असून एकंदर विचाराचा फक्त 
अधो विचार यांत झालेला आहे. ह्मणून आणखीही युरोपाच्या संबंधाने 
असा विचार झाला पाहिज कीं, “ युरोप हा एक राष्ट्रसमुदाय असून त्या- 
पैकीं पश्चिमेकडील पांच राष्ट अमेरिककडे एकसारखा आकर्षण पावत अ- 
सून, त्याच योगाने त्यांनी अमेरिकेमध्ये आपआपली राज्ये नवीन स्थापन 
केली आहेत. 

अठराव्या शतकाच्या संबंधाने आह्णीं वर सांगितलेला विचार पूर्वी 
केल आहे. ह्मणजे फ्रान्स आणि इंग्लंड यांजमध्ये या शतकांत एक- 
सारखे वैमनस्य चाळू असण्याचे कारण अमेरिका, हे सांगण्यांत आठे आहे. 
इंग्हेंड आणि फ़रान्स यांच्या ज्या लढाया या काळांत झाल्या, त्यांचे केवळ 
युरोपच्याच संबंधाने एकदेशीय विवरण इतिहासकारांनी कित्येक प्रसंगीं 
केळे आहे. युरोपच्या राष्ट्रांची बलसमतोळता,* जिला बॅलन्स आफ 
पावर अस नांव आहे, तिर्चे वर्णन करितांना इतिहासकारांनी वरील 
| * बलसमतोलता--“झणजे ज्याला इंग्रजोत * बॅलन्स आफ्‌ पाबर ' हणतात 
ती होय, ही सर्द राज्यांची सत्ता सारखी ठेवण्याची कल्पना मूळ इटळी देशांत नि- 





१०५ इंग्लंड देशांचा विस्तार. [प्रकरणः 


लढायांचा विचार केला आहे. अशा प्रकारच्या एकदेशीय वर्णनाचे 
एक विशेष उदाहरण इतिहासकारांनी लिहून ठेविळेला नेपोठियनचो 
वृत्तांत होय. ते नेपोलियनाविषयी असें लिहितात की, सर्वे युरोपखंड 
जिंकून टाकण्याची त्याची बलवत्तर इच्छा असून, अशा महत्कृत्यांत यश- 
ही मिळविण्याची त्याची शक्ति जबर होती. नेपोलियनविषयी अघे जं 
लिहिण्यांत आलें आहे, त्यांत इतकाच विशेष ध्यानांत ठेवण्याचा आहे 
कीं, वरील सरव गोष्टी त्यांन जरी केल्या, तरी त्याच करण्याचा त्याचा 
उद्देश नसून, खरोखर्रांचा उद्धेश अगदीं निराळा होता. मोठमोठे मु- 
लूख जिंकण्याची त्याची इच्छा असून त्याने ते जिकलेही. परंतु जे मुलूख 
जिकण्याची त्याची खरोखर इच्छा होती ते त्यानें जिकठे नाहींत. यु- 


घाळी, ती पुर्ढे यरोपमध्ये पसरत चाळली ब आजपर्यंत ती सुरू आहे. त्यांतले 
मूळ तत्ब हें की, सर्व राष्टांनी आपल्यांपेकी कोणत्याही राष्ट्राला देशमयांदेच्या बाब- 
लीत जबरदुस्त होऊं न देण्याचा प्रयत्न करावा. इंग्ठंडाचा राजा तिसरा वुईल्यम ह्यानें 
फ्रान्साशीं जी १६९७ पर्येत लढाइ केळी, तसेंच स्पॅनिश गादीच्या संबधाची जी 
लढाई राणी आनच्या कारकीर्दीत झाली ती व आणखी पृष्कळ लढाया हाच तत्वबास 
अवलंबून झालेल्या आहेत. मध्यकाळ १४९५ च्या सुमारास संपळा, आणि दहा पांच 
राष्ट्रांनी एकमेकांस साह्य होऊन किंवा एकमेकांच्या विरुद्ध जुटी करून मदत करणें 
किंबा लढाया करणें हें सुरू झालें. इंग्लंडचा राजा आठवा हेन्री हाने १५११ त 
: [विभ जूट ' हणून एक जूट बनबिली. त्याबेळीं त्यान राष्टंची बलसमतोलता कर- 
क्‍्याची इच्छा दाखविली. जेव्हां ही इच्छा त्याने दुशविली, तेव्हां राजाच्या कोन्सि- 
लांत बराच बादु झाला. कांहीरचे मत पडलें की जामिनीवर अशा जूटी करून डढाया 
लढण्यांत हंग्टंडास फायदा होईळ. परंतु दुसऱ्यांचे मत पडळे कीं, इंग्रजांनी समुद्रावरच 
बलाढ्य होण्याचा प्रयत्न करावा, जमिनीवर करूं नये. ह्या बादानें तेव्हां दोन 
दुफळ्या झाल्या. आणि हापुढें आजपर्यंत परराज्यब्यबहारसबधानें जेव्हां मतभेद ब 
तट होत आठे, ते ह्यांच प्रश्नावरून होत आठे. ही बलठसमतोलता राखण्यासाठी 
सोळा, सतरा ब अठरा ह्या तीन शतकांपकी पाहिली शेसवार्श बर्षे स्पेत देश बळाठ्य 
होता. त्यास खाली आणतांना स्पेनबरोबर तितका काळ सव यरोपार्ने लढाया केल्या 
तर्सेच स्पेन रसातळास गेल्यावर फ़ान्स देंश जबरदुस्त झाला, त्यास खाठी आण- 
__ तांना पुढें शोदडशे वर्ष सव युरोप फान्साशी, भांडत होतें 





सहावे. ] ज्यापार आणि युद्ध, श्र 


रापार्विषयीं तर नेपोलियन बिलकुळ पवी करीत नव्हता. तो असं स्प 
ह्ागत असे कीं, ' ह्या पुरातन युरोपाचा मला कंटाळा आला आहे. ! त्यांचे 
सवे विचार अमेरिकेकडे लागले होते. पूर्वी कॅच राज्य अमेरिकेंत स्थापन 
झालें होते. त्याचा मोड करून त्या ठिकाणीं इंग्रजांनी स्वतःचे राज्य 
स्थापन केल. हान आपल्या हातांतून इंग्रजांकडे गेलेळे मुलूख पुन्हां 
परत ध्यावे हा नेयोठियनचा मुख्य हेतु. ही आपली इच्छा नेपोलियनने 
कवी गुप्त ठेविली नाहीं, व त्यानं ती कधीं सोडूनही दिली नाहीं. यु- 
रोपमध्ये जे त्याने पराक्रम गाजाविळे ते केवळ सहज रीत्या घडून आले. 
कदाचित्‌ इंग्लंडवर मोठी स्वारी करण्याचा तो पाया होता. जमनी 
जिकल्यावर प्रथम त्यास काय वाटलें त॑ पहा. * इंग्लंडवर स्वारी कर- 
ण्यास आतां आपल्यास नवीन साधन मिळालं आहे. आतां युरोपां- 
तीळ सव देशांत एकच अंमल लागू करण्याची सवड येईल, ' असे त्यास 
वाटले. स्पेन आणि पो्चेगाळ आपले ताब्यांत घेण्याचें कारण काय ६ 
ते समुद्रकांठचे देश असून त्यांचीं आरमार व वसाहती होत्या. इंग्लं- 
डावर हल्ला करण्यांत यांचा उपयोग करण्यांत आला असता. सरते- 
शेवटीं राशीयावर स्वारी करण्याचं तरी नेपोठियन यास प्रयोजन काय £ 
असं विचारिले असतां, आह्यांस असं ह्मणणे भाग आहे, कीं जर कांही 
रशियावर स्वारी करण्याचा नेपोलियनचा हेतु असेल, तर तो केवळ 
इंग्लंडचे विरुद्ध आपल्यास मदत मिळावी, हाच होय. परंतु बहुतेक 
इतिहासकारांस हा विचार संमत नाही. कारण, आरंभापासून अमेरि- 
केच्या आकर्षणाचे वजन युरोपावर किती होतं याजकडे कोणाचें पुरते 
लक्ष गेळेळेंच नाही. वसाहतींचे महत्व त्यांस कळलेले नाही. कारण, 
त्या दूर देशीं असून त्यांत लोकसंख्या फारच थोडी होती. जणुं काय 
वसाहती ह्मणजे युरोपीय राष्ट्रांचा चलनजीवनविशेहित गोणांगेंच होतीं, 
२८ 


२०२९ इंग्लंड देशाचा विस्तार, म्रिकरृण 


शजकीय विचारांच्या प्रधान विषयांत वसाहतीची गणना नसे, हं खरें 
आहे. व्हर्जींनिया आणि ललासिआनिया यांजविषयीं लंडन अथवा पारीस 
येथील थोडंच लोकांचे मनांत विचार घोळत असत. ज्या त्या राष्ट्राची 
युरोपांतच घरगुती कार्म पुष्कळ होतीं. नुकतच एखादें घडून आलेले 
कारस्थान किवा पालेमेंटांतील मतभेद यांजाविषयीं सवे राज्यभर चच 
चाळू असे. भांड्याचे वर काय असतें, तवढें मात्र डाळ्यांस प्रथम दिसते, 
बुडाशी काय आहे, हे लवकर दिसत नाहीं. परंतु मंत्रिमंडळांत वरच- 
वर होणारे फेरफार, एकाचा मोड व दुसर्‍याचा उदय, सरव युरोपभर 
दुंगे, लढाया व राज्यक्रान्त्या ह्या सर्वाचे अंतस्थ कारण एकच आहे. 
अमेरिकेतील मुळुखाच्या स्वामित्वाकारेतां निरनिराळ्या राष्ट्रांत सतत 
चालू असलेलें वेमनस्य, हेंच या सर्वाचे अंतस्थ कारण होय. अशी जर 
गोष्ट आहे, तर ती जशी अठराव्या शतकास लागू आहे तशी सतराव्या 
शतकासही लागू असली पाहिजे. परंतु सोळा, सतरा, व अठरा या तीन 
शतकांत अमारकेचा युरोपाशी संबंध होता; त्या वेळच्या इतिहासांत या 
तीनही शतकांपेकी प्रत्यकाचा कांहींना कांही तरी विशष आहे. सोळाव्या 
शतकास स्पेन-पो्चेगाल काल असं हणतां येईल. स्पेन आणि पो्चुंगाल याच 
दोन राष्ट्रांनी अमेरिका शोधून काढिली असून, सोळाव्या शतकाच्या शेवर्टी 
स्पेन आणि पोचुंगाल हीं राज्ये दुसर्‍या फिलिपचे कारकीदीत संयुक्त 
होऊन एक झालीं. सतराव्या शतकांत दुसरीं तीन राष्ट्र प्रमुख होतीं. 
फ्रान्स, हाठंड, आणि इंग्लंड, यांत हाळंडची गणना प्रथम करावयाची. प्रथम 
हालंडची व स्पेनची लडाई चालू होऊन, पोचुंगीझ लोकांच्या ज्या वसाहती 
स्पेनच्या ताब्यांत गेल्या होत्या, त्या सव हाळंडचे ताब्यांत आल्या. कांहीं 
-. : काळपर्यंत नेझिल देशही डच लोकांनी जिंकला होता; नंतर लवकरच फ्रान्स 
व इंग्ठंड यांनी उत्तर अमारेकत आपआपल्या वसाहती केल्या. युरोप- 


सहावे. ] ज्यापार आणि यद्ध. र्न्श् 


'च्या राजकीय व्यवहारांत जे फेरफार होऊं लागले ते. याच. काळापासून 
होते. पांच राष्ट्रांना वसाहतींसंबंधें जी नवीन स्थिति प्राप्त झाली होती 
तिचाच परिणाम हे राजकीय फेरकार होत, असे दाखविण्यांत आलेच 
आहे. तसेंच सतराव्या शतकांत वसाहतींचे महत्व या पांच राष्ट्रा- 
पैकी प्रत्येकास कमी जास्त दिळें जाते. पोर्चेगालचा व पुढे हालंडचा- 
ही पाडाव झाळा. स्पेन देश कांही दिवस अगदी अचल स्थितीमध्ये होता, 
तरी त्याच्या वसाहती कमी झाल्या असं नाही. पण नवीन वसाहती 
मात्र मुळींच झाल्या नाहीत. चीन देश. जसा सवे जगाशी कोणत्याही 
व्यवहारापासून अगर्दी अलिप्त आहे, तसाच स्पेन देश त्या वेळीं होता. 
इंग्लंड .आणि फ्रान्स या दोघांचीही पुढे सरशी होत गेली. व्यापाराचे 
संबंधाने युरोपीय देशांची तुलना करून कोळबटे* याने फ्रान्संच नांव 
पाहिळें घातलें आहे. मिससिप्पी[| नदीचे आवर फ्रेचांनींच शाधून काढिले, 
परंतु इंग्लिश वसाहतींना एक मोठा फायदा होता. त्यांची लोक- 
संख्या संवांपक्षां मोठी होती. येणकरून फ़ान्स आणि इंग्लंड यांचें मोठे 
युद्ध गुंपळे | 
या पुस्तकाच्या आरंभींच वर्राल युद्धाचे वर्णन करण्यांत आळे 
असून, त्या ठिकाणीं असते दाखविण्यांत आले आहे की, इंग्हडड देशाच्या 
विस्तार होत होता, तो शांतपणे कोणास न कळण्यासास्खा होत नव्हता; 
तसेच. तो अगदीं अठरीकडचा आहे, असंही नाही. सर्व अठराव्या शत- 
कांत या. वरीळ कारणामुळेच सर्वे युरोपमर गडबड माजठ़ी असून पूर्वी 


ळा डाला 





* कोलुबटे ( १६१५-१६८३ ) हा फान्स देशांत एक मत्सद्दी होता. 
___ उत्तर अभेरिकेंत एक मोठी नदी आहे. हिच्या कांठचा प्रदेश फार सुपीक 
आहे. ही नदी संयुक्त संस्थानांतून दालिणकडे बहात जाऊन मेकिसकोच्य्ह 
असातास मिळते. 


९०४ इंग्लंड. देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 
कधी झाल्या नाहीत, अश्या मोठया पुष्कळ लढाया झाल्या. यापेक्षां 
ज्ञास्त सांगणे पुस्तकाच्या आरंभीं शकय नव्हते. परंतु अमेरिकेचं वजन 
साधारणपणे सवे युरोपावर व विशेषेकरून इंग्ठंडावर कसे पडत गेले, व 
या दोन खंडांचे आक्षण कोणत्या प्रकारें व किती होतें, याचा आपण 
इतका वेळ स्वस्थपणे विचार केला असल्यामुळें, इंग्लंडचा विस्तार प्रथमा- 
रंभी केव्हां व कसा होऊं लागला, हे आतां सहज कळणारे आहे. 


वर असे सांगण्यांत आळे आहे की, एलिझाबेथ राणीच्या वेळे- 

पासून इंग्लंडच्या प्रस्तुत खरूपास प्रथम सुरुवात झाली. ह्मणजे इंग्लंड 
देश व्यापाराच्या सपाट्यांत येऊं लागला तेव्हांपासूनच दर्यावरदीपणांतही 
इंग्लंडचे लक्ष लागून अमेरिकेकडे त्याचें चित्त वेधले. इंग्छंडच्या विस्ता- 
राचे अगदी आरंभीचे चिन्ह त्याच वेळेस बाहेर दिसू लागलें. स्पॅनिश 

“आरमेडाच्या वेळेपासून इंग्लंडचे मळ स्वरूप बदलत जाऊन, त्यास सर्वे 
जगाचे संबंधाने नवीनच स्वरूप प्राप्त होऊं लागलें. हाणून या वेळेपासूनच 
इंग्लंडच्या अवाचीन इतिहासास सुरुवात झाली. त्या वेळच्या पूर्वी- 

च्या इतिहासांतील कोणतीही गोष्ट घेऊन, तिच्याशी स्पॅनिदा आरमेडाच्या 

स्थारींची तुलना केली असतां, एक विलक्षण नवीन तर्‍हा या आरमेडा ना- 

मक आरमारांत दिसून येते. ही नवीन तऱ्हा हणजे काय याचा वि- 

*चार केला असतां, अंस दिसेल कीं, ती सामुद्रिक आहे. इंग्लंड मूळ- 
पासून बेट होते खरे; इंग्रजांच्या इतर राष्ट्रांशी पूवी पुष्कळ लढाया समुद्रा- 
वर झाल्या हंही खरं. परंतु त्या वेळीं समुद्र हणजे खाडी, सामुद्रधुनी 

किंवा फार झाले तर ल्हान समुद्र याच्या पलीकडे मजल गेठी नव्हती; 

परंतु यापुढच्या सर्वे लढायांची सुरुवात, स्थिति, व पयेवसान, समुद्रावर 


ी िहशश्बराावुआासिि शिक अ व्व च 


हॅ टीप पान १७ पहा. 


सहावे. ] व्यापार आणि युद्ध. र्ष 


च झालीं. इंग्रजांच्या सवे लढाया मिळून एक नाटक अशी कल्पना 
केळी असतां, आरमेडाच्या पुढच्या लढाया ह्मणजे शेवटचा अंकवयया 
शेवटच्या अंकाचे स्थळ पर्वीसारखे इंग्लंडजवळचे “लहानलहान समुद्र नसून 
अटलांटिक महासागर, पासिंफिक महासागर व मेक्सिकोर्चे अखात वगेरे 
आहेत. कोलंबस" आणि वास्कोडिगामा' यांनीं अमारकेचा शोध लाविला- 
ज्या राष्ट्रांनीं प्रथम तेथें प्रवेश केला, त्यांच्याच वांट्यास तेथील स्वामित्व 
आले. त्यांसही पुढें शत्रु उत्पन्न झाले. आपण मिळाविळेला मुळूख आर्ता 
आपल्या ताब्यांतून जातो अशी त्यांस भीति पडली. या भीतीचे निवारण 
कोणी केळे? मध्यकाळचे यांद्वे होटस्पसे्‌ त्यावळी पुढं आठे नाहीत. ज्या 
तिरंदाज लोकांनी क्रेसीची लढाई निकिली, ते तिरंदाजही या वेळीं पुढे 
आले नाहीत. तर मध्यकालीन इंग्रजांस माहीत नाहीत, असे नवीनच 
चांचेपणाचा धंदा करणारे योद्धे पुढे आठे. ते ड्रेक! हाकिन्स, $ 
वगैरे होत. यांच्या परवजांस जो समुद्र अनवगत असून नरथक व 
ओसाड असा वाटत असे, त्याच समुद्रावर भटकत फिरण्यांत यांनी आ- 
पळी सवे जवत खार्चलीं होती. “ इंग्लंड समुद्रवारचीवर कूच करांत 
आहे, ' अज्ञा अथाचे एक गाणें इंग्रज लोकांत सवे प्रसिद्ध असून, 


ब------_//--२>-<4->:>>>“ 





0100 स टततव--- ५-० ण 00 (शशी शी ण 0000/0णएश”0श000॥00000007 धट ९८० “शाप "ण प 


के टीप.--"' पान ९८ पहा 


१ टीप.---*॑ पान १६ पहा 





1 डेक, सर फान्सिस, (3५४५-१५९५). हा फार प्रसिद्ध इंग्ळेंडांतील सत्मशी* 
हेता. स्पॅनिश लोकांवर अमेरिकेमध्ये पथमतः यानेच हल्ला केला. इ. स. १६<< 


1...“ इर 


या वर्षा स्पानिदा आरमंडाचा पराभब करण्यांत यान माठ शय दार्खाबलें 


६ ० ग.” 
व्र 


6 हाकिन्स, सर जान, (१५३२-१५९५ ). हाही एक उत्तम खलाशी होता. 
यानें अमेरिकेंत एकंद्र तीन चार स्वार्ज्या केल्या, त्यांपका शंबटल्या दाहांत त्यात पश 
आलें नाही. साचेबरांबर डेक दोन स्थाऱ्यांत होता. स्पानिश आमेंडाचे बेळेस हा 
इंग्रजांचा हाइस भाडूमिरठू ह्यता, 


होत इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


ःही गोष्ट चिरकाल अशीच चालत आली आहे, असा सवंत्र समज आहे. 
परंतु ही गोष्ट खरी होण्यास याच वेळेपासून प्रथमतः सुरुवात झाली. 

तरी ही फक्त सुरुवातच होय. अजून विस्तार झाला नव्हता. 
इंग्लंडचं राष्ट्र विस्तृत होण्याच्या साधनास चलनशाक्ति मात्र प्राप्त झाली. 
ज्या ठिकाणी हजारा इंग्रज लोकांस राहतां येइल, अशा मुलुखाचा रस्ता 
मात्र सांपडला गेळा. डेक आणि हाकिन्स यांचें शांये केवळ अपक्क 
होते, व पाहिजे तिकडे समुद्रावर होशीने भटकत फिरण्याचा त्यांनीं पाठ 
घातला, असं कीं ह्या योगाने पाहिजे असलेली भूमि सांपडावी. परतु 
ईफ्रे गिल्बट* व वाल्टर राठे! बगेरेंनी आपली तीव्र बाद्षे खर्चे करून 
बसाहती स्थापन करून त्यांत जाऊन राहण्याची सोय करून .दिली. 
नंतर पुढील राजाच्या कारकीदीत वसाहतींचा पाया घातला गेला, तथापि 


* [गल्बटं, सर हेफ़, ( १५९५९-१५८> ). इंग्लंडांत एक विख्यात खलाशी 
होता. हालंडबरोबर चाळू असलल्या त्या वेळच्या लढाईत हा इंग्लिशांकडचा मुख्य 
कर्नल होता. त्यांने हिंदुस्थानास येण्याचे मार्गीविषयो एक पुस्तक लिहिलें होतें. 
त्यानें अमेरिकेंत कित्येक सफरी केल्या, परत चांगडेसें यश आलें नाहीं. हा राठे 
यांचा आईकडून नातलग होता. झाच्या बेळी एलिझाबेथ राणी राज्य करीत होती. 

)' सर्‌ वाल्टर राळ ( १५५२-१६१८ ). हा प्रख्यात दुर्यांबदी आणि दुरबारी 
पुरुष होता. तो मोठा शूर असते. एलिज्ताबेथ राणीची याजभर फार मेहरबानी होती'. 
* हणून तिनें त्याला जमिनीच्या पृष्कळ सनदा करून दिल्या असून, इतर्‌ न्यापारांचे- 
हो कित्येक मक्ते दिले होते. परंतु एटिजझानेथच्या नंतरचा राजा पहिला जेम्स यास 
असले पुरुष न आवडून त्याने त्याची सर्व जितगी जप्त करून त्यास केदेंत टाकिले. 
तुरुंगांत असतांना यानं आपला बेळ फुकट दबडिला नाही. त्याने पुष्कळ ग्रंथ लि- 
हिले, ब रसायन शाखाचे पुष्कळ प्रयोग केळ. पुढें इ. स. १६१६ या वर्षा अमे रि- 
केत गियाना प्रांतांतील सोन्याच्या खाणी शोधूत काढण्याचे कबूळ केल्यावरून त्यास 
तुरुंगातून सुटून तिकडेस जाण्यास परबानगी मिळाठी, अमेरिकेंत स्पेनवरोबर 
लढाई करण्याची त्याची उःकट इच्छा होती. परंतु तिळा जेम्स राजानें अनुमोदन 
._ दिले नाही. पुढें राले हा गलबते घेऊन गेळा, परंतु त्याचे खठ'शी बरे त्यास मदत 
_ झ्रण्यास ततर नसल्याने सोत्याच्या खाणी न सांपडतां, त्यास परत याब लागलें; 
__ तेव्हां पुनः राजानें त्यास केदुंत टाकिठे, कारण अमेरिकेमध्ये त्यानें स्पेनच्या, ताळ्यांट 


सहावे. । ख्यापार आणि युद्ध. र्ल्क 


गिल्बर्ट किवा राठे यांपेकीं कोणासही तेथे जाऊन राहण्यास परवानगी 
मिळाठी नाही. इ. स. १६०६ या वर्षी पाहिल्या जम्स राजान 
व्हर्जीनियाचो* सनद करून दिलो. तसंच इ. स. १६२० त न्यू इंग्लं 
डची सनद झाली. तेव्हां इंग्ढडचे लोकांस नवीन उत्तेजन मिळून त्यांचे 
हेतु आगि साधने लोकांत इतका प्रगट झाळी की, युरोपच्या सर्व राष्ट्रांचं 
लक्ष तिकडे गेळ, पहिल्या चालस राजाचे वेळो त्याची आणि लोकांची 
लढाई झाली. तेव्हां व तदनंतर प्रोटेक्टर या नात्याने आलिव्हर क्राम- 
वेळ याचे हातांत इंग्ढंडचो सव राज्यसूत्रे असतां, हे अशा प्रकारचे इंग्र- 
जांचे उददेश अगदी स्पष्टपणे [दिसत हाते, व त्या वेळची सव कृत्येही 
अपक्क दर्शोत होतीं. परंतु वाढतां वाढतां, शेवटीं त्या देशाच 
मजबूत, पक्क असं खरं स्वरूप तिसर्‍या तइल्यम राजाच्या कारकीदीत 
दिसूं लागलें, व पुढे सर्व अठराव्या शतकभर तें स्वरूप तसंच कायम 
राहिलें. ह्याप्रमाण इंग्लंडचा विस्तार होत गेला. 

इंग्लंडच्या या स्थितीची एक विशिष्ट गोष्ट आझांस अशो दिसते 


पाककला कटापटटीन यणभावटटाडटळीकटटीककेण यात च बळे य क... कयाय... 


ताल एका खेड्यावर हल्ला करून त जाळले हात. त्याजबद्वूळ चोकशी करण्याकरिता 
राजाने एक कमिशन नमले, ब पूर्वीचा ब हा अपराध मिळून त्यास देहांत शिक्षा 
देण्याचा ठराव झाला. इ. स. 9९१८ च्या अक्टोबर माहन्याचा २९ व्या तारखेस. . 
तो फांशी गेला. 








* इग्छंडामध्ये पाहिला लम्स राजा राज्य करीत असतां अमेरिकेंत बसाहत 
करण्याच्या उद्शाने एक मंडळी निघाली. पूर्वा एजिझञाबथ राणीच्या वेळीं अमेरि- 
केंतील ज्या भागास व्हजीनिया असें नांब दुण्यांत आलें होते, त्याच ठिकाणी ह्या 
मंडळीस वसाहत करण्याची असल्यामळे तिला व्हर्जीनिया कंपनी असें नांब आहे. 
ह्या मंडळास इ, स. १६०६ या वर्षी जम्स राजानें अमेरिकेंत बसाहत करण्याची सनद 
करून दिली, त्या सनदेंत पुष्कळ कलमें असून त्यांत सरकारचा फायदा राहून मंडळी- 
च्या श्रमाबद्दळ त्यांजला काय द्यावयाचे बगेरे सर्व ठरे होते. वसाहती करण्याचें 
कार्मांत शुड पायाबर इंग्लंडचे प्रयत्न ह्या मंडळीपासूनच चालू झाले, ब बया बेळे” 
पासून बसाहती करण्याचें इग्लडर्चे काम बरंच झपाट्याने चाललें. 


द्न्द इंग्लंड देशाचा विस्तार, [ प्रकरण 


कीं, व्यापार आणि युद्ध हीं दोनही एकसारखी एकाच वेळी चालू होतीं, 
सर्व लोकांचा असा समज आहे कौ, व्यापार आणि शांतता यांचाच कार्य- 
कारणभावाचा संबंध आहे, ह्मगून इंग्लंरच्या ज्या लढाया या वेळीं आल्या 
त्यांचें कारण वेगळेंच देण्यांत येते. इंग्डंड वगेरे देशांत पूवापार मोठ- 
मोठे सरदार लोक जमिनीचे मालक अतत. त्यांजपाशी जीं कुळे असत 
त्यांस घेऊन प्रसंग पडल्यास राजास मदत करणं ह्या सरदारांचे काम असे; 
परंतु कित्येक वेळां हे सरदार अनिवार्य होऊन राजासही जुमार्नात नसत, 
ब ते कलहम्रिथ अपल्यामुळे अथात पुष्कळ लढाया होत असत. अशा 
प्रकारच्या या वेळच्या लडाया होत्या, असं कित्येक वेळा दाखापैण्यांत 
येतं. व्यापारी लोक शांतताप्रिय असतात, कारण व्यापार्‍्यांस, दुसरा 
उपद्व्याप सहन होत नाहीं. या सव गोष्टी ध्यानांत घेतल्यावर वरील 
ह्मणणे सत्य दिसते. परंतु यांतीळ चुकी काढण्यास तर्कशास्त्राचीच मदत 
पाहिजे. तर्कशासत्रांत सिद्धांत काढण्याच्या दोन.रीती आहेत. एक 
अशो आहे कीं, व्याक्तिमात्रावर प्रत्यक्ष प्रयोग करून जो परिणाम दिसेळ 
तो तदठपक्तिवर्गावर सामान्यतः लागू करावयाचा. दुसरी अशी आहे 
कीं, सवे वर्गास लागू होईल अशी एक सामान्य प्रतिज्ञा गृहीत घेऊन 
तिजपासून व्यक्तिमात्राची माहिती करून घ्यावयाची. परंतु सामान्य 
वाक्यांत त्या व्यक्तिमात्र वस्तूंचा समावेश आरंभीच झाला असल्यामुळें या 
दुसऱ्या री्तापासून नवीन माहिती कांहीच न समजतां, जी समजते तीही 
प्रत्यक्ष बरोबर आहे किंवा नाहीं याचा संशय असतो. निदान असे 
विषय वादग्रस्त असतात. त्यांस ही दुसरी रीति लागू करणें चुकीचे 
होईल. तर ही जी दुसरी रीति सांगितली, तिचे हे वर्राळ एक उत्तम 
उदाहरण आहे. कारण, त्यांत ढळढळीत चुकी आहे. लढाई व्यापा- 
रात अनिष्ट आहे, हे वाक्यच चुकीचे आहे. इंग्रजांनीं हिंडुस्थात देश 


सहावे. ] व्यापार आणि युद्ध, _ रक्‍्द 


कसा जिंकिला ! हिंदुस्थानाशी व्यापार करण्याच्याच प्रयत्नांनी नव्हे काय £ 
हाणून आमचे असे ह्मणगं आहे की, सतराव्या व अठराव्या शतकाच्या 
इंग्लंडच्या इतिहासांत असे एक प्रधान तत्व दिसते की, व्यापार आणि 
लढाई यांचा एकमेकांशी निकट संबंध आहे. वरील दोन शतकांमध्ये 
ळढाईचें स्वाभाविक कारण व्यापार, आणि व्यापारवृद्धीचें कारण लढाई 
होय. पूर्वी असे सांगण्यांत आळे आहे की, अठराव्या शतकांतील ल- 
ढाया, मध्यकाळच्या लढायांपेक्षां अतोनात मोठ्या व जास्त जोखिमाच्या 
होत्या. त्यांपेक्षां थोड्या कमी तरीपण बहुतेक त्यांच्याच एवढ्या सत- 
राव्या शतकाच्याही लढाया होत्या. याच दोन शतकांमध्ये इंग्लंडचा 
व्यापार हळू हळू फार मोठा वाढला. जसजसा व्यापार जास्त जास्त वाढू 
लागला तसतशा लढायाही जास्त मोठमोठ्या होत गेल्या. व्यापार आणि 
लढाई हीं सारखी वाढतच जाण्याचे कारण दूर नाही. हे कारण ह्ाणने 
त्या वेळची वसाहत करण्याची पद्धत होय. 

व्यापाराचे योगाने शांतता वाढेल खरी, परंतु नेव्हां एखाद्या वि- 
शिष्ट प्रदेशाशी व्यापार करण्याची एखाद्या राष्ट्राकडून बंदी होते, तेव्हां 
अथातच व्यापार लढाईस कारण होतो. अलीकडे चीन देशांत ज्या 
गोष्टी घडून आल्या, त्यांजवरून हें आमचे हणणे अगदीं उघड दिसते. 
अमेरिकेंत जर उदार बुद्धीच्या लोकांनीं भरछेलीं निरनिराळी राष्ट असती, 
वे परकीय लोकांशीं मोकळेपणाने व्यापाराचे दळणवळण त्यांनीं ठेविले. 
असतं, तर, किंवा युरोपीय वसाहत करणारांनीं इतक्याच मोकळेपणाचे 
वर्तन इतर सर्व राष्ट्रांशी ठेविठें असते तर, लढाई न होतां व्यापारच वा- 

'ढला असता. परंतु पूर्वीची वसाहतींची पद्धत कशी होती, तो आतां 
_ आपल्यास माहीत झाली आहे. अभेरिकेत नवीन लोकांनीं जाऊन वसा- 
हती केल्या. वसाहत केलेल्या जमीनीचा उपभोग वसाहत करणारांकडूनच . 
२ | शि 


११७ र्स्ल्ड देशाचा विस्तार [ प्रकरण 


होत होता. अशा प्रकारचे मोल्यवान मुलुख आपल्या ताब्यांत आणण्या- 
विषयीं छोक झर लागले. त्यांपासून द्रव्यप्रा्ति करून घेण्याची सर्वास 
उत्कट इच्छा उत्पन्न झाठी. यामुळें व्यापारास आजपर्यंत कधी मिळालें 
नाहीं असं चलन मिळालें. हँ चलन थोडे दिवसच न मिळतां कित्येक 
शतकेंपर्यंत सारखें चाळू होते. हें एक इतिहासांत विलक्षण कारण 
घडून आलें. त्याच्या योगाने प्राचीन काळची जी लोकांची राहटी होती, 
ती नाहीशी होऊन नवीन ओद्योगिक स्थिति लोकांस प्राप्त झाली. परंतु 
व्यापारोत्तेजनापासून आविभक्त अशा परस्पर राष्ट्रीय वेमनस्यासही उत्ते- 
जञनच मिळालें. प्रत्येक राष्ट्राचे लक्ष व्यापारवृद्धीकडे लागलें, परंतु हा 
व्यापार केवळ तेथीळ लोकांच्या जरूरी भागण्यापुरताच चालू ठेवण्याचा 
होता अर्स नसून, अमेरिकेतील कांहीं सधन मुलुख ताब्यांत आणून तो 
वाढविण्याचा सर्वांचा इरादा होता. आतां व्यापार आणि लढाई यांज- 
मध्ये स्वाभाविक कायेकारणभाव कितीही असला, तरी या वरील उदाहरणांत 
तरी व्यापारच लढाईचे कारण आहे. व्यापार आणि लढाई एकच झटले 
तरी चालेळ. लढाईत जय मिळविणे हणजे स्थावर मालमत्ता मिळाविणे असं 
लोकांस वाटेछ. ही मालमत्ता मिळविणे हाच पूर्वीच्या वसाहती करण्याच्या 
पद्धतीप्रमाणे सर्व राष्ट्रांचा मूळ हेतु होता. पश्चिमेकडील पांच राष्ट्रांची नवीन 
मुलुख मिळविण्याविषयी अगदीं निकराची झटापट सुरू झाली, हणजे त्या 
सर्वांचा असा संबंध जोडला गेला कीं, जास्त द्रव्य मिळावेणं हणजे भां- 
डाभांड करणे हेंच त्यांस युक्त वाटले; ह्मणजे व्यापार आणि लढाई हीं 
एकत्र गोंवठी गेलीं; हणजे व्यापाराच्या योगाने लढाया सुरू झाल्या, व 
लढायांच्या योगाने व्यापार वाढला. हं जे या काळाचे विशिष्ट स्वरूप 
तं आरंभीच स्पष्ट दिसत होते. इंग्ढड आणि स्पेन यांची पुष्कळ दिवस 
घरसोडीची लढाहे चाढू होती. स्पानिश आरमेडा हा त्याच ढढाईतीछ 


सहार्वे. ] व्यांपार आणि युद्ध: र्श्र 
एक मोठा भाग होय. त्या वेळचे इंग्रजांचे समुद्रावरील योद्धे चांचे लो- 
कांसारखे होते, ह॑ वर सांगण्यांत आळे आहे, आणि इंग्लंडच्या संबंधार्ने 
ही वरोल लढाई हझणजे एक उपयुक्त धंदाच होता. ती द्रव्य मिळविण्या- 
चे साधन असून त्यांत झालेला वेळाचा खचे उपयुक्त कामांत झाला, असें 
मानठें जात असे. स्पेन देशाशी लढाई हाच इंग्ढंडच्या परदेशांशी 
व्यापाराचा आरंभ होय. प्रथम व्यापाराकारेतां हणून जें भांडवल ख- 
चिले होते, त॑ लढाईकारीतां असे समजण्यांत येत असे. ज्याप्रमाणे हीं 
रेलवेमध्ये वगेरे लोक भांडवल घालितात, त्याचप्रमाणे त्या वेळचे उद्योगी 
व्यापारी, जॉन आक्सनहाम किंवा फ्रान्सिस डेक हे छिमाउथ येर्थे जी 
आरमार तयार करीत होते, त्यांत पैसे देऊन आपले हिस्से ठेवीत असत. 
हीं आरमार तयार करण्याचा हेतु असा होता कीं, स्पानिश लोकांची जी 
गलबते सोने वगैरे मोल्यवान द्रव्याने भरलेली सांपडतील, तीं छुटावी व 
मेक्सिकोच्या अखातांतून स्पानिश लोकांच्या वसाहतींवर हलला. करावा. 
तथापि हे दोन देश हणजे अगदी उघड रीतीनें लढाईच करीत होते अस 
नाहीं. याप्रमार्णे अमेरिकेतील जमीनी बळकावण्याची पद्धत पडून गेली 
असल्यामुळें, व्यापार आणि लढाई अगदीं ओळखतां येईनाशीं झाढी. 
हालंड देश पुढें भरभराटीस आला, हेही याच तत्वाचे एक फार चांगले 
उदाहरण आहे. लोक असे हणतात कीं; निदान लहानशा राष्ट्राने 
तरी मोठी लढाई करण्यास सरसावणें ह्मणजे स्वतःचे नुकसान करून घेणें 
होय. तरी स्पेनबरोबर सुमारे <० वर्षे लढूनच हालंड देशास उल्नति 
प्राप्त झाली. याची. वरच्याशी. संगति कशी £ याचे कारण लढाई न- 
भन शांतता असती,. तर अमेरिकेंतील ज्या प्रदेशांवर हालंडास हल्ला 
करितां आळा नसता, त्या प्रदेशांवर लढाईच्या योगाने. त्यांस स्वाऱ्या 


२१२ इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


करितां आल्या. लढाईत जय मिळवून हालंडच्या लोकांनी विस्तृत सा- 
स्राज्य स्थापन केळे, आणि 7 योगानेंच ते लोक सधन झाले. 

अशाच प्रकारचे विचार आलिव्हर क्रामंवेलच्या* हातांत इंग्लंडचा 
राज्यकारभार असतांना इंग्लिश राज्यपद्धतीचे नियामक होते. ज्या इृ- 
षीनं आतां आपण इंग्लंडचा इतिहास पाहत आहों, त्या दृष्टीनं पाहिलं 


* आलिव्हर क्रामवेळ (१५९५-१६५८ )-हा इंग्लंडांत एक महान परुष 
होऊन गेला. हा पाठमेंट सभचा सभासद होता. इंग्डंडांत त्या वेळी पहिला चार्लस 
राजा राज्य करीत होता. परंतु तो जुळमी असल्यामुळे लॉकांस अगदी आवडेनासा 
झाला. पुढें राजाची ब लोकांची लढाई जुंपली. त्या लढाईत स्वदेशाच्या स्वतंत्रते- 
करितां आलिव्हर क्रामूवेठळ मोठ्या निकरार्ने लढळा. पुढें कित्येक लढाया होऊन 
शेवटीं इ. स. १६४९ या वर्षी राजा ब राणी यांस प्रसिद्टपणें लोकांनीं फांशी दिले. 
परंतु त्यानंतरही राजपक्षीय लोकांचें व इतर लोकांचें यू बंद्‌ झालें नाही, चालसचा 
दुसरा मलगा चार्लस या नांवाचा फ्रान्स देशांत होता. तो स्काटूलंडांतून इंग्लंडांत 
झाला. परतु कित्येक लढायांत त्याचा पराभव होऊन त्यास फ़रान्सांत परत जावें 
लागळें, पुढें इंग्टंडच्या गार्दावर कोण बसवावा याविषयीं बादुविबाद्‌ होऊन राज- 
सता आलिव्हर क्रामूवेल याच्या हातांत यावी असें ठरलें. त्याप्रमाणे ह. स. १६५४ 
या वर्षी लॉड प्राटक्टर आफ्‌ कामन्‌वेल्थ ह्मणजे * इंग्लंडच्या प्रजासत्ताक राज्याचा 
संरसणकर्ता' अशी पदू्बी क्रामूबेल यास पालंमेंटानें देऊन, सर्व राज्यकारभार 
त्याच्या हातांत दिला. त्यानें थोड्या बळांत जिकडे तिकडे स्वस्थता करून राज्य- 
पद्धति सुधारली, व ४ वर्षेपर्यंत उत्तम रीतीनें राज्यकारभार चालविला, ढे त्यास 
शत्र फार उत्पन्न झाले. आपल्याकडे व आपल्या वंशाकडे राज्य कायम रहावें अशी 
त्याची इच्छा असून ती सफल होण्याची चिन्हें दिसेनात. ह्मणून त्यास मोठा 
हृद्रोग लागला. दिवसें!देवस चेन पडेनासें होऊन कोणत्याही गाष्टींत त्यास करमणुक 
बाटेना, शेर्टी तो इ. स. १६५८ या बर्ष' मत्य पाबळा, त्याच मागून त्याचा मलगा 
स्विर्ड यास त्याची पदवी मिळाली; तरी लोकांचीं मनें प्नरपि पर्वाचा राजबंश स्थापन 
करण्याकडे असल्यामुळें त्यांनी पहिल्या चार्लस राजाचा मुलगा जो फ़ान्सांत होता, 
त्यास बोलावून आणून दुसरा चार्लस ह्या नांबानें त्यास गादीवर बसाबिळें. अशा 
प्रकारचा क्रामुवेलचा वृत्तांत आहे. कामवेल फार शहाणा ब शूर पुरुष होता. त्या- 
. श्वा सवं युरापीय राष्ट्रास मोठा द्रारा बाटत असे. तो राज्यकारभार पाहत असतां, 

राजा नव्हता हणन इंग्ठंडच्या स्वामित्बास राजु असें नांब नव्हतें. तरी तो केबळ 
श्रोटेक्ट झणजे रलणकर्ता असल्यामुळें प्रोटेक्टोरेट असें त्या राज्यास्त त्या बेळी 


सहावे. ] व्यापार आणि युद्ध. २१३ 


तर इ. स. १६८८ पूर्वी सतराव्या शतकांतील मुख्य गोष्ट झट्ली झण- 
जञे पाहिल्या चालेस राजाची व लोकांची लढाई नव्हे, तो राजा फांशी 
गेला हीही नव्हे, तर युरोपांतील लढाईत क्रामवेलने हात घातला, ही 
होय. होच गाष्ट विस्तृत साम्राज्याचा मूळ पाया होय. ह्या गोष्टी- 
चा परिणाम इतका जलदी झाला, कीं स्पेन देशाचा मोड होईल, असं 
तेव्हांच दिसे ळागळें. सुमारे १०० वर्षांपूर्वी जो स्पेन देश सर्वे जग- 
तास पुरून उरला होता, तो आतां निरुपाय होऊन फ्रान्सचा 
बळाढ्य राजा चवदावा लुई याच्या करड्या नजरेखाली आला. इ. स. 
१६४० या वर्षी पोचेगाळ देशांत जी राज्यक्रांति झाली, तीच स्पेन देशा- 
च्या उतरेत कळेचा आरंभ. तेव्हांपासून स्पेन देशाचा ऱ्हास होऊं 
ळागला. परंतु पुढें वीस वर्षेपर्यंत स्पानिश लोक हातपाय हालवीत होते. 
मध्ये पुन्हां त्यांस थोडीशी तेजी येऊं लागली, याचे कारण असें की, 
फ्रान्स देशांत त्याच वेळीं अंतस्थ कळह माजले. असं होतांच क्रामवेठ 
त्या तंट्यांत शिरला. तेव्हां तर स्पेनचा उपाय अगदीं हरला. परकीय 
राष्ट्रांच्या तंट्यांत इंग्टंडनं हात घातळा, इतकी महत्वाची दुसरी गोष्ट 
कित्येक शतकेपर्यंत इंग्लंडच्या इतिहासांत घडली नाहीं. 
ही गोष्ट जशी एका साम्राज्याच्या नाशास कारण आहे, त्याच- 
प्रमा्गे ती दुसर्‍या साम्राज्याच्या उदयास कारण आहे. इंग्लंडच्या 
डोळ्यासमोर हालंडचें उदाहरण होते. आणि व्यापाराची सवे पद्धत 
इंग्रज लोकांनीं हाळंडचे लोकांपासून उचलली होती. इंग्डंडच्या पहि- 
ल्या वसाहती जरी आरंभीच्या स्टुअ्टे राजांच्या कारकीदीत झाल्या, तरी 





नांब अस्ते. रीजन्सी, एजन्सी वगेरे नांबें याच प्रकारचीं आहेत, ह्मणजे त्यांत रीजंट 
अगर एजंट ह्मणून कोणी एखादा पुरुष सव राज्यकारभार पहात असतो, इंग्लंडांत । 
ह. स, १६५४ पासून सन १६५८ पर्यंत मोटेक्गेरेद होते. 


१४ इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


यां वरील नवीन कल्पना त्या राजांच्या मनांत शिरल्या नव्हत्या. त्यांनी 
एलिझाबेथ राणीची पद्धत सोडून देऊन आपले लक्ष अमेरिकेकडे न 
लावतां केवळ युरोपाकडे लावलं असल्याचें दिसते. परंतु कामन्‌ वेल्थ 
च्या वेळेपासून ही मधील पद्धत फिरून बंद पडली, व पूर्वीची एलिझा- 
बेथ राणीची पुन्हां सुरू झाली. ही नवीन पद्धत नीट. विचारपूर्वक सुरू 
झाली होती, अस जरी नाही, तरी तींत छोकांचें घेथ आणि निश्चय हीं 
चांगली व्यक्त होतात, व याच पद्धत्तीस अनुसरल्याने पुढें इंग्रजांस जय- 
प्राप्ति झाली. 
एलिझाबेथ राणीची जी शेवटची पद्धत होती तिजप्रमाणेंच या 
वेळची पद्धत होती. ह्मणजे तिचा हेतु महासागरसंबंधीचा असून त्याचें 
सफलत्व पश्चिमेकडे दृष्टोत्पत्तीस येई. अमेरिकेचे वजन प्रथमतः युरोपा- 
वर पडु लागले त याच वेळीं. अमेरिकेंतील वसाहत. न्यू इंग्लंडसंबंधी 
वरीळ तत्व ध्यानांत बाळगणारी कित्येक मंडळी पालेमेसत होती. या 
मंडळीविषयीं डाक्टर पाल्फ़े यांनीं आपल्या ग्रंथांत सुसेख विवेचन केलं 
आहे. ही मंडळी आरंभीं प्यूरिटन धर्मी लोकांपासून उत्पन्न झालेली 
होती. हे प्यरेटन्स “ इंडिपेंडंट ” शाखेचे होते. खुद्द क्राम्वेळही याच 
शाखेपैकी होता. ह्मणून इंग्ंडच्या राज्यकांतींत याच लोकांचें अंग 
विशेष होतं. मासाच्युसट्स नांवाच्या वसाहतींत राहिलेले असे कि- 
त्येक मुत्सद्दी त्या वेळेप होते; उदाहरणार्थ,-सर हेन्री व्हेन,* जाजे 
* सर्‌ हेन्री व्हेन (१६१२-१२) हा पालेमेटचा सभासद असून त्या वेळच्या 
प्रसिद्द मुससद्यांपेकी एक होता. पाहिल्या चालंत राजास फांशी' देण्यांत: त्यांचे आंग 
सव्हतें, पुढें कित्येक कामांत तो पुढारी असे. फोज आणि आरमार यांजबहदळ एक 
कमिशन नेमण्यांत अले, त्याचा हा अध्यक्ष होता, या वेळी बसाहतींच्या संबंधांत 


यानें घरीच सटपट केळी. दुसऱ्या चालस राजानें त्यास केदेंत टाकिडें होतें... याक 
पुष्कळ उत्तम ग्रंथ लिहिठे आहेत. 


 मझहावे. ] व्यापार आणि युद्ध. २१९ 
डौनिंग,* आणि ह्यू पीट्स. हा शेवटला क्रामूवेळचा उपाध्या होता. 
इंग्लिश लोकांचें मोठें आरमार राबटे ब्ठेक याच्या हाताखालीं प्रथमतः 
समुद्रावर झळकू लागळें. यापुढे इंग्लंडचे आरमारच त्याच्य़ा सवे मोठेप- 
णास कारण झालेळें आहे. त्या वेळचे सैन्य पूर्वीपेक्षा जास्त व्यवस्थित 
होतें व इतर्के मजजत होतें को, मूळ राजास ( पहिला चाळेस ) पदच्युत 
करून आपल्या सेनापतीसच ( क्रामूवेळ ) गादीवर बसविण्यास त समथे 
झाले; तर्रीपण पुढ त॑ लवकरच मोडकळीस आठ, कारण लोकांची त्या 
फौजेवर एष्कळ इतराजी झाली होती. परंतु आरमार मात्र यापुढे सर्व 
होकांस आवड लागलें. येथून लोकांचा असा हढ ग्रह झाला कीं, इंग्लंड 
देश बिलकुल फौजबंद नाहीं. इंग्छंडला सैन्य ठेवण्याची मुळींच जरूर 
नाही. जरूर असेल तर अगदीं थोर्डे सैन्य ठेवण्यापुरती व आहे. परंतु 
इंग्लंडचे आरमार मात्र सर्व जगामध्ये बलिष्ठ राहील, असे सर्व लोकांस 
वाटूं लागले. 

आमच्या या विचारसरणीप्रमाणे पाहतां, क्रामवेलच्या वेळची 
वसाहतींची पद्धत पुढील दुसऱ्या चाळेस राजाच्या पद्धतीपेक्षा जास्त 
न्याय्य अथवा जास्त यशस्वी होती, हणून ती महत्वाची होती असं नाही. 
तर ती दुसऱ्या चालस राजाला किच्याप्रमाणे उपयागी पडली. या पद्ध- 
तींत न्यायीपणा नव्हता; व धमसंबंधीं कांही प्रकार तींत होता असे को 
णास वाटेल, परंतु क्रामेवेळची कारकौद कांहीं दिवस जास्त चालती तर 
तीस ह्या पद्धतीतीळ धर्मसंबंधीं प्रकारापासून खचित अपाय घडला असता. 
कारण, सत्ताधारी पुरुषांनी एकाच गोष्टीविषयी डोक्यांत वेड घेऊन तेव- 








* जाजे डोनिंग, वाटी--हा एक अलोकडीळ मोठा मनुष्य. होता. . ह्याने 
सन १८०० मध्ये एक कायदयाच्या प्रोफेसतची जागा काजे ज युूनिष्हर्यिटीत स्था 
पित केठी, तिळा होनिंग प्रोफेसरचो जागा असें नांव आहे. 


२९ इंग्लंड देशाचा विस्तार, [ प्रकरण 


ढीच तर्डीस नेण्याकारेतां हाताखालच्या राष्ट्रास गुंतावेणे ह्यापेक्षा जास्त 
भयंकर काय असूं शकेल लोकांस स्वतंत्रता देण्याकरितां देशांत राज्य- 
क्रांति होणे नेपोठियन यास इष्ट वाटेळ. कारण, स्वतंत्रतेच्या नांवावर 
स्वतःच्या मनांतील होस त्यास पूर्ण करून घेतां आली. तद्वतच क्रामूवेल- 
ची स्थिति होय. प्राटेस्टंट धमंसंस्थापनेच्या नांवावर त्यास पुष्कळ गोष्टी 
करतां येत होत्या. परंतु केवळ धर्माकारेतांच जर त्याने इतका उपद्व्याप 
स्वराष्ट्रास दिला असता, तर त्यांत त्याची हानि झाली असती. परंतु नेपो- 
लियनच्या द्रिस्वरूपी पद्धतीला जसं प्रखर यश प्राप्त झाले, तसेंच क्रामवेल 
याजळाही झाले. कांही वेळपर्यंत रंग्टंडचा लष्करी बाणा फार वाढला 
होता, व एकवार सैन्यास रजा दिल्यावर स्वतःस राखण्यास अतीव अव- 
घेड अशी जबाबदारी त्या राष्ट्राने आपल्या शिरावर घेतली होती. क्रा- 
मँवेलच्या कारकौरदाचे खरें स्वरूप लोकांत प्रगट होण्यापूर्वी तिची समाप्ति 
- झालो, ही फार चांगळी गोष्ट झाली. लढाई करणें हे तर त्या कारकी- 
_ दीर्चे ब्रीद होते. इंग्लंडांत राजकारण लोकांचे नेहमीं दोन पक्ष असतात. 
एक छिबरळ व दुसरा कांझ्र्व्हेटिव्ह. ठिअरल पक्षाचे लोक नेहमीं लो- 
कांच्या पसाचे असतात, व कांझरव्टंटिव्ह, राजाचे पक्षाचे असतात. हा 
डिबरळ पक्ष कल्हप्रिय नाहीं. क्रामूवेल याचा पक्ष प्युरिटन धमीचा 
होता. तरी तो ठिबरल होता, असं मानणे चुकीचे होय. मारव्हेल* 
हणून एक इंग्डंडांत कवि होता. त्याने क्रामूवेलची स्तुति केली आहे 
ती पहा. त्यांने अतत भाविष्य केळे होतं की, ज्याप्रमाणे फ्रान्स देश सीझर 
याने जिकला, अगर इटली देश हानिबाळ याने जिंकला, त्याचप्रमाणे 
क्रामूवेलहा ते देश निकोल. बरं, असं लिहिण्यांत त्या ग्रेथकारास 
तिलप्राय धाडस वाटलें नाही: कदाचित्‌ या कामांत क्रामूवेल कचर खा- 


* मारष्हेड--इ. स.'१९५२१-१५७८ पर्यंत, 








सहावे. ] . यापार आगि युद्ध ११७ 


हळ, झणून त्यास त्यांने असा उपदेश केळा आहे की, तुझे पाऊल अवि- 
श्रांत पुर्ढे चालू दे. आणि असें ध्यानांत ठेव कीं, ज्या कृत्यांनी मोर्ठे- 
पण मिळविले असेल, तींच कृत्ये त॑ राखण्यास समथ असलो पाहिजेत. ? 
क्रामूवेळची परराज्यांशीं वतणुक पाहिली असतां, हे वरील तत्व त्याच्या 
लक्षांत नव्हतं, असे नाही. पुढें धमसंबर्था युरोपांत लढाई होईल, असा 
त्यास सुमार दिसत होता. आपल्या वज्नदेही* शिपायांस बरोबर घेऊन 
ज्याप्रमाणे त्यास इंग्ढंडांत राजपक्षीय लोकांशीं लढावे लागले, त्याचप्रमाणे 
सवे इंग्ठंडासही युरोपांतीळ धर्मयुद्धांत लढावे लागळे, असे त्यास वाटत 
असे. क्रामवेलची तारीफ करणार जे कित्येक ग्रेथकार अलीकडे झाळे 
त्यांसही असेंच वाटल होते. प्रासिद्ध ग्रथकार मेकाळे असे ह्मणतात की, 
“ स्वतःकारितां अगर खतःच्या कुटुंबाकरितां क्रास्वेळ यास दुसरी कांहीं 
एक गोष्ट नको होती. फक्त सर्वे युरोपभर एक जंगी धर्मयुद्ध त्याला 
पाहिज होतं. दुर्दवकरून आपला जबर पराक्रम गाजविण्यास त्यास 
एक संधी आली ती स्वजातीयांबरोबर लढण्यांत आठी, दुसरीकडे आठी 
नाहीं. '' क्रामवेलच्या राज्याची लवकर समाप्ति झाल्याने, जे मोठें संकट 
टळले, त्याची कल्पना करणेही कठिण आहे. 

ही सावभोम राज्य स्थापण्याची पद्धत इंग्लंडचे बाहेर युरोपात 
फारशी प्रसृत झाली नव्हती. तरीपण ती कालगतीनें दूर अमेरिकेकडे 
पसरत गेली व तेथें तिचे पारेिणाम जास्त कालपर्येत टिकले. अमेरिके 
च्या संबंधाने क्रामूवेळची पद्धत त्याच्या पूर्वीच्या लॉंग पा्लेमेंटाने! घाळून 





* आलिव्हर क्रामवेळ याने ज्या शिपायांस बरोबर घेऊन राजपश्चीय लोकांचा 
पराभव केळा, ते फार शर असून त्यांत “ आयर्न सुहिडस ” झणजे ठोसंडी देह्चे 
अस याब अस | 

1 टीप.- पान १9 पहा, 

वि 


स्ट इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


दिलेली असून दुसर्‍या चार्टसने जशी पुढें चालू ठेविली, तशीच ती होती. 
ती केवळ जबरदस्तीची व थोडीशी धाडसाची होती. स्वतःच्याच इच्छेने, 
लोकांची बिलकुल संमति न घेतां, व स्वतःचे मंत्री विरुद्ध असतां, त्याने 
स्पेनबरोबर इंग्लंडचे युद्ध चालू केलें. हं युद्ध पूर्वीच्या एलिझाबेथ 
राणीच्या वेळच्या चांचे योध्यांनीं केलेल्या युद्धासारखें होते. कारण, 
सुरुवातीच्यापूवी कांही एक कलह नव्हता. उघडपणे लढाई चालू 
करण्याची समजही एकमेकांस एकमेकांकडून मिळाली नव्हती. सेंट 
डामिंगो* नांवाच्या वसाहतीवर एकदम हला इंग्रजांमी केला, हीच 
लढाईची सुरुवात होय. सर जे. स्टीफन ह्मणून एक गृहस्थ माझे मार्गे माझे 
जागी काम पाहात होता. तो ह्या ठिकाणी बोलत असतां असे ह्मणाला की, 
“आमचे श्रोत्यांपेकीं कोणा एखाद्याची इच्छा जर लोकांनीं पूज्य मानलेल्या 
- मूर्ति फोडून त्यांचा विध्वंस करण्याची असेल, तर ती इच्छा त्यांने चांचे- 
पणाचा धंदा केलेला जो क्रामूवेल त्याच्या पुतळ्यावर चालवून तृप्त करून 
श्यावी. इतका तो वक्ता क्रामूवेळ यास दुष्ट समजत होता. ही टीका 
फार कडक आहे. कारण, क्रामवेलच्या वेळीं समुद्रावरील युद्ध चाल- 
विण्यांत केवळ बेदाद होती. न्यायीपणा त्यांत मुळींच नव्हता. येथे इत- 
केच लक्षांत ठेवावयाचे कीं, एलिझाबेथ राणीची जी पद्धत होती तीच पद्धत 
क्रामूवेळने पुढें चालू ठेविली, ताच पद्धत पुढे अठराव्या शतकामर्थ्यंही चाळू 
राहिली, कारण स्पनिश लोकांनीच सवे व्यापार बळकावित्रा होता, तो हिरावून 
घेण्याकरिता सन १७२९ या वर्षी पुन्हां इंग्रज लोकांनी स्पेनबरोबर युद्ध 


क सट डामिंगो-_ ह्याची हेटी अथवा हिस्पानोळा अशी आणखी नांँबं 
आहेत. हं बेस्ट इंडिज बेटांतळें एक मोठें बट आहे. ह्याच्या उत्तरेस भाटूलांटिक ब 
दुलिणेस आरिबेयन समुद्र आहेत. हे बेट क्रिस्टोफर कोलंबस ह्याने १४५२ त शो- 
म येथें ळोकसत्ताक राज्य आहे. हबापाणी युरोपयिन ळोकांना मानत 
माही. | 


संहावे. ) व्यापार आणि युद्ध. २१(९ 


सुरू केले. या सर्वे हकीकतीवरून व्यापार आणि युद्ध यांजमर्ध्ये पूर्वी- 
पार किती निकट संबंध होता, हें सहज समजणारं आहे. तथापि क्रा- 
मूवेलच्या वेळची, हणजे बहुतेक सतराव्या शतकाच्या मध्यभागाची, 
विशेष गोष्ट झटली तर स्पेनशी युद्ध चालू होतं, ही नव्हे, तर त हालंड- 
बरोबर चालू होते, ही होय. क्रामवेल याने जें स्पेन देशाशी जोरांचें 
युद्ध चालविले, त्यावरून तें केवळ व्यापाराच्या सोयीकरितांच होतं, असे 
जरी अगदी स्पष्टपणे दिसणारे आहे, तरी क्रामवेलचा उद्देश निराळा 
होता, अपरे ह्णण्यास जागा आहे स्व स्पेन देश कॅथोलिक घमीचा 
होता, झणून स्पेनबरोबरची लढाई होण्यास दुसरेच कारण, ह्मणजे धर्मसुधा- 
रणा, हच असेल, असं कित्येक लोक हण शकतील; परंतु हालंडबरोबरच 
जे युद्ध त्या वेळी झालें.त्याजविषयी असे ह्णतांच येणार नाहीं. जर धर्मसु- 
घारणा. हेंच सर्वे घडामोडींचे मुख्य कारण, सतराव्या शतकामध्ये प्रबल 
असते, तर हाळंड देश प्राटेस्टंट धमीचा असल्यामुळे हालंडचें व इंग्लंडचे 
नेहमी सरू्यच असलें पाहिजे. होते. पहिलें कारण, उत्तरोत्तर कमी 
कमी होत जाऊन, दुसरे हणजे व्यापाराची चढाओढ हं कारण प्रबल होत 
चाललें, याचं हीच वरील गोष्ट उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सवे सतराव्या 
शतकभर इंग्लंडच्या व हालंडच्या मोठमोठ्या निकराच्या लढाया समुद्रावर 
होत होत्या, यांचं कारण व्यापार होय. या सवे लढायांचा विचार 
एकदम एका नजरेखाली होत नाहीं. प्रत्येक लढाई निरानेराळी अशी पाहूं 
गेलें झणजे तिचं कांहीं तरी अन्य कारण देतां येतं. परंतु अशी कारणे 
केवळ गोण असून प्रधान कारण. व्यापारच आहे. उदाहरणार्थ, दुसरा 
चाळेस व त्याचे केवळ नांवाचे मंत्री यांणी केलेली इ. स. १६७२ या 
बीची लढाई पहा. या वेळी इंग्छंडने. फ्रान्सचा राजा १४ बा लुई 
याची मदत घेतली होती. हा राजा पका केंथोठिक धर्माचा होता. 


२२० इंग्हंड देशाचा विस्तार, [ प्रकरण 


या दोघांनीं मिळून प्राटेस्टंट धरमी हालंडबराबर लढाई केली. या लढाई- 
विषयींही कित्येकांनी निराळाच मजकूर लिहून ठेविला आहे. हालंडांत 
ळुव्हेस्टिन नांवाचा बंडे लोकांचा एक पक्ष होता. त्या पक्षाचा मोड 
करून दुसऱ्या चालेस राजाचा भाचा प्रिन्ते आफ आरेंज ( जो पुढें ति- 
सरा वुइल्यम या नांवाने इंग्लंडचा राजा आला ) यास हालंडचा राजा 
करण्याकरितां ही लढाई चाळेस राजान चाळविळी, असे कित्येकांनी लि- 
हिळें आहे. त्यांत क्याथोलिक धर्मी राजा फ्रान्सचा चोदावा लुई याची 
त्यानं मदत घेतेली होती. या लढाइचें खरे बीज पूर्णपणे न समजल्या- 
मुळें क्याथोलिक धर्मी राजाची मदत घेऊन रंग्ठेडाने प्राटेस्टंट धर्मी राष्ट्रा- 
वर शस्त्र धरल्याबद्दळ त्या वेळच्या राजनीतीस कित्येक ग्रंथकारांनी अ- 
त्यायीपणाचा व निष्काळजीपणाचा मोठा दोष दिला आहे. भाचास 
गादीवर बसविण्याचा चालस राजाचा हा हेतु होता खरा; तरी आमच्या 
प्रस्तुतच्या विचारसरणीशी वरील वृत्तांत जुळत नाही. या सर्व कृत्यांचा 
उलगडा सुरेख रीतीचा निराळे रातीनं होतो. फरान्सवराबर स्नेह अस- 
ण्याचे कारण काय, व हाळेंडबरोबर लढाई होण्याचें कारण काय, याचे 
उत्तर निराळेंच आहे. क्रामवेळच्या वेळीं हाळेडबरोबर लढाई सुरू 
झाली होती व क्रामवेलने फ्रान्सबरावर सख्य ठेविल होतें; तेव्हां आप- 
ल्या पूर्वीची पद्धत एकदम न बदलतां तीच पुढें चाळू ठेवण चाल्स रा- 
जास बरें वाटले. तसंच क्रामूवेळ याने घालन दिलेली पद्धत ज्यांस संमत 
आहे असे कित्येक मुत्सद्दी त्या वेळी हयात होते. त्यांनींही वरप्रमाणे 
करण्यास अनुमोदन दिले. आंथनी आ>छे कूपर* ह्मणून क्रामूवेलची 
व्यवस्था पसंत करणारा एक गृहस्थ होता, त्यानें चालेस राजाच्या कृ- 


* हा शाफ्टस्थरी या नांवाने प्रसिद्द होता. याचा काठ १६२१-१६८३. हा 
पॉठेमेंटाचा सभासद असून मोठा मुत्तद्दा होता. 


सहावे. ] व्यापार आणि युद्ध. ६.३१, 
त्यांस पूर्ण संमाते दिली. पूर्वीचेच शब्द त्यानं चार्लसच्या वेळींही झणून 
दाखविले ते असेः---“ महासागरावर तसेंच अमेरिकेमध्ये व्यापाराचे का- 
मांत हालंडच राष्ट्र आमचा शत्रू आहे. जरी ते प्राटेस्टंट धर्मी आहेत, 
तरी त्यांचा मोड आपण केला पाहिजे. क्याथोलिक राष्ट्राची ही मदत 
घेऊन हालंडचा पराभव करणें योग्य आह. ” हे शब्द क्रामूवेळ यास 
कित्त्याप्रमाणे होते. कारण जरी त्या वेळचे राजकरण मंडळ प्रोटेस्टंट घ- 
मोर्चे झणजे प्यूरिटन शाखेचे होतें, व पोपचें व त्यांचे फारच वैमनस्य 
होते, तरी त्यांस असं समजळे होते की, धर्मसुधारणेचा प्रश्न दिवसेदिवस 
मार्गे पडत चालला आहे. पश्चिमेकडील समुद्रकांठच्या राष्ट्रांची व्यापा- 
राकारेतां व नवीन राष्ट्रवृद्धयथे फारच चढाओढ चालली आहे, अशा 
प्रकारचे त्यांचे ग्रह होते. 

याप्रमाणे विस्तृत ब्रिटिश राज्याच्या इतिहासांतठी उणीव भरून 
काढावयाची आहे. एलिझाबेथ राणीच्या वेळीं आरंभीं चळवळ कशी 
सुरू झाली, हे आह्मां वर सांगितळे आहे. व्हार्जिनीया, न्यू इंग्लंड, मेरी- 
लंड वगेरे वसाहतींची स्थापना पहिल्या दोन स्ट॒अटे राजांच्या वेळी हो- 
ऊन एलिझाबेथचीच पद्धत पुढें चाटू राहिळी. नंतर १८ व्या शतका- 
मध्ये हो व्यवस्था चांगळी बळकट होऊन फ्रान्सच्या विस्तृत राषट्रावरोबर 
इंग्लंडची लढाई सुरू आली. परंतु यांच्या दरम्यानची हकीगत बाहेर 
आलेली नाही. इंग्छंडच्या आरमाराची स्थायिकता व हाळंडबरोबर 
लढाई होच मधळी हकीगत होय. ह्या गो सतराव्या शतकाच्या 
मधल्या भागांत घडल्या. याच लढाईमध्ये इंग्रजांनीं आरंभी समुद्रांवर 
मारलेल्या लढायांचा समावेश होतो. तसेच खालील ठिकाणेंही याच लढा- 
इचे वेळीं इंग्रजांचे ताब्यांत आठी. क्रामवेलच्या'वेळी जमेका बेट स्पेनक 


२२२. इंग्लंड देशाचा कित्तार. [ प्रकरण 
डून जिंकून घेण्यांत आलें. पोर्चुगलळ लोकांकडून मुंबई बेट दुसर्‍या चा- 
डस राजास मिळाल, व हाळंडकडून न्यूयारक त्याच राजास प्राप्त आलें. 

हालंडबरोबरची ही लढाई आटपल्यावर पुढें त्या देशाबरोबर 
इंग्ंडर्चे सख्य दढ राहिलें. वुइल्यम्‌ आफ आरंज ह्मणजे तिसऱ्या वुइल्यमः 
राजाचे हकीगतीवरून हं व्यक्त होत आहे. आह्यांस अस वाटते की, 
या वेळीं धर्मसबथी प्रश्न पुन्हां थोडा वेळ पुढें आला. नांटर्सा येथें ठर- 
ठेला करारनामा मोडला गेल्यामुळे सर्व युरोपभर पुन्हां सोळाव्या शतका 





* अमेरिकेमध्ये युनायटेड स्टट्सपेकी एक संस्थान असून ते हली फार भर- 
भराटीस आलेठे आहे. 

'नांट्रस येथाळ करारनामा:-सोळाव्या शतकांत युरोप खंहांत खिस्ती धर्म सुधा- 
रणा होऊं लागली. प्रोटेस्टंट हणून एक सुधारलेला पंथ .क्‍्याथोठिक धमापासून 
निराळा निघाला. नेतर युरोपातील राष्ट्रांत पृष्ककळ चळबळ होऊन कमीजास्त प्रमा- 
णाने नवीन सुधारलेला पेथ कित्येक राखे स्वीकारू लागठी. या प्रकरणांत लोकांचे 
धर्मतत्ब पुष्कळ अंशीं त्यांच्या राजावर अवलंबून असे. फ़ान्स दुशांत यासंबंधाने 
पुष्कळ दुंगे चालू होत. फरान्सांतील प्रोटेस्टंट धर्मी लोकांस ह्यूजेतॉट असं नांब आहे.. 
फ्रान्सचा राजा चबथा हेन्री याने प्राटेस्टंट धर्मे स्वीकारला, ब सव देशभर 
तो धर्मप्रसार करूं लागला. त्यावेळीं प्रोटेस्टंट घर्मी लोकांचा फार छळ होत असे, 
हाणून या राजाने इ. स. १५५८ या सालीं बिटनी प्रांतांतील नान्टस्‌॒ नामक शहरी 
भाटेस्टंट धर्मी ठॉकांस एक ठराव करून दिला, त्यास. ' एडिक्ट आफ नांट्सू * असे. 
नांब आहे. त्यांत अस ठरलें होतें कॉ, कोणत्याही धर्मसंबंधीं मतांबद्दळ लोकांचा 
छळ होऊं नये, कांही ठिकाणें खेरीज करून बाकीच्या पाहिजे. त्या ठिकाणीं लोकांनी 
झापआपल्या मताप्रमाणे ईश्वराची प्रार्थना कराबी, मलकी ब न्यायखात्यांत प्राटे- 
स्टेंट धर्मी लोकांस नोकरी मिळण्यास प्रत्यवाय असू नये. तसेंच पालेमेंट सर्भेतही 
यांची एक शाखा असावी. परतु याचे पुढचे सव राजे एकच मताचे नव्हते. चबदावा. 
लुहे हा कट्टा क्याथोलिक धर्मांचा होता. ह्मणून तो प्राठेस्टंट लोकांचा छळ नेहर्मी; 
करीत असे, परंत बरील ठराव त्यास पृष्कठ वेळां नडत असे, हणून इ. स. १६८५. 
या घर्षी त्यानें प्रसिद्धुपणें ठुसरा ठराव करून, पाहिला ठराव रहू केळा ब असे ठरविले 
की, नबीन सथ देवळें मोडून टाकावी, धमेसंबंधीं कोणी सभा वगेरे मरविल्यास 
त्यांस केद करावे, व त्यांची जिनगी जपत करावी, घर्मखात्यांत जे प्रोटेस्टंट धर्म सोडून: 
क्याथोलिक होण्तर नाहीत, त्यांस पंघरा दिवसांचे. आंत राज्यांतून इकून द्याचे, ब: 


सहार्वे. ] व्यापार आणि युद्ध, २२३ 


प्रमाणे धर्मयुद्धे चाळू झालीं. अमेरिकेचे महत्व कांही वेळ कमी झाल्या- 
सारखे होते. धमसंबंधी स्वतंत्रता आणि क्याथोलिक धर्म यांजविषर्या फि- 
रून प्रश्न सुरू आला. हा प्रश्न सुरू होतांच क्याथोलिक धर्मी फ्रान्सचे 
विरुद्ध, हालंड व इंग्लंड ही प्राटेस्टंट धर्मी राष्ट्र एक झालीं. या दोन्ही 
देशांवर एकच राजा वुइल्यम हा राज्य करीत होता. व्यापारसेबधीचा 
प्रश्न थोडा वेळ मार्गे पडला. 


जे आपला धर्म बदलतील त्यांस बासितें बगेरे यावी. अशा प्रकारे क्याथालिक 
धर्माची पुनः प्रवृत्ति फ्रान्स देशांत जाहळी द प्रोटेस्टंट धर्मांचा त्राता कोणी नाहीसा 
शाला, अथातच धर्मयुद्ध पुनः माजली ब इंग्टंड आणि हालंड या दोन प्रोटेस्टंट 
थमी रास्षांनी एक होऊन फरॉन्सबरोबर लढाई चाठबिली, * 





१२४ इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरज 


प्रकरण सातवे. 


त ििििखमं 


राष््विस्ताराचीं स्थिलंतर. 

ह पुस्तक लिहिण्याचा आमचा हेतु काय आहे, हे पृस्तकारंभाों 
सांगण्यांत आठच आहे. इंग्लंडच्या इतिहासाचे महत्व उत्तरोत्तर कमी 
होत जाते, असा जो समज आहे, तो चुकीचा असून, ते महत्व शेवट- 
पर्यंत सारखे वाढतच जावं, अशा प्रकारची माहिती सांगण्याचा आमचा 
इरादा आहे. हा हेतु कसा सिद्धीस नेतां येईल, हे इतक्या वेळच्या 
विवेचनावरून वाचकांस कळणारं आहे. कोणत्याही देशांत एखाद्या 
विषयाची पणावस्था होत गेली नसेळ, तर त्या देशाचा इतिहास फारसा 
महत्वाचा वाटणार नाही. राजकीय व्यवस्था कितीही चांगली भरम- 
राटीची असळी, तरी त्यांत दिवसेदिवस कांहीतरी सुधारणा होत नसेल, 
तर त्या देशाच्या इतिहासांत महत्व असूं शकणार नाहीं. आह्यांस असे 
वाटते की, इंग्लिश इतिहासकारांची चुकी केवळ अर्लाकडचा इतिहास 
लिहिण्यांत झाळी आहे. एकच विपय घेऊन त्याची वादे शेवटपर्यंत 
कशी होत गेली, हे त्यांमा लिहले आहे. परंतु त्याच्यापुंढ दुसर्‍्याही 
एका विषयाची वृद्धि होत गेढी, हं इतिहासकारांस न समजल्यामुळे त्यांस 
महत्वाचे असे कांहींच विषय लिहिण्यास सांपडत नाहीत. राजकीय 
कारभारांत प्रजाजनांस उत्तरोत्तर जास्त मुखत्यारी व स्वतंत्रता कशी 
मिळत गेळी, होच एक गोध् इतिहासकारांच्या मनापुढें नेहमीं असते. 
इ. स. १६८८ मध्ये जी राज्यक्रांते झाली तेथपर्यंत किंवा कदाचित्‌ 
श्रन्स्विक घराण्याकडे इंग्ठंडचें राज्यपद गेळें तेथपर्यंत, ह्मणजे सुमारें 
इ. स. १७१४ पर्येत,'हे त्यांचे विवेचन बरोबर आहे, असं हणतां येई. 


सातवे. ] राष्ट्रविस्ताराची स्थित्यंतरे २१६ 


परंतु त्याच्यापुढे मात्र त्यांची चुकी झालेली आहे. इंग्लिश राज्यकार- 
स्थानांची सर्व प्रकारची वृद्धि तेथेच खुंट्ली, असे नाही; किवा या विषयाचे 
अध्ययन करणारास तिचे महत्वही कमी झाळे, असं नाही. परंतु्हे 
कारस्थान पुढें मंदगतिक होऊन शांतपणे चाळू लागलें. पूवी लोकांची 
मने खवळून तटस्थ झालीं होतीं, तीं आतां जरा शांत होऊं लागलीं. या- 
पुढे नाटकाचे स्थळ बदळून गेलें, व मुख्य गोष्टी दुसरीकडेच घडू लागल्या 
इंग्लिश इतिहासकारांच्या लक्षांत ही गोष्ट फारशी राहत नाही. स्टुअटे 
वंशांतळे राज राजाचा हक्क हाणून अथवा लष्करी जुळुमांने ज्या गोष्टी 
करीत असत, त्याच गोष्टी तिसरा जाज यानें आपल्या बादशाही अंम- 
लाने लोकांस फसवून केल्या, हा गोष्ट खरी असेल; परंतु प्रिन' आणि 
मिल्टन, पिमाः आणि शाफ्ट्सबरी,३ ह्यानी जशीं पूर्वी कृत्ये केलो, 


शाा>------५--२----२-३:२२>>२>->>>२-२२>>>>-><४७--२--८-->>>«' 





रॅ प्रिनू-इंग्लंडच्या पहिल्या चालंस राजाच्या विरुद्ध ज्या लोकांनीं बंड कळे 
स्यांपेकी हा एक होता. तो बकिळीचा धंदा करीत असे. त्याने एक पुस्तक प्रसिद्ध 
केलें, त्यांत त्यांने राणीची निर्भत्सना केली होती. याबदूळ त्यास शिक्षा झाली. 

४. जान मिल्टन नामक एक इंग्लंडमध्यें कावि होऊन गेला, त्याचा जन्म 
ठंडनमर्ध्ये ५९०८ त झाला, ब त्याचा मत्य १६७४ मध्यें झाला. त्याचें कवित्व सुप- 
सिद्ध आहे. त्याने पाराडाइज लास्ट व रोगेन्ड ह्या नांवाची उत्तम दोन काव्ये लिहिली 
आहेत. बारीक सारीक कवनें बव गर्यही त्यानं पृष्कळ लिहिळी आहेत. तो प्रजासत्ताक 
राज्याचा भक्त असून एकराजसत्तेविरुद्ध्‌ पुष्कळ लेख त्यानें लिहिळेळे आहेत. तो 
लेखनस्बातंत्र्याची फार कळकळ बाळगीत असे, पहिल्या चार्लस राजाला मारल्यावर 
जी “ कॉमन्वेल्थ ” हणून सामान्यसत्ता क्रामवेलनें स्थापिली, त्यामध्ये अमल- 
घजावणीकरिता एक कोंसिळ नमण्यांत आलें होतें, त्याचा तो लाटिन सेकेटरी 
होता, दुसऱ्या चाळंसळा परत आणून पुनः राज्यस्थापनेची वाटाघाट सुरू झाली, 
तेव्हां त्या बिचाराला तो प्रतिकूळ होता. ह्याचें प्रायाश्वित्त त्यास दुसरा चार्लस गादी- 
थर आल्यावर माफी मागण्याच्या रूपाने घ्यावें लागलें, 

४: पिम हाही पहिल्या चालंस राजाच्या विरुद्ध उठडेल्या लोकांपैकी एक 
असून, राजाचा मंत्री स्ट्राफड याजबर खटला करण्यांत हा प्रमख होता. इ. स. 
१६४९२ या वर्षी पाठंमेंटाचे जे पांच समासद्‌ पकडण्याविषयी राजानें सटपट केली 
त्यांपर्की हा एक होता 

$ रा ट्सबरी ( आंथानी आश्‍ळे कूपर ) (१६२१-१६८३) त्याचे साव- 


२२९ इग्टंड देशाचा विस्तार. प्रकरण] 


तशींच कृत्यं पुढे विल्कूप आगि हार्नंदुक, चाधाम आणि फॉक्स यांनी 
केला, असं जेव्हां इतिहासकार लिहित जातात, तेव्हांच तो इतिहास कं- 
टाळवाणा वाटूं लागतो; कारण, असा इतिहा वाचतांना सहज असें वाढूं 
छागते की, अलीकडच्या काळाचा इतिहास ह्मणजे पूर्वी एकवार घडलेल्या 
गोष्टीची पुनरावृत्ति होय. पालमेंटांतील तेटे सतराव्या शतकांत फार प्र- 
खर होते. परंतु तशाच प्रकारचे तंटे जेव्हां अठराव्या शतकांत झाले 
असल्याचें इतिहासकार लिहितात, तेव्हां या सर्वे गोष्टी पूर्वकृतच ह्मणजे 
पूर्वी एकवार घडून आठिल्या अहित असे वाटूं लागतें 

. आमच्या मते यांत चुकी इतकीच आहे कीं, रंगभूमीवर जे विषय 
दाखवावयाचे, त्यांची योजना हतिहासकार चतुराईने करीत नाहींत. कां- 
हीशा अप्रभरुद्ध राजाने केठेल्या अतिक्रमांचा प्रतिकार करण्यांतच त्या 
राजाची ( तिसरा जाजे ) सवे कारकीर्द संपून गेळी, असे त्या कारकी- 
दीर्चे वर्णन करणें हणजे निव्वळ खोटा मजकूर लिहिणे होय. या सुछक 
गोष्टीस आह्यी विनाकारण फाजीळ महत्व देता. खरोखर पाहिलं तर 
या वेळचा इंग्लंडचा सवे काळ दुसरी मोठमोठी जोखिमाचीं कृत्य कर- 
ण्यांत व्यापून गेळा होता. ज्या गोष्टी पूर्वी वेळोवेळीं केल्या, त्याच 
पुनरपि करण्यांत सवे वेळ गेला, असे हणणे मिथ्या होय. मोठमोठ्या 
नवीनही गोष्टी पुष्कळ घडत होत्या, व याच अवाढव्य कृत्यांचे योगाने सर्व 


जनिक चरित्र १६४० पासून सुरू झाले. तो १९४३ पर्यंत राजपक्षाकडे होता पुढें 
तो क्रामवेळच्या पक्षाला मिळाला. क्रामवेलच्या नंत! तो आणि सेनापति मक 
मिठून दुसऱ्या चार्लसला गादीवर आणण्याच्या कामांत होते. पुढें तो बऱ्याच पद्‌- 
वीस चढला. १६७३ मध्ये त्याला अधिकारावरून दूर केठे. टेट्स ओट्सच्या गत 
बेताच्या धामघुर्माचा प्रारंभ हयानेंच केला, असे कित्येक इतिहासकारांचे हणणे आहे 
दुसऱ्या जम्तठा गादीबर आणू नये असा त्याचा अभिप्राय होता. त्याबद्दल त्यास 
प्रायाश्य्त मोगाबे ठागल, दुसऱ्या चालंस राजाच्या कारकीदीत तो कांही दिवस 
__ पंतप्रधान होता. 





सातवे. ] राष्ट्रावेस्तारांची स्थित्यतर. ढ। २२७ 
जगाच्या राहटींत पुष्कळ फेरबदल झाले आहेत, व अजुनही होत 
आहित. नवीन स्थळास सुरुवात करून निराळी पात्रं रंगभूमीवर आणणें, 
हेच इतिहासकारांचे काम आहे; तच तंच पुनःपुनः: दाखविण्यांत शहाणपण 
नाहीं. 
इंग्रजी हतिहासांत कोणती गोष्ट पारिपक्कतेस येत चालली होती, 
ती आह्मी इतका वेळ चांगली व्यक्त: केली. मागे अस सांगण्यांत आलें 
आहे कीं, सतराव्या शतकामध्ये इंग्ठंड देशांत पुरातन ट्युटॅनिक लोकां- 
च्या स्वातंञ्याचा व आधुनिक राजकीय फेरफारांचा मिलाफ होत असतां 
व ळोक लष्करी धंदा आनंदाने. पतकरून विजातीय धर्मपंथांचा उद्भव व 
समावेश करीत असतां, त्याच वेळीं बाहेर दुसरीकडे इंग्ठंडचे इतर व्यव- 
साय चालू. होते. इंग्लंड व दुसरी चार युरोपीय राष्ट्रंमिळून अमेरिकेमध्ये 
आपापले राष्ट्राचा विस्तार करीत होती. आणखी अही वर सांग- 
ण्यांत आल आहे कीं, इतर चार राष्ट्रांपेक्षां इंग्छंडचे काम बरेंच मागाहून 
सुरू झाले असून, आरंभी पुष्कळ वेळपर्यंत ह्मणण्यासारखी त्यांनी त्या 
कामांत प्रवीणता प्रगट केळी नाहीं.. तरी सरते शेवटीं इतर सर्वे राष्ट्रास 
इंग्लेंडनंच मार्गे टाकिळें. आज रोजी, अमेरिकेंत अतिविस्तृत प्रबल 
राज्य असे इंग्रजांचेंच आहे. अठराव्या शतकांत जेव्हां प्रजेच्या हकांचे 
सवे. तंटे मिटत आले, तेव्हांच अमेरिकेमध्ये इंग्ठंडास पुढारीपणा प्राप्त 
झाला. आणि आज १९ व्या शतकांत आपल्या ताब्यांतल्या. सर्व. मुळु- 
खांची कोणत्या प्रकःरची व्यवस्था ठेवावी, अशा प्रकारचे विचार इंग्रज 
लोक करीत आहेत.. यावरून उघड होतं की, जी गोष्ट. इतर ग्रेथ- 
कारांचे लक्षांत न आल्यानं इंग्ठंडच्या इतिहासास नीरसत्व प्राप्त झालं 
होते, ती गोष्ट आह्यांस कळली आहे. राजकीय प्रकरणांतील स्वतंत्रता 
हा विषय पूर्णतेस येऊन संपून जातांच इतिहासकारांनी. या. आह्यी झणत 


२२८ इंग्लंड देशाचा विस्तार, [ प्रकरण 


असलेल्या दुसऱ्या गोष्टींकडे आपले सर्व लक्ष दिळ॑ पाहिजे. कारण, 
सतराव्या शतकापासून या गोष्टीचे महत्व सारखे वाढत असून ती 
पूणीवस्थेस येत चाळली आहे. याच गोष्टींच्या योगाने गतकाल व 
भावि काल एकत्र बांधळे जातात. 

जसजसा इंग्ढंडचा विस्तार हळू हळू वाढत जातो, तसतशी इंग्लं- 
डच्या इतिहासांत नीरसता भासूं लागते, ही मोठी आश्चयीची गोष्ट 
होय. जी गोष्ट इतिहासकारांनी ध्यानांत घेतली नाहीं असें आह्यी हणतो, 
ती ध्यानांत घेतली असतां या नीरसतेचे निरसन होईल. परंतु असं 
करितांना इतिहास लिहिण्याची पद्धत आह्यांस बरीच बदलावी लागेल, 
कारण निरनिराळ्या ऐतिहासिक गोष्टींच महत्व ताडण्याचे प्रमाण आह्यांस 
निराळेंच योजावे लागून त्यांचे वर्गीकरणही निराळ्याच तत्वावर करावें 
लागेल. वसाहतींसंबंधी हकीकती व हिदुस्थानसंबंधीं हकीकती यांस 
इतिहासकारांनी अगदीं कोपऱ्यांत अगारून दिलं आहे. केवळ पुरवणी 
भागांत या हकीकतीस त्यांनी जागा दिलेली आहे. ज्या गोष्टी इंग्लंड 
पासून दूर अंतरावर घडून आल्या, त्यांस इंग्लंडच्या इतिहासांत मुख्य 
स्थळ मिळावयाचे नाहीं, असें त्यांनी गृहीत घेतळेळें दिसतं. जणं काय 
ज्या इंग्लंड देशाचे हतिहास लिहिळे गेळे आहेत, तो इंग्लंड देश केवळ 
लहानसे बेट आहे व पुष्कळ प्रदेशांचा राजकारणांच्या योगाने समावेश 
झालेलं विस्तृत साम्राज्य नव्हे; व जणूं काय अर्धी एथ्वी या इंग्लंड देशांत 
मोडेल इतका त्या देशाचा विस्तार होऊंच शकणार नाहीं. आमच्या 
मते इंग्लंड या शब्दाचा अर्थ ज्या ज्या ठिकाणीं इंग्रज लोक रहात 
आहेत, त॑ ते ठिकाण, असा आहे. इंग्लिश लोकांस महत्वाच्या गोष्टी 
'प्रथ्वीच्या पाठीवर कोठेही घडल्या, तरी त्यांस इंग्ढंडचे इतिहासांत जागा 
फमिळणे अवश्‍य आहे. ' राजकीय प्रकरणांत इंग्रज लोकांच्या हकतांस 


सातवे. ] राष््रविस्ताराची स्थित्यंतरं. २२९. 
धक्का पोचण्याचा पक्का संभव होता. त्या वेळचा हतेहास कळण्या- 
करितां ज्याप्रमाणें वेस्ट मिन्स्टर येथीळ पालेमेंटांतीळ वादविवाद आपण 
पाहता, त्याचप्रमाणे ह्या अलीकडच्या काळांत, विशेषतः इंग्लंड देशाचा 
हळू हळू विस्तार होऊन सावभौम राज्य स्थापन होत होटें ह्मणून, ज्या 
ज्या ठिकाणी हा विस्तार होत होता, त्या त्या ठिकाणी आह्मी या का- 
ळाचा इतेहास शोधीत गेळं पाहिजे; मग त ठिकाण अमेरिकंतीळ कानडा 
अगर एरशियांतील हिंदुस्थान वगेरे कितीही दूर असले तरी चिता नाहीं; 
असं केळें असतां अलीकडचा इंग्लंडचा इतिहास जो चुकीने पालेमेंटाच्या 
इतिहासाशी गुंतून गेला आहे, तो दुरुस्त होश्‍ल. ही व्यवस्था इतिहासांत 
करण्याकारेतां जे फेरफार आह्यांस करावे लागतील ते विशेषकरून अठरा- 
व्या व एकोणिसाव्या शतकाच्या इतिहासांत करावे लागतीळ, व सतराव्या 
शतकांतसुद्धां ऐतिहासिक विषयांची ह्मणजे स्टु॒अटे घराण्यांतील राजांबरोबर 
लोकांची स्वतंत्रतेकरितां झालेली भांडणे वगेरंची व्यवस्था बदलण्याचे आ- 
ह्यांस जरी प्रयोजन नाही, तरी त्या वेळीं दुसर्राही एक व्यवस्था आह्मी 
घ्यानांत ठेविली पाहिजे, हणजे इंग्रज लोकांचें पाऊल राज्यवद्ीकडे उत्त- 
रांततर जास्त पडत चालले होतं, हे तत्व आपण विसरतां नये. 

ह्टीं सवेत्र संमत असणारी इतिहासाची व्यवस्था अशी आहें 
कीं, प्रथम प्रत्येक कारकीर्द व घराणी निरनिराळीं घ्यावयाची व त्या कार- 
कीर्दीत पालेमेंट आणि राजा यांजमध्ये जे तंटे झाठे असतील तेच मुख्य 
समजून त्यांचा इतिहास ढिहावयाचा. या व्यवस्थेप्रमाणे अलीकडच्या 
इतिहासांत मयांदभूत मुख्य टप्पा हटला हणजे अन्स्वीक घराण्यांतील पु 
रुपांकडे राज्यपद जाणें, व त्याच्या पूर्वीचा मुख्य टप्पा ह्मणजे स्टुअर्ट 
घराण्याकडे राज्यपद जाणें हा होय. या दोन मुख्य गोष्टींच्या दरम्यान 


२६० . इम्डंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 
दुसऱ्या दोन गोष्टी बऱ्याच महत्वाच्या समजल्या जातात. एक, कांही 
दिवसपर्यंत चालले प्रजासत्तात्मक राज्य ज॑ एकसत्ताधीश राजाच्या ता- 
ब्यांत नव्हत; दुसरी, १९८८ या वर्षाची राज्यक्रास्ति, या चार मुख्य गोष्टी- 
पासून इतर महत्वाच्या गोष्टीस अडथळा येत नसूनही इतिहासकार त्याच 
मुख्य धरून चालतात. पहिला जार्ज व अन राणी; दुसरा चार्लस आणि 
तिसरा विल्यम; क्रामूवळच्या वेळचे प्रजासत्ताक राज्य व राजाची पुनः- 
स्थापना;* पहिला जेम्स आणि एल्झिाबेथ; या हृयांपैकीं प्रत्येकाच्या का- 
_ लांत, वास्ताविक आहे त्यापेक्षां जास्त भेद इतिहासकार मानतात. रा- 
ज्यक्रान्तीच्या योगाने लोक समजतात इतके राज्यक्रमण झालेलें नाहीं, 
किंवा दुसऱ्या चालस राजाला गादीवर आणल्यापासून इंग्ठंडची राज्य- 
पद्धाते लोकांस वाटते इतकी गूळ पदावर आलेली नाही. परंतु इंग्ढंड 
झणजे जिवंत शरीर असून, तं एलिझाबेथच्या वेळेपासून अव्याहत वाद्धे 
पावत सार्वभौम इंग्ठिश राज्य बनत आहे, असं एकदां आपण स्पष्ट 
समजला, हणजे वरील जे विभाग इतिहासकारांनी केळे आहेत, ते आम- 
च्या मुळींच उपयोगास येणारे नाहींत व ह्या विस्ताराची वेळेविळची 
स्थित्यंतरे नीट ध्यानांत येण्याकरिता आझांस दुसरेच भाग पाडण्याची 
जरूर लागेल. 

यांपैकीं मुख्य मुख्य विभाग आह्मां पूर्वी दाखविळेच आहेत. 
तरी आझी हणतो या रीतीस अनुसरून इंग्टंडचा अर्लाकडचा इतिहास 
जास्त ससंबद्ध करून दिल्यास बरं होईल, असं आह्यांस वाटतें. 


ह्यास ' रस्टोरेशन ! असे नांब आहे. इ. स. १६९० या बर्षी क्रामबेठनें 
घाळून दिठेल्या राजपद्धतीचा लय होऊन लोकांनी पहिल्या चाळेस राजाचा मलगा 
हुसरा चाळेस यास बाढेडून बोलावून आणिलें ब त्यास इंग्लंडचे राज्यपद दिले 


साते. ] राद्रवेस्तारांची स्थित्यंतरे २१३१ 


कोलम्बस* आणि वास्कोडिगामा यांणी सातव्या हेन्री राजा- 
च्या कारकीर्दीत ज्या दोन मोठ्या सतत ध्यानांत ठेवण्याजाग्या अशा 
महासागरांतून सफरी केल्या, त्यांजपासूनच इंग्डंडच्या विस्ताराच्या इति- 
हासास सुरुवात झाली. त्या वेळयातूत इतर देशांशी होणाऱ्या इंग्ट- 
डच्या व्यवहारांत फेर पडूं ढागला. हा फेरफार स्पष्टपणें दियूं लाग- 
ण्यास सुमारे एक शतकांचा काळ गेडा. आमच्या 5प्येमभाणे हे 
एक शतक हझगजे, पहिठा एफ नाग झाड. या काळांत इंग्डंडरव 
विशिष्ट खरूप अते होते को, सपद्राय इंग्ठंडया व्यत्रशार हळ हळ सुरू 
झाला. अनेकविषयर्सकुळ अशा या राभा वर्षात इंग्डंडांत ज्या राज- 
कीय, धरमसंभधी आणि सामाजिक घडामोडी झाल्या, त्या आतां 
आह्यी तशाच राहूं देतो. धर्मसुधारणा आणि तिचे परिणाम इकडे 
आतां आश्मी लक्ष देत नाही. अमेरिकेचा शोध लागल्यापासून त्या 
ठिकाणां स्पॅनिश आणि पोचगीज लोकांच्या ज्या वसाहती होत होत्या, 
त्यांत आपणांसही वांटा असावा असा हक्क सांगावयास इंग्रज लोक 
हळ हळू कंबर बाघूं लागले, न्यू फाउंडलंडा' आणि लाबडोर$ व- 
शैरे ठिकाणीं कित्येक सफरी इंग्रज लोकांनीं केल्यानंतर भरिट्ठाईने 
कांही जोखमी कृत्यांसही त्यांनी हात घातला. परंतु ही गोष्ट त्यांनी 
नीट विचारपूर्वक केली नसल्याने त्यांस यश आलें नाहीं. दुर्देवंकरून 
इंप्रन लोक थेट धुवांच्या बाजूस नवीन प्रदेश शोधण्याचा प्रयत्न 
करूं लागे व त्याच वेळीं त्यांचे प्रातिपक्षी भूमध्यवृत्ताच्या समोर. 
एकामागून दुसरें बेट असे वरचेवर शोध लावून यश मिळवीत चाळले 


* टीप.- 1. पान ९९ पहा. 

1 टीप,--* पान ९६ पहा, 

[| ह उत्तर अमेरिकेच्या किनाऱ्यावर एक मोठें बेट आहे. 

$ उसरअभेरिकेंतील कानडा प्रांताचे पूवस एक दीपकल्प आहे, 


*९्ररे इंग्लंड देशाचा विस्तार ___ (प्रकरणं 


होते. त्यानंतर इंग्रजांनी चांचे लोकांप्रमाणे स्पॅनिश ळोकांच्या वसाहर्तीवर 
थोडेबहुत हळे कले; व यांत दुसरा जरी कांहीं विशेष फायदा त्यांस झाला 
नाहीं, तरी त्यायोगाने ते धीट आणि दर्यावदी असे तरी निदान प्रासि- 
द्वीस आले यांत संशय नाही. 

सन १५८८ या वर्षी स्पेनच्या मोठ्या आरमाराचा ज्या वेळेस 
इंग्ढेडावर हलला आला,* त्या वेळीं हा इंग्रजांचा उमेदवारीचा काल समाप्त 
झाला. इंग्लिश राष्ट्रामध्यं होत असलेले अंतस्थ फेरफार बहुतेक संपत 
आले. यापुढे इंग्लंडची दशे युरोपाकड फारशी नसून ती अमेरिकेकडे 
व महासागराकडे वळठी. इंग्रज छोक ह्या वेळेपासून दयांवर्दी व उ- 
द्ोगी झाले | 

इतिहास ठिहिण्याची जी इतिहासकारांची चाळू पद्धत आह्मी वर 
सांगितली, त्या पद्धतीप्रमाणे स्ट्युअटे घराण्याकडे राज्यपद जातांचा त्या 
देशास उतरती कळा लागली असे इतिहासकार ह्मणतात. ट्यूडर घरा- 
ण्यांतील राजे निश्चयी असून दूर दृष्टीने राज्य करीत असल्याने लोकांस 
प्रिय होते. परंतु स्टुअटे राजे धर्मसंबंधांत हट्टी व अप्रवुद्ध असून आ- 
पल्यास राज्यपद इश्वरीसूत्रानंच मिळाले आहे, असे क्षणत असत. आ- 
मच्या मतें स्टुअटे घराण्याकडे अंमल गेल्यापासून देशास उतरती कळा न 
लागतां उलट सवे व्यवहारांत अव्याहत वृद्धिच चाळू होती. मग जेम्स 
आणि चालेस हे जात्या एलिझाबेथ राणीपेक्षां कितीही भिन्न असले, तरी 
त्यांत फारसा अथ नाही. विस्तृत त्रिटिश राज्याचा पाया ह्याच वेळी 
घातला गेला. जॉन स्मिथ, पिग्रेम फादर्स आणि कालव्हटी यांनीं 
_ अटीप्लर्तेपानश्‍षण्हा. ||| 


४ इ. स. १९०३. 
ई. पिल्पिम फादुसु-प्यूरिटन पेथी कडक व धमंबेडे ळोक होते. त्यांचा छळ 


सातवे... राष्ट्रवेस्तारोरची स्थित्यंतर; श्‍्श्ऱ 
व्ह्जीनिया, न्यू इंग्ठंड, मेरिटंड, ह्या वसाहती स्थापन केल्या.* ह्मांपेकी 


क क ट्ीशीकतशश णी” कील कलल नन... 





बिशूद्ध जाईल त्यास हहूपार करण्यांत येईल, असा जेम्स राजानें ठराब केला होता, 
ब तो छळही फार करी. तेव्हां त्यांना असें वाटूं लागलें होतें की, आपला धर्म पाळ- 
ण्याची कधीही सबड सांपडावयाची नाहीं, नॉटिंगहम शायरमधून एक लहानशी योळी 
प्रथम हालंडात गेली. भाणि कांही बंध तर्थे राहून ते १५२० त अमेरिकेंत गेळे, छा. 
लोकांना “ पिल्मिमस्‌ फादर्स ” हृ नांब देण्यांत आळे. त्यांनी मेरिळेढ मांताची 
स्थापना केली. | 

जार्ज कलव्हर्ट हा अमेरिकेतील मोरेलेंड बसाहत स्थापणारापे्की एक होता. 

जॉन स्मिथ ( १५७९-१६१३१ ) एक खलाशी होता. भमेरिकेंतील व्हर्जी- 
निया प्रांताला त्यानें तीन सफरी केल्या, ब जेम्स टाऊन स्थापण्यांत मदत केली. 
ह्यानें दोन पुस्तर्के लिहिलीं आहेत, एक “ न्यू इंग्ठंडरचे वर्णन ” दृ्तरें “ क्‍्याप्टन 
जान स्मिथचें अबलोकन ब शोध. ” | 

* अमेरिकेंतील बसाहतींची उत्पत्तिः--ह्या लेरा बसाहतीचे मूळ, ब कायदे ब- 
भेर अगदी निरनिराळे होते. भथम, न्यू इंग्ठड प्रांत हणून एक समूह आहे, ह्यात 
कानेक्टिकट, मासाच्यूसेट्स्‌, न्यूहामुशायर ब र्‍्होड बेट ह्ाांचा समाबेश होतो. हयाची 
मूळ स्थापना यात्रेकरू जे जुइट उपाध्याय त्यांनीं केली. त्या बसाहतींतीळ ठोकांमर्थ्ये 
मूळ संस्थापकांचं घर्मवेड राहिळे नव्हेत; पण स्वभावाची उग्रता कायम होती. त्यांची 
राजधानी बोस्टन बंद्र होय, ह बद्र फार महृत्यार्चे व श्रीमंत होते. त्या बसाहर्ती- 
ची पूर्वेकडील हृद्व हडसन नदी होती. त्यांच्या दुझिणस जो वसाहतींचा समूह 
होता तो प्रथम डच लाकांचा होता, व त्यास न्यू नेदलेंढ असे नांब होते. हंग्ल- 
डचा राजा दुसरा चालस हाच्या कारकीर्षीत इंग्लंड ब फान्स झांच्यामध्ये जेवा 
युद्ध सुरू झालें, तेव्हां ती बसाहत इंग्लंडच्या ताञ्यांत आठी, ब चालंसरने ती आ- 
पला भाऊ, जेम्स डयूक आफ याक, हाजला दिली. त्या बसाहतींत न्यू आम्स्टेडेम 
हृ नांब ज्यास होतें त्यास न्यू याक नांब पडलें, व उत्तरेस फोर्ट भरजला आल्यनी 
नांब देण्यांत आळे, ह्या बसाहतीच्या बरोबरच हडसन ब डेळेवेर ह्या नयांच्या दुर-. 
म्यानचा न्यू जर्सी प्रांत जेस्सला दिला होता. जेम्सने तो लाड बकूठे ब सर जाय 
का्टरेट ह्यांजळा षिकळा, पुढें त्याच्या पाश्विमेचा भाग बकूठेने केकर नांवाच्या थर्म 
प्रथी ळोकांना दिळा. सगळा प्रांत अन राणीच्या कारकीदीत राजाकडे गेला, तेव्हां 
त्यास जसी ह्याच नांबाने हांका मारीत, ब त्यांत बहुतेक फेकर, पेस्थिटी रिपन, भागा- 
याप्टिस्ट झा पे्थांचेळोक राहत. क्रेकर लोक न्यू जसींच्या बाहेर प्तरतयेळे, स आवळा... 
पुढारी कुल्यम पेन हाच्या साहाने एका प्रांतांत स्थायिक झाले, त्याला पेससिल्मे- 

त क 


के. कै 


२९४ इंग्ठंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरण 


भेरिळंड हें नांव हेन्रिटा मराया* राणीच्या नांवावरून पडलेले आहे; हझ- 
णन ही वसाहत कोणच्या वेळीं स्थापन झाली, हे नांवावरूनच उघड होर्ते. 


निया नांब देऊन त्यांतीळ राजधानीचे शहर पाश्यमेस असणारे फिलाडेल्फिया नामक 
झालें. हा समृहांतच मरिलंड नामक दुसर्‍या एका प्रांताचा समावेश होंत अस. त्याची 
गणना पेनसिल्व्हानेयांतच केली जात असे. ह्या दोन समहांच्या दासेणेस तीन मो- 
ठया बसाहती होत्या. त्यांच्या स्थापनसंबंधी नक्की माहिती कांही लागत नाही. पॉ- 
टोमॅकच्या दक्षिणेस व्हर्जानिया नामक बसाहूतीची स्थापना राले यानें प्रथम केली 
होती. ती बसाहत पहिल्या जेम्स राजानें कांहा व्यापाऱ्यांना देऊन टाकला. त्या 
व्यापार््यांनां बाइट वर्तन कळे, व ते बसाहतींच्या लोकांशी तंटेबखडे करूं लागले, ह- 
णून त्यांचे हक्क हिसकून घतले, आणि १६२४ त ती वसाहत राजाच्या ताब्यांत गेळी, 
ह्यात मूळ इंग्लिश चर्चचे लोक व इंग्लिश "क्तामांसाचे लोक राहूं लागठे, ती वसाहत 
फार जुनी होती, ह्मणून तीत लोकसंख्या पुष्कळ होती, ब तथील मालकांचे कुल 
ध शील हो इंग्रज जमीनदार गृहस्थांच्या सारखीच होती; तेव्हां त्या लोकांना एकंद्र 
बसाहतींतील लोकांस बडे लॉक असें समजत असत. कारोठिनाच्या दोन 
बसाहती दुसऱ्या चालंस राजाच्या कारकोदींत बऱ्याच मालकांना मिळवून 
देण्यांत आल्या होत्या, पण इतर ठिकाणांप्रमाणे ह्याही ठिकाणीं मळ मालकांचे 
लोकांशी भांडण झाले, ब त्यांनी आपले हक्क सरकारास विकून टाकले. ह्या 
काराठिनाच्या दुसिणेस जाजिया हणून एक वसाहत होती. ती प्रथम जनरल 
भागार्थोप हाने, दिवाळे काढलेल्या, कजंबाजारी लोकांना, ब छ्ळ झालेल्या जर्मन 
लोकांना रहाण्यास जागा असावी हाणुन स्थापिली. ह्या गृहस्थाचें नांब प्रासद्ध 
झालें, तें १७२८ त इंग्लिश तुरुंगांच्या स्थितीची प्रथम चोकशी कली ह्मणून झालें, 
उत्तर अमरिकेमध्यें आतां इंग्टिश नाहींत अशा वसाहती फक्त स्पेनच्या होत्या. स्पेनच्या 
ताब्यांत प्रथम फुहिडा प्रांत होता, पण पुढे त्यांनी तो फरान्सला देऊन फ्रान्स- 
पासून छटोसिनियाचा कांही भाग घेतला, ही फुारिंडा वसाहन फ्रेंचांना पुढें इंग्टिशॉंस 
हावा लागळी. १७९६३ च्या पारिसच्या तहानंतर फरेंचांचे उत्त अमारिकंतील बचंस्व 
अगदी नाहींसे झाले होतें. 

. ह्या निरनिराळ्या बसाहतीमध्यें धर्मपंथ फार होते. तसेच कायदे, राजनीति 
ह्याही निरनिराळ्या असत. तथापि इंग्लिश राज्यव्यवस्था इंग्टि[ पद्धतीवर स्थापि 
लेला असे. पालमंटसारसी एकादी समा, त्यांतही वरिध कनिधध सभा असा मेद, 
सभासद सरकारानें नेमणे, किंबा प्रातानाथे तत्वाने निवडले जाणें, अशीही व्यवस्था 
असे. सरकारी बसाहतीचा एक गव्हर्नर असे, ब तो राजानें ब बसाहतीच्या माठ 
कॉर्मी मिळून नेमला जात असे. सर्व मिळून लोकसंख्या सुमार॑ २५ लाख होती. 

'* ही इंग्लंडचा राजा पहिळा चाढस याची राणी होती (१५०९-१५), 


सातवे. ] राष्ट्रविस्ताराची स्थित्यंतर. र्क 


ह्या वेळेपासून इंग्लंडचे राज्य विस्तृत होऊं लागलं. कारण, 
अटलांटिक महासागराच्या दोन्ही बाजूस इंग्लिश लोकांची वस्ती आढळू 
लागली. त्या वेळच्या स्थित्यनुरूप एक विशिष्टावस्था ह्या राज्यास प्राप्त 
झाली. स्पेन देशाच्या ज्या वसाहती होत्या, त्यांची रचना कृत्रिम होती. 
स्पेनच्या सरकाराने ह्या रचनेवर फार विचाराने पुष्कळ कसब खर्चे केळे 
होते. धर्मसंबंधीं व राजकीय प्रकरणसंबंधीं अंमल स्पेन देशांतल्यापेक्षां 
त्यांच्या वसाहतींत जास्त कडक होता. कारण, वसाहतींपासून एकसा- 
रखा वसूल स्पेन देशास येत असल्यामुळें त्यांची त्यांस फार जरूर होती. 
परंतु इंग्ठंडच्या वसाहतींची अशी स्थिति नव्हती. इंग्रज ठोक वसाह- 
तींची फारशी पवी करीत नसत. या वेळीं इंग्लंडांत तटे सुरू असल्या- 
मुळें इंग्लिश वसाहतींची हो वरील स्थिति एक प्रकाराने विशेष महत्वाची 
होती. वसाहतींपासून पैसाच जरी उलट न मिळाला, तरी मूळ. देशांत 
बहिष्कृत झालेल्या लोकांस वसाहतींत जाऊन राहण्यास विपुल जागा 
होती. सुमारे पज्ञास वषापूवी मेऊावर कांटिझी* याने वसाहतींचा हा 
उपयोग उघडकीस आणिला. धमांच्या बाबतीत एकमेकांचे विरुद्ध 
असे जे पंथ असत, त्या सवीस निरनिराळ्या ठिकाणीं एकमेकांस उपद्रव 
दिल्याशिवाय एथकपणे राहण्यास वसाहतींत पाहिजे तितकी जागा आहे, 
ही कल्पना प्रथम कॉलिय्री ह्यास सुचली, व याच कल्पनेस अनसरून 
फ्रान्समध्ये “एडिक्ट आफ नांट्स॥, ह्या नांवाचा हुकुम काढण्यांत आला 
जर अमेरिकेमध्ये ह्युजिनाट नांवाचे फ्रेंच धर्मसुधारक जाऊन राहते, तर 
जगाची स्थिति आज आहे ह्याहून किती बरं भिन्न असती ! कांलिझी 
याची कल्पना इंग्रज लोकांनीं उचलून अंमलांत आणिठी.!. धर्मसंबंधी 











याचा काठ (१५१७--१८५७२ ) 
1 टीप.-ा॑ं पान २२२ पहा 
इ. स. १५६३ या वर्षी न्होड नांघाच्या बेटाची सनद घाली, तीत हा, मज-. 


१२६ इंग्लंड देशाचा विस्तार __ [प्रकरण 


'आणीबार्णाचे तेटे इंग्ठंडमध्ये सुरू असतांनाच इंग्ठंडच्या वसाहती स्थापन 
झाल्या असल्यामुळें इंग्ठंड सोडून जाऊन नवीन ठिकाणी वसाहती कर- 
ण्यास ढोकांस एक प्रकारचें नवीन उत्तेजन मिळालं. वरील तंटे तुरू 
नसते, तर हँ उत्तेजन मिळाळं नसतं. पण ह्या कारणामुळें त्याच वेळी 
अमेरिका आणि युरोप ह्यांच्यामध्ये एक सुक्ष्म रीतीचें वेमनस्य पडून गेले. 
जे लोक स्वदेश सोडून युरोपांतून अमेरिकेंत गेळे, त्यांच्या मनांत कांही 
एक गृप्त विचार होता. इंग्लंडांत पूवोपार चालत आलेल्या परिपाठास 
निवळ फांटा देऊन अमेरिकेत इंग्लंडच्यापेक्षां भिज्ञ अशी कांहीतरी तऱ्हा 
अमलांत आणावी, हा त्यांचा निश्चय जरी आरंभी गुप्त होता, तरी तोच 
पुढे फळास आला. 

इ. स. १६४८ या वर्षी इंग्लंडच्या लष्करांत जी दुफळी झाली 
तिचे योगाने विस्तृत न्रिटिश राज्यास दुसरं स्थित्यंतर प्राप्त झाले. आलि- 
व्हर क्रामूवेळ यानें इंग्डंडांत प्रजासत्ताक राज्याचा पाया मजबूद केल्या- 
वर लोकांच्या तर्फे व राजपक्षाच्या विरुद्ध इंग्ठंडचे सैन्यास समुद्रावर 
दुसर युद्ध सुरू करणं भाग पडलें. आमच्या मतांनं हे युद्ध पहिल्यापेक्षा 
ज्ञास्त महत्वाचे आहे. कारण, क्रामूवेल याने जें सैन्य जमा केलं होते, 
ते लवकरच मोडून जाणारं होते. परंतु जे आरमार व्हेन" याने तयार 
केळे ब ज्याचे आधिपत्य ब्डेकां यास मिळालें, तेच हे इंग्ढंडर्चे आरमार 


कर खुळासेबार लिहिलेला आहे. “' धर्मसंबेर्धी स्वतंत्रता सर्बोस सारखी दुंण्यांत 
येव आहे. कारण, हीं ठिकाणें एकमेकांपासून फार दूर असल्यामुळें आह्ांस अशी 
आशा आहि को, हया राष्ट्रांत जी ऐक्यता ब समरूपता स्थापन झाली आहे, त्यांस 
ह्या स्वतंग्रतेच्या योगाने कोणताही धक्का पोचणार नाहीं. ” धर्मसंबंधी सर्वे व्यव- 
हारांत दुसऱ्या चाळेस राजानें आपल्या मामे-आजाची ( फ़ान्सचा चबथा हेन्री ) 
पटत नेहमी टलांत ठोंबेळी होती. ग्र. क. 
ढ * टीप.--* पान २१४ पहा. 

षृं टीप,--३ पान १६१ पहा. 





सातवे. ] राष्ट्रावेस्ताराचा २२९७ 
आजपर्यंत सर्वे जगभर गाजत आहे. समुद्रावर इंग्लंडचा पगडा याच 
वेळेपासून बसत चालला. प्रसिद्ध इतिहासकार रके आपल्या इतिहासांत 
असे झणतो कीं, “ भूगोलावर जे अत्युत्तम ठिकाण इंग्छंडास प्राप्त झालं 
_ आहे, त्याचा आपल्यास फायदा करून घेतां येईल, व दयोवर्दीपणा हच 
आपलें स्वभावसिद्ध नेमळेडें काम आहे, असें या वेळेपासून इंग्रज लोकांस 
पूर्वीपेक्षा जास्त स्पष्टपणे कळूं लागळें. ! इंग्लंडचा बाणा लष्करी अस- 
तांच वरील तत्व इंग्रजांस या वेळी कळूं लागळें. याचे उदाहरण, क्रामू- 
वेल यानं स्पेनच्या वसाहतींवर हला करून जमेका बेट घेतलं, हं होय. 
इंग्लंडच्या अर्वाचीन इतेहासांत जुळुमाने दुसऱ्या राष्ट्राचे प्रांत हिसकावून 
घेतल्याचे हेच एक उदाहरण आहे. 

विस्तृत न्रिटिश राज्याचे याच्यापुढचं श्थित्यंतर झणजे हालंड- 
बरोबरच युद्ध होय. हें युद्ध दसऱ्या चार्लस राजाच्या कारकीदीच्या 
प्रथमाधीत झाळें व ते इतिहासरूपी रंगभमीवर या वेळचें मुख्य पात्र होतें. 
खरोखर पाहतां या युद्धाचा आरंभ १६२३ त आंबोयना येथील कत्त- 
लीच्या* वेळीं झाला. क्रामवेळच्या वेळीं वगैरे ह्या युद्धाला थोडें पुष्टी 
करण येत होते. ह्याचा शेवट इ. स. ११७४ या वर्षी झाला, कारण 
झान्सच्या चवदाव्या लुईंबरोबर दुसऱ्या चार्लस राजानें हालंडवर हल्ला केला 
होता, तो आतां त्याने तहकूब केला. सुदैवाने या वेळीं हालंड देशास 
एक त्राता मिळाला. ज्याप्रमाणे पूर्वी स्पेनबरोबरच्या लढाईत वुडल्यम 
धि सायरेंट्‌ नांवाच्या सुम्याने हालंडची बाजू संभाळिली, त्याचप्रमाणें या. 
वेळीं एक वुल्यम्‌ नांवाचा सुभा पुढें आला व फ्रेंचांपासून त्याने स्वदेशाचे 





* आंबोयना येथील कत्तठः--हं बेट डच लोकांकडे होतें. ह्‌. स. $ «१ ५ 
सुमारास इंग्रज लोकांनी त्यांत आपे ठाणें बसाबेळें, पुरे १६२३ या बर्ष इच 
ळोकार्सी इंग्रजांची फार क्रूरपणानं कत्तल केली, 


श्द्ट इंग्लंड देशाचा विस्तार [ प्रकरण 
सेरक्षण केलें. हाच पुढें इंग्ठंडचा राजा तिसरा वुदल्यम्‌ या नांवाने 
झाला. तरी हालळंड देशास उतरती कळा एक वेळ लागली ती मार्ग 
हटली नाही. कारण, या दुसर्‍या युद्धांत कितीही जरी पूर्वीचे शौय 
हालंडसे लोकांनी दाखविलें असते, तरी पूर्वीचे त्यांचें सुदैव या वेळीं त्यांस 
अनुकल नव्हते. ज्याम्रमाणे लढाईंच्याच योगाने. एकवार त्यांस उन्नता- 
वस्था प्राप्त झाली होती, त्याप्रमाणे पुनः लडाई करून त्यांस ती एन: प्राप्त 
झाली नसती. पूर्वी हाळंडची लढाडू स्पेनवरोबर चाळू होती. स्पेनच्या 
वसाहती विपुळ असन त्या त्यांस पाहिजे तेव्हां लटण्यास सांपडत. 
परंतु आतां तर त्यांची लढाई फ्रान्सबरोबर होती. पूर्वी हालंडच्या 
आरमारास स्पेनकडन बिलकुल प्रतिबंध होत नसल्यामुळें सवे समुद्रांत 
पाहिजे तिकडे भटअ त फिरण्यास त्यांस मोकळीक असे. आतां तर 
इंग्लंडच्या प्रबळ आरमाराशी त्यांस सामना करावयाचा होता. शिवाय, 
हालंडचा द्रव्य मिळविण्याचा मुरूय मार्गे समुद्रावरील व्यापार, तोही 
इंग्लंडांतील नोकानयनाच्या कायद्याने बंद झाला. ह्मणन, जरी या वेळीं 
हालंडस लोकांनीं आपला बचाव केला आणि पढेंही कांही वेळपर्यंत 
त्यांनी बरेच पराक्रम गाजविठे, तरी त्यांचा र्‍हास होण्यास एकवार सुरु- 
वात झाठी ती झाली. त्यांचा मोठा साह्यकता सुभा इंग्लंडचा तिसरा दइ- 
ल्यम मरण पावतांच हालंडची दुगेति सर्वास व्यक्त झाली. इंग्रज 
छोक मूळचेच सधन असल्यामुळें व त्यांजला परकीयांशीं लढून. आपरे 
अवसान खर्चेण्याचा प्रसंग न आल्यामळ ते हळू हळू पुढें सरसावत. चा- 
ढळे व हालंडचें वैभव ल्यास गेटें. | 

दुसऱ्या चालेस राजाची कारकीद विस्तृत इंग्लिश राष्ट्राच्या इति- 
हासांत विलक्षण महत्वाची आहे. कारण, या कारकीदीत. इंग्रज 


सातवे. ] राष्ट्रवेस्ताराची स्थित्यंतरे. २३९ 


छोक फारच पुढें सरसावठे.* अटलांटिक महासागराच्या बाजूनं अमे- 
रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर उत्तरेकडून दक्षिणेकडे एकसारख्या, मध्यें 
 तुटल्याशिवाय, ज्या इंग्रज लोकांच्या वसाहती पुढीळ शतकांत सर्व 
लोकांच्या नजरेसमोर ढळढळीतपणे दिस लागल्या, त्यांस प्रथम अस. 
स्वरूप याच वेळीं हणजे दुसऱ्या चालंस. राजाच्या कारकीदीत प्राप्त 
झाले. इंग्रज लोकांनीं न्यू याक आणि डिलावेअर यांतून डच लोकांस 
हुसकावून दिल व कारोलिना! आणि पेनसिल्व्हेनिया या वसाहती त्याच 
वेळीं नवीन वसविल्या. या अमेरिकेंतील वसाहती सवे एक ठि- 
काणी घेतल्या हणजे तत्काठीन स्थित्यनुरूप त्या फारच आअवा- 
ढव्य होत्या, असे हणावे लागते. त्यांत विशेष हा होता की, त्यां- 
तील लोकसंख्या फार मोठी असून एकजात युरोपिअन लोकांची होती. 
स्पॅनिश लोकांच्या वसाहती झाल्या तेव्हां जे थोडे युरोपिअन लोक तिकडे 
राहण्यास गेठे होते, ते तर्थांह असंख्यात मूळच्या इंडियन लोकांमध्ये मि- 
सळून जाऊन नाहींसे झाले. तसेच डच लोकांची युरोपांतच लोकसंख्या 
थोडी असल्यामुळें त्यांच्या वसाहतीतही डच लोक फार नव्हते; ह्मणून 
डच लोकांच्या वसाहती हणजे लहान लहान व्यापाराची ठिकाणे होतीं. 
फ्रेंच लोकांच्या वसाहतीसुद्धां याच वेळीं लोकांच्या नजरेस येऊं ला- 
गल्या. तरी डच लोकांच्याप्रमाणं फ्रचांचेही दोष होते. फ्रेंच लो- 
कांच्या वसाहती जेव्हां प्रथमतः होऊं लागल्या, तेव्हां एका गोष्टीची त्यांस 
फार उणीव होती. वसाहत करून त्यांत जाऊन राहण्याचा त्यांचा 








* सेन्सबरी असें लिहितो कों, धाडसाने कोणतीही गोष्ट करण्याची शाक्त 
आणि बसाहती बाढबिण्याची इच्छा हीं या वेळीं एलिज्ताबेथ अगर जम्स यांच्या 
कारकीदीप्रमाणेंच इंमज लोकांमध्यें टुढ होती, ग्र, क, 


त टीप - पाम २३3 पहा. 


२४७ इंग्लंड देशाचा विस्तार. [ प्रकरणे 
स्वमावतःच कळ नव्हता. फ्रेंच लोकांची लोकसंख्याही त्या वेळेपासून 
उत्तरोत्तर कमीच होत आठी आहे. अट्लांटिक महासागराचे किनाऱ्या- 
वर एकसारखी वसाहतींची रांग असणे, ही हछीच्या काळांत जरी विशेष 
गोष्ट मानिळी जाणार नाही, तरी त्या वेळी हे कोणत्याही युरोपिअन राष्ट्रास 
मोठें अभिमान बाळगण्याजोगं भूषण असून, वसाहतींच्या कामांत नांवा- 
जण्यासारखे व पराक्रमाचे कृत्य होते. दुसऱ्या चालेस राजाच्या कार- 
कीदींच्या शेवटीं इंग्लंडची सवे ळोकसंख्या दोन लक्ष होती. तरी ही 
छोकसंख्या दर पंचवीस वषानी दुप्पट होणारी होती. 

नरिटिश राष्ट्रविस्ताराचे यापुढचे स्थित्यंतर कोणते आहे बरें: 
कोलबट* याने फ्रान्स देशाचा जो विस्तार करविला होता, तो मोडून 
काढण्याविषयी इंग्ठंड आणि हालंड हे दोनही देश एकत्र मिळून प्रयत्न , 
करूं लागले. कोलबटविषयी आझांस असें वाटतें की, त्यान समजून उमजून 
अमोरिकेबद्दळ पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या चाढू असलेल्या तंट्यांत फ्रान्स देशा- 
ला लोटले. पूर्वी अमोरिकेचा शोध लावण्यांत फच लोक इंग्रजांच्या फारसे 
मार्गे नव्हते. इश्श दर्यावर्दी फ्राबिशरा' आणि डेक! यांच्यापूर्वीच 
जाके कॉर्टिए$ यानं समुद्रांतरी आपे नांव पुष्कळ गाजविले होतें. इंग्लिश 
मुत्सद्दी राठे* याच्यापूर्वीच कॉलिश्ली यानं वसाहतींची व्यवस्था कशी करावी 





* ठीप---हें पान २०) पहा. 
1 टीप. त पान, १९४ पहा. 
1 टीप.--1 पान २०५ पहा. 


७ जाके कॉर्टिर (१४५४-१५५५ ) हा एक फ्रेंच खलाशी हेता. हाने 
१५३४ त कानडा प्रांताचा शोध ळाविळा फ्रेंच सरकारानें हाळा सनदा दिल्या 
हेत्या. 

ब टीप.--1 पान २०५६ पहा. 


सातवे. ] राष्ट्रविस्ताराची स्थित्यंतरे, २श्र 


याजबदळ बेत चालविठे होते. मेऊावर यानें सफर केली त्या वेळच्या 
सुमारास साम्युएल चाष्ठन याच्या देवरेखीखालीं अकेडी, कानडा या 
मुळुवांत वसाहत होऊन क्वीबेक शहर स्थापन झालें होतें. इतक झार 
तरी युरोपांतील इतर राष्ट्रांशी भानगडीचे व्यवहार करण्यांत फ्रेंच लोक 
गुंतल्यामुळें अमोरेकंत त्यांची गति खुंटली. तीस वषोर्चे युद्ध* हणून ज॑ 
मोठें युद्ध झाले, त्याचे योगाने युरोपांतील राष्ट्रांमध्ये फ्रान्स देशास पुढारी- 
पणा प्राप्त होण्याचा योग आला. त्या शतकाच्या मध्यभागांत करच 
लोक युरोपीय राष्ट्रांशी सतत लढाई करण्यांत गुतळे होते. स्पेन देशाचे 
दिवाळें निवून त्याच्या वसाहती अगदी उघड्या पडल्या होत्या, व हॉळंड 
आणि इंग्लंड हे देश त्या आपआपसांत विभागून घेत असतां, फान्साने 
तिकडे लक्ष न देतां युरोपाकडेसच सर्वे नजर पुरविली. बरगेडीनमीकचाः 
सरहद्दीवरील प्रदेश आपल्या ताब्यांत घेण्याच्या उद्योगास ते लागळे 
यावरून हं व्यक्त होत आहे. ह्मणून वसाहतींच्या कामांत क्रामंवेळच्या 
वेळी फ्रेंच लोक मार्गे पडठे, त्या काळची जगस्थिति माहा$्विक असून 
राष्ट्रविस्तार करण्याकडे सवत्रांची खटपट चाळू होती. याजबद्दलची दाद 
फ्रेच मुत्सद्दी माझेरीन! यास नव्हती, असं दिसते. परंतु माझेरीन कामा- 
वरून जातांच व लढाई संपून जिकडे तिकडे शांतता होतांच कोल्बटफ 


* “ लीस वर्षाचे यटू (थर्टि यिअर्स वॉर)" हं इ. स. १६१८-१६४०८ मध्यें 
चालू होते. अलीकडच्या धर्मतुधारणेच्या योगाने जी कित्येक अघोर युध सालीं त्यां> 
पैकी हें मुख्य होय. यांत जर्मनी, आस्ट्रिया, स्वीडन, डेन्‌माकं, फान्स, स्पेन, इंग्ढड 
वगेरे आणखीही युरोपीय राष्ट्रांचे अंग हते. इ. स. १९४८ या वर्षी बेस्टफालिया 
येथे तह होऊन या युद्धाची समाप्ति झाली. । 

४ माझेरीन (१६०२--१६६१) हा प्रसिद्ध रेच मुत्सद्दी होता. याच्या वेळी 
फ़ान्स देश भरभराटीत असून त्या देशाचा वलाढ्य राजा चोदांबा ठुहे यानें राज्य> 
ब्यूवस्था आपली मात्षेरीनच्या पद्धतीवरून उतरून घेतली होती. 








श्र रग्ठंड देशाचा विस्तार. [ प्राण 
याचे लक्ष या गोष्टीकडे गेलें. डच लोकांनीं व विशेषकरून सनद पॅमे* 
 ळाढेल्या कंपनीने ज्या. कांहीं मोठमोठ्या व्यापाराच्या युक्त्या काढल्या 
होत्या, त्याच कोठूबर याने उचलल्या. फ्रान्स हा देश पूर्वापार मोका- 
सपणाच्या* पद्धतीने भरठेला असून त्यांत कल्हप्रिय मोठमोठे बडे .लौक 
राहत होते. तर अश्या देशास अमेरिकेच्या आकर्षणाने इतर दयोवर्दी 
राष्ट्रांस येत असलेले आधुनिक ओद्योगिक स्वरूप आणण्याविषयी कोढू 
बर्ट यानें खटपट केली व त्यास कांहीं वेळ यशही आलें. त्या वेळची 
व्यापाराची पद्धत घाढून देण्यांत पुढार्रापणा कोटूबटे याचा होता, असें 
आडाम स्मिथ यानेही आपल्या प्रसिद्ध अथशास्त्रांत लिहिठें आहे. कोट- 
बर्ट हा चोदाव्या ठुइंचा प्रधान होता. त्या वेळीं युरोपीय राष्ट्रांत पूर्ण 
_ भरलेले असं जं विपरीत व्यापारोत्तेजक स्वरूप तं तो लढाईंत घुसडून देत 
होता यांत संशय नाही. 

आडाम स्मिथही यासंबंधीं असे लिहितो की, व्यापार जसा 
व्याक्तेमात्राचे ऐक्यास व सख्यत्वास कारण आहे, तसाच तो राष्ट्रांच्याही 
ऐकयास व सख्यत्वास कारण आहे. असं असतांही त्या वेळीं सर्व यूरो- 
पांत अतोनात वेमनस्य आणि तंटे उपस्थित करण्यास हा व्यापारच कारण 
झाला. 

आह्मी वर असं सांगितलेंच आहे कीं, सतराव्या शतकांत युरो 
पांतीऴ सवे खटपर्ट ची दोन मुख्य कारणें होतीं. एक धर्मसुधारणा आणि 
दुसरें अमेरिकेचे आकर्षण. यांपैकीं पहिल्या कारणाचा जोर उत्तरोत्तर 
कमी होत जाऊन दुसऱ्याचा जोर उत्तरोत्तर वाढत चालला होता. ह्मणून 
इतिहासाचे अध्ययन करणारार्ने या दोन कारणांचे परिणाम पथक ठेविले 
पाहिजेत. ह्मणजे यांपैकी एका कारणाचे पारेणाम दुसऱ्याचे आहेत अशी 


क टीप- 1. पान १७) पह, 


